२५२ सुलभ श्रीमद्भागवत 





श्रीकृष्णाने पाहिलें ॥ १२॥ त्यानें शेख, 'चक्र, तरबार, गदा, शार्ड्ग घनुष्य, श्रीवत्सचिन्ह 
इत्यादि धारण केलीं असून कंठांत कोस्तुमासारवा मणि वब गळ्यांत वनमाला घाढळून 
स्वतःला भूषविले होतें ॥ १३२॥ त्यानें रेशमाची दोन वस्त्रे परिधान केलीं असून रथावर 
गरुडचिन्हांकित ्बज फडकबिला होता. त्याच्या मस्तकावर अमूल्य किरीट ब अलंकार 
असून कानांत मकराच्या आकारा-ीं कुंडलें होतीं ॥ १४ ॥ याप्रमाणें आपल्यासारवा पण 
कृत्रिम असा वेष धारण केलेला पौंडूक, एखादा नट रंगभूमीवर नटून याबा त्याप्रमाणें त्या 
रणमूमीबर आलेला जेव्हां कृष्णाने पाहिला, तेव्हां त्याला मोठें हस कोतळळें ॥ १५ ॥ 
असो. तेथें जमलेल्या त्या शत्रूनीं घूळ, गदा, परिध, शक्ति, क्रदष्टि, प्रास, तोमर, तरवारी, 
पदे, बाण इत्यादि शस्त्रास्रांचा मारा श्रीकृष्णाबर चाळू केला ॥ १६ | तेव्हां कृष्णानेंहि 
उलट त्या पोंडूक ब काशिराज यांचे हत्ती, रथ, घोडे ब पायदळ यांनीं युक्त अशा 
सेन्याबर गदा, तरवार, सुद्रीनचक्र व बाण इ. शस्त्रास्त्रांनी चाळ केळी ब प्रळयकाळचा 
अभि जशी चतुर्बिंव प्राण्यांची दशा करितो, तशी त्यानें त्यांची द्या केली ॥ १७॥ 
श्रोकृष्णाच्या चक्राने शत्रुसेन्याचे रथ, घोडे, हत्ती, सेनिक, गाढवे, उंट इत्यादींचा संहार 
केल्यामुळें त्यांचा रणांगणावर खच पडला असतां ते रणांगण चेर्बशाली लोकांना आनंद 
देणारें असें भूतपति दोकराच्या भयंकर क्रीडांगणाप्रमाणें शोभू लागलें ॥ १८ ॥ नंतर 
श्रीकृष्ण पौंडूकाला म्हणाला, ' हे पौंडूका, दूताबरोबर निरोप पाठवून तूं मला सांगितलेस 
त्याप्रमाणें मीं तीं शस्त्राखरे आतां तुझ्या अंगाबर टाकतो ! ॥ १९ ॥ तसेंच, दे मूर्खा, तूं 
माज नांव जें खोरेपगानें धारण केलें आहेस, तेंहि तुला सोडून द्यावयास लावितों पहा ! 
इतकेंच काय पग मठा तुझ्याशी लढण्याची जर इच्छा नसती, तर मी तुला आज खचित 
गरणहि आलों असतो !' ॥२०॥ याप्रमाणें श्रीकृप्णानं पोंडूकाची निंदा केल्याबर त्याच्या 
रथावर बाण मारून तो मोडून टाकिला व इन्द्र जसा वज्रानें पर्बताचें शिखर तोडितो, 
त्याप्रमाणें कृष्णानें त्या रथहीन झालेल्या पोंडूकाचें मस्तक आपल्या सुदरीन चक्कानें तोडून 
टाकिळें | २१ ॥ तसेंच त्यानें बाण मारून काशिराजाचेंहि मस्तक धडापासून वेगळें केलें. 
आणि वारा जसा कमळाचा कळा बाहून नेतो त्याप्रमाणें तें मस्तक काशिनगरींत नेऊन 
टाकिले ॥ २२ ॥ अशा रीतीनें आपला मत्सर करणाऱ्या पौंडूकाचा ब त्याचा मित्र जो 
काशिराजा त्याचा बघ केल्यावर श्रीकृष्ण द्वारकेस परत आला असतां, सिद्धगण त्याच्या 
अमृतासारख्या मधुर कथा गाऊं लागले ॥२२॥ शुकाचार्य सांगतात, हे परीक्षित्‌ राजा, 
पौंडूक हा नित्य भगवान्‌ श्रीकृष्णाचे ध्यान करीत असून त्याचें स्वरू्पहि धारण करीत 
असल्यामुळें त्याचीं सर्व बंधने नष्ट होऊन तो स्वतः कृष्णपरमात्म्यांत लीन झाला. ॥२४॥ 
इकडे काळी नगरीत राजबाड्याच्या दाराशी कुंडलांनीं युक्त असें मस्तक पडळेलें पाहून तं 
वोणा'चें असावें ब तें तेथें कसें आठे याविषयीं लोकांत तर्कबितर्क चाळू झाळे ॥ २५ ॥ 
नेबटीं तें मस्तक काशीच्या राजाचेंच होय असें समजून आलें ब तें पाहून त्या राजाच्या 
॥ण्या, मुलगे, नातेबादैक ब नागरिक लोक ' हे राजा, हे आमच्या आश्रयदात्या, आमचा 
भात झाला ! असे म्हणून रडूं लागले ॥ २६ ॥ त्या राजाला सुदक्षिण नांवाचा मुलगा 


स्कंध १०---अध्याय ६६ २५२. 
होता. त्यानें पित्या'चें उत्तरकार्य केलें आणि आपल्या पित्याचा वघ करणाराचा उलट वध 
करून पित्याच्या क्णांतून सुक्त होण्याचा त्यानें निश्चय केला || २७ ॥ याप्रमाणें मनांत 
निश्चय केळेल्या त्या सुद्क्षिणानें नंतर आपल्या उपाच्यायाच्या साहाय्यानें समाघिसाधनाने. 
महेशवराचें पूजन केलें || २८ |) त्या पूजनानें भगवान्‌ महेश्वर त्याच्यावर संतुष्ट होऊन 
त्याला वर देऊं लागला. तेव्हां ' पित्याचा बध करणाराच्या बघाचा उपाय हास वर मला 
इष्ट आहे असें त्यानें सांगितलें | २९ ॥ तें ऐकून महेश्वर म्हणाला, ' हे सुदक्षिणा, 
क्रपत्विज्‌ स्वरूपी दक्षिणायीचें तूं ब्राह्मणांच्या साहाय्यानें पूजन कर. शत्रूचा बध करण्यासाठीं 
जो विधि सांगितला आहे त्या विधीप्रमाणें तें पूजन होऊं दे. अशा रीतीनें प्रसन्न झालेला 
अभि माझ्या प्रमथ नामक गणांच्या साह्याने क्रूर कामीं लाविला म्हणजे तो तुझा मनोरथ 
पूर्ण करील !  महेश्वराने याप्रमाणें आज्ञा केली असतां श्रीकृष्णाला मारण्याच्या हेतूनं 
सुदक्षिणानें तसें त्रतसाधन केलें || ३० ॥ ११ ॥ त्या वेळीं अतिशय भयंकर असें 
शरीर धारण केलेला अथि कुंडांतून बाहेर आला. त्याच्या मस्तकावरील केस ब दाढीमिद्या 
तापलेल्या तांब्याप्रमाणें लाळ होत्या आणि त्याच्या डोळ्यांतून जळजळीत निखारे बाहेर 
पडत होते ॥ ३२ !। त्याच्या दाढा व भयंकर दंडाकार भुवया यांच्या योगानें त्याचें मुख 
भेसूर दिसत होतें. आपल्या जिभेने ओठाच्या ब!दहदेरोळ भाग तो चाटीत होता. तो नभ 
होता आणि आपला त्रिशूळ पाजळीत होता || २३ ॥ त्याचे पाय ताडाएवढे उंच असून 
चालतांना तो परथ्वीला गदगदवीत होता. त्याच्या भोवती भूतांचा घोळका होता. असा तो 
अभि दाही दिशा जाळीत जाळीत द्वारकेच्या बाजूनें चाल करून जाऊं लागला | २३४ ॥ 
दुष्ट हेतूनें येणाऱ्या त्या अमीला द्वारकेंतील लोकांनीं जेव्हां पाहिलें, तेव्हां अरण्यांत 
वणवा पेटूं लागला म्हणजे पद्यूची जशी त्रेधा उडते, तशी त्या सर्ब लोकांची त्रेधा उडाली 
1 ३५ ॥ ते अगदीं घाबरून गेळे आणि सर्भेत फाशांनीं खेळत बसलेल्या भगवान्‌ 
श्रीकूण्णाजवळ येऊन न्याळा ग्टागाळे, ' भेटोक्यनाथा श्रीक्रण्णा, हा अभि सारी नगरी 
जाळून टाकीत जाह; आमर्च याच्यापासून २ण |!) || ३६॥ त्या लोकांची ती 
दुर्दशा ब भीतीनं ग्रस्त झाळळे आपळे बांधव पाटून सवांचा आश्रयदाता तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण त्यांना हंसून म्हणाळा, ' लोक हो मि नका, मो तुमचें रक्षण करिता.  ॥२७॥ 
सर्व प्राणिमात्राच्या अंतर्यामी त्याचप्रमाणें वाहेगटि नित्य असणारा जो सर्वसाक्षी समथ 
श्रीकृष्ण त्याला तो आमि म्हणजे महेश्वरानें सोडिळेली घातक कृत्या आहे हें समजून आलें 
ब तिचा नाश करण्यासाठीं त्यानें आपल्या हातांत असलेल्या सुदरानाला आज्ञा केली 
॥ ३८॥ त्या सुदर्गीनाचें तेज कोटि सूयीएबढें असून प्रल्यकाळच्या अय्नीप्रमाणें तें 
जोरानें पेटत होतें ब त्याच्या तेजाने आकाश, दाही दिशा, प्रथ्वी ब अंतरिक्ष इत्यादि सर्व 
प्रदेश भरून गेळे होते. श्रीकृष्णाच्या हातून सुटतांच त्या चक्राने त्या घातक अमीला 
चिरडून टाकिले ॥ २९ ॥ श्रीकृष्णाच्या सुदशनानें याप्रमाणें त्या कृत्यारूपी मारक अस्नी'चा 
पाडाब केला असतां, तो अभि बाईट तोंड करून माघारा फिरला आणि हे परीक्षित्‌ राजा, 
काशीनगरीला परत येऊन त्यानें सुदक्षिण ब त्याचे पुरोहित यांना समूळ जाळून टाकिलें ! 


२५्ड भ सुलभ श्रीमद्वागवत 








अगा रीतीने सुदक्षिणानें आपला घात आपणच करून घेतला ! ! | ४० | असो. 
फ्रत्याग्नीनें सुदक्षिणास जाळून टाकित्याबर ते विष्णुचक्र काशीनगरींत शिरलें ब त्यानें नग- 
रांतील सभाग्हें, बाजार, गोपुरे, चव्हाटे, कोठारे, भांडारें,हस्तिशाळा, धोडशाळा, रथशाला, 
स्वयंपाकग्र्हे इत्यादिकांचें मस्म करून टाकिलें ॥ ४१ | याप्रमाणें सारी काळीनगरी 
जाळून टाकिल्यावर विष्णूचे तें सुदशान चक्क निष्पाप कर्ग करणाऱ्या अशा त्या श्रीकृष्णापाशीं 
पुन: येऊन उपस्थित झालें || ४२ ।| जो कोणी मनुष्य पुण्यकीर्ति श्रीकृष्णाच्या था 
पराक्रमाचे बर्णन दुसऱ्याळा ऐकवितो किंवा स्वतः शांत मनाने ऐकतो, तो सर्ब 
यापांपासून मुक्त होतो || ४३ | 


सहासप्टावा भध्याय समास 


अध्याय ६७ वा 


परीक्षित राजा, म्हणाला, * हे शुकाचार्य, विलक्षण पराक्रम करणारा, अंतरहित ब 
ज्याच्याशीं कोणाची तुल्नाहि करतां येत नाहीं असा जो बळराम, ल्याच्यासंत्रंधानें पुन 
कांहीं ऐकावे अशी इच्छा आहे. तरी ल्या प्रभूने जे दुसरे कांहीं पराक्रम केळे असतील ते 
मठा सांगावे. ॥१॥ 

शुकाचार्य सांगतात, * राजा, नरकासुराचा मित्र कोणी द्विबिद नांबाचा बानर होता. 
तो सुग्रीवाचा प्रधान असून मोठा पराक्रमी होता व मैन्द नामक बानराचा भाऊ होता 
॥ २॥ आपटा मित्र जो नरकासुर त्याच्या वधाचा सूड उगवाबा असें त्या द्विबिद 
वानराच्या मनांत आलें ब सार्‍या देशाचा धात होईल अशा रीतीनें आग लावून नगेरें 
गांव, खाणी, गोळवाडे यांना तो जाळून टाकूं लागला ॥ ३ ॥ एकदा त्यानें एक डोंगर 
उपटून त्याच्या खालीं आनर्त देशाचा अगदीं चुराडा करून टाकिला. कारण तेथें त्याचा 
मित्र जो नरकासुर त्याचा बधकर्ता श्रीकृष्ण राहत होता |।४॥ पुनः एकदा त्यानें समुद्रांत 
उभे राहून त्यांतील पाणी दोन्ही हातांनीं बर फेंकिळें व तीरावरीळ देश त्यांत तुडवून 
टाकिळे ! त्याला दहा सहत्य हत्तींचे वळ होतें |) ५ ।॥ मोठमोठ्या क्रव्पींच्या आश्रमांत 
जाऊन त्यानें त्यांतील वृक्ष मोडून टाकिले व विष्ठा, मूत्र इत्यादि टाकून त्या त्रहरपींच्या 
यज्ञांतीळ अय्नींत घाण केली ! ॥ ६ ॥ तो अमिमानानें फुगलेला असून पर्वतांच्या गुहांत 
माणसांना कोंडी ब कुभेरी माशी जशी मातीच्या घरांत किड्याला कोंबून तें झांकून घेते 
तसा तो दगडांनी त्या गुहांचीं दारें बंद करून टाकी ! ॥ ७ ॥ याप्रमाणें तो तार्‍्या देशाला 
उपद्रव देत ब कुलीन स्त्रियांना भ्रष्ट करीत फिरत असतां, एकदां त्याला फार मधुर असें 
गायन ऐं; आाळं व त्याच्या नादावरून तो रेवतक पर्वताकडे गला || ८ ॥ तेथे यदुपति 
बेळराम त्याच्या हटल पडळा. त्याच्या गळ्यांत कमळांची माळ असून त्याचे सव अबयव 
सुरेख होते व त्याच्या मावत स्त्रियांचा धाळका जमलेला होता || ९ ॥ मदिरा प्याल्या- 
मुळें मदानें त्याचे डोळे चच आ. असून ता तोंडाने गाणें म्हणत होता व मदमत्त झालेल्या 
हत्तीप्रमाणें त्याचें शारीर शोमत दानं ॥ *« ॥ त्याठा पाहून तो दुष्ट वानर एका झाडाच्या 
खांदीबर चढून झाड हलळ्वूं लागला आगि वळराम ब त्याच्या स्त्रिया यांच्यापुढे स्वत:चे 
प्रदशन करीत किल किळ शब्द करू लागटा || ११ || त्या वानराचा तो धीटपणा पाहून 
बळरामाच्या स्त्रिया हसू लागल्या. कारण तढृण स्त्रियांच्या स्वभावाप्रमाणे त्या थड्ठेखोर 
असून अत्यंत हास्यप्रिय अशा होया || १२ | तो बाब्बर भुबया उडवीत त्यांच्या समोर 
येऊन उभा राहिला व चेंट्टा करीत त्यांना बांकुल्या दाखवूं लागला. त्या स्त्रिया ब बळराम 
त्याच्याकडे पाहूं लागलीं असतां तो त्यांना आपळे कुले दाखवू लागला, तेव्हां बळरामाला 
राग येऊन त्यानें त्याच्यावर दगड पेंक्रिला, असे दगड फेकून मारण्यांत बळराम मोठा 


२५६ सुलभ श्रीमद्वागवत 

पटाईत होता ॥ १३ ॥। तरीपण द्िबिदाने तो दगड चुकविला आणि बळरामाजवळचें 
मदिरेचें भांडे पळवून तो घूर्त वानर हंसत ब बांकुल्या दाखबीत बळरामाला संताप उत्पन 
करूं लागला | १४ ॥ त्या दुष्टानें बळरामाच्या मदिरेचा कुंभ फोडून टाकिला ब त्याच्या 
स्त्रियांची बस्त्रंहि फाडिलीं ! अशा प्रकारें उन्मत झालेल्या त्या बलिष्ठ बानरानें त्या 
सगळ्यांना तुच्छ समजून त्यांना उपद्रब दिला || १५ । त्याचा तो दांडगेपणा पाहून आणि 
त्यामुळें तेथील देशांना उपद्रव होत आहे असें जाणून बळरामाळा राग आला आणि त्यानें 
त्या शत्रु झालेल्या बानराला ठार करण्याच्या हेतूनें आपला नांगर व मुसळ हीं उचलली 
॥ १६ ॥ तेव्हां त्या महापराक्रमी द्विबिदानें सुद्धां एका हातानें जवळचा एक ताडा'चा 
वृक्ष उपटिळा ब वेगानें बळरामाच्या अंगावर धांबत येऊन त्याच्या मस्तकावर त्या ताडानें 
प्रहार केला || १७ ॥ पण तो प्रहार मस्तकावर बसत असतांहि बळराम पर्वताप्रमाणें स्थिर 
राहिला आणि प्रहार सहन करून आपल्या सुनन्दनामक सुसळाचा त्या समर्थानें द्विबिदाळा 
तडाखा दिला ॥ १८॥ तो मुसळाचा तडाखा मिळाल्यामुळें द्विविदाच्या मेंदूचा चुराडा 
उडाला आणि त्यांतून रक्ताच्या धारा फुटून त्याचें रारीर, कावेनें जता डोंगर शोभतो 
त्याप्रमाणें शोभे लागलें. तरी पण त्यानें त्या तडाख्याला फारसें जुमानिलें नाहीं | १९ ॥ 
त्यानें पुनः दुसरा एक ताडवृक्ष उपटिळा आणि त्याचीं पानं वेगवेगानं काढून टाकून 
त्याच्या योगानें तो बलरामाला रागानें झोडपूं लागला; पण बलरामानें त्याचे रोंकडो तुकडे 
करून टाकिले ॥ २० ॥ मग द्विबिदानें आणखी एक ताड उपटून रागाने बळरामावर 
त्याचे प्रहार केले; पण बळरामानें त्याचेहि तसेच शेकडों तुकडे केळे. अशा रीतीनं युद्ध 
करीत असतां द्विविदाचा बलरामानें पुनःपुनः पाडाव केला व त्या बानरानेंहि पुनःपुन 
ताड उपटून तें सारें बन व्रक्षणहित करून टाकिले ! । २१ ॥ सवे वृक्ष संपल्याबर त्या 
क्रोधी दविविदानें बळरामाबर पापाणांचा वर्षाब करण्यास आरंभ केला; पण बळरामानें 
आपल्या सुसळानें त्या साऱ्या पाषाणांचें चूर्ण करून टाकिले || २२ ॥ शेवटीं तो बलाढ्य 
बानर आपल्या लांब बाहूंच्या मुठी वळून बळरामावर चाळ करून आला आणि त्याच्या 
 छातीबर दोन्ही हातांनीं गुद्दे देऊं लागळा || २३ ॥ तेव्हां बळरामानेंहि नांगर ब मुसळ 
बाजूला ठेविली आणि रागानें आपल्या दोन्ही हातांनीं द्विविदाच्या मानगुटीवर तडाखे 
लगावले. बलरामाचे तडाखे बसं लागतांच द्विविद रक्त ओकत मरून पडला ! ॥ २४ ॥ 
हे परीक्षित्‌ राजा, त्याच्या पडण्यानें तो रेबतक पवत, जशी बाऱ्यानें नाब पाण्यांत हालते 
त्याप्रमाणें, त्याच्याबरील पाण्या'चीं टाकीं ब झाडें यांसह थरथरला || २५ ॥ त्या वेळीं देव 
सिद्ध आणि मोठमोठे त्रद्नप्रि यांनीं बळरामाचा जयजयकार करून त्याला नमस्कार केला 
आणि * फार चांगठें केलें, फार उत्तम केलें ' अशी त्याची स्तुति करून त्याच्याबर फुले 
उधळिडीं ॥ २६ ॥ याप्रमाणें जगाला उपद्रव देणाऱ्या द्विविदाचा बघ केल्याबर भगवान्‌ 
बळराम, लोकांचा स्तृतिघोषर चालला असतां द्वारकेंत परत आला || २७ || 


सदु सष्टावा अभ्याय समाप्त 








अध्याय ६८ वा 





शुकाचार्य सांगतात, हे परीक्षित्‌ राजा, दुर्याधना'ची लक्ष्मणा नांबाची एक कन्य 
होती, त्या कन्येच्या स्वयंबरप्रसंगीं, श्रीकृष्णाला जांबबतीपासून झालेला मुलगा जो सांब 
त्यानें ती स्वयंबरासाठीं उभी असतां तिःचें हरण केलें || १ ॥ तेव्हां कौरबांना राग येऊन 
ते म्हणाळे, ' काय हो हा दांडगा पोर ! आम्हांला कस्पटासमान लेखून यानें आमची 
सुलगी तिच्या इच्छेविरुद्ध बलात्काराने पळवून नेली ! || २ ॥ तरी आतां या दांडग्या 
पोराला बंदींत टाका. यादवांना भिण्याचें कारणच नाहीं. ते आपलें काय करणार आहेत ? 
ते केबळ आमच्या कृपेनें उत्कर्षास पावले आणि आम्हींच दिलेलें राज्य उपमोगीत आहेत 
॥ ३ | आणि जरी कदाचित्‌ मुलाला बंदींत टाकिळेलें ऐकून यादव येथें आलेच, तर 
त्यांचा गर्बपरिहार होऊन उत्तम प्रकारें दमन केलेल्या इंद्रियांप्रमाणें उगे राहाणेंच त्यांना 
माग पडेल ? | ४ || असा विचार करून, वृद्ध कोरबांनीं अनुमोदन दिलेले ते कणे, राळ 
अूरि, यक्तकेतु, दुर्याधन इत्यादि बीर सांबाला पकडाबयास घांबले | ५ ॥ ते 'ृतराष्ट्राचे 
पुत्र आपल्याला पकडण्यासाठी आपल्यामार्ग लागळे आहेत असें जेव्हां सांबाने पाहिलें 
तेव्हां त्या द्यूरानें आपलें सुंदर धनुष्य हातीं घेतलें आणि त्यांना तोंड देण्यासाठीं तो सिंहा- 
सारखा एकटाच उभा राहिला || ६ ॥ मोठ्या आवेशानें त्याला पकडाबयास सिद्ध 
झालेले ते कर्ण आदिकरून कौरवबीर “ उभा राहा, उभा राहा ! ' असें म्हणत, आपआपलीं 
धनुष्य हातीं घेऊन त्याच्याबर चाल करून गेळे आणि बाण सोडू लागले ॥ ७ ॥ हे 
परीक्षित्‌ राजा, त्या वेळीं अचिन्त्यशक्ति श्रीकृष्णाचा पुत्र असा तो सांब, कोरबांनीं बाणांचची 
ब्रश केटी असतां, क्षुद्र प्राण्यांच्या उपद्रवाळा सिंह जसा जुमानीत नाहीं, त्याप्रमाणें त्यानें 
त्यांची पर्वा कठी नाडी. उदडल्या बोगी आापळं सुंदर वनाष्य लज करून त्याज टणत्कार 
केळा आणणि सर्व कौरबांना आपल्या थाणार्ना धाथाळ करून सोडिळे, कर्ण आदिकरून सहा 
डीरांना एकाच वेळीं तष्टा सहा. बाण मारून त्यानं त्यांना विव्हट केलें | ८ | ९ ॥ 
प्रत्येकी रथाबर चार चार बाण सोडून त्यांच नारी घोडे चीत केले. एकएक बाणाने 
सारथ्याला घायाळ केळे आणि एकेवन बाणानं भोठमोठीं धनुष्ये घेतलेल्या रथी बीरांचीहि 
त्यांने तीच दशा उडबिली ! सांजाचा ता पराक्रम याहून सर्वांनी त्याची स्तृति केली ॥१० ॥ 
नंतर ( त्यांनीं कट करून ) 'चोघांनीं सांबाच्या रथाचे चार घोडे मारिळे, एकानें सार्‍थ्याचा 
बघ केला ब एकानें त्याचें धनुष्य तोडून टाकिले ॥ ११ ॥ याप्रमाणें या कोरवांनीं 
त्याला कसेंबसं मोठ्या कष्टाने रथहीन केल्यानंतर त्याला त्यांनीं बांधळें आणि नंतर त्यासह 
आपली कन्या जी लक्ष्मणा तिला घेऊन ते विजयी झालेले कोरदबीर नगरांत परत आले 
1 १४ ॥ झुकाचा्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, हें हस्तिनापुरांत घडलेलं वर्तमान जेव्हां 
। सु. भा. भाग ४-- १७ 


र्ट सुलभ श्रीमःद्वागवत 

॥रदाच्या तोंडून यादवांच्या कानीं आलें, तेव्हां त्यांना संताप उत्पन्न झाला आणि 
उग्रसेनाच्या आज्ञेवरून ते कौरवांना शिक्षा करण्याच्या उद्योगाला लागले ॥ १२३ || 
यादववीर युद्धास सिद्ध॒झाळे आहेत हें पाहून बळरामाळा बरें वाटलें नाहीं. ( तो 
भांडणाचें कारण नष्ट करावें म्हणून झटणारा असल्यामुळें, कौरव व यादव यांच्यांत कलड्‌ 
व्हाबा हें त्याला इष्ट नव्हतें. ) त्यानें यादबांना युद्धापासून पराव्रत्त करून शांत केलें || १४] 
आणि सू यासारख्या तेजस्वी रथांत बसून तो हस्तिनापुरास नित्राळा. तो निघाला असतां, 
चेद्राभोंबतीं जसे इतर ग्रह असावे त्याप्रमाणें पुष्कळ ब्राह्मण व यादव कुळांतील वृद्ध 
पुरुष त्याच्या भोंबतीं जमून त्याच्या समागम निघाले || १५ ॥ हस्तिनापुरास पोचल्यावर 
बळएमानें नगराबाहेर एका उपबनांत तळ दिळा आणि कौरवपक्षाचें म्हणणं कायर आहे 
तें समजूत घेण्यासाठीं उद्धवाला धृतराष्राकडे पाठविलें || १६ ॥ उद्धव तेथें गेल्यावर त्यानं 
धृतराष्ट्राला व तवाच भीष्म, द्रोण, वाल्हिक ब दुर्योधन यांना रीतीप्रमाणे नमस्कार केला 
आणि बळराम आल्याचे त्रत्त त्यांना सांगितलें | १७ ।॥ आपला अत्यंत प्रिय मित्र 
बळराम आपल्याकडे आला आहे हे ऐकून कोरबांना मोठें समाघन वाटलें आणि ते 
सारे हातांत भेटीचे पदार्थ घेऊन त्याला सामोरे गेळे आणि ल्यांनीं त्याची यथाबिधि 
भेट घेऊन त्याला गाय ब अर्ध्य आणि भेटीचे पदार्थ अपण केळे, त्यांपैकीं जे बळरामाचचा 
पराक्रम जाणत होते त्यांनीं मस्तक ळबवून त्याला नमस्कार केडा '॥ १८-१९ ॥ मग 
त्यांनीं एकमेकांना कुशल प्रश्न विचारिळे आणि आपले बंधु सर्व खुद्याळ आहेत असें 
समजल्यावर बळराम मोकळ्या मनानें त्यांशीं बोळूं लागला ॥ २० ॥ तों म्हणाला, 
: राजाधिराज उग्रसेनमहाराजांनीं तुम्हांला जी आज्ञा केळी आहे, ती शांत चिचानं 
ऐकून त्याप्रमाणें बिटंब न लावतां बर्तन करावें. ॥ २१ ॥ ती आज्ञा अशी:---'तम्हीं 
पुष्कळ जणांनीं मिळून 'वर्मानें वतन करणाऱ्या अद्या आमच्या पुत्राचा अन्यायानं पाडाव 
केळा आणि त्याला बंदींत घातळें; तथापि बांधवांत सख्य राहावें या हेतूनें आम्ही त्याच 
तुम्हांला क्षमा करतों ? || २२ ॥ याप्रमाणें यादबांच्या सामर्थ्यांला अनुरूप ब बीथ 
शौर्य ब सामर्थ्य यांनीं युक्त अशी ती उग्रसेनाची आज्ञा बळराम सांगू लागला असतां, ते 
बलरामाचें मापण ऐकून कौरबांना राग आला, ब ते म्हणाळे, अहो, ' केवढें मोठें हे 
आश्चर्य ! कालगति मोठी बिचित्र आहे. तिच्यामुळे पायांतील पादत्राण मुकुट घातलेल्या 
डोक्यावरच बसू लागलें ! | २३-२४ ॥ हे यादव आम्हींच दिलेल्या राज्यामुळें 
आमच्या बरोबरीचे झाले ब कुवीच्या विवाहामुळे त्यांचा आमचा संबंध जडून निजणें, 
बसणें, जेवणें इत्यादि व्यवहारहि त्यांचे ब आमचे एकत्र होळ लागले ॥ २५ ॥ 'चबऱ्या, 
पंखे, दोस्व, श्वेतबणीचें छत्र, किरीट, सिंहासन, राजराय्या इत्यादि राजभोगाचा तते आज 
जो उपभोग घेत आहेत, तो केबळ आम्ही तिकडे लक्ष देत नाहीं म्हणूनच ! 1 २६ | 
सपोना दूध पाजून पाजणारानें त्याचा उलट परिणाम करून ध्यावा, त्याप्रमाणें यादबांना 
आम्हीं राजचिन्ह देऊन हा उलट परिणाम करून घेतला ! यास्तव त्यांना आजपर्यत 
राजचिन्ह दिलीं तेवढी पुरे झालीं, कारण आमच्या'च कृपेनें उत्कपास चहून ते यादव आतां 


ह 


7. 


स्कंध १०---अध्याय ६८ २५ 





निर्लजपणें आम्हांलाच आज्ञा करूं लागले आहेत ! ॥ २७ ॥ पण भीष्म, द्रोण, अर्जुन 
इत्यादि कोरवपक्षीयांनीं आपण होऊन दिल्याशिबाय त्यांच्या ताब्यांतीळ वस्तु प्रथक्ष इंद्राला 
तरी बळजोरीनं धेता येईळ काय ? सिंहाच्या ताब्यांतीळ पदार्थ मेंढा कसा घेऊं 
रोकेलळ ? | रट | 

अुक्राचार्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, कोरबांना आपलें उच्च कुळ, सामर्थ्यवान 
बांधव व अपार ऐश्वर्य यांच्यामुळें गर्वांचा पूर आळा होता. ते असभ्य कौरव बळशमाला 
असलीं दुभोषणें बोळून नगरांत परत गेले ॥ २९ | कोसबांचा हा दांडगेपणा पाहू 
आणि त्यांचीं असभ्यपणाऱ्ची भाषणें ऐकून बळराम रागाने क्षुब्ध झाला. तो इतका कीं 
त्या वेळीं त्याच्याकडे पाहणेंडरि वठीण होतें. नंतर बारंबार हंसत तो बोलूं लागला || ३० ॥ 
तो म्हणाला, “ खरोखर जे आडदांड लोक आहेत ते नाना प्रकारच्या अभिमानाने 
पछाडलेले असल्यामुळें त्यांना शांति नको असते. पूरी बागतांना जसा दांडक्याचा उपयोग 
करावा लागतो, तसा त्यांना शांत कराबयास दंडच पाहिजे ॥ ३१ ॥ अहो, कोरबांचा 
अपराध पाहून यादव अगदीं संतापून गेळे होते ब कृष्णालाहि राग आला होता; पण 
हळुहळू त्यांना शांत करून मी या कोरवांचे कल्याण करावें या वुद्धीनें येथें आलों 
॥ १२ ॥ पणया दुष्ट मूखोना तर कल्हाचीच आवड दिपवते ! माझो अवज्ञा करून 
मलाच ते मोठ्या अभिमानाने दुरूतरें वोळूं लागले ! || ३३ ॥ अरे, उग्रसेनमहाराज हे 
भोज, वृष्णि ब अंधक या लोकांचे अधिपति असून त्यांची आज्ञा इंद्रादि लोकपालहि 
दिरसामान्य करितात; असे उदग्रसेन आज्ञा करावयास अयोग्य काय? ॥ ३४ ॥ तसेच 
ज्यानें सुधमा नामक देवसभाही आधीन करून घेतली, जो पारिजातकासारखा कल्पवृक्ष 
स्वगातून खालीं आणून आज त्याचा उपभोग घेत आहे आगि सवाची सखामिनी अशी 
प्रत्यक्ष टब्मी ज्याच्या पायांची सेवा करिते तो लश्र्मीपति श्रीकृप्ण सुद्धां गजनिन्हे वारण 
करावयास आशि सिटासनावर बसण्यास योग्य नाटीं कप? २५॥॥३६॥ उणे, 
साधुळोक तीर्थस्थानाची सवा करितात, पण त्यांनाडि पतित्र वरणारी अशी ज्याची 
पायधूळ, सारे लोकपाल आणि त्याच्या अंशाचे अंश बह्मदेव, दोकर, मी स्वत: व लश््मी अशीं 
आम्हीं आपल्या सुंदर किरीटयुक्त मस्तकांवर नित्य धारण करितों, त्या श्रीकृष्णाला 
राजसिंहासन म्हणजे कःपदाथ आहे ! | ३७ ॥ आम्ही यादव खरोखर कोरूबांनीं 
दिलेल्या भूमीच्या तुकड्यावरच जगलो आहोंत ! खरोवर आम्ही पादत्राणे आणि ते कौरब 
मात्र मस्तक होत! || ३८ ॥ अहो, मद्य पिऊन मत्त झाल्याप्रमाणे दे अमिमामी कोव 
ऐश्वर्याने धुंद होऊन वाटेळ तसे असंबद्ध प्रलाप का ठू लागळे तर कोणता समर्थ पुरुप ते 
सहन करील ! |॥.३९ || यास्तव मी आज ही प्रथ्बी निष्कोरब करून सोडतो ! ” असें 
बोळून रागानें क्षुन्व झालेल्या त्या दळरामानें आपला नांगर उचलला. त्या वेळीं तो बलराम 


२६० सुलभ श्रीमद्भागवत 

सारें त्रेळोक्यच जणूं आतां जाळतो कीं काय असें बाहूं लागलें ॥ ४० | त्यानें तें 
हस्तिनापुर नांगराच्या फाळानें उपटून काढलें आणि रागाच्या आवेशांत त्याच्यावर प्रहार 
करीत तें गंगेत ओढून नेलें | ४१ ॥ तेव्हां आपलें नगर बळराम ओढून नेत आहे. 
आणि गरगर फिरणाऱ्या नावेप्रमाणें तें गर्गंत पडत आहे असें पाहून कोरब घाबरून 
गेळे | ४२ ॥ लगेच ते आपली कन्या लक्ष्मणा आणि कृष्णपुत्र सांब यांना पुढें करून, 
सर्ब कुटुंबांतील मंडळीचे प्राण बांचबावे म्हणून त्या प्रभु बलरामाळा शरण गेळे आणि 
त्याच्या पुढें हात जोडून उभे राहिळे ॥ ४३ ॥ ते. त्याला म्हणाले, “ हे बलरामा,, 
तूंच सवाचा आधार आहेस. आम्हांला तुझ्या सामथ्यीची जाणीवच नाहीं. आम्ही 
क्षुद्र बुद्धीचे असून मूख आहों; आम्हांकडून घडलेल्या अपराधांची कृपा करून 
क्षमा कर | ४४ | या जगाची उत्पत्ति, रक्षण ब लय या सर्बोना तूंच कारणीभूत 
असून तुला दुसरा कसलाहि आधार लागत नाहीं. हे समर्था, हा सारा तुझा 
खेळ 'चाटला असून हे लोक म्हणजे तुझीं केवळ खरोखर खेळणी होत असें ज्ञाते 
म्हणतात || ४५ ॥ हे सहल मस्तके धारण करणाऱ्या शेषस्वरूपी भगबंता, ही सारी प्रथ्वी 
तूंच आपल्या एका मस्तकावर सहज रीतीनें धारण केली असून शेबटीं तूंच तार्‍्या विश्वाला 
आपल्या स्वरूपांत ठीन करितोत. त्या वेळीं तुझ्याशिवाय दुसरें कांहींहि उरत नाहीं ब 
तेव्हां तू एकटाच झोंपी जातोस ॥ ४६॥ तुझा जो राग होतो, तोहि लोकांना वळण 
लावण्यासाठींच होय. त्यांत द्वेषाचा किंवा मत्सराचा कांहीं संबंध नसतो. हे भगबनू, 
विश्वाची उत्पत्ति ब रक्षण हीं करण्यासाठीं, तूं सत्त्बगुणाचा अवलंब करितोत | ४७॥ हे 
सर्व प्राणिमात्रांच्या नियंत्या, हे सर्व टाक्तिमान निर्बिकार परमेश्वरा, हे विश्वाच्या 
उत्पत्तिकर्त्या, तुला नमस्कार असो. तुला आम्ही शरण आलों आहो ” ॥४८]॥ 


अुकाचार्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, याप्रमागें ते कोरब उद्दिभ होऊन कांपत 
कांपत बळरामाला शरण गेले ब त्याची करुणा भाकूं लागले. तेव्हां वळराम त्यांच्यावर 
प्रसन्न झाला आणि त्यांना अभय देऊन ' मिळं नका, मिऊं नका !' असें म्हणाला ॥४९॥ 
मग दुर्योधनाने साठ वर्षे वयाचे बाराशे हत्ती, एक लक्ष बीस हजार घोडे, सूर्यासारखे 
तेजस्वी असे सहा हजार सोन्याचे रथ आणि सुवणीलंकार गळ्यांत घातलेल्या हजार दासी 
इत्यादि बस्तु आपल्या मुलीविषयींच्या प्रेमाची खूण म्हणून तिठा आंदण दिल्या | ५० ॥ 
॥ ५१ ॥ यादवश्रे्ठ वळरामाने त्या सर्ब बस्तूंचा स्वीकार केला आणि आपला पुतण्या 
सांब ब त्याऱ्ची पत्नी लक्ष्मणा यांना समागमे घेऊन तो द्वारकेस जावयास निघाला. तेव्हां 
त्याच्या मित्रांनी त्याचें अभिनंदन केलें || ५२ | वळराम द्वारकेस आल्याबर आपल्यावर 





स्कंध १०---अध्याय ६८ २६१ 


मनःपूर्वक प्रेम करणार्‍या बांधवांना गेटला आणि कुरुदेशांत त्यानें जे कांहीं कार्य केलें 
होतें तें सर्व राजसभेमध्ये थोर यादव मंडळी बसली असतां त्यांना त्यानें निवेदन केठें 
|| ५२ ॥ शुकाचार्थ म्हणतात, राजा, अजूनहि हस्तिनापुराजबळ बळरामाच्या त्या 


पराक्रमाः्वी खूण राहिळेली असून दक्षिणेच्या बाजूला गंगेच्या कांठावर तें नगर जरा वर 
उचलल्यातारखे दिसत आहे॥ ५४ ॥ 








अडसएष्टावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय ६९ वा 





शुका'चार्य म्हणतात,---हे परीक्षित्‌ राजा, श्रीकृष्णाने नरकासुराचा बध करून 
त्याच्या बंदींत असलेल्या अनेक कुमारिकांशीं एकट्याने विवाह केला असें जेव्हां नारदानें 
ऐकिलें, तेव्हां तो प्रकार खंत; पाहाबा अशी त्याला इच्छा झाली ॥ १ ॥ तो मनांत 
म्हणाला, ' श्रीकृष्णाचे एकच शरीर असतां त्याने एकाच वेळीं सोळा हजार स्त्रियांशी 
वेगवेगळ्या मंदिरांत एकट्याने विवाह केला हें खरोषखर मोठें आश्चये होय !! ॥२॥ तें 
आश्चर्य पाहण्याची त्याला उत्कंठा लागली ब लगेच तो द्वारकेस आला. त्या द्वारकानगरांत 
फुललेल्या झाडांनी भरलेल्या क्रीडोद्यानांत पक्ष्यांचे गायन व सुंग्यांचा रुंजारब चालला 
होता ब त्यायोगें ती सारी नगरी नादमय झाली होती ।॥ २ ॥ तसेंच तींतील सरोबरांत 
निळीं, पांढरी, तांबडी इत्यादि बिविध कमळें फुलळेडीं असून त्यांनीं तीं सरोवरे अगदीं 
व्याप्त होतीं ब त्यांत हंत, सारस इत्यादि पक्षी मोज्यामोठ्यानें गायन करीत होते ॥ ४॥ 
तिच्यामध्ये पांढऱ्या स्फटिकांचे नऊ लक्ष बाडे असून त्यांवर मूल्यवान्‌ पाचूचे मणि ब 
सोनें आणि रत्ने यांचे ठिकठिकाणीं जडाब केले होते | ५ ।। तीमधील लहानमोठे सर्व 
रस्ते, 'चव्हाटे ब पेठा अगदीं आंखीव असून नानाविध ग्रह ब देवाल्यें यांच्यामुळे तिळा 
फार सोंदर्य आलें होतें. ते तर्ब रस्ते, धरापुढील अंगणीं, त्यांवरील बाटा ब दरवाज्यांपुढील 
भूमी हीं उत्तम प्रकारें तडासंमाजन घाळून स्वच्छ केलेलीं होतीं आणि जिकडेतिकडे पताका 
व ध्वज हे फडकत असल्यामुळें त्या नगरींतून फिरणाऱ्यांचें उन्हापासून सहजच रक्षण 
होत होतें ॥ ६ ॥ त्या द्वारकानगरींत सर्व लोकांना पूज्य असें श्रीकृष्णाचे सुंदर अंतःपुर 
बांधिलेळें असून तें बांधण्याच्या कामां त्व्ट्यानें आपलें परिपूणे कोडाल्य प्रकट केलेलें 
होतें || ७ ॥ त्या अंत: पुरांत श्रीकृष्णाच्या सोळा हजार स्त्रियांची सोळा हजार मंदिरे 
शोभा देत होतीं. नारद तेथें गेल्यावर त्यांतील एका मोठ्या मंदिरांत शिरला || ८॥ त्या 
मंदिराला पोवळ्याचे खांब असून त्याचे कडीपाट वेदूर्य रत्नांच्या सुंदर फळ्यांचे केले होते. 
त्याच्या भिंती इंद्रनील मण्याच्या असून आंतीळ भूमीला इंद्रनीलाचीच फरशी केलेली 
होती ब त्यामुळें तिचें तेज कधींच नष्ट होत नव्हतें || ९ ॥ त्या मंदिराला त्बष्ट्यानें जीं 
छतें लाबिलीं होतीं, त्यांना मोत्यांच्या घोसांच्या झालरी लाविल्या होत्या ब त्या मंदिरांत 
उत्तम रत्नांनीं जडविलेलेलीं हस्तिदंताचीं आसनें ब पलंग सर्वत्र ठेवलेळे होते ॥ १० ॥ 
गळ्यांत पुतळ्यांच्या माळा घातलेल्या ब सुंदर बस्तर परिधान केलेल्या दासी, तसेंच चिलखत, 
शिरस्त्राण, सुंदर बसत्रे व रत्नजडित कुंडलें घारण केलेले सेबक, त्या मंदिरांत सर्वत्र उभे 
असल्याने त्याला विशेष शोभा आली होती |॥॥११॥ हे परीक्षित्‌ राजा, रत्नांच्या दिव्यांच्या 
रांगा त्यांत लाबिलेल्या असून त्यांच्या प्रकाशाने त्यांतील अंधकार नाहींसा झाला होता. 
त्याच्या बळःचणींवर चित्रविचित्र घरें करून त्यांत मोर ठेविळे होते ब मंदिरांत पेटविलेल्या 


स्कंध १०--अध्याय ६९ २६२३ 


ववदनाचा धूर खिडक्यांतून बाहेर येऊं लागला म्हणजे, तो जणूं मेधच आहे असें वाटून 
जे मोर मोठ्याने ककारव करीत होते || १२ 1 त्या मंदिरांत नारदमुनीनें प्रवेश केला, 
त्या वेळीं पट्टराणी रुक्मिणी सोन्याचा दांडा असलेल्या चबरीनें श्रीकृष्णाला तारखा वारा 
घालीत असून श्रीकृष्ण तिच्या सन्निध बतला आहे असें त्याच्या दृष्टीस पडलें. त्या 
स्कमिणीबरोबर तिच्याच बयाच्या ब तिच्याच सारखे रूप, गुण व सुंदर बस्त्र असलेल्या 
हजार दासी तिच्या सेवेंत तत्पर असलेल्याहि त्यानें पाहिल्या ॥ १३ || नारद आलेला 
रष्टीस पडतांच धर्माप्रमाणे वर्तन करणार्‍यांमध्ये श्रे असा तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीच्या 
पळेंगावरून तत्काळ उठला आणि मुक्कुट घातळेलें आपलें मस्तक लववून त्यानें नारदास 
नमस्कार केला आणि हात जोडून त्याला आपल्या आतनावर आणून बसविलें | १४ | 
नंतर जगद्गुरूत श्रेष्ठ व सावूज्या अधिपति अदा त्या श्रीकृष्णाने नारदाचे पाय धुतले आणि 
तें पाणी मस्तकीं धारण केलें. वस्तुत; श्रीकृष्णाचे पाय धुण्याचे पाणी सवाना पवित्र 
करणारें तीर्थे होय; परंतु ब्राह्मणांचे कल्याण करणारा देव हें जें त्याचें ब्रीद त्याला 
अनुरूप असा त्यानें नारदाचा सत्कार केळा || १५॥| याप्रमाणें नरसखा ( अजुनाचा मित्र) 
अशा त्या पुराणपुरुष महार्षेरूपी श्रीकृष्णाने देवक्तदपरींमध्यें श्रेष्ठ अश्या त्या नारदाचें 
शास्त्रांत सांगितठेल्या विधीप्रमाणें पूजन केलें आणि अमृतासारख्या मधुर अश्या थोडक्या 
गाब्दांनीं त्याला कुदाल प्रश्न करून ' हे समथ मुने, आपलें जे कोणतें कार्य आम्हांला 
करतां येण्यासारखे असेल तें सांगावे! अशी विनंति केटी ॥ १६ | 


श्रीकृष्णा'चा प्रश्न ऐकून नारद म्हणाला, ' हे प्रभो, तू सवांचा आश्रयदाता 
असल्यामुळें सर्व लोकांशीं लेह ठेवणें व दुष्टांना शिक्षा करणें या तुझ्याकडून होण्यार्‍्या 
गोडी कांहीं आश्चर्याच्या नव्हत. जगा'ची उत्पत्ति व रक्षण हीं करून लोकांचें कल्याण 
करावें म्हणूनच, हे परमेश्वरा, तूं स्वेच्छेने अवतार घेत असतोस हे आम्हांला चांगळें 
ठाऊक आहे ॥ १७ | द्दे श्रीक्रपणा, तुझीं पावळं सर्व टोकांना मोक्ष देणारी असून अगाध 
ज्ञानी अस जे अक्षादिक देव तेटि आपल्या हृदयांत त्यांचे व्यान करितात. संसाररूप 
विहिरींत पडलेल्या प्राण्यांना वर येण्यासाठी आधार म्हटला तर त्यांचाच असून ल्यांचें 
व्यान करीत मी फिरत असतों. यास्तव कृपा करून त्यांचें स्मरण मला नित्य राहीळ असें 
कर! ? || १८॥ हे राजा, याप्रमाणें रुक्मिणीच्या मंदिरांत श्रीकृष्णाला सांगितल्यावर तो 
नारद, महायोगेश्वर जो श्रीकृष्ण त्याची योगमाया कशी असते ते पाहण्याची इच्छा घरून 
दुसऱ्या एका स्त्रीच्या मंदिरांत गेळा | १९॥ त्या मंदिरांत श्रीकृष्ण आपल्या प्रिय पत्नीशी - 
व उद्धवाशीं पण लावून फांसे खेळत असलेला नारदाला दिसला. तेथेंहि श्रीकृष्णादि 
मंडळींनी त्याला सामोरें जाऊन आसन दिलें आणि त्याचा मोठ्या भक्तिपूर्वक सत्कार 
केळा | २० ॥ मग पूर्वीचा वृत्तान्त जणू ठाऊकच नाहीं असें दाखवून तेथील श्रीकृष्ण 
नारदाला म्हणाला, ' मुने, आपलें आगमन केव्हां झालें ! आपंण पूर्णपणें निरिच्छ असून 
आम्हीं महत्त्वाकांक्षी आहों; तुमच्यासारख्यांचें आमच्या हातून काय कार्य होणार १ 


२६४ सुलभ श्रीमद्वागवत 





॥ २१ ॥ तथापि हे सुने, कांहीं कार्य असल्यास सांगावें आणि या माझ्या जन्माचे वाफल्य 
करावें. ) कृष्णाचे हे भाषण ऐकून नारदाला विस्मय वाटला आणि कांहीं उचर न देतां 
तेथून तो दुसऱ्या एका मंदिरांत गेला || २२ | तेथेंहि श्रीकृष्ण आहेच असें त्यानें पाहिलें. 
या मंदिरांत तो आपल्या ल्हान पुत्रांना खेळबीत होता. तेथून पुढच्या मंदिरांत गेला तों 
तेयेंहि कृष्ण असून खानाच्या गडबडींत, आहे असें पाहिलें | २३ ॥ ( अशा रीतीनें तो 
छकामागून एक अशा सर्व मांदेरांत गळा पण प्रत्येक ठिकाणीं श्रीकृष्ण असून कोणत्या 
तरी कृत्यांत तो गुंतला आहे असें नारदाला आढळलें, ) कोठें तो यज्ञामीला आहुति देत 
होता, तर कोठें पंचमहायज्ञ करीत होता. कोठें तो ब्राह्मणांना भोजन घालीत होता, तर कोठें 
ब्राह्मणांचे मोजन उरकलें असून मागाहून श्रीकृष्ण जेवावयास बसला होता | २४ | कोठें 
त्या'ची संध्योपासना 'चाळली होती, तर कोठें तो मौन व्रतानें गायत्रीजप करीत होता. एका 
मंदिरांत तर तो ढाल-तरबार घेऊन निरनिराळ्या हातांचा अभ्यास करीत होता 1 २५ ॥ 
कोठें श्रीकृष्ण घोड्यावरून तर कोठे हत्तींबरून ब कोठें रथांतून हिंडत असलेला नारदाच्या 
दृष्टीस पडला. कोठें तो पलंगावर निजलेला आढळला, तर कोठें त्याला उठविण्यासाठी 
भाट त्याच्या स्तुतिपर गाणीं गात असलेळे दिसले | २६ ॥ एका मंदिरामध्ये उद्धव 
आदिकरून मंत्र्यांशी तो गुसत विचार करीत होता, तर दुसऱ्या एका मंदिरांत प्रमुख वारां- 
गनांच्या घोळक्यांत तो जलक्रीडा करण्यांत दंग झाला होता ! | २७ ॥ एका मंदिरांत 
तो उत्तम सजविलेल्या गाई थोर ब्राह्मणांना दान देत होता, तर दुसऱ्या मंदिरांत तो 
कल्याणकारक अशा इतिहासपुराणांतीळ कथा ऐकत होता ॥ २८] एका पत्नीच्या मंदिरांत 
तो त्या प्रियेवह मौजेच्या गोष्टी सांगत हंसत होता, तर दुसऱ्या कांहींच्या मंदिरांत तो 
धर्म, अथ ब काम या पुरुषार्थाचें सेबन करीत होता || २९ || एका ठिकाणीं तो एकान्तीं 
बसून प्रकृतीच्या पलीकडे असलेल्या परमात्म्याचे व्यान करीत होता, तर दुसऱ्या ठिकाणीं 
आपल्या गुरूंना इष्ट त्या बस्तु अर्पण करून त्यांची भक्तीने शुश्रूषा करीत होता । २० ॥ 
तिसऱ्या एका मंदिरांत श्रीकृष्ण कांहीं लोकांशीं कलह करीत होता, तर आणखी एका 
ठिकाणीं सउजनांचें हित कसें होईल याचा बळरामासह विचार करीत बवला होता ॥३ १॥ 
कांहीं मंदिरांत तो आपल्या पुत्रांचे ब कन्यांचे विधिपूबक बिबाहसंस्कार करून त्यांची 
योग्य अशा उत्तम स्त्रियांशी ब पतींशीं गांठ घाळून देत होता ॥ ३२ ॥| त्या मुलांमुलींना 
सासरीं पाठविणें ब तेथून परत माहेरी आणणें; तसेंच त्या प्रसंगीं उच्तित ते उत्सब करणें 
इत्यादि गोष्टी योगेश्वर श्रीकृष्ण पड़तशीर करीत असळेला पाहून लोकांना मोठा विस्मय 
चाठत होता ॥ ३३ ॥ असो. नारद एका मंदिरांतून दुसऱ्या मंदिरांत अशा प्रकारें फिरत 
अततां कोठें श्रीकृष्ण मोठमोठ्या यज्ञांनीं सर्ब देवांची पूजा करीत आहे, तर कोठें धम 
म्हणून बिहिरी, उपवने, आश्रम इत्यादि बांधून ठेवण्याची व्यवस्था करीत आहे असें 
त्याला आढळ्लें ॥ ३४ ।| एका मंदिरांत तो सिंधी घोड्यावर बसून मृगयेला निघत होता, 
तर दुसऱ्या एका मंदिरांत थोर यादबांचा घोळका भोंवतीं घेऊन तो यज्ञाला योग्य असे 
पश्नु मारीत होता ॥ ३५ ॥ कित्येक ठिकाणीं योगेश्वर श्रीकृष्ण छोकांची अंतःपुरें, घरें 


स्कंध १०---अध्याय ६९ २६५ 


ाथ्टध्ट- 











'टथटााधश-- 


इत्यादि ठिकाणीं काय चाललें आहे हे पाहण्यासाठी गुम वेष घेऊन फिरत आहे असेंहि 
नारदाला आढळलें || ३६ ॥ याप्रमाणें मनुष्यरूप येनळेऱ्या श्रीहरीच्या योगमायेचा खेळ 
पाहिल्यावर नारदमुनि हंसत हसत त्याला म्हणाला | ३७॥ ' हे श्रीकृष्णा, योगेश्वर 
पुरुषांनाहि तुझ्या योगमायेचे हे खेळ दिसण्यासारखे नाहींत; पण तुझ्या चरणसेवेच्या 
प्रतापानें प्राप्त झालेल्या आत्मस्वरूपज्ञानाच्या योगें करून तुजे हे योगमायेचे खेळ आम्हांला 
कळतात | ३८ || हे परमात्म्या, आतां मला जावयास आज्ञा दे, तुझ्या कौर्तनिं भरून 
गेलेल्या या तीन्ही लोकांत जगाला पवित्र करणाऱ्या तुझ्या या लीला गात गात मी 
फिरत राहीन | २९ ॥ 


नारदाचें हें भापण ऐकून भगबान्‌ श्रीकृष्ण म्हणाला, * हे अह्मवेच्या नारदा, धर्म उत्पन्न : 
करणारा, त्याला अनुमति देणारा, त्याचा प्रतार करणारा ब त्याचें पालन करणारा असा 
सर्व मीच आहे आणि त्या धर्माचें शिक्षण लोकांना द्यावें या हेतूनेच या भूलोकीं मीं 
अबतार घेतला आहे, तरी हे बत्सा, तूं मनांत कांहीं खेद करू नको !? || ४० || 


शुकक्‍्वार्य सांगतात, हे परीक्षित्‌ राजा, याप्रमाणें ग्हस्थाश्रमी पुरुपांचें पवित्र 
धर्माचरण करीत असलेल्या त्या एकाच कृष्णाला नारदानें प्रत्येक मंदिरांत खरोष्वर 
वेगवेगळें पाहिलें ! | ४१ || आणि त्या अमितपराक्रमी श्रीकृष्णाच्या योगमायेचा तो 
अपूर्व प्रभाब वारंबार पाहून नारदमुनि आश्चर्याने थक्क झाला आणि त्याच्या मनांत 
'परमेश्वरलीलेचें मोठें कोतुक उत्पन्न झालें, नंतर घर्म, अथ आणिकाम या पुरुषाथीबर 
श्रद्धा ठेवून बा॥णार्‍्या श्रीकृष्णाने त्याची उत्तम संभावना केली असतां संतुष्ट झालेला तो 
नारद कृष्णाचे गुणानुबाद गात गात आपल्या मार्गाला लागला ॥४२॥ ४३॥ हे 
राजा, याप्रमाणें मनुष्याच्या आचरणाचें अनुकरण करीत, सर्ब सृष्टीच्या कल्याणासाठी 
प्रकृतीचा अबलंब केलेल्या श्रीकृष्णाने सोळा हजार सुंदर स्त्रियांच्या सलज्ज प्रेमाचा ब 
हास्ययुक्त कटाक्षांचा अनुभव घेत ग्रहसौख्याचा उपमोग घेतला | ४४ | श्रीकृष्ण हा 
विश्वाची उत्पत्ति, रक्षण व संहार यांना कारणीभूत असून ल्याने जी कृत्यें या भूतलावर 
केलीं, तीं दुसऱ्या कोणाला करतां येण्यासारखी नव्हतीं. हे परीक्षित्‌ राजा, जो कोणी ! 
कृष्णलीडांचें गायन करील, त्या ऐकेल किंबा दुसऱ्याला सांगेळ त्याच्या मनांत त्या 
'मोक्षदात्या भगवंताबिषयीं भक्ति उत्पन्न झाल्याबांचून राहणारच नाहीं ॥ ४५ ॥ 


षकुणसत्तरावा अभयाय समाप्त 


अध्याय ७० वा 


दुसर्‍या दिवशीं एडाट होऊन कोंबडे आरवूं लागले, तेव्हां श्रीकृष्णाला आलिंगून 
झोंपीं गेलेल्या त्याच्या स्त्रियांना, आतां आपणांस श्रीकृष्णाचा विरह होणार असें मनांत 
येऊन बाईट वाटलें व त्या कोंबड्यांना शाप देऊं लागल्या | १ ॥ ममन्दारवृक्षाच्या 
राईबरून बाहणारा बायु अंगावरून बाहूं लागल्यामुळें भुंग्यांचा गुंजारव सुरू झाला आणि 
जागे झालेले पक्षी किलबिल दब्द करून जणू भाटांसारखे श्रीकृष्णाला जागे करूं लागले, 
॥ २ ॥ त्या वेळचा तो अत्यंत पवित्र असा बहमुहूर्त खरा; परंतु आपल्या प्रिय पतीच्या 
मिठींत असलेल्या रुक्मिणीला, आतां ती मिठी सुटेल था भीतीमुळें तो पवित्र मुहूर्तहि 
आनंदाचा बाटला नाहीं ।॥| ३ | तथापि श्रीकृष्ण त्या ब्राह्म मुहूर्तावर हायनाबरून उठला 
आणि उदकानें हात पाय धुऊन शांतचित्तानें तमोगुणाच्या पलीकडे असलेल्या आत्म- 
स्वरूपाचे ध्यान करूं लागला || ४ ॥ तें आत्मस्वप एकच एक, स्वयंप्रकाह्, निर्बिकार 


क री *_* 
- ब नित्य आपल्या रूपांत मम्न असल्यामुळें कोणत्याहि उपाधीपासून अलिप्त असून त्याला 


क“. 


परम असें म्हणतात. या जगाची उत्पत्ति, स्थिति ब ल्य यांना कारणीभूत अशा ख्या 
त्याच्या शक्ति त्या शक्तींबरूनच त्याच्या आनंदमय अस्तित्वाचे ज्ञान होऊं शकतें ॥ ५ ॥ 


' असो. ब्रक्मच्यानानंतर श्रीकृष्णाने निमेळ पाण्यांत बुडी मारून शास्त्रनियमांनुसार लान केलें 


आणि वस्त्रं नेसून खानोतर करावयाचे संध्याबंदनादि सर्व विधि केल्यावर त्या पुरुषश्रेष्ठानें 
अभीला आहुति दिली आगि मोन त्रतानें गायत्री मंत्राचा जप केला || ६ ॥ नंतर उगवत्या 
सूर्याला अर्ध्य समर्पण करून त्यानं आपलेच अंश असें जे देव, तरद्पि व पितर त्यांचें तर्पण 
केळें आणि इंद्रियदमनपूर्वक व्रद्ध ब्राह्मणांचे पूजन केळे. नंतर ज्यांच्या शिंगांना सोन्या'चीं 
टोपणें असून, गळ्यांत मोत्यांच्या माळा घातलेल्या आहेत, ज्या स्वमावानें शांत असून 
पुष्कळ दूध देणाऱ्या आहेत व ज्या नुकत्याच व्यालेल्या आहेत, अश्या सवत्स गाई 
वस्त्रालंकारांनीं मंडित करून दान दिल्या ॥ ७ ॥ ८ ॥ त्या गाईंच्या खुरांचीं टोके सप्यानें 
मढबिलेलीं होतीं. त्या गाईंबरोबर'च बस्तर, हरिणाजिनें ब तीळ यांचेंहि दान श्रीकृष्णाने केलें, 
अशा प्रकारें एक एक बद्ध ( १२०८४ ) गाई तो प्रतिदिवशीं अलंकारांनी भूपित करून . 
म्राह्मणांना दान देई ॥ ९ | गोप्रदानाचा हा विधि झाल्यावर गाई, ब्राह्मण, देवता, वृद्ध 
मंडळी, गुरु ब सर्व महाभूते यांना श्रीकृष्णाने नमस्कार केला आणि आपले अंद असे जे 
कृपिलागाय आदिकरून मंगळ पदार्थ त्यांना स्पशी केला || १० || श्रीकृष्ण हा मनुष्य- 
लोकाला भूषणभूत होता, तथापि पीतांबरादि वस्त्रे, कोस्तुममणि आदिकरून भूषणे, उत्तम - 
प्रकारच्या माळा व उस्या यांनीं त्यानें स्वतःला भूषविले || ११ ॥ नंतर त्यानें तुपांत ब 
आरशांत आपलें प्रतिबिंब पाहून गाई, बेल, ब्राह्मण व देव यांचें दर्दान घेतलें आणि 
नगरीतील ब आपल्या अंत:पुरांतील सर्व वर्णाच्या लोकांना ब प्रजञांना, त्यांना इष्ट असलेल्या 


स्कंध १ ०--अध्याय ७० २६'७ 


डे हेड पड कख सातव जाततच्यातमा तात सहा 





बस्तु देऊन संतुष्ट केलें || १२ | एवढें झाल्यावर त्यानें पहिल्यानें ब्राह्मणांना माळा, विडे 


व उट्या अर्पण केल्या व नंतर मित्र, मंत्री व स्त्रिया यांना ते पदार्थ देऊन शेबटीं आपण 
स्वतःच्या उपयोगासाठी ते घेतले ॥ १३ ॥ हें सर्व होत आहे तों सारथ्यानें त्याच्या 
उत्तमोत्तम रथाला सुग्रीव आदिकरून घोडे जुंपून तो जबळ आणून उभा केला व स्वत: 
आपण श्रीकृष्गापुढें हात जोडून उमा राहिला || १४ || मग सारथ्याचे हात धरून सूर्य 
जसा उदयाचलावर चढतो, तसा श्रीकृष्ण त्या रथावर चदला. सात्यक्रि, उद्धव इत्यादि 
यादबांनाहि त्यानें बरोबर घेतलं || १५ ॥ तो निघाला त्या वेळीं अन्त:पुरांतील 'त्त्रियांनीं 
त्याच्याकडे लाजत लाजत प्रेमानें पाहिलें ब मोठ्या कष्टाने त्याला त्यांनीं अनुज्ञा दिली. 
अनुश्शा मिळाल्यावर श्रीक्रूण्ण हंसत हंसत व त्यांचीं अंत:करणें हरण करीत बाड्याच्या 
बाहेर पडला || १६ ॥ थोड्या वेळानें समागमे असलेल्या यादवांसह तो आपल्या सुधर्मा- 
नामक्र राजसभेत आला. या राजसभेत बसणाऱ्या सभासदांना तहान, भूक इत्यादि विकारांचची 
वाघा कधीं होत नाहीं | १७)) राजसभेत जाऊन श्रीकृष्ण आपल्या उच्चातनावर विराजमान 
झाला, तेव्हां त्याच्या तेजानें दाही दिशा प्रकाशित झाल्या. त्या वेळीं, आकाशांत तार- 
कांच्या मध्यभार्गी जता चंद्र शोभतो, तता यादवांमधीळ थोर थोर मंडळींनी परिवेष्टित 
असलेला तो श्रीकृष्ण त्या तर्भेत शोभू लागला || १८ || शुक्राचार्य सांगतात, हे राजा, 
श्रीकृष्ण स्थानापन्न झाल्याबर विनोदप्रबीण लोक, त्या प्रभूला हास्योत्पादक कथा सांगून 
रिझवू लागळे आणि नट व नाचणाऱ्या वारांगनादि स्त्रिया आपल्या तृत्यादिकांनीं त्याची 
सेवा करूं लागल्या ॥ १९ ॥ मृदंग, वीणा, डमरू, सरली, करताल, शंख इत्यादि 


वाद्यांच्या सुस्वरांत पुराणिकांचें पुराण, स्तुतिपाठकांचा स्तुतिपाठ, गबयांचें गाणें आणि' 


नर्तकांचें नृत्य सुरू झालें || २० || त्या प्रसंगीं त्या ठिकाणीं बसलेले कांहीं ब्राह्मण वाद्ये 
वाजवून त्यावर सामगायन करीत होते आणि कित्येक श्रीकृष्णाच्या पवित्रकीर्चि अशा पूर्वज 
राजांच्या कथांचें वर्णन करीत होते ॥ २१ ॥ हे परीक्षित राजा, असा हा सभेचा थाट 
चालला असतां तेथें पूर्वी कधीं पाहण्यांत न आलेला असा एक पुरुष येऊन ठेपला आणि 
दाररक्षकांनीं त्याच्या येण्याची सूचना श्रीकृष्णाला दिली असतां त्याच्या आज्ञेनुरूप ते 
त्याला सर्भत घेऊन आले ॥ २२ || आंत आल्यावर "यानें परमात्म्पा श्रीकृष्णाला हात 
जोडून नमस्कार केला आणि जरासंघानें बदीत टाकल्यामळें राजांना जे दु: होत होतें 
तें त्यानें निवेदन केलें || २३ || तो म्हणाळा, ' जरासंधानें पर्वी दिग्बिजय केला असतां, 
जे राजे त्याला नग्न होऊन शरण आले नाहींत, अशा बीस हजार राजांस गिरिभज नामक 


किछ्यांत बलात्काराने कोंडून ठेविलें आहे ॥ २४ ॥ त्या राजांची आपणांला अशी विनंती 


आहे कीं, ' हे कृष्णा, तूं सर्वाची अंत:करणें आपल्याकडे आक्षण करणारा असून, तुजे 
स्वरूप जाणतां येणें फार कठीग आहे. तूं शरणागताचें दुःख नष्ट करणाश आहेत. 
भेदबुद्धीनें बद्ध झालेले असे आम्ही संसाराची भीति वाटत असल्यामुळें तुला दारण आलों 
आहों ॥ २५ ॥ हे लोक आपापल्या कमीत गढून जाऊन तूं सांगितलेल्या अशा तुझ्या 
पूजनरूप कल्याणकारक कर्माची हेळसांड करतात ब अशी त्यांची हेळसांड चालली आहे, 


२६८ सुलभ श्रीमद्भागवत 


रः. 





-तोंच बलिष्ठ असा काळस्वरूपी तूं त्यांच्या जीविताच्या आशेबर एकाएकीं घाब घालतोस; 
अशा तुला नमस्कार असो ॥ २६ ॥ तूं जगाचा स्वामी असून या मत्युलोकांत आपल्या 
अंशाने जो अवतरला आहेस, तो सज्जनां'चें रक्षण करावे व दुष्टांचें दमन कराबें म्हणूनच 
होय. दुसरा त्यांत हेतु नाहीं. असें असतां, हे परमेश्वरा, कोणी तुझ्या आज्ञेचे उल्लंधन 
करीत असूनहि सुख पाबतात आगि कोणी तुझ्या आश्ञेप्रमाणें वागत असतांहि पूर्व- 
कर्मानुसार दुःख भोगतात, तरी हें असें कां व्हावे हें आम्हांस समजत नाहीं ॥। २७॥ हे 
-समर्थ श्रीकृष्णा, राज्यसुस्व हें परावलंबी असून स्वप्ना प्रमाणें क्षणिक आहे. तथापि तशा त्या 
राज्याचा भार आम्ही नित्य भयग्रस्त अशा मर्त्ये शरीराने घारण करितो आणि निष्काम 
पुरुषांना ज्या आत्मसुख्वाची तुजपासून प्राप्ति होते त्या आत्मसुख्वाला अंतरतों, आणि 
तुझ्या मायेनें मोहित झाल्यामुळें दीनबाण्यासारखे या लोकीं दुःख भोगीत असतों || २८॥ 
र्‍यास्तब, हे प्रभो, जरासंधाच्या पाशांतून आम्हांला सोडव ! तुझ्या चरणांचा आश्रय केल्यानें 
शरणागताच्या दुःखाचें निवारण होतें. तो जरासंघ दहा सहस्त हत्तींच्या बळाने युक्त असून 
एखाद्या सिंहाने सहलखाबधि मेंढ्या अडवून धराव्या त्याप्रमाणें त्यानें एकट्याने आम्हां 
इतक्या राजांना आपल्या किछ्यांत कोंडून ठेविलें आहे ।। २९ ॥ हे सुद्रीनचक्रघारका 
श्रीकृष्णा, तुझा एकंदर अठरा वेळां जरासंधाशीं युद्धप्रसंग घडला, त्यांत तूं सदोदित त्याचा 
पराजय केलास; फक्त शेबटःची एकच वेळ-तूं अपरिमित पराक्रमी असूनहि मनुष्यांचें 
अनुकरण करीत असल्यामुळें-त्यानें तुझा पराजय केला ब त्यासुळें गर्बानें फुगून जाऊन 
तो, तुझ्या प्रजा असे जे आम्ही त्या आम्हांला दुःख देत आहे. यास्तव, हे अर्जिक्य 
प्रो, या प्रसंगीं जे करणें योग्य असेल तें तू कर! _॥ ३० ॥ 


याप्रमाणें राजांचा निरोप सांगून दूत म्हणाला, ' हे भगवंता, जरासंधानें कोंडून 
'ठेविळेळे ते राजे याप्रमाणें तुझ्या दहीनाची इच्छा करीत असून तुझ्या चरणांचा त्यांनीं 
आश्रय केला आहे. तरी त्या दीन झालेल्या राजांचे तूं कल्याण करावें! ॥ ३२११ ॥ 


शुकाचार्थ सांगतात, दै परीक्षित्‌ राजा, तो राजदूत असें बोलत आहे इतक्यांत 
अत्यंत दैदीप्यमान्य ब पिंगट जटा धारण करणारा असा देवर्षि नारद, सूर्य उगबाबा 
त्याप्रमाणें त्या राजसभेत उपस्थित झाला ॥ ३२ ॥ नारदाला पाहतांच सर्वलोकेश्वरेश्वर 
भगबान्‌ श्रीकृष्ण आसनावरून उठला आणि मोठ्या आनंदानें सर्व सभासद ब सेबक 
-यांसह त्यानें त्याला साष्टांग नमस्कार घातला ॥ ३३ ॥ नंतर त्यानें त्याला बसाबयाला 
आसन दिलें आणि नारद त्यावर स्थानापन्न झाल्याबर त्याची यथाबिधि पूजा करून गोड 
शब्दांनी त्याचें मन रिझबीत तो त्याला भक्तिपूर्वक बिचारूं लागला || ३४ ॥ तो म्हणाला 
“हे मुने, तिन्ही लोकांची प्रस्तुत सर्वतोपरी खुशाली आहे ना ! खरोखर, तुम्ही या तिन्ही 
लोकांत जे फिरत असतां त्याचा फारच मोठा उपयोग आहे ॥ ३५ ॥ ईश्वराने निर्माण 
केलेल्या या लोकांत तुम्हांला अज्ञात असें खरोखर कांहीं नाहींच, म्हणून तुम्हांला 
'बिचारितों की, सांप्रत पांडबांच्या मनांत काय करावयाचें आलें आहे! / ॥ २६ ॥ 


स्कंध १०--अध्याय ७० २६९ 


२ 





नारदाने उत्तर केलें, ' हे प्रभो श्रीकृष्णा, प्रत्यक्ष प्रजापतींनाहि मोह पाडणाऱ्या 
अशा तुझ्या मायेच्या बिबिध लीला मीं पाहिल्या आहेत, हे विश्वव्यापका, सर्व भूतमात्रांमध्ये 
आपल्या राक्‍तींसमधेत तूं बास करीत असूनहि अग्नीचें तेज जसं मस्माखालीं झांकून ठेवावें 
तसें तूं आपलें तेज मायेने झांकून ठेविलें आहेस, यास्तव तुझा हा प्रश्न मळा आश्चर्यकारक 
बाटत नाहीं % ]। ३७ ॥ तुझ्या मनांतील गोष्ट नीट समजणें कोणाला बरें शक्‍य आहे? हे. 
सारें विश्व तूंच आपल्या मायेनें उत्पन्न करीत असून. त्याचा लयहि तूंच करतोत. हे बिश्व 
रज भासतें तें स्वत:च्या योगें भासत नसून त्याच्या अंतर्यामी असलेला जो तूं परमात्मा त्या 
तुझ्या अस्तित्वासुळेंच तें भासतें. तुझ्या आत्मस्वरूपाहून निराळें असं हे विश्वरूप शरीर 
धारण करणार्‍या तुला नमस्कार असो || २८ || न जाणतां संसारांत पडलेल्या जीवाची 
या अनर्थाबह देहवंधनापासून सुटका करणारा तूंच आहेस ब लीलेनें अवतार घेऊन आपलें 
यशा प्रचेड दीपा प्रमाणें तू पाजळींत असतोत. अशा त्या तुला मी शरण आहे. ॥३९॥ 
असें आहे तरी देखील मनुष्यलोकाचें अनुकरण करून तूं ज्या अर्था मला प्रश्न केलास, 
त्या अथी, हे परह्मस्वरूपी श्रीकृष्णा, तुझा आतेभाऊ व भक्त अता जो धर्मराजा त्याच्या 
मनांत काय विचार आला आहे हें तुला सांगतों, ऐक ॥ ४० ॥ हे भगवन्ता, यज्ञांमध्ये 
श्रेष्ठ अता जो राजसूय यश त्याच्या अनुष्ठानानें तुझें पूजन करावें अशी त्या धर्मराजाची 
इच्छा आहे. त्याला चक्रवर्तिपर मिळवावयाचें आहे ब त्यासाठीं तुझी अनुमति त्याला 
मिळावी | ४१ || तो यशश्रेष्ठ राजसूय चाळू झाला असतां देव आदिकरून स्वगोत 
राहणारे आणि या लोकांतील कीर्तिमान राजे हे तुझ्या दरनासाठीं तेथें जमतील ॥४२॥ 
हे समर्था श्रीकृष्णा, तूं अक्मस्वरूप असून तुझ्या कीतिंश्रवणानें, स्तृतिगायनानें व स्वरूप- 
चिंतनाने चांडाळ देखील पवित्र होतात. मग प्रत्यक्ष तुझें दशन करणारे ब तुझ्याशी 
हस्तत्प्श करणारे पुरुष पवित्र होतील यांत काय नबळ ? || ४२ ॥ हे श्रीकृष्णा, तूं सर्ब 
विश्वाला पवित्र करणारा आहेस. तुझें निष्कलंक यदा स्वर्गात, पाताळांत व मूलोकीं सर्वत्र 
पसरले असून त्यानें दाही दिशा भरून गेल्या आहेत. तुझे पाय धुण्याचें पाणी स्वगोत 
मन्दाकिनी नांबानें ब भूलोकीं गंगा नांबानें वाहत राहून बिश्नाला पबित्र करीत 
आहे ॥ ४४ | 








शुकाचार्य पांगतात, हे परीक्षित्‌ राजा, नारदाचें इं भाषण श्रीकृष्णाच्या पक्षांतील 
यादवांना स्वीकारावे असें वाटलें नाहीं. कारण जरासंघाचा पराजय करावा अशी त्यांना 
उत्कंढा लागून राहिली होती ब त्यामुळें धर्मराजाच्या राजसूय यशाला साहाय्य करण्याकरतां 
जाण्याची गोष्ट यादबांना मानवली नाहीं. हें पाहून श्रीकृष्ण हंसत हंसत उद्धवाकडे वळला 
आणि मदु शब्दांनी त्याचें मत विचारू लागला | ४५ || 





% सर्व शात असूनहि कृष्ण नारदाला पांडबांचा वेत विचारितो हे आश्चर्य; पण 
मनुष्याप्रमाणें तो बागत असल्यामुळें तसें करितो म्हणून आश्चर्य नाहीं, असा भाव. 


२७० सुलभ श्रीमःद्वागवत 

श्रीकृष्ण म्हणाला, “ हे उद्धवा, तूं आमचा मित्र असून गुप्त विचारांचे रहस्य 
आणणारा असल्यामुळें तू आमचा श्रेष्ठ मार्गदराक आहेस. तरी आतां जो प्रश्न उत्पन्न 
झाला आहे, त्या संबंधानें काय करणें थोग्य आहे हें तूंच सांग, तुझ्यावर आमचा विश्वास 
आहे व तूं सांगशील तसेंच आम्ही करू , ॥| ४६ || याप्रमाणें स्वामी जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण त्याळा सर्ब ठाऊक असतांहि तो गुप्त गोटीबिष्वी. आपला बिचार घेत आहे असें 
पाहून त्याची आज्ञा उद्धवानें शिरतामान्य केळी आणि आपलें मत त्याला कळविलें ॥४७॥ 


सत्तरावा अध्याय समात 


अध्याय ७ वा 


झुकाचा्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, नारदाचे भाय ऐकून व त्या संबंधानें 
यादवसभासदांचें आणि कृष्णाचे मत समजून बेळन महाबुद्धिवान्‌ उद्धव उत्तर देऊं 
लागला| १॥ 


तो म्हणाल्या, ' हे श्रीकृष्णा, नारदमुनीनें सांगितल्याप्रमाणें तुझा आतेभाऊ जो 
धमराजा त्याच्या मनांतून जर यज्ञ कराबयाचा आहे, तर त्याला तूं साहाय्य करावें ब रारण 
आलेल्या त्या राजांचेंहि रक्षण करावें असें मला बाट्तें॥ २॥ दे प्रभो, राजसूय यज्ञाचा 
अधिक्रार कोणाला प्राप्त होतो, तर जो सर्ब दिशांचा दिग्थिज्य करतो त्याला. यास्तव 
अरासंधाचा बध केल्यानें आपलीं दोन्ही कार्ये साधतात म्हणून तो करणें मळा अबब्य 
वाटतें ॥ ३२ ॥ आमचें तर मोठें कार्य त्यानें होईलच; पण, हे श्रीकृष्णा, जरासंधाच्या 
अटकेंतून राजांना सोडविल्यानें तुझीहि मोठी कीर्ति होईल || ४ ॥ तो जरासंध एजा द्हा 
सहद्थ हत्तोंच्या बळाने युक्त अतल्यामुळें इतर मोठमोठ्या वरिष्ठांना देखील अर्जिक्य आहे; 
पण भीम त्याच्याशीं समबळ असल्यामुळें भीमाला मात्र त्याचा बघ साथ्य आहे ॥५॥ 
त्याचा पराभव करणें तो द्ंदयुद्धांतच केला पाहिजे; कारण त्याच्याजवळ दाभर अक्षोहिणी 
सेन्य असल्यामुळें त्याच्याशीं उघड युद्ध करणें शाक्य नाहीं; पण तो ब्राह्मणांबिषयीं आदरशील 
असल्यामुळें ब्राह्मणांनी जर त्यापाशी कांहीं मागितलें तर तें मात्र तो कधीं नाहीं म्हणत 
नाहीं ॥ ६ | यास्तव भीमसेनानें ब्राह्मणाचे रूप घेऊन त्याच्याकडे जावें व दंयुद्धाः्वी 
याचना करावो. हे श्रीकृष्णा, तूं सनिघ असलास म्हणजे भीमसेन त्याला दंद्दयुद्धांत ठार 
करील यांत शंका नाहीं || ७ ॥ विश्वाची उत्पत्ति करणारा वस्तुतः तूंच असून ब्रह्मदेवाला 
जसा तूं केवळ निमित्तमात्र करतोस किंबा त्याचा ल्य करणारा रूपरहित असा काळस्वरूपी 
तूंच असून शंकराला जसा निमित्ताला पुढें करितोस, त्याप्रमाणें जरासंघाचा बध करणारा 
तूंच असून मीम उगाच निमित्ताला पुढें व्हाबयास पाहिजे ॥ ८ ॥ तुझ्या हातून 
जरासंघाचा बघ होईल आणि त्याच्या वंदींत पडलेल्या आपल्या पतींची सुटका होईल, 
अशी आशा धरून त्या राजांच्या स्त्रिया तुझी पबित्र कीर्ति गात आहेत. गोकुळांतील 
गोपी सद्धा तू. केलेली त्यांच्या सुटकेची कथा अश्शीच गात असतात. त्याचप्रमाणें 
गजेन्द्राची नक्कापासून केलेली सुटका, सीतादेवीची रावणाच्या जाचांतून केलेली सुटका 
व आपल्या स्वतःच्या मातापित्यांची कंसाच्या बंदिग्रहांतून केलेली सुटका असे हे तुजे 
पराक्रम सुनि व आम्ही तुला शरण येऊन नित्य गात असतों ॥९॥ हे श्रीकृष्णा, 
जरासंघाचा बध करण्यापासून हा असा फारच मोठा उपयोग आहे आणि शिवाय 
कुतकमीचें फळ देणारा म्हणून यज्ञ हा सामान्यत; तुला इष्टच आहे? | १०] 


२७२ सुलभ श्रीमद्भागबत 


_५/१५/१/५१ 





“५.” 





”२/४/४/४५./४-”५४.”४”५-/५-' 





शुकाचार्य म्हणतात, हे परीक्षित राजा, याप्रमाणे श्रीकृष्णाला उद्देधून उद्धवानं केलेलें 
सर्वंतोपरि कल्याणकारक असें भाषण ऐकून, नारद, वृद्ध यादव आणि स्वतः कृष्ण यांना 
फार समाधान वाटलें ॥ ११ ॥ त्याप्रमाणें मगबान्‌ श्रीकृष्णाने लगेच युघिष्ठिराकडे 
जाण्या'चें ठरवून तशी सर्वाना आज्ञा केली आणि गुरूंची आज्ञा घेऊन दारुक, जेत्र 
इत्यादि सेवकांना त्या प्रभूने निघण्याची सिद्धता करावयास सांगितलें | १२ ॥ प्रथम 
त्यानें आपले पुत्र व साहित्य हीं समागमे देऊन अंत:पुरांतील स्त्रियांना पुढें पाठवून दिलें 
आणि नंतर हे परीक्षित्‌ राजा, त्यानें बळराम ब उग्रसेन यांची आज्ञा घेऊन सूतानें जोडून 
आणिलेल्या आपल्या गरुडचिन्हांकित रथांत आरोहण केलें ।॥ १३ ॥ याप्रमाणें रथ 
हत्ती, पायदळ ब अश्वारूढ योद्धे यांच्या अधिपतींच्या सान्निध्यामुळें उग्र दिसणाऱ्या 
आपल्या सेनेसह मृदंग, भेरी, आनक, शेस्त, गोमुख इत्यादि वाद्यांच्या नादाने दाही दिशा 
दुमदुमत असतां श्रीकृष्णाने इन्द्रप्रस्थाकडे प्रयाण केलें | १४ । त्याच्या पतित्नता स्त्रिया 
आपल्या मुलांना समागमें घेऊन मनुष्यांनीं बाहून न्याबयाच्या ब तशाच घोड्यांनीं 
ओढावयाच्या अशा सोन्याच्या पालख्यांत बसून त्याच्या मागून जात होत्या. त्यांनीं उत्तम 
बस परिधान केलीं असून उत्तम अलंकार घातले होते ब सुगंधी उट्या अंगाला लावून 
गळ्यांत माळा घातल्या होत्या आणि त्यांच्या रक्षणासाठीं ढालतरबारींनीं सज्ज असलेले 
योद्धे त्यांच्याबरोबर चालत होते | १५ ॥ त्यांच्या समागमे अनेक दासी ब नटलेल्या 
वेश्यांचे थवे हेहि 'चाळले होते. त्यांनीं आपल्या गवती घरांचे त्रे, पांधरण्या'चीं कांबळी 
इत्यादि साहित्य, माणसें, उंट, रेडे, गाढवे, खेचरें ब हत्तिणी यांबर चढविले होतें | १६॥ 
त्या सैन्यांत उंच पताका, छत्रे ब चवऱ्या चमकत असून, उत्तम रस्त्रासरे, उंची अलंकार 
किरीट ब व्विलखतें यांच्या योगाने त्याला फार शोभा आली होती आणि सर्थेत्र मोठा 
थ्वनि निघत होता. क्षुन्ध झालेल्या तिर्गिंगळादि जलटचरांमुळे ठाटा उसळल्या असतां 
दिवसा सूर्यकिरणांत जशी समुद्राची शोभा दिसावी तशी त्या सैन्याची शोभा दिसत होती 
॥ १७ ॥ असो. याप्रमाणें श्रीकृष्णाचे प्रयाण चालू झालें असतां पूवीच सत्कार करून 
निरोप दिलेला नारदमुनि त्याला नमस्कार करून त्याचे गुणानुबाद गात आकारामार्गाने 
निघून गेला. भीकृष्णदशनानें त्याच्या स्व इंद्रियांना शांति मिळाली होती आणि श्रीकृष्णा'चा 
झालेला निश्चथ व त्याने केलेला सत्कार यायोगे त्याचें मन संतुष्ट झालें होतें ॥ १८ ॥ 
नारदपुनि निघून गेल्यावर भगबान्‌ श्रीकृष्ण त्या राजदूताकडे बळला आणि त्याला गोड 
शब्दांनी आश्वासन देऊन म्हणाला, ' हे दूता, तूं त्या राजांकडे परत जाऊन त्याना 
सांग कीं मिळं नका, तुमच्या मुक्ततेसाठी व जरासंघाला मारण्यासाठी मी प्रयत्न करीत आहे 
॥१९॥ याप्रमाणें श्रीकृष्णाने सांगितलें असतां, तो दूत तेथून निघून राजांकडे आला आणि 
त्यानें घडलेला सव वृत्तान्त त्यांना जशाच्या तता सांगितला. तो ऐकून आपली सुटका 
टबकस्च होईल या इच्छेने ते श्रीकृष्णाच्या भेटीची उत्कंठेने वाट पाहात राहिले | २० ॥ 
असो. श्रीकृष्ण द्वारकेहून जो निवाला तो आनर्त, सोवीर, मरू व कुरु हे देश ओलांडून 
आणि बाटेंत लागणारे पर्वत ब नद्या उतरून, तसेच कित्येक गांब, नगरे, गोळबाडे आणि 


स्कंध १०-अध्याय ७१ २७३ 
खाणीचे प्रदेश हे टाकून पुढें आला | २१ ॥ त्यानंतर लागणाऱ्या हृषद्दती ब सरस्वती 
याहि नद्या त्यानें ओलांडल्या आणि बाटेंत पांचाळ देश ब मत्स्यदेश हे टाकून तो 
इंद्रप्रस्थास येऊन पोंचला || २२ ॥ श्रीकृष्णाचे दान सामान्य मनुष्याला होणें कठीण 
असें असल्यामुळे तो आळेला ऐकतांत्न राजा युधिष्टिराला परमानंद झाला आणि आपले 
उपाध्याय ब मित्रमंडळी समागमे घेऊन तो श्रीकृष्णाला तामोरा जाण्यासाठी नगराबाहेर 
पडला |॥ २३ ॥। इंद्रियांना जसा प्राणांच्या संचारानें आनंद होतो, त्याप्रमाणें युधिठ्टिराला 
आनंद झाला. तो मोठ्या आदरानें गाण्यांचा ध्वनि, वाद्यांचा गजर आणि ब्राह्मणांचा 
वेंदधोष यांच्या कडकडाटांत श्रीकृष्णाला सामोरा गेला | २४ । श्रीकृष्णाला पाहतांच 
घमेराजाचचें ह्दय प्रेमाने थबथबून गेलें आणि आपला अत्यंत प्रियसख्ता फार दिवसांनीं 
भेटल्यामुळे तो त्याला वारंबार आलिंगन देऊं लागला ॥ २५ ॥ लक्ष्मीचे निष्कलक 
बसतिस्थान जें श्रीकृष्णाचे शरीर त्याला त्यानें दोन्ही हातांनीं मिठी मारिली. श्रीकृष्णाच्या 
भेटीने आपलें सर्व पाप नष्ट झालें असें त्याला बाटले आणि जगाच्या सर्व व्यवहाराला 
बिसरून त्याची वृत्ति कृष्णस्वरूपीं तळीन होत्साती आनंदमम़ झाली. त्याच्या नेत्रांतून 
आनंदाश्रु पाघळूं लागले. त्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले ॥ २६ ॥ नंतर भीमानेंहि 
त्या आपल्या मामेभाबाला हंतत हंसत आटिंगन देऊन सुखानुभव घेतला आणि प्रेमाच्या 
बेगामुळें त्याचेह रारीर भरून गेलें. तसेंच अजुन ब नकुळ-सहदेव यांनाहि आपल्या प्रिय 
मित्राला पाहून आनंद बाटला आणि त्यांनोंही आनंदा श्रूनीं डोळे मरून गळे असतां त्या 
श्रीकृष्णाला आठिंगन दिलें | २७॥ अडुनानें त्याला आटठिंगन दिल्यावर नकुळ-सहदेवांनीं 
त्याला नमस्कार केला. नंतर श्रीकृष्णानेंहि ब्राह्मणांना ब वृद्ध मंडळीला त्यांच्या त्यांच्या 
योग्यतेप्रमाणें नमस्कार केला || २८ ॥| याप्रमाणें बहुमान झाला असतां श्रीकृष्णानेंहि 
कुरु, सुंजय व केकय या घराण्यांतील पुरुषांना, त्याचप्रमाणें सूत, मागघ, गबई, भाट ब 
हास्यरस उत्पन्न करणारे विनोदी जन थांनाहि बहुमान दिला | २९ ॥ नंतर मृदंग, शंख, 
पडघम, वीणा, पणव, गोमु्ब इत्यादि वाद्यांचा धोप चालला असतां, ब्राह्मण त्या कमल- 
नयन भगवंताची स्तुति करीत गाऊं व नाचू लागले ॥ २० || याप्रमाणें पुण्यक्कोक 
पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ अशा त्या श्रीकृष्णामोंबतीं प्रेमळ मित्रांचा गराडा पडला असतां ब 
त्याच्या स्तुतीचा घोष चाटला असतां तो त्या शुंगारलेल्या इंद्रप्रस्थ नगरांत प्रवेश करिता 
झाला ॥ ३१ ॥ त्या नगरांतील रस्ते हत्तींच्या सुगंधी मदजलानें दिंपठेळे असून त्यांत 
ठिकठिकाणीं चित्रविचित्र पताका ब सोनेरी तोरणें उभारून उदकाने भरलेळे कुंभ जवळ 
ठेविलेले होते. सब स्त्रीपुरुध अंगाला उऱ्था लावून आणि नवीं रेशमी बस्त्रे, अलंकार व 
सुगंधी फुलांच्या माळा यांनीं आपलीं शरीरे नटून इकडे तिकडे फिरत असल्यामुळें 
त्यांच्या योगानें तें दगारल्यासारखे दिसत होतें ॥ ३२ ॥| त्यांत घरोघर दिवे लाविलेळे 
असून पूजेचें साहित्य सिद्ध करून ठेबिळें होतें. प्रत्येक घरांतून सुगंधी घ्रूपाचा धूर खिडक्यां- 
तून निघत असून सर्ठत्र पतावा फडकत होत्या. त्यांतील मोठमोठ्या बाड्यांम्वी शिखरे 
सु. मा. माग ४ ५८ 








२७ड सुलभ श्रीमद्वागवत 





रुप्या'चीं होतीं ब त्या शिखरांबर मोठमोठे सोन्याचे कळत लाविळेळे होते. असें त॑ कुरु 
राज्ञाचें राजधानीचे नगर श्रीक्षष्णानें आंत प्रवेश केला असतां त्याच्या दृष्टीस पडलें 
॥ ३३ ॥ मनुष्याच्या डोळ्यांनी पाहुण्यासारथ जर कांहीं असेळ तर ती एक श्रीकृष्णाची 
मूर्तिच होय, असें असल्यामुळें त्याचा नगरांत प्रवेश झाला असें ऐकतांच नगरांतील स्त्रिया 
त्याच्या दशनासाठीं उत्कंठित होऊन राजमार्गावर येऊन उभ्या राहिल्या. त्या वेळीं घांदली- 
मुळें कित्येकींच्या वेणीचे पेड सेळ झाले तर कित्येकींचीं वसेत्र रिथिल झालीं. सर्ब जणींनी 
हातांत असलेलीं घरकामें तशींच सोडून दिलीं आणि कित्येकींनीं तर आपल्या पतींनाहि 
शयनावर्च सोडून दिलें ! | ३४ । तो राजमार्ग हत्ती, घोडे, रथ, पायदळ इत्यादिकांनीं 
खच्चून गेला होता. श्रीकृष्ण त्यावरून आपल्या स्त्रियांसह चालला असतां कित्येक स्त्रिया 
'त्याला पाहण्यासाठी घरांच्या छपरांबर चढल्या आणि त्याच्यावर फुलें उघळून ब मनानें 
त्याला आलिंगन देऊन त्यांनीं कामयुक्त कटाक्षांनीं त्याचें स्वागत केलें || ३५ ॥ चंद्रा- 
भोंबतीं जशा तारा असाव्या, तशा श्रीकृष्णाच्या 'समागमें असलेल्या त्याच्या स्त्रिया त्या 
राजमागीत पाहून इंद्रप्रस्थांतील स्त्रिया एकमेकींना म्हणूं लागल्या, ' अहो, या स्त्रियांनी 
असें कोणतें पुण्य केलें होतें कीं, त्याच्या योगानें हा पुरुषभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण आपल्या मनोहर 
हास्ययुक्त लीला ब कटाक्ष यांनीं त्यांच्या नेत्रांना आनंद देत आहे ! ' ॥ ३६ ॥ बाटेंत 
ठिकठिकाणीं प्रमुस्ब नागरिक लोक हातांत शुभ पदार्थ घेऊन श्रीकृष्णाच्या दर्रानासाठीं 
एकन्न जमले होते. त्याच्या दरानानें आपलें पाप नष्ट झालें असें समजून त्यांनीं श्रीकृष्णाःची 
पूजा केळी || ३७ ॥ युधिष्ठिराच्या अन्तःपुरांतीळ स्त्रियासुद्धां श्रीकृष्णाच्या येण्यासुळें 
आनंदित झाल्या ब प्रफुछित नेत्रांनी मोठ्या लगबगीने त्याला सामोऱ्या आस्या. अशा 
रीतीनें सर्वानी स्वागत केलेल्या श्रीकृष्णानें युश्रिष्ठिराच्या राजवाड्यांत प्रवेश केला | ३८ ॥ 
त्रिभुवनाचा स्वामी अता आपला भाचा जो श्रौकृूष्ण तो आलेला पाहून प्रथेचे अन्तःकरण 
प्रेमानें भरून आलें. सुनेसह ती पलंगाबरून उठळी आणि तिनें त्याला आलिंगन दिलें 
॥ २९ || देवांचाडि देव अशा श्रीकृष्णाला याप्रमाणें मोज्या आदराने आपल्या घरीं 
आणल्याबर पुढें त्याचा सत्कार कसा कराबा हें आनंदाच्या भरांत युघिप्ठिराला सुचेनासे 
झालें || ४० || हे परीक्षित्‌ राजा, मग श्रीकृष्णाने आपली आत्या कुंती ब दुसऱ्या बडील 
स्त्रिया यांना नमस्कार केला आणि द्रोपदी व सुभद्रा यांनीं आपल्या भावाला नमस्कार केला 
॥ ४१ । नंतर कुंतीच्या सांगण्यावरून द्रौपदीने रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जांबबती, 
कालिंदी, मित्रबिन्दा, रैब्या, नामजिती यांची व इतर श्रीकृष्णस्त्रियांची पूजा केली ब 
त्यांना बसन, माळा ब इतर दुंगार अर्पण केले | ४२ ॥ ४२ ॥ याप्रमाणें धमेराजानें 

श्रीकृष्णाची, त्याच्या सेन्याची, सेवकांची, अमात्यांची ब स्त्रियांची यथायोग्य व्यस्था 
लावून त्यांना प्रतिदिवशीं नवें नवें वाटेळ असें आतिथ्य केलें || ४४ ॥ पुढें कांहीं 
दिवसांनीं श्रीकृष्णाने अडुनाच्या साहाय्यानें अग्नीला खांडबवन अर्पण करून तृप्त केलें, त्या 
प्रसंगीं मया सुरांचे त्यानें अग्नीपासून रक्षण केल्यामुळें त्या असुरानें युधिष्ठिर राजाला अत्यंत 





स्क॑ंघ १०---अध्याय ७१ २७५ 


सुंदर अद्ी राजसभा बांधून दिळी || ४५ |! याप्रमाणें राजा युधिष्ठिराचें प्रिय करावें म्हणून 
भ्रीकृष्ण तेथें कांहीं महिने राहिला व त्या अवधींत अजुन ब आपले योद्धे यांच्यासह रथांत 
बसून त्यानें बिहार केला || ४६ ।॥ 





पकाहतरावा अध्याय समाप्त 


अध्याय ७२ वा 





शुका'चार्य सांगतात, हे परीक्षित्‌ राजा, एकदां युधिष्ठिर राजा सभेमध्ये बसला 


होता. सभोंबतीं तरद्रयि, ब्राह्मण, सैनिक, व्यापारी इत्यादि मंडळी असून त्याचे धाकटे 
माऊहि जबळ होते || १॥ तसेच आचार्य, कुळांतील बडील माणसें, ज्ञातिबांधव, 
इष्टमित्र ब इतर नात्याची माणसें अशीं सर्व तेवें असून तीं ऐकत अततां युधिष्ठिर कृष्णाला 
हांक मारून त्याच्याशीं बोळू लागला | २॥ 


तो म्हणाला, “* हे श्रीकृष्णा, माझ्या मनांत राजसूय नांबाचा मोठा यज्ञ करून 
तुझ्या पवित्र विभूति अशा ज्या इंद्रादि देवता त्यांचें पूजन करावें असं आहे. तरी हे 
समर्था, हा आमचा मनोरथ तूं पूर्ण कर ! || ३ || पापनाशक अशा तुझ्या पायाची जे नित्य 
सेवा करतात आणि पवित्र मनानें जे त्यांचें ध्यान करितात त्या पुरुषांची, हे कमळनाभ; 
श्रीकृष्णा, या संतारचक्रापासून सुटका होते ब जर त्यांना सुखोपभोगांची इच्छा असेल 
तर तेहि त्यांना प्राप्त होतात; पण इतरांना हा लाभ घडत नाहीं ॥ ४॥ यास्तव, हे 
देवाधिदेवा, तुझ्या चरणकमलाच्या सेवेचा केबदा प्रमाव आहे हें पाहण्याची संधि लोकांना 
या प्रसंगाने प्रात होबो. हे प्रभो, जे तुला भजतात आणि जे भजत नाहींत असे दोन्ही 
प्रकारचे पुरुष कुरु ब संजय यांच्या या घराण्यांत आहेत. तेव्हां त्या दोघांची स्थिति कशी 
काय होते हेंहि या प्रसंगाने तू सवाना दाखवून दे! || ५ ॥ हे श्रीकृष्णा, तूं प्रत्यक्ष बरह्म- 
स्वरूप असून सर्वाचा नियन्ता, सर्वावर समान दृष्टि ठेवणारा ब नित्य आत्मसुखाचा 
अनुभव घेणारा असल्यामुळें तुझ्यापाशी ' हा आपला व हा परक्याचा' असा भावच 
नाहीं. कत्पतरूची सेवा करणारांना ज्याप्रमाणें तो त्या सेवेला अनुरूप असें फळ देतो, 
त्यांत कथींहि उलटापालट होत नाहीं, तसाच प्रकार तुझाहि आहे) ॥६॥ 


युधिष्ठिराची ही विनंति ऐकून श्रीकृष्णाने उचर दिलें, ' हे शत्रुनाशका युधिष्ठिर, 
तूं जो विचार मनांत आणिला आहेस तो फार चांगला आहे. त्याच्या योगानें तुझी उत्कृष्ट 
कीति लोकांमध्यें पवरेळ || ७ ॥ हा जो राजसूय नांवाचा मोठा यज्न आहे, तो क्रद्षि 
पितर, देवता, सर्व भूतमात्र, तसेच इष्टमित्र असे आम्ही, या सर्वाना इष्टच आहे || ८॥ 
यास्तव सर्ब राजांना जिंकून तूं प्रथ्वी आपल्या नियंत्रणांत आण आणि सर्व प्रकारचें साहित्य 
गोळा करून या थोर यज्ञाचें तूं अनुष्ठान कर ॥ ९ ॥ हे युधिठ्ठिरा, हे तुजे भाऊ इंद्रादि 
लोकपालांचे अंश आहेत आणि इंद्रियदमन न केलेल्या पुरुषाला प्राप्त होण्यास अशक्य 
असा जो मी, त्या मलाहि तूं आत्मसंयमनारने जिंकळें आहेस || १० || जो कोणी माझ्या 
भजनीं लागला त्याचा-तेज, कोर्ति, संपत्ति अथबा वैभब ह्या गोष्टींत-पाडाव करणें हे 
एखाद्या देवालाहि दाक्‍य नाहीं, मग पथ्बीबरील राजांची कथा काय १! | ११ | 


स्कंध १०---अध्याय ७२ २७७ 

झुकाचार्य सांगतात, दे परीक्षित्‌ राजा, है श्रीकृष्णाचे भाषण ऐकून युधिष्ठिराचें 
मुख्वकमल प्रफुलित झालें आणि विष्णूच्या तेजानें बलबान्‌ झालेल्या आपल्या भावांना 
त्यानें चारी दिशांचे प्रदेश जिंकण्याच्या कामीं लावून दिलें ॥ १२ ।। त्यानें संजयाचें 
साहाय्य देऊन सहदेबाला दक्षिण दिशेकडे पाठविलें, पश्चिम दिशेकडे नकुलाःची योजना 
केळी, उचर दिशा जिंकण्याचे काम अजुनाकडे सोंपविळें आणि मत्स्य, केक्य आणि 
मद्र या राजांच्या साह्यानें पूर्वे दिशेकडे जाण्यास भीमाला सांगितलें ॥१२॥ त्याप्रमाणें 
त्या पराक्रमी भावांनी सामर्थ्याने अनेक राजांना जिंकून अपार द्रव्य 'चोहोंकडून मिळ्वून 
आणिलें आणि हे परीक्षित्‌ राजा, तें त्यांनीं यज्ञ करू इच्छिणाऱ्या युधिष्ठिराच्या 
-स्वाधीन केळे ॥ १४ ॥ पण एवढें झालें तरी जरासंघ मात्र जिंकता. आला 
नाहीं ब त्यामुळें युधिष्ठिराच्या मनाला चिंता लागली आहे. असें जेव्हां श्रीकृष्णाने 
पाहिलें, तेव्हां त्या जरासंघाळा जिंकण्याची जी युक्ति पूर्वी उद्धवानें सुचबिली 
होती, तीच या वेळीं श्रीकृष्णाने युविष्ठिराला सांगितली ॥ १५ ।। त्याप्रमाणे, हे 
'परीक्षित्‌ राजा, भीमसेन, अजुन ब कृष्ण हे तिघे जराह्मणांचची रूपें घेऊन बृहद्रथपुत्र 
जारसंधाचें राहण्याचें ठिकाण जें गिरित्रज तेथें गेळे || १६ ।| क्षत्रिय असून ब्राह्मणवेष 
घेतलेले ते तिघेजण अतिथिसत्कार करण्याच्या वेळीं जरासंधाच्या बाड्यांत गेळे आणि 
ग्रहस्थघर्म पाळणाऱ्या व ब्राह्मणांना नित्य अनुकूल असणाऱ्या त्या जरासंघापाशीं त्यांनीं 
-दानाची याचना केली || १७॥ ते म्हणाळे, ' हे जरासंध राजा, आम्ही अतिथि फार 
लांबून आळों असून कांहीं मागण्याची आमची इच्छा आहे. यास्तव आम्ही मागतो तैंतूं 
आम्हांला दे. तुज्ञे कल्याण होईल ! ॥ १८ ॥ तुझ्यासारख्या उदाराला न देतां येण्या- 
सारखे काहींच नाहीं. असें पाहा कीं, सहनशील लोकांना न सोसण्यासारये कांहीं असतें 
काय ? उलट दुष्ट लोकांना कराबयास बाईट असें काय अघगार ? तसेंच सवोबर समदृष्टि 
छेबणाऱ्या पुरुषाळा परका असा कोण बाटणार ? || १९ ॥ हें शारीर क्षणभंगुर असल्यामुळें 
तें वेंचून चिरस्थायी व सज्जनांना गावयास योग्य असे यश मिळविण्याला स्वत: समर्थ 
असतां जो ते मिळवील नाटीं, तो. पुरुष नित्य होय. त्यांची कांव करावी तितकी थोडीच 
॥ २० ॥ हरिश्चंद्र, रंतिदेव, उल्ळूतूसि मुद्ठल ब्राह्मण, शिबिराजा, बळि, व्याध, 
कपोत इत्यादि अनेकजणांना क्षणभंगुर अश्या शरिराचा त्याग करून शाश्वत पदाऱ्ची 
प्राप्ति करून घेतलेली आहे ' ॥ २८ ॥ अुकाचार्य म्हणतात, राजा, याप्रमाणें 
श्रीकृष्णप्रभति या तिघांनी याचना केली असतां जरासंघानें त्यांचा स्वर, त्यांची दारीरयष्टि, 
आणि त्यांच्या तळहातावर पडलेले धनुष्याच्या दोरीचे घट्टे यांच्या निरीक्षणावरून ते 
क्षत्रिय होत असें ओळखिळें ब त्यांना आयण पूर्वी पाहिलें असावें असेंहि त्याला 
'बाटलें | २२ ॥ तेव्हां तो मनांत म्हणाला, ' हे खरोखर क्षत्रियच आहेत, परंतु यांनीं 
वेष मात्र ब्राह्मणांचा घेतला आहे. तथापि त्यांनीं मागितलेली गोष्ट मी त्यांना देतों. फार 
काय सांगावें ! देण्यास कठीण असें हे शरीर देखीठ मी त्यांना देईन ॥ २३२ ॥ विष्णूने 
आाह्मणाच्या रूपानें येऊन बळीला एऐश्वर्यापासून भ्रष्ट केलें, तथापि त्या बळिएजा'ची 


२ 











२७८ सुलभ श्रीमद्वागवत 
निष्कलंक कीति दाहि दिशांमध्यें पसरलेली ऐकूं येतच आहे ॥ २४ ।॥ विष्णु बाह्मणाचा 
वेष घेऊन इंद्राचे ऐश्वर्य त्याला परत मिळवून देण्यासाठीं आळा आहे, हें ठाऊक झालें 
असतांहि व कुलगुरु शुक्राचाय त्याला नको नको म्हणत असतांहि त्या देत्यराज बळीनें 
विष्णूळा प्रथ्वीदान दिटेंच ! ॥ २५ ॥ देह हा केव्हां तरी पडणारच आहे. यास्तव या 
देहाच्या योगानें विपुल कीति मिळविण्याचा जर क्षत्रिय प्रयत्न करणार नाहीं, तर मग 
त्याच्या जगण्याचा उपयोग तरी काय १ ॥ २६ ।॥| असा बिचार करून त्या उदारबुद्धि 
जरासंघाने श्रीकृष्ण, अजुन ब भीम यांना म्हटलें, “ हे ब्राह्मणहो, तुमची काय इच्छा 
असेल ती मागून घ्या. मी तुम्हांला हें आपलें मस्तकहि देण्यास सिद्ध आहे ! !। २७ ॥ 
जञरासंधाचें उत्तर ऐकून श्रीकृष्ण म्हणाळा, 'हे महाराजा, जर आम्ही मागतो तें 
देण्याची तुझी इच्छा आहे, तर आम्हांला दंद्रयुद्धच दे. आम्ही क्षत्रिय असून युद्धाची 
मिक्षा मागण्यासाठी तुझ्याकडे आलों आहों. अन्नाची इच्छा धरून आलेले नाहीं ॥२ ८1] 
हा भीमसेन असून, हा दुसरा त्याचा भाऊ अर्जुन होय आणि मी था उभयतांचा 
मामेभाऊ ब तुझा शत्रु जो कृष्ण तो आहे; समजलात १ ? !। २९ || याप्रमाणें कृष्णाने 
त्याला सांगितठें अततां मगघराज जरासंध मोठ्याने हंसला आणि रागानें म्हणाला, ' हे 
मूढांनो, तुम्हांला दंद्रयुद्ध पाहिजे आहे तर तें मी देतों || ३० ॥ पण हे कृष्णा, तूं मित्रा 
असून चेचल स्वभावाचा आहेस. तुझ्याशी दंद्रयुद्ध करून मी लढणार नाहीं. कारण तूं 
आपलें मूळचें मथुरा नगर सोडून समुद्राचा आश्रय केलेला आहेस | ३१ ॥ आणि हा 
अजुन म्हणशील तर, तो माझ्याशी बयानें समान नाहीं आणि शक्तीविषयीं बोलाबयाचें तर 
तो माझ्याहून अधिक तर नाहींच; पण माझ्या बरोबरीचाहि नाहीं. यास्तव अर्जुन माझा 
दंद्वयुद्धांतील प्रतिस्पर्धी होळ शकत नाहीं. भीमसेन मात्र माझ्या बरोबरीचा आहे; 
त्याच्याशीं मी लढतो  ॥ ३२॥ असें बोळून जगसंधानें भीमाच्या हातीं एक मोठी गदा 
दिली आणि स्वतः आपणहि तसळीच दुसरी गदा घेऊन तो नगराच्या बाहेर आला 
॥ ३२३ ॥ तेथें सपाट भूमि पाहून तीबर ते दोघे बीर एकमेकांना मिडले आणि युद्धाचा 
मद अंगांत संचरल्यामुळें आपल्या बज्रासारख्या गदांचा प्रहार एकमेकांबर करूं लागले 
॥ ३४॥ ते डाव्या उजव्या अशा दोन्ही बाजूंनीं अदभुत रीतीने चक्राकार फिरत 
एकमेकांवर चाल करीत असतां रंगभूमीबर आलेल्या नटांच्या हालचालींप्रमाणें त्यांच्या 
हालचाली नीटनेटक्या दिसत होत्या | ३५ ॥ हे परीक्षित्‌ राजा, हत्तींनी जसे आपले 
सुळे एकमेकांच्या सुळ्यांवर मारावे त्याप्रमाणें भीम ब जरासंध हे आपल्या गदांनीं 





एकमेकांवर मारा चालवीत असतां गदेवर गदा आपटून बबज्नाघातासारखा त्यांचा] 


कडकड ध्वनि होऊं लागला || ३६ ॥ एकमेकांच्या बाहूंनीं मोठ्या वेगानें एकमेकांवर 
टाकिलेल्या गदांचे आघात त्यांच्या खांद्यांवर, कमरेवर, पायांवर, मांड्यांवर, हातांवर व 
सांध्यांवर पडून त्या गदांचें चूण झालें ! संतापून गेळेळे दोन हत्ती एकमेकांशीं लढत 
असतां त्यांच्यामध्यें सांपडलेल्या रुईच्या फांद्यांचे जसें चूर्ण होतें तसाच हा प्रकार होता 
॥ ३७ ॥ याप्रमाणें त्या दोन्ही गदा भंगून गेल्या असतां उभयतां बौरांनी क्रोधाविष्ट 


स्कंध १०---अध्याय ७२ २७९ 
0000000 त सता या काल 
होऊन लोखंडासारख्या आपल्या मुठींचे प्रहर एकमेकांवर करण्यास आरंभ केला. तेव्हां 
दोन हत्ती एकमेकांशीं मांडतांना ताडाच्या झाडांबर त्यांच्या दांतांचा प्रहार होऊन जसा 
बज्ञाघातासारवा ककटा ध्वनि होतो, त्याप्रमाणें जरासंध व भीम यांच्याहि मुठींचे प्रहार 
एकमेकांवर होऊन कर्कश शब्द होऊं लागला ॥ २८॥ हे परीक्षित राजा, जरासंघ व 
भीम दे दोवेहिं तारखे शिकलेले होते ब त्या दोघांचे बळ ब तडफ हीं सुद्धां समसमान 
होतीं. असे ते दोन योद्धे एकमेकांवर प्रहार करीत असतां कोणाचाहि आवेश उणा-अधथिक्र 
झाला नाहीं किं्रा त्या उभयतांच्या युद्धांत कांहीं भेदहि दिसला नाहीं ॥ २९ ॥ हे राजा, 
असें त्यांचें ते दद्दयुद्द तचाबीस दिवस चाललें होतें. ते दिवसा युद्ध करीत आणि रात्र 
झाली म्हणजे मित्राप्रमाणें राहात ॥ ४० ॥ असें चाललें असतां एक दिवस भीमसेन 
श्रीकृष्णाला म्हणाला, ' कृष्णा, या दंद्रयुद्धामध्यें मी जरासंघाला जिंकू शकेन असें वाटत 
नाहीं ! ?॥ ४२ ॥ भीमाचें हे भाषण ऐकिल्यावर श्रीकृष्ण विचार करू लागला. 
जरासंधाचा जन्म कसा झाला व त्याचा मृत्यु कसा घडून येईल हें त्याला ठाऊक होतें. 
जरा राक्षसीनें शरिराचीं दोन समान शकले एकत्र जुळवून जरासंघाचें शारीर रचिले होतें 
तेव्हां आपलें तेज भीमाच्या शरिरांत घाळून त्यानें भीमाचे सामर्थ्य बाढविलें ॥ ४२ || 
आणि जरासंधाच्या मृत्यूचा उपाय मनांत आणून त्या अमोधददीन श्रीकृष्णाने तो 
भीमाला सुचविण्यासाठी एक फांदी घेऊन ती खुणेसाठीं फाडून दाखविली ॥ ४२ ॥ 
ती खूण पाहतांच महासमर्थ व गदाप्रवीण भीमाच्या लक्षांत तो प्रकार आला आणि त्यानें 
जरासंघाचे पाय धरून त्याला भूमीवर पाडिलें | ४४ ॥ मग त्यानें त्याचा एक पाय 
आपल्या पायानें दाबून आणि दुसरा पाय दोन्ही हातांनी घरून झाडापासून खांदी 
वेगळी करावी तसें त्याचें शरीर गुदद्वारापासून दुभंग केलें ! || ४५ ॥) जरासंधाच्या 
शरिरा'चीं जीं दोन शकले झालीं त्यांतील प्रत्येकाला एक पाय, एक मांडी, एक वृषण, 
एक कुला, एक पाठीची बाजू, एक स्तन, एक खांदा, एक हात, एक डोळा, एक भुवड 
व एक कान अशीं आहेत असे प्रेक्षकांना आढळून आलें ! ॥ ४६ ॥ मगवराज जरा- 
संघाचा बघ झाला असतां त्या नगरांत माठा हाहाःकार झाला. अजुन ब कृष्ण यांनो 
भीमाला आलिंगन देऊन त्याचें अभिनदन केलें | ४७ ॥ नंतर सर्वे प्राणिमात्रांचें हित 
करणाऱ्या त्या परमसमर्थ भगवान्‌ प्रश श्रीकृष्णाने जरासंधाचा पुत्र जो सहदेब त्याला 
मगध देशाचा राजा म्हणून राज्याभिषेक केला आणि जरासंघानें बंदीत टाकिलेल्या 
राजांचची मुक्तता केळी | ४८ | 





बहाचरावा अध्याय समास 





अध्याय ७३ वा 


झुका'चार्य सांगतात, हे परीक्षित्‌ राजा, जरासंवानें युद्धांत तहज जिंकिलेळे ते बीस 
हजार आठशे राजे पर्वताच्या दरींत बंदींत ठेविलेले होते. त्यांचा शरीरें अगदीं मळिन 
झालीं असून वस्त्रॅहि मळलीं होतीं. श्रीकृष्गानें त्यांची मुक्तता केल्याबर ते दरीच्या बाहेर 
आले ॥ १ ॥ त्यांचीं शरीरें अनन न मिळाल्यामुळे कृश झालीं होतीं. त्यांचा तोंडें सुकून 
गेलीं होतीं व बंदिवासाच्या दुःखामुळें ते व्याकूळ झाले होते. अशा स्थितींत तो घननीळ 
पीतांबरधारी श्रीकृष्ण त्यांच्या दृष्टीत पडला || २ ॥ ज्याच्या वक्ष:स्थलावर श्रीवत्सचिन्ह 
असून ज्याला चार बाहु व चचार हात आहेत, ज्याचे नेत्र कमळाच्या गाभ्याप्रमाणें रकवण 
असून ज्याचें मुख प्रस्न ब रमणीय आहे, ज्याच्या कानांत मकराकार कुंडलें तळपत 
आहेत ॥ ३ ॥ ज्याच्या एका हातांत कमळ असून दुसऱ्या हातांत गदा, देख व चक्र 
हीं शोभत आहेत. ज्याच्या मखक्रावर किरीट, कंठांत हार, हातांत कडीं, कमरेत कटदोरा 
असून बाहूंना अंगदांनीं भूप्रविलें आहे || ४ || ज्याच्या कंठांत कोस्तुभमणि चकाकत 
असून त्याच्यावरून लांब वनमाला लोंबत आहे, अशा त्या श्रीकृष्णाला पाहतांच ते राजे 
त्याला आपल्या नेत्रांनी जणूं पिऊन टाकू लागले व जिभांनीं जणू चाटूं लागले ! | ५ ॥ 
त्यांनीं नाकांनीं त्याला जणू हुंगिळें ब बाहूंनी जणू आलिंगन दिलें आणि त्याच्या दर्शनाने 
आपलीं पापे नष्ट झालीं असें समजून, मस्तके लववून त्यांनीं श्रीकृष्णाच्या पायांना नमस्कार 
केळा |॥ ६ ॥ श्रीकृष्णाच्या दरानामळे त्यांना जो आनंद झाला त्या आनंदाच्या योगानें 
त्यांचें बंदिबासाचे दुःख नप झालं आणि हात जोडून ल सर्व राजे भ्रीकृष्णाची मोठ्याने 
स्तुति करू लागळे | ७॥ 


ते राजे म्हणाले, ' हे देवांच्या देवा, तूं रारणागतांचें दुःख नाहींसें करणारा 
असून निडिकार आहेस. आम्ही या भयंकर संसारामुळें उद्दिम झालों असून तुला ररण 
आलों आहों. आमचें रक्षण कर ! || ८ || हे जगन्नाथा, हे मधुसूदना, या मगघराज 
जरासंधाला आम्ही कांहीं दोप्र देत नाहीं. कारण हे समर्था, राजांना राज्यभ्रष्ट करणें 
म्हणजे त्यांच्यावर तुझी मोठी कृपाच होय । ९ ॥ जो राजा राज्य ब ऐश्वर्य यांच्या ! 
अभिमानाने फुगून गेळेळला असतो, त्याचें कथो कल्याण होत नाहीं ! तुझ्या मायेने मोहून 
गेल्यावर तो 'चेचळ अश्शा सं्तःला नित्य अशी मानितो || १० || सपाट भूमोवर उष्णतेने 
मृगजळ दिसु लागलें म्हणजे मुलें ज्याप्रमाणें त्याला खऱया पाण्याचें सरोबर समजू लागतात, 
त्याप्रमाणें निरनिराळे भेद उत्पन्न करणारी मावा म्हणजेच सत्य बस्तु होय असें अज्ञानी 
लोक मानितात || ११ ॥ हे प्रो श्रीकृष्णा, पूर्वी आमःचीहि दृष्टि संपत्तोच्या मदासळें अंध 
झाली होती. ही परथ्वी जिंकण्याच्या इच्छेने आम्हीं एकमेकांशीं युध केळीं आणि मदोन्मत्त 


स्कंध १०---अध्याय ७३ २८१ 
डय डत रतत त ह तलकी क 
'होऊन काळस्वरूपी तूं पुढें उभा असलेळा पाहात असतांहि आति निर्दयपणें आपल्याच 
प्रज्ञेच्या बघाठा कारण झालों || १२ ॥ हे श्रीकृष्णा, तेच आम्ही आजहि आहों खरे; 
'पण आतां नित्य वेगानें घांबणाऱ्या ब अत्यंत पराक्रमी अशा काळानें आम्हांला वैभवा- 
पासून भ्रष्ट केलें आहे. हा काळ म्हणजे तुज्ंच स्वरूप असून मोठ्या कपेनें त्यानें 
आमचा गर्वे नाहींसा केडा आणि म्हणून तुझ्या चरणांचें आम्हीं स्मर करतों | १३॥ 
आतां आम्हांला या मृगजळासमान असणाऱ्या राज्याची इच्छा राहिली नाहीं. हा देह केव्हां 
पडेळ याचा नियम नाहीं, कारण तो रोगांचे माहेरघर आहे. यास्तब या देहानें राज्य 
करावें अशी आतां आमची इच्छा नाहीं. त्याप्रमाणेंच मोठमोठे यज्ञ करून मरणानंतर 
परलोकी प्रात होणारें व म्हणून आतां कानाला गोड लागणारें असें जें त्या कर्माचें फळ 
त्याचीहि आम्हांला आतां इच्छा नाहीं. करितां आतां तूं आम्हांला असा कांहीं मार्ग सांग 
वौ, जेणेकरून आम्हीं या संसारांत धडपड करीत असतांहि तुझ्या चर्णकमलाऱ्वी आमची 
स्मृति नष्ट होणार नाहीं॥। १४॥ १५ ॥ विश्वाचे दुःख हरण करणारा, शरणागता'चे 
क्लेश नष्ट करणारा असा जो परमात्मा बसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण त्या तुला आमचा वारंबार 
नमस्कार असो! ! ॥ १६ ॥ 


शुकाचार्य सांगतात, दे परीक्षित्‌ राजा, बेंधनांतून मुक्त झालेल्या राजांनीं याप्रमाणें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाची स्तुति केळी असतां तो करुणमूर्ते शरणागत प्रतिपालक प्रभु त्यांना 
मधुर राब्दांनीं उत्तर देऊं लागळा | १७॥ 


भगबान्‌ म्हणाला, ' हे राजे हो, तुम्ही आतां जी इच्छा दरोबिली तीप्रमाणें 
आजपासून मी जो सर्वे विश्वाचा स्वामी त्या माझ्याविषयींची तुमची भक्ति निःसंशय 
सुदढ होईल ॥ १८ ॥ हे राजे हो, तुम्हीं केलेला निश्चय खरोखर फार चांगला 
आहे. तुम्दी जें आतां बोलला तेंटि अगदीं सत्य आहे. संपत्ति ब वैभव यांच्या मदामुळें 
मनुष्य कसा भागरटित व उन्छुंवळ होतो पाहा ॥ १५ || हेदयांचा राजा सहल्यार्जुन, 
तसेच नहुप, वेन, रावण, नर्वनसुर आणि दुसरे असे देव, देतय व राजे हे संपत्तीच्या 








अभिमानामुळें आपल्या सथानापाथून भ्र झालेळे आहेत ॥ २० ॥ यास्तब देह" 
आदिकरून या विश्वांत उत्पन्न टोगारी प्रत्येक वस्तु विनाशी आहे हें समजून तुम्ही माझ्या: 


ठिकाणीं मन लांबा आगि यज्ञादिकांनीं माझी पूजा करून न्यायानें प्रजेचे पालन करा 
॥ २१ || प्रजा बाढवून तुम्हीं वंशविस्तार करा आणि देवयोगानें जें जें प्रात होईलतें तें 


उल्ल, दुःख, जन्म, मरण इत्यादि सर्ब सवन करीत माझ्या ठिकाणीं वित्त ठेवून बागा '; 


॥ २२ ॥ देहादि बस्वूंबर आसक्ति ठेवूं नका, आत्मस्वख्पांत आनंद माना आणि 
अताचरण करा, तुम्हीं माझ्या ठिकाणीं मन नीट लाविलें म्हणजे परब्रह्म अद्रा माझी 
तुम्हांला शेबटीं प्रातति होईल! _ ॥२३॥ 

शुकाचार्य सांगतात, हे राजा, बिश्वाचा स्वामी अशा श्रीकृष्णाने त्या राजांना असा 
उपदेश केल्यावर त्यांना स्नान घालण्याची दासदासी यांना आज्ञा केली || २४ || मग 


री 


| 





टू 
डि 


२टर सुलभ श्रीमद्वागबत 

७ ९ १०0 100 र य णता 
त्यानें जरासंधपुत्र सहदेबाकडून त्यांची पूजा करविली आणि राजांना उचित अशीं वस्त्रे, 
भूषणे, माळा व उद्या त्यांना अर्पण करवित्या | २५ ॥ याप्रमाणें त्यांना स्नान घाळून 
अलंकृत केल्याबर त्यांना उत्तम प्रकारचें भोजनहि श्रीकृष्णाने देवबिळें आणि राजांना 
उन्चित अश्या नाना प्रकारच्या भोग्य वस्तु म्हणजे विडा, पानगुल्ाब आदि देववून त्यांना 
संतुष्ट केलें ॥२६॥ अशा रीतीनें संकटांतून सोडवून सत्कार केला असतां, चकचकीत कुंडले 
घारण केलेले ते सर्व राजे पावसाळा संपल्यावर आका्यांतील ग्रह जसे चमकूं लागतात, तसे 
'चमकूं लागले || २७ ॥ मग श्रीकृष्णाने सोनें ब रत्ने यांनीं सजविलेल्या घोड्यांवर ब रथांबर 
त्यांना बसविठें आणि गोड शब्दांनी त्यांची पाठवणी करून त्यांना आपआपल्या देशीं 
धाडून दिलें ॥ २८ ॥ याप्रमाणें महात्म्या श्रीकृष्णाने संकटातून सोडविलेळे ते राजे 
त्याचें ध्यान करीत ब त्या जगन्नाथाचे पराक्रम गात तेथून निघून देशीं गेळे ॥२९॥ 
तेथें गेल्यावर त्यांनीं श्रीकृष्णपरमात्म्याचे सारे पराक्रम आपल्या प्रजांना सांगितले 
आणि भगवानानें जसा उपदेश केला होता त्याप्रमाणें ते सर्व साबधानपणें बागूं लागले 
॥ २७ ॥ असो. भीमसेनाकडून जरासंघाचा बघ करविल्याबर त्याचा पुत्र जो सहदेव 
त्यानें केलेल्या सत्काराचा स्वीकार करून श्रीकृष्ण, अजुन ब भीम यांच्यासह तेथून 
निघून इंद्रप्रस्थास परत आला ॥ २१ ॥ नगराच्या सीमेबर येतांच त्या बिजयी वीरांनी 
आपले शेख फुंकिले. ते ऐकून त्यांच्या मित्रमंडळीला आनंद झाला ब त्यांच्या 
बिरोधकांना अथीतच दुःख झालें ॥ ३२ ॥ तो दोलांचा शब्द ऐकल्यावर इंद्रमरस्थांतील 
लोकांना हर्ष झाला. जरासंधाचा बघ झाल्याची ती खूण होय असें त्यांनीं ओळखिळें ब. 
घर्मगराजाळा आपला मनोरथ पूर्ण झाला असें बाटले ॥ ३३ ॥ राजसमेशीं आल्यावर 
भीम, अर्जुन व कृष्ण यांनीं धर्मराजाला नमस्कार केला आणि आपण केलेल्या तर्ब 
पराक्रमाचे वृत्त त्याला निवेदन केलें ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णाच्या कृपेमुळेंच ही गोष्ट सिद्धीस 
गेळी हे. पाहून धर्मराजाच्या डोळ्यांतून प्रेमामुळे आनंदाश्रूंचा प्रवाह बाहू लागला ब. 
त्यामुळें तो कांहीं न बोलत थोडा वेळ स्तब्धच राहिला ॥ २५ ।। 


ब्याहातरावा अध्याय समाप्त 


अध्याय ७७ वा 





शुकाचार्य सांगेतात, हे परीक्षित राजा, याप्रमाणें जरासंधाच्या बधाचे वृत्त व 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाचे माहात्म्य ऐकून संतुष्ट झाळेला तो युधिष्ठिर श्रीकृप्णाशीं बोलूं 
तलागला | १॥ 


तो म्हणाला, * दे श्रीकृष्णा, या त्रेलोक्यामध्यें ज्यांना मोठे म्हणून म्हणतात व जे 
लोकांमध्यें महासमथ म्हणून गणिलेले आहेत, ते सर्ब पुरुष दुळैम अशा तुझ्या उपदेशाळा 
मिळवून तो शिरसावंद्य मानितात ॥२॥ हे विश्वव्पापका, अशा प्रकारें तूं कमलनयन 
भगवान्‌ सभश्रेष्ठ असतांहि, वस्तुत; क्षुद्र असून खोट्या अभिमानामुळें स्वत:ला समर्थ 
समजणाऱ्या अश्या आम्हां राजांची आज्ञा तूं मानितोस ही मोठी विटंबना नव्हे काय? 
॥ २ ॥ एकच एक ब्रह्मस्वरूप अशा परमात्म्याचे तेज कोणत्याहि कमानी बाढत नाहीं 
किंवा ऱ्हासहि पाबत नाहीं. सूर्य उगवतो म्णून त्याचें तेज वाढतें असें नाहीं किंबा तो 
माबळतो म्हणून त्यांत वेयुण्यडि येत नाहीं, तसाच तुझ्या तेजाचा प्रकार होय ॥४॥ हे 
रमारमणा, हे अजिंक्य श्रीकृष्णा, तुझे जे भक्त आहेत त्यांच्या ठिकाणीं सुद्धां मी ब माझे 
अशी भेदबुद्धि नाहीं. मग ती तुझ्या ठिकाणीं कोठून असणार ! ती भेदवुद्धि मायाकृत 
असून परंसारख्या अज्ञ प्राण्यांतच आढळून येते || ५] 


शुकाचार्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, याप्रमाणें श्रीकृष्णाशीं भाषण केल्यावर 
यज्ञाला उचित असा वसंतत्रद्नूचा काळ प्राप्त झाला. तेव्हां युधिष्ठिराने कृष्णाच्या अनु- 
मतीनें योग्य अशा वेदनिष्णात ब्राह्मणांची त्रदत्विज म्हणून निवड केळी || ६ ॥ द्वैपायन 
व्यास, भरद्वाज, सुमन्चु, गौतम, असित, बसिष्ट, च्यवन, कण्व, मेत्रेय, कवप, त्रित, 
विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जेमिनि, कु, पेट, पराशर, ग, वेशपायन, अथर्वा, कद्यप, 
घोम्य, भार्गवराम, आमुरि, वीतिहत्र, मधुच्छेंद, वीरसेन आणि अक्कतत्रण अशा पुरो- 
हितांची योजना त्याने केडी | ७॥ ८ ॥ ९ ॥ त्याचप्रमाणें त्याने दुसर्‍याहि अनेकांना 
निमंत्रण दिलें ब त्याला अनुसरून द्रोण, भीष्म, कृप आदिकरून योद्धे, तसाच सर्व 
पुन्नांतहित धृतराष्ट्र, महाबुद्धिमान्‌ असा बिदुर हे सव तेथे आले ॥ १० ॥ त्याशिवाय 
आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ब ्यूद्र या चारी बणीचे अनेक ढोक आणि सर्व राजे ब त्यांचे मंत्री 
हेहि तो राजसूय यज्ञ पाहण्यासाठी इंद्रपरस्थाला आले | १ १ || सर्ब मंडळी आल्यावर 
यज्ञासाठी नियोजित केलेली भूमि सोन्याच्या नांगरांनीं ब्राह्मणांनी नांगरिली आणि तीवर 
युधिष्ठिराळा वेदविहित मार्गाने राजसूयाची दीक्षा दिली | १२॥ असें म्हणतात कीं, पूर्वी. 
वरुणाच्या राजसूयाच्या प्रसंगी जशीं सब पात्रे सोन्याची होती. आणि ब्रह्मदेव व शंकर 
यांसह इंद्र आदिकरून सारे लोकपाल त्या यज्ञाला उपस्थित झाले होते, तसाच सर्ब थाट 


र्ट्ड सुलभ श्रीमद्वागबत 
या युघिष्ठिराच्या राजसूयप्रसंगीं जमला होता ॥ १२ ॥ सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, मोठे नाग 
त्रदषि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण हे सर्व आपआपल्या परिवारासह तेथें आले होते 
॥ १४ ॥ सर्व देशांचे राजे ब त्यांच्या राण्या यांना निमंत्रण दिलें असून तीं सर्ब त्या 
यज्ञासाठी उपस्थित झालीं होतीं. युधिष्ठिराची सामग्री परिपूण आहे असें पाहून त्या 
राजांना आश्चर्य बाटले नाहीं; कारण युधिष्ठिर हा कृष्णभक्त असल्यामुळें तशी सिद्धता 
असणें स्वाभाविकच असें त्यांना बाटले | १५ ॥ सर्व सिद्धता झाल्याबर देवांप्रमाणें 
तेजस्वी अश्या पुरोहितांनी महाराज युविष्ठिरकडून यथाद्यास्र असें राजसूय यज्ञाचें 
अनुष्ठान करविलें. पूर्वी वरुणाकडून देवांनीं असाच बिघियुक्त राजसूय करविला होता 
॥ १६ ॥ त्या यज्ञांत सोमरस काढण्याच्या दिवशीं पुरोहित ब सभेंतीळ सन्मान्य पुरुष 
या थोर मंडळींचे युधिष्ठिराने आस्थेने यथाविधरि पूजन केलें ॥ १७ ॥ त्या वेळीं सभा- 
सदांमधीळ कोणत्या पुरुषाला अग्रपूजेचा मान द्याबा म्हणून सर्वजण विचार करू लागले. 
पण तेथें अनेक थोर पुरुष असल्यामुळें ही निवड कोणाला करितां येईना. त्या वेळीं 
सहदेव पुढें झाला आणि सीना उद्देशून म्हणाला || १८ || ' अहो, यादवांचा संरक्षक 
असा जो हा भगबान्‌ श्रीकृष्ण तोच या अग्रपूजेच्या मानाला पात्र आहे. तो सर्व देवता- 
स्वरूपी असून देश, काल, धन इत्यादिहि त्याचींच स्वरूपे आहेत ॥ १९॥ हें सारें 
विश्व श्रीकृष्णात्मक असून यज्ञड्रि कृष्णरूपच होत. तसेंच अभि, आहुति, मंत्र हीं कृष्णरूपच 
असून सांख्य ब योग हीं शास्त्रही श्रीकृष्णस्वरूपा'चेंच प्रतिपादन करतात ॥२०॥ हा 
श्रीकृष्ण एक परमेश्वर असून दुररें या विश्वांत कांहींच नाहीं. हे समासद हो, तो आपल्या 
स्वरूपाने आपलाच आश्रय करितो ब स्वतः जन्मरहित असून या विश्वाची उत्पत्ति, रक्षण 
ब ल्य करितो ॥ २१1 प्रत्येक मनुप्य जीं नाना प्रकारची कर्मे करितो, तीं त्या श्रीकृष्णाच्याच 
कृपेमुळे असून धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चार पुरुपार्थर्यी कल्याणाची इच्छाहि 
त्याच्याच केपने करीत असतो ॥ २२ ॥ यास्तव या महात्म्या श्रीकृष्णालाच अग्रपूजेचा 
भान देणें अवब्य आहे. असें झालें तरच भूतमात्राचें ब आत्म्याचें पूजन केलें असं होणार 
आहे ॥ २३ ॥ श्रीकृष्ण हा सर्ब भूतांचा अंतयामी आत्मा आहे. तो समदृष्टि, शांत ब 
परिपूर्ण असल्यामुळें, दिलेल्या बस्तूंचें फल अनंतपटीनें मिळावें अशी इच्छा करणारांनी अं 
काय द्यावयाचें असेल तें त्यालाच द्यार्वे) | २४ |) याप्रमाणें बोळून कृष्णाचे माहात्म्य 
जाणणारा सहदेव स्वस्थ राहिला. त्याचें भापण ऐकून सर्ब थोर मनाचे सभासद * फार 
चांगलें, उत्तम ! ' असें म्हणून त्याची स्तुति करूं लागले ॥ २५ ॥ नंतर ब्राह्मणांची त्या 
भाषणाला अनुमति मिळालेली पाहून ब सभासदांचे मताहि तसेंच आढे असे समजून 
संतुष्ट झालेल्या राजा युधिष्ठिराने मोठ्या प्रेमानें त्या हृपीकेटा श्रीक्रप्णाची उत्तम प्रकारें 
पूजा केली | २६ ।। त्यानें श्रीकृष्णाचे पाय धुतळे ब तें सव लोकांना पवित्र करणारे 
पाणी आपल्या मस्तकावर, तसेंच आपल्या स्त्रियांच्या, बंधूच्या, मंत्र्यांच्या ब. 
कुटुंबांतील इतर सर्वाच्या मस्तकांवर आनंदाने बिंपळें ॥ २७ ॥ नेतर 
रेशमी पीतांबर आणि मूल्यवान्‌ अळंकार त्याला अर्पण करून त्यानें प्रोडशोपचार- 





स्कंध १०--अध्याय ७४ २८५ 





युक्त त्याची पूजा केडी. त्या प्रसंगीं घमराजाचें हृदय आनंदानें इतकें उचंबळून आलें कीं, 
त्याच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रु बाहूं लागळे ब त्याच्याने त्या श्रीकृष्णमूर्तीकडे पाहवेना 
॥ २८ ॥ याप्रमाणें श्रीकृष्णाचा सत्कार झाला असतां सर्व लोकांनीं त्याला हात जोडले ब 
नमस्कार करीत त्यांनीं त्याचा जयजयकार केला आणि आकाशांतून त्याजवर पुष्पत्रृष्टि 
झाली | २९ | श्रीकृष्णाचे गुणवर्णन ऐकून दमधोषाचा पुत्र जो शिशुपाळ त्याला 
आधींच मोठा राग आला होता. त्यांत आणखी त्याचा जयजयकार झालेला जेव्हां 
त्यानें ऐकिला, तेव्हां तो तत्काळ आपल्या आसनावरून उठला. त्यानें हात बर 
केळे आणि मोठ्या रागाने त्या सर्भेत तो भगवान्‌ श्रीकृष्णाला उद्देध्यून निंदात्मक 
कठोर शब्द निघास्तपणें बोलूं लागला || ३० ॥ तो म्हणाला, ' अहो, काळाचें उळेबन 
करणें कठीण आहे असें जें वेदवचन आहे तें अगदीं खरें आहे. कारण वृद्ध 
पुरुषांच्याहि बुद्धीला पोरांच्या बोलण्याने मोह पडला आहे. | ३१ ॥ हे सभासदहो, 
तुम्हीं पाज्रापात्रविचार करण्यांत अत्यंत कुऱाळ आहां, तरी या पोराच्या बोलण्याकडे तुर्म्ह 
लक्ष देऊ नका आणि अग्रपूजेचा मान कृष्णाला द्यावा म्हणून जी तुम्हीं संमति देत आहां 
ती देऊं नका |॥ २२ ॥ अहो, तपस्वी, बिद्वान्‌, प्रताचरणी ब ज्यांनीं ज्ञानाच्या योगानें 
आपल्या पातकांचा क्षय केळा आहे ब इंद्रादि लोकपालांनींहि ज्यांची पूजा केली आहे, 
असे अनेक त्रह्मनिष्ठ तरद्पिवर्य समाव्यक्ष होण्यास पात्र असलेले येथे असतां, त्यांना 
वगळून, जसा कावळ्याला पुरोडाश द्यावा, त्याप्रमाणें अग्रपूजेचा मान या कुलांगार 
गवळ्याला देतां हें अनुचित नव्हे कय £ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हा कृष्ण बण, आश्रम. 
कुळाचा उच्चपणा यांना पारखा असून सर्व धर्मानीं त्याला बाहेर टाकिलेलें आहे. त्याचें 
बर्तन स्वैर असून त्याच्यांत कसलाहि गुण नाहीं. असें असतां त्याला अग्रपूजा काय म्हणून 
मिळाबी ! ॥ ३५ ।॥ अहो, या यादवांच्या कुळाला ययातीचा शाप असून सज्जनांनीं 
त्याला बहिष्कृत केलेलें आहे ब निष्कारण मद्यप्राशन करून ज्यांतील पुरुष उन्मत्त झाले 
आहेत अशा कुळांतील पुरुषाला अग्रमान कसा योग्य होईल ? ॥ ३६ ॥ हे यादव 
नह्मषीनीं सेबन केलेल्या देशा'चा त्याग करून, जेथें अ्षतेजाचा अगदीं अभाव आहे अशा 
समुद्रांतील बिकट स्थानाचा आश्रय करून राहिले आहेत व तेथून ते 'चोराप्रमाणें आमच्या 
प्रजांना उपद्रव देत आहेत !' ॥ ३७ ॥ शुकाचार्य सांगतात, राजा, याप्रमाणें शिद्युपाळ 
श्रीकृष्णाला उद्देशून अनेक प्रकारचीं दुरुतरें बोलला. कारण त्याचें पुण्य संपुष्टांत आलें 
होतें. परंतु कोल्हीच्या कुला ज्याप्रमाणें सिंह कांहीं उत्तर देत नाहीं त्याप्रमाणें श्रीकृष्णानेंहि 


सिद्चुपालाच्या निंदात्मक भाषणाला कांहीं उत्तर दिलें नाहीं ॥ ३८ ॥ पण ती श्रीकृष्णाची. 


दुःसह निंदा पुष्कळ सभासदांना न रुचल्यामुळें ते कानांवर हात ठेवून रागाने शिशुपालाला 


शाप देत सभास्थान सोडून गेले ॥३९॥ भगबंता'ची किंवा त्या'ची भक्ति करणाऱ्या पुरुषांची 
निंदा ऐकूं येत असतां जो कोणी तेथून निघून जात नाहीं, तोहि निंदा करणार्‍याप्रमाणेंच 


अधोगतीला जातो ब त्याचें सर्ब पुण्य नष्ट होतें ॥४०॥| असो. हा प्रकार पाहून पांडब संतापून 


गेले ब ते आणि मत्स्य, केकय ब संजय असे सर्वजण, आपलीं शस्त्र उभारून शिद्षुपाला ठार 


२८६ सुलभ श्रीमद्वागत 








करण्यासाठी उभे राहिले ॥४१॥ हे परीक्षित्‌ राजा, इकडे शिशुपालानेंहि न डगमगता आपली 
ढाळ ब तरवार उचळली आणि त्या राजसर्भेत श्रीकृष्णाने पक्षा थील राजाची तो निर्भर्यना करूं 
लागला |॥ ४२ | तेव्हां मात्र भगवान्‌ श्रीकृष्णाने पुढें होऊन आपल्या मंडळीला मागं 
घेतलें आणि स्वतः कुद होऊन आपल्या तीक्ष्ण धारेच्या सुदर्दनाने आपल्यावर चाल 
करणाऱ्या शिझ्युपाठाचा शिरच्छेद केळा || ४२ || अशा रीतीनें, शिशुपालाचा बघ झाला 
असतां त्या सर्मेत मोठा गोंगाट झाला आणि शिद्युपालाचे अनुयायी असलेले राजे आपल्या 
जीवाच्या भीतीनें तेथून पळून गेले || ४४ ॥ शिद्युपालाच्या देहांतून, आकाशांतून 
भूमीबर तुटून पडलेल्या ताऱ्याप्रमाणें एक तेज निघाले आणि सर्व पाहत असतां तें 
श्रीकृष्णाच्या शरिरांत शिरले || ४५ ।॥ अशा रीतीनें तीन जन्मांत बाढलेल्या वैरामुळें 
बुद्धि मोहित होऊन शिद्युपाळ श्रीकृष्णाचे नित्य ध्यान करीत असल्यामुळें तो अंती 
श्रीकृूष्णमयच झाला. कारण त्याच्या जन्माला तरी त्याचा श्रीकृष्णाचा वैरमावच कारण 
झलळेळा होता || ४६ ॥ असो. नंतर चक्रवर्ति युधिष्ठिराने कदत्बिज आणि सभासद या 
सर्वांची यथाशास्त्र पूजा करून त्यांना विपुळ दक्षिणा दिळी आणि मग अवभ॒थ स्नान केलें 
॥ ४७ ।। याप्रमाणें राजा युविष्ठिराचा यज्ञ परिपूर्ण करून दिल्याबर तो योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मित्रांच्या बिनंतीरून आणखी कांहीं महिने इन्द्रप्रस्थांत राहिळा || ४८ ॥ त्याला 
जाबयाला अनुज्ञा देण्याचें युविष्ठिराच्या मनांत येईना; तथापि भगवान्‌ श्रीकृष्णाने ती 
अनुज्ञा मिळविली आणि आपल्या स्त्रिया ब मंत्री यांना घेऊन तो आपल्या द्वारकानगरीला 
गेला | ४९ || थुकाचार्य म्हणतात, राजा, याप्रमाणें वैकुंठलोकीं राहणाऱ्या जय-बिजयांना 
ब्राह्मणांचा शाप होऊन त्यामुळें त्यांना वारंवार जन्म कसा घ्यावा लागला त्याची सविस्तर 
कथा मीं तुला सांगितली आहे ॥ ५० ॥ असो. राजसूय यज्ञाच्या शेबटीं युधिष्ठिराने 
अबभ्थस्नान केल्यावर ब्राह्मण ब क्षत्रिय यांच्या सभेमध्ये तो देवराज इंद्राप्रमाणें शोभू 
लागला ॥ ५१ ।। नंतर त्या युविष्टिर राजानें केळेत्या सत्काराचा स्वीकार करून देव, 
मनुष्य, प्रमथगण इत्यादि सर्वजण आनंदानें श्रीकृष्णाची ब त्या राजसूय यज्ञाची प्रशेसा 
करीत आपआपल्या स्थानीं निघून गेले | ५२ || त्यांत कुरुकुलाला जडलेला रोगच 
असा कलिपुरुष दुर्योधन मात्र अपबाद होता. पांडुपुत्र युधिठ्ठिराचें तें बाढलेलें वैभव 
पाहून त्याला मात्र तें सहन झालें नाहीं || ५३ ॥ राजा, जो कोणी शिशुपालबधरूपी हा 
श्रीकृष्णाचा पराक्रम, तक्शीच त्यानें केलेली राजांची सुटका ब राजसूय यज्ञाची पूर्णता, 
यांचें ब्रत्त गाईल तो सर्ब पापांपासून मुक्त होईल ॥ ५४॥ 


चौऱ्याहत्तरावा अध्याय समाप्त 


अध्याय ७५ वा 





परीक्षित्‌ राजा झुकाचायीना म्हणतो, “ हे मुले, राजसूय यज्ञाच्या निमित्ताने 
दृष्टीत पडलेले ते युविष्ठिराचें मोठें वैमब पाहून तेथें जमलेले देव, मनुष्यें इत्यादि सर्वांना 
आनंद झाला ॥ १ ॥ दुर्योधनारिबाय सर्वे राजे, तर्ष्षष ब देव या सबोना त्यामुळें बरे 
बाटलें असें तुम्हीं सांगितले तें मीं ऐकिले; पण हे मुने, दुर्योधनाला त्याविषयी विषाद काँ 
बाटला याचें कारण काय तें कृपा करून सांगा ॥२॥ 


झुकाचार्य म्हणाले, “ हे राजा, तुझा आजोबा जो महात्मा युधिष्ठिर त्याचा 
राजसूय यक्त चालला असतां जमलेल्या लोकांचें आदरातिथ्य करण्याच्या कामीं प्रेमबद्ध 
अश्या आपल्या बांधबांचीच योजना त्यानें केलेली होती || २ | भीमाला स्वयंपाकाच्या 
कामावर अध्यक्ष नेमिले होतें, दुर्योधनाकडे भांडाररक्षणाचें काम सोंपबिलें होतें, लोकांचें 
स्वागत करण्याकडे सहदेबा'ची योजना होती ब सामग्री जमबिण्याचें काम नकुलाला सांगितलें 
होतें ॥ ४ ॥ बडील माणसांची झश्रूषा अजुनाला सांगितली होती ब पाय धुण्याचें काम 
कृष्णाकडे दिलें होतें. द्रोपदी्ची नेमणूक वाढण्याच्या कामीं केली होती ब उदार मनाच्या 
कर्णाला दानें देण्याच्या कामावर योजिले होतें | ५ ।॥। त्याचप्रमाणें युयुघान, बिकर्ण 
हादिक्य, बिदुर, बाल्हीकाचे भूरि आदिकरून पुत्र, तसेंच संतर्दैन इत्यादिकांना त्या 
राजसूय यज्ञामध्ये निरनिराळ्या कामांबर नेमिले होतें. हे परीक्षित्‌ राजा, ते. सर्बजण 
युधिष्ठिराच्या मनाप्रमाणे मन:पूर्वक बागत होते ॥ ६७ | अश्या त्या यज्ञांत पुरोहित 
सभासद, बिद्वान्‌ पुरूष ब प्रेमळ खेही यांचीं गोड भाषणें, आहेर व दक्षिणा यांनीं पूजा 
झाल्यावर आणि शिशुपाल श्रीकृष्णाच्या चरणीं लीन होऊन गेल्यावर पांडबांनीं गंगानदींत 
अवभ्र्थ खान केलें || ८ || त्यांचा तो अवभ॒थलानाचा समारंभ चालला असतां मृदंग 
शस्व, पणव, घुधुरि, आनक, गोमुख इत्यादि चित्रवित्नित्र वागे वाजत होतीं, नाचणाऱ्या 
स्त्रिया आनंदानें नाचत होत्या व गायकांचे ताफे गात होते. त्यांचीं वीणा, वेणु, ताळ इत्यादि 
बाच्ये बाजत असून त्यांचा नाद आकाशाला जाऊन मिडत होता || ९||१०॥| ब्यांत यजमान 
युधिष्ठिर अग्रस्थानी आहे आणि यादव, से.जय, कांबोज, कौरव, कैकय ब कोतल हे राजे ज्यांत 
प्रमुवत्वानें आहेत, असे सोन्याचे अंटकार धारण केळेले राजे, तसेंच अलंकारांनी मंडित 
असलेले योद्धे, ज्यांवर चित्रविचित्र पताका व ध्वज चडविळे आहेत असे मोठमोठे हत्ती, रथ 
घोडे यांसह नगराबाहेर निघाले, त्या वेळीं त्यांच्या सेन्यभारानें प्रथ्वी कंपायमान झाली 
होती ॥ ११ || १२ ॥ बाटेंत सभासद, पुरोहित ब उत्तम उत्तम ब्राह्मण यांचा मोठा 
वेदघोष चालला होता ब देव, तरद्रषि, पितर व गंधर्व हे फुलांचा वर्षांव करून युविठ्ठिरा'ची 
स्तुति करीत होते ॥ १२ ॥ उट्या लावून ब माळा, अलंकार बसत्रे लेवून नटलेली स्त्री 
पुरुष एकमेकांना उऱ्यांचा लेप देत ब एकमेकांवर निरनिराळ्या रंगांचें पाणी शिंपीत बिहार 


रट्ट सुलभ श्रीमऱद्वागवत 





करीत होतीं || १४ ॥ पुरुषांनी वेश्यांना तेळ, दूध, दहीं, उट्या, हळद्‌ ब केदाराचें पाणी 
यांचा लेप केला ब त्यांनींही उलट त्या पुरुषांना तसाच लेप केला आणि अशा रीतीनें 
उभयतां क्रीडा करू लागलीं | १५ ।। त्या वेळीं तो उत्सव पाहण्याकरितां जशा देवांगना 
उत्तम बिमानांत बसून आल्या होत्या, तशाःच राजस्त्रियाहि-रक्षणासाठीं सेवक समागमे घेऊन 
नगराबाहेर नदीकांठीं आल्या होत्या. त्या राजस्त्रिया तेथें गेल्यावर त्यांचीं मामेमावडे ब 
मेत्रिणी यांनीं त्यांच्यावर पाणी उडवून त्यांस मिजविळें असतां तलजञ हास्याने त्यांचीं मुख- 
कमले फारच शोभू लागलीं |॥ १६ ॥ आणि त्या राजस्त्राही आपले दीर ब मित्र 
यांच्यावर भांड्यांनीं पाणी शिंपूं लागल्या. त्यांचीं स्वतःची बस्त्रं भिजून गेल्यामुळें त्यांचे 
अवयव, स्तन, मांड्या ब कमरेचे भाग स्पष्ट दिसू लागले. त्या गडबडींत त्यांच्या वेण्या 
सुटल्या व त्यांतून फुलें गळू लागलीं आणि त्यांचे ते मनोहर विहार पाहून कामी पुरुषाच्य! 
मनाः'ची मोठी चलबिचल उडाली ! | १७ ।। तावंभोम युधिष्ठिर उत्तम घोडे जोडलेल्या ब. 
सोन्याने मढविलेल्या रथांत बसून आपल्या स्त्रियांसह "चालला असतां, राजसूय यज्ञ ज्या- 
प्रमाणें आपल्या प्रयाज, अनुयाज इत्यादि अंगांनी शोभतो तसा शोमत होता ॥ १८ | 
असो. त्रदत्बिजांनीं पत्मीसंयाज व अबभ्थस्नानवि्रयक विधि युघिप्ठिराकडून करविल्यावर 
गंगेमध्ये आचमन करवून त्याला द्रोपदीसह रान घातलें ॥ १९ । त्या वेळीं आकाशांत 
देवांच्या दुंदुमि बाजू लागल्या ब परथ्वीवर माणसांचे चौघडे बाजू लागे, देव, त्रदषि, 
पितर, मनुष्य यांनीं युधिष्ठिरावर फुलें उघळलीं ॥ २० ॥ युविष्ठिराचें छान झाल्यावर 
ब्राह्मण-क्षत्रियादि चारी बणोच्या व अह्मचयंगरहस्थादि 'चारी आश्रमांच्या सर्ब लोकांनीं तेथे 
खान केलें. कारण अश्या ठिकाणीं खान केल्यानें महापातकी मनुष्यही सर्व पापांपासून मुक्त 
होतो ॥ २२१ ॥ नंतर राजा सुधिठ्ठिरानें स्वतः नवीन रेशमी वस्त्रे परिवान करून अलंकार 
घारण केळे आणि पुरोटित, समासद, ब्राझण इत्यादिकांना वस्त्रे व अलंकार देऊन त्यांची 
बोळवण केली ॥ २२ ॥ सर्व नारायणस्बरूपीच आहेत असें मानणाऱ्या त्या धर्मराजाने, 
बांधब ब संबंधी राजे, त्याचप्रमाणें मित्र ब स्नेही अश्या स्बोचा वारंवार सत्कार केला ॥२२॥. 
त्या वेळीं तेथें सर्बंच पुरुषांच्या अंगांवर रत्नांचीं कुंडले, माळा, रिरस्त्राणे, कवचें, 
रेशमीं बस्तर ब मूल्यवान्‌ हार असल्यामुळें ते सगळे देवांसारखे तेजस्वी दिस. 
लागले आणि कानांतील कुंडले, ब मस्तकावरील कुरळे केंस यामुळें ज्यांच्या मुखांस. 
शोभा आली आहे अशा स्त्रिया, सोन्याच्या कमरपट्ट्यानें अधिकच खुलत होत्या ॥२४ ॥. 
असो. हे परीक्षित्‌ राजा, अशा रीतीनें यज्ञ समाप्त झाल्यावर महाशीलबान्‌ पुरोहित, 
तत्ववेत्ते समासद', जह्मणादि चारी बर्णांचे इतर लोक, निमंत्रणावरून आलेले राजे, तसेच 
देव, त्रदषरि, पितर, भूते, आणि आपआपल्या अनुयायांसह इंद्रादे लोकपाल हे सर्वे 
युधिष्ठिराच्या अनुज्ञेनें आपापल्या स्थानीं निघून गेले | २६ ॥ बाटेनें जात असतां ते, 
श्रीकृष्णमक्‍्त अन्ना त्या राजर्षि युविठ्ठिराच्या राजसूयाच्या वैमबा'ची प्रशंसा करीत होते.. 
मरणशील प्राण्याला अमृत मिळालें असतां तें कितीहि प्याल्याने जश्ली त्याची तृस्ति होत 
नाहीं, तशी त्या प्रेसेनें त्यांची तृ्ति झाली नाहीं ॥ २७॥ याप्रमाणें मंडळी. 


स्कॅथ १ ० -7अध्याय ७५ २८९ 
आपआपल्या घरीं जाऊं लागली असतां, आपल्याला प्रिय बांधवांचा-विशेष्रत; कृष्णाचा- 
बिरह होणार म्हणून धर्माला बाईट वाटलें ब त्यानें श्रीकृष्णासहित कित्येकांना आणखी 
कांहीं दिवस राहून घेतलें ॥ २८ || हे परीक्षित्‌ राजा, श्रीकृष्णहि 'धमराजाच्या मनासारख 
करावें म्हणून कांहीं दिवस तेथें राहिला आणि सांब आदिकरून यादवांना त्यानं पुढे 
पाठवून दिलें ॥२९॥ याप्रमाें श्रीकृष्णाचे साहाय्य मिळाल्यामुळे यमधर्माचा पुत्र असा तो 
युधिष्ठिर, मनांत असलेली अत्यंत कठीण अशी गोष्टहि करण्यास समथ होऊन निश्चित 
झाला ॥ ३० ॥ असो. एकदां असे घडलें कीं, श्रीकृष्णावर आसक्तचित्त झालेल्या 
युधिष्ठिराचा राजसूय यज्ञ चालला असतां त्याच्या अंत:पुरांतील वैभव ब॒यज्ञसमारंभाचा 

प्रवंडपणा पाहून दुर्योधनाच्या मनांत मत्सर उत्पन्न क्षाल्यामुळें तो दुःखी झाला ॥ २१ ॥ 
त्या अंत:पुरामध्यें मनुष्णलोकींचे राजे, देत्यांचे राजे ब देवांचे राजे थांना प्राप्त होणारें. 
नानाविध वैभब मयासुराच्या कल्पकतेमुळें सर्वत्र चमकत होतें, ब त्या वैभवसंपन्न परिस्थितींत 
द्रुपदकन्या राणी द्रोपदी आपल्या पतींची सेवा करीत असे. अशा त्या द्रौपदीकडे 
दुर्योधनाची दृष्टि गेली ब तिच्याबर त्याचें मन अत्यंत आसक्त होऊन तो कष्टी झाला 
॥ ३२ ॥ राजसूय यज्ञाचा समारंभ चालला असतां त्या अंतःपुरांत श्रीकृष्णाच्या सहस्वावधि 
स्त्रिया गजगतीनें मिरवत असतां त्यांच्या पायांतील नूपुरांचा रुणझुण *बनि ऐकूं येत होता. 
त्या स्त्रिया सर्वांगसुंदर असून त्यांच्या स्तनांबरीळ केशराच्या उटींमुळें त्यांच्या गळ्यांतील 
हार रक्‍तवर्ण दिसल ब कानांतीळ एवसाण्यीं टळणारीं कुंडळें व मस्तकाबरोळ कुरळे केश 
यांनीं सुस असली त्यांचा माजवमठे फास्च रमणीय दिसत || २३॥| मयासुराने रचिेल्या 
त्या युचिष्ठिराच्या समाग्हाम्ये चक्रबति युविप्विर एक दिवस बसला असतां त्याचे धाकटे 
भाऊ आणि इतर बांधव जवळ बसले होते व कृष्णानेंहि कृपादृष्टीचें छत्र त्याच्यावर 
धरिले होतें | ३४ ॥ अशा थाटांत मूर्तिमान इंद्राप्रमाणें युधिष्ठिर सुवर्णाच्या सिंहासनावर 
बसला असतां त्याचें तार्वमौम वैभब खुळून दिसत होतें, आणि जबळ उभे राहिलेले भाट 
तदनुरूप त्याचें वर्णन करीत होते ।।३५॥ इतक्यांत अभिमानी असा दुर्योधन राजा, ज्यानें 
मस्तकावर मुकुट घारण करून हातांत तरबार घेतली आहे असा, रागाने द्वारपाळांना 
बेडेबांकडे गाब्द बोलत आपल्या भाबांसह तेथें आला || ३६ । त्या ठिकाणीं मयासुराच्या 
कौशल्यामुळे असा चमत्कार घडला कीं, दुर्योधन आंत येऊन चाळू लागला असतां भूमीच्या 
ठिकाणीं त्याला पाणी आहे असें बाटलें ब त्यामुळें आपल्या वस्त्राचे ओंचे वर उचळून 
तो जो 'चाळूं लागला, तों भूमोळा अडखळून खालीं पडला आणि जेथें खरोखर पाणी 
हीतें तेथें गेळा असतां पाण्याच्या ठिकाणीं त्याला भूमि आहे असें बाटून सहज चाळू 
लागला असतां तेथेंहि पुन: पडला ! ।॥। ३७ ॥ तो प्रकार पाहतांच भीमाला हसू आले 
व स्त्रिया आणि इतर राजे यांनाही हसू आलें. हे परीक्षित्‌ राजा, युधिष्ठिराने त्यांचा 
निषेध केला असतांहि कृष्णाने अनुमोदन दिल्यामुळें त्यांनी आपलें हसे दाबिळें नाहीं 
॥ ३८ || तेव्हां दुर्योधनाने लाजेने मान खालीं घातली ब रागाने जळफळत तो तसाच 
सु. भा. भा. ४--१९ 





“४४१. 


२९० सुलभ श्रीमःद्वागवत 

त्या सर्भेतून बाहेर पडून कांहीं न बोलतां हस्तिनापुरास चाळता झाला. त्य! 
वेळीं बिचारी लोकाच्या तोंडून “ हाय ! हाय, आतां कांहीं तरी घात होणार ! ' असे शब्द 
मोठ्याने निघाले व युविष्ठिराच्याहि मनाला धका बसला; पण ज्याच्या हश्मात्राने हे 
संच्वारचक्क फिरत आहे त्या भगवान्‌ श्रीक्रष्णाच्या मनांतून प्रथश्वीचा भार नष्ट करावयाचा 
असल्यामुळें तो मात्र शांत राहिला || २९ || शुकाचार्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, 
राजसूय यज्ञामध्ये दुर्यांधनाचा दुष्टयणा कसा प्रकट झाला म्हणून जें तूं मळा विचारलें 
त्याचें हे उत्तर आतां मीं तुळा सांगितलें || ४० | 





पंचाहत्तरावा अध्याय समसासत 


अध्याय ७६ वा 


शुवगार्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, श्रीकृष्णाचा आणख्ीहि एक अद्‌भुत 
पराक्रम तुळा सांगतां तो एक. हा पराक्रम करून लीळेसाठीं मनुष्यरूप धारण केलेल्या 
त्या मगबंतानें सोमनामक बिमानाचा स्वामी जो शाल्ब त्याचा बघ केला ॥ १॥ हा 
आलत्व राजा शिशुपालाचा मित्र असून रुक्मिणीच्या विवाहाला आळेला होता. त्या वेळीं 
त्याचा ब जरासंघादिकांचा यादवांनी युद्धांत पाडाब केला होता | २ ॥ त्या वेळीं सब 
यादबांच्या समक्ष त्या शात्वानें अशी प्रतिज्ञा केळी कीं, ' मी प्रथ्वी निर्यादव करणार ! माझा 
पराक्रम पाहा ! ? ॥२॥| याप्रमाणें प्रतिज्ञा केल्यावर त्या मूर्खाने मगबान्‌ शोकराची आराधना 
केळी. हे परीक्षित्‌ राजा, ती आराधना करितांना तो केवळ मूठभर पीठ मात्र प्रतिदिवशीं 
एकदां खात असे |॥ ४ ।॥ मगवान्‌ होकर हा लबकर संतुष्ट होणारा असल्यासुळे एका 
बर्षीतच तो शास्वाला प्रसन्न झाला आणि शरण आलेल्या त्या शाल्बात त्यानें बाटेळ तो 
बर मागून घेण्यास सांगितलें || ५ ॥ त्या वेळीं आपल्या इच्छेनुतार जाणारें व देव, असुर, 
मनुष्ये, गेधव, सर्प किंबा राक्षत यांतील कोणाकडूनहि भंग न होणारें आगि यादवांना 
त्यापासून भीति उत्पन्न करणारं असें विमान आल्याने त्याजयालीं मागितले. ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ शेकरानें ' ठीक आहे ? असें म्हटलें ब शात्रेचीं नगरे जिंकणाऱ्या मयासुराला 
आत्ता करून त्याच्याकडून लोखंडाचें सोम नांवाचें बिमान करबिलें ब तें शाश्वाठा दिलें 
॥ ७ ॥ इतरांना दुष्पाप्प असून काळोखाचे माहेरघर असलेलें तें विमान मिळाल्याबर तो 
शाल्व, यादवांनी आपल्याशी केलेल्या वेराची आठदण करीत द्वारवानगरीवर गेला 
॥ ८ ॥ ठे परीक्षत्‌ राजा, आयले मोठें सेन्य वेऊन शात्वानें द्वारकानगरीला वेढा 
दिल्यावर तींतीळ उपबने, क्रीडावनें इत्यादिकांचा सर्वतोयरि नाश केला ॥ ९ ॥ तसेंच 
नगरीच्या घेशी, ८!रं, 7, माड्या व त्यांच्या भिंती हीं देखील त्यानें मोठून टाकिलीं ! 
त्यांच्या त्या मोठया (यालावन जणांचा, तसेंच पाथाग, त्रक्ष, सर्प, गात इत्यादींचा वर्षाव 
सारखा होऊ लागत || ८९ || त्यायोगे विजेच्या कडकडाटासारखी दाबटळ होऊन ती 
कृष्णाची द्वारकापुरी चस्त साळी. निपुशागुशानं पश्वी टा गांजिळें असतां, जसें तिला झालें 
होतें, तसेंच या वेळीं द्वारकानगरी टा लाळ | ११॥ १२ ॥ सोम विमानाने आपल्या 
लोकांस त्रस्त केलेलें पाहतांच कीतिंवान्‌ बीर भगवान्‌ प्रश्र्न रथांत बसून पुढें झाला 
आणि ' मिऊं नका ! * असें म्हणून त्यांना त्याने आश्वासन दिलें | १३ ॥ त्याच्या मागो- 
माग सात्यकि, चारुदेष्ण, सांत, अक्रूर व त्याचे घाकटे बंधु, हार्दिक्य, भानुविन्द, गद, 
शुक, सारण, तसेनच दुसरे मोठे वीरांचे नायक आपलीं मोठमोठी धनुष्यें घेऊन ब॒ अंगांत 
चिलखते घाळून आणि आपल्या रक्षणासाठी रथ, हत्ती, घोडे ब पायदळ असें चठुरंग 
सेन्य बरोबर घेऊन निबाळे || ५४ || ५५ ! त्याप्रसंगी देव आणि देत्व यांमधील युद्ध 


२९२ सुलभ श्रीमद्भागवत 





ज्याप्रमाणें मोठें भयंकर व अंगाबर शहारे आणणारे होतें, त्याप्रमाणेंच हें शाल्व आणि यादव 
यांचें युद्धढि महाभयंकर असें चाळू झालें | १६॥ युद्ध चाळू होतांच, सूर्याच्या किरणांनी 
रात्रीच्या काळोखाचा जसा नाश करावा, त्याप्रमाणें प्रद्मुत्रानें आपल्या तेजस्वी अस्त्रांनीं 
सौमपति शाल्बाच्या सवे युक्ति-प्रयुक्तींचा नाशा केला ।॥ १७ ॥ त्यानें सपाट पेराचे 
सोन्याच्या दांड्यांचे ब लोखंडी पात्यांचे असे पंचवीस बाण टाकून शाल्बाच्या ध्वजरक्षकाला 
विद्ध केलें | १८ | प्रत्यक्ष शाल्बाबर त्यानें दोमर बाणांचा मारा केळा ब त्यांच्या 
सेनिकांना एकेका बाणानें घायाळ केलें. शाल्वाच्या सारथ्याबर त्यानें दहा दहा बाण 
मारिले ब घोड्यांना तर प्रत्येकी तीन तीन बाणांनी चीत केलें | १९ ॥| महात्मा प्रद्मम्नाचा 
तो अद्‌भुत पराक्रम पाहून दोन्ही सेन्यांतील बीर त्या'ची प्रशसा करूं लागले || २० || पण 
शाल्वाचें तें सोम विमान मोठें अद्भुत होतें. केव्हां त्याचीं अनेक रूपं दिसत तर केव्हां 
एकच दिसे ! तसेंच तें केव्हां केव्हां दिसे, तर केव्हां केव्हां अगदींच दिसेनासें होई ! ! 
असें तें मयानें अत्यंत कुशलतेने केळेळें विमान शत्रूंना आपला कांहींच ठावठिकाणा लागूं 
देत नसे ॥ २१ | तें एखादे वेळीं अगदीं भूमीबर येई, तर पुन; आकाशांत उंच जाई. 
केव्हां पवताच्या शिखरावर दिसे, तर केव्हां पाण्यांत गेलेंसें वाटे. असे तें सोम विमान 
गरगर फिरणाऱ्या कोलिताप्रमाणें फिरत होतें. एका ठिकाणीं कधींच स्थिर राहात नसे॥२२॥ 
तथापि आपल्या सैनिकांसह सौभ बिमानांत बसलेला तो शाल्ब यादवबीरांना जेथें जेथें 
दिसे, तेथें तेथें ते त्याजवर बाणांचा मारा करीत | २३ || त्यांचे ते बाण अग्नीच्या किंबा 
सूर्याच्या तेजासारखे कडक होते ब त्यांच्वा मारा सर्पाच्या चाव्याप्रमाणें तीव्र होता. असे ते 
बाण शत्रूकडून येऊन आपल्या बिमानाला व सैनिकांना तरर करून सोडीत आहेत असें 
पाहून शाल्वाळा पुढें काय करावें हें समजेना || २४) उलट शाल्वाच्या सेनिकांनीं केलेल्या 
दास्त्रांच्या माऱ्याने सादवहि अगदीं जजर झाले; पग इहपर दोन्ही लोक जिंकण्याच्या 
इपेमुळें ते आपआपली रणांगणांतीळ जागा मात्र सोडून गेळे नाहींत ॥ २५ ॥ शाल्बाचा 
एक द्युमान्‌ नांवाचा बलाढ्य अमात्य-ज्याला पूर्वी प्रद्मम्रानें वेगानें प्रहार केला होता--त्यानें 
हातांत लोखंडी गदा घेऊन प्रद्मुम्रावर प्रहार केला आणि मोठ्याने गर्जना केली| २६ ॥ 
प्रद्युप्ल शावूला चीत करणारा खरा; पण त्या गदेच्या प्रहारानें त्याचें वक्ष:स्थळ जर्जर झालें. 
तेव्हां कृष्णाच्या दारुक नामक सारथ्य!चा पुत्र जो त्याचा सारथी होता, त्यानें काळवेळ 
पाहून योग्य तें करावें या बुद्धीनें प्रद्युप्राळा रणांगणांतून दूर नेठें ॥ २७ ॥ थोड्या वेळानें 
प्रश्युस्य सावध झाला आणि सूताला म्हणाला, * हे सूता, तूं मला रणांगणांतून दूर आणिलेंसः 
ही मोठी बाईट गोष्ट केलीस | २८ | यदूंच्या कुळांत उत्पन झालेला आणि रणांतून 
पळून गेलेला असा कोणी बीर आजवर ऐंकण्यांत नव्हता; पण भ्याड मनाच्या सारथ्यानें 
माझ्यावर तसला पापी प्रसंग आणिला आणि मी मात्र त्याला अपबाद झालों !॥ २९ ॥ 
माझा पिता श्रीकृूष्ण आणि चुलता बळराम, हे मला भेटले म्हणजे मला युद्धाची बातौ 
विचारतील त्या वेळीं मळा शोभेळ असें मीं त्यांना काय सांगूं मीं रणांगणांतून सुस्वरूप 
पळून आलों असें सांगू काय ! ॥ ३० ॥ माझ्या भावजया मळा हंसतील आणि माझ्या' 


स्कंध १०---अध्याय ७६ २९३ 





भ्याडपणाचें बर्णन करून “ अहो पराकमी भाबोजी, शत्रूशी युद्ध करीत असतां आणखी 
काय काय झाले ते आम्हांला सांगाळ काय ? म्हणून विचारतील ) ॥ ३१ || 











प्रथम्राचें भापण ऐकून सारथ्यानें उत्तर केलें, “ बालमहाराज, प्रसंगाला काय । 
करणें उचित आहे हें जाणूनच मीं तुम्हांला रणांगणांतून दूर आणण्याचे हें कृत्य केलें , 
आहे. कारण योद्धा जर संकटग्ररत झाला, तर सारथ्यानें त्याला सांभाळावे व सारथ्यावर त 
प्रसंग आला तर योद्धचानें त्याचें रक्षण करावें, अता धर्मच आहे ॥| २२ ॥ हा घम 
मला ठाऊक असल्यामुळें शत्रूच्या गदेचा प्रहार होऊन तुम्ही पीडित झालां व तुम्हांला 
मूच्छोी आली आहे हें पाहतांच मी तुम्हांला रणांगणांतून दूर घेऊन आलों ॥ ३३ ॥ 


शाहाचरावा अभ्याय समा" 


अध्याय ७७ व! 





शुकांचार्य म्हणतात, दे परीक्षितू राजा, साख्याचें भाषण ऐकल्याबर जलसिंचनानें 

सावध झालेला तो प्रद्युश्न, चिळखत घाळून व हातांत धनुष्य वेऊन सारथ्याला म्हणाला, 
हे सूता, आतां मळा त्या पराक्रमी द्युमानाच्या जवळ घेऊन चळ ! 1121 त्याप्रमाणें सूतानें 
त्याला द्रमानाजवळ नेलें असतां, तो द्युमान्‌ यादवसेन्याचा धुव्वा उडबीत आहे असें 
त्याच्या दृष्टीस पडलें ! तेव्हां त्या प्रद्यमुम्रानें त्याला प्रतिबंध करून उळट त्याच्याबर हंसत 
हंसत आठ बाणांचा मारा केला ।॥। २ ।॥| चार बाण मारून त्यानें द्युमानाच्या चारहि 
घोड्यांना 'चीत केळें ब एका बाणाने त्याच्या सारश्याळा घायाळ केलें. नंतर दोन बाण 
मारून त्यानें द्युमानाचें धनुष्य ब ध्वज हीं छेदिळीं ब आणखी एक बाण मारून त्याचें शिर 
विद्ध केलें ! 1 ३ ॥ इकडे गद, सात्यकि, सांच इत्यादि यादवांनी शाल्वाच्या सैन्याचा 
फडशा पाडण्याचें काम 'चालविळें, त्यांच्या माऱ्याने सोम विमानांतीळ सारे सेनिक माना 
तुटून समुद्रांत पडळे ! || ४ ॥| याप्रमाणें यादव व शाल्व यांची सेन्यं एकमेकांवर मारा 
करीत असतां त्यांचे तें महाभयंकर युद्ध सत्ताबीस दिवत "चाललें होतें || ५ ॥॥ असो. याच 
प्रसंगी युधिष्ठिराच्या बोळावण्यावरून श्रीकृष्ण इंद्रप्रस्थाला गेळेला होता. तेथें त्याने 
घर्मशजाचा राजसूय पूण करून दिला ब त्या प्रसंगाने शि्युपालांचा बघ केला ॥६॥।! 
आणि नंतर कुरतराण्यांतील वरद्ध माणसें, कदप्रि, पांडव ब कुंती यांचा निरोप घेऊन तो 
द्वारकेस जावयास निघाळा. त्य विळी द्वारकेत पोलेपर्येत त्यास मागात अनेक दुश्चिन्ह दिसली 
॥ ७ ॥ * मी वळरामदादांसह येथे आलों खरा; पण तिकडे शिद्युपालाचे पक्षपाती राजे 
माझ्या द्वारक्षानगरीम्चा कदाचित्‌ नाला करितील ' असं विचार त्याच्या मनांत घोळू लागले 
॥ ८ ॥ द्वारकेस येतांच आपल्या लोकांचा होत असळेळा नादा त्याच्या दृष्टीस पडला. तेव्हां 
बळरामाला नगराचे रक्षण करण्यास ठेरून तो युद्धभूमीकडे वळला, तों सोम बिमानांत 
बसलेला जास्व त्याच्या दृष्टीस पडला. त्याला पाहतांच श्रीकृष्ण दारुक सारथ्याला म्हणाला 
॥ ९ ॥ दारुका, माझा रथ ज्ञास्वाच्या जवळ नेऊन लबकर उभा कर ! तुला घाबरण्याचे 
कांहीं कारण नाहीं. हा सारा त्या शात्बाच्या मायाबी विद्येचा खेळ आहे? || १० ॥ अशी 
आज्ञा होतांच दारुकानें रथांत बसून घोडे हांकिले. रथ रणांगणी येतांच, त्यावरील 
गरुडाचें चिन्ह दोन्ही पक्षांतील येन्यांच्या दृष्टीस पडळें | ११ ॥ या वेळीं शात्वाचं 
बहुतेक खेन्य नष्ट होऊन त्याचे सेनायतीहि मरून गेळे होते. अश्या स्थितींत कृष्ण आपल्यावर 
चालन येतो आहे असें पाहतांच, शास्वानें भयंकर शब्द करणारी अशा आपली मोठी शक्ति 
दारुकावर फेंकिली | १२ ॥ आकाशांत जशी तुटलेली तारका चमकावी, त्याप्रमाणें ती 
शक्ति सर्व दिद्या प्रकागित करीत मोड्या वेगानें चाळ करून येळ लागली असतां कष्णानें 
तिच्याबर बाण टाकून तिचे रंकडों तुकडे तुकडे करून टाकिले ।। १२ ॥ नंतर श्रीकृष्णानं 


स्कंध १०---अध्याय ७७ २९५ 





सोळा बाण टाकून आकाद्यांत भ्रमण करणाऱ्या त्या सोम विमानाचा विथ्वंस केला आणि 
अगणित बाणांचा वर्षाव करून सूर्य जसा आपल्या किरणांनी आकारा व्यापून टाकितो, 
त्याप्रमाणें कृप्णानं त्या शास्बाला बाणांनीं सर्व बाजूंनीं बिद्ध केलें ॥ १४ || तेव्हां शात्वानें 
श्रीकृष्णाच्या ज्या हातात शाक धनुष्य होतें तो त्याचा हात बिद्ध केला. त्याबरोबर 
श्रीक्ृप्णाच्या त्या हातांतील शाक्ष धनुष्य खालीं पडलें ! | १५ || हा अपूर्व आश्चर्यजनक 
प्रकार पाहून सवानी मोठा हाहा;कार केला आणि शाल्व मोठी गर्जना करून श्रीकृष्णाला 
उद्देधून बोळूं लागला | १६ | तो म्हणाला, * हे मूर्खा कृष्णा, आम्ही पाहत असतां 
आमच्या देखत आमचा मित्र व तुझा आतेभाऊ असा जो शिद्युपाळ त्याची पत्नी तूं हरण 
केलीस आणि मरसभेमध्यें उन्मत्तपणानें त्या माझ्या मित्राचा तूं बघ केलास ॥ १७॥ वू 
आपल्याला अजिंक्य समजतोस; पण आज जर तूं माझ्यापुढं उभा राहिलास, तर माझ्या 
तीक्ष्ण बाणांनी मीं तुळा जगांवून नाहींसा करून टाकीन! ! | १८ ॥| 


शाल्बाचे शब्द ऐकून श्रीकृष्णाने उतर केलें, ' अरे मूर्खा शाल्बा, तुझा मृत्यु 


ठुझ्याजवळ उभा आहे हें तुला दिसत नाहीं ! तूं व्यथं वल्गना करीत आहेत ! अरे, जे धूर 


असतात ते आपला पराक्रम प्रत्यक्षच करून दाखवितात. पुष्कळ बडबड करीत 
सुटणाऱ्यांच्या हातून कांहींच घडत नाहीं ! ' ॥ १९ ॥ असें बोळून क्रोथाविष्ट भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाने आपल्या भयंकर वेगाच्या गदेनें जाल्वाच्या खांद्यावर प्रहार केला 
त्यासरसा तो शाल्व भडमड रक्‍त ओकत थरथर कांप्रूं लागला ! || २० || दाल्वाला 
ताडन करून श्रीकृष्णाची गदा परत आली, इतक्यांत शात्ब एकाएकीं गुप्त झाला आणि 
थोड्या वेळानें एक पुरूप श्रीकृण्णाजबळ आला. त्यानें मान बांकवून कृष्णाला नमत्कार 
केला आणि रडत रडत तो म्हणाला, * महाराज, मळा देवकीमातेनें पाठविलें आहे ॥२१॥ 
तिच निरोप असा आहे कीं, ' हे तमर्थ कृष्णा, तूं ज्याच्यावर अत्यंत प्रेम करितोस असा 
तुझा पिता जो वसुदेव, त्याठा खाटीक जसा प्ूला बांचून नेतो त्याप्रमाणें शाल्वानें बांधून 
दूर नेळें!? ॥ २२ | ही अनिष्ट गोष्ट ऐकतांच, मनुष्यखभाबाचा ज्यानें अंगीकार केळा 
आहे असा तो श्रीकृप्ण मितृप्रेमानें विव्हळ होत्साता एखाद्या सामान्य मागस!प्रमाणं शिन 
अंत:करणाने बोळे टांगला | २३ | श्रीकृष्ण म्हणाळा, * अहो, अत्यंत ताबथानवणानें 
कार्य करणारा, देव दिला. दागव सांनाठि यासा पभजप करणें दोक्य नाहीं, अशा 
बळरामाला डिंकून, झुद्र असा ल्य आमच्या पित्याटा घऊन गेला, तेव्हां प्रारूधच 
एकूण बलवत्तर म्हणावयाचे !?॥| २४ ॥ श्रीकृष्ण असें बोलत आहे तों. प्रत्यक्ष 
वसुदेवासारखं हुवेहूब चित्र घेऊन शाल्व तेथें येऊन उभा राहिला आणि श्रीकृष्णाला 
म्हणाला || २५ ॥ ' हे पोरकट क्रृष्णा, ज्याच्यावर विसंबून तूं जिवंत राहूं पाहातोस, तो हा 
नुला जन्म देणारा तुझा पिता पाहा. तुझ्या देखत मी आतां याला ठार करतों ! तुला सामर्थ्य 
असेळ तर कर याचें रक्षण !” || २६ ।] अत्री कृष्णाची निंदा करून त्या मायावी दात्वानें 
त्या बसुदेवाच्या आकरतीचें मस्तवा तरवारीने छेदिळें आजि तें घेऊन तो आकाशांत 


२९६ सुलभ श्रीमद्भागवत 











>: >: 


असलेल्या आपल्या विमानांत जाऊन बसला ॥ २७ ॥ महात्मा श्रीकृष्ण वस्तुत: 
आत्मज्ञानखख्यी असतांहि, आपल्या आप्तेशंच्या संगतीला अनुसरून पित्याचे बघासुळें 
घटकाभर दुःखमम झाला; पण ती सारी मयासुराच्या शिकवणीवरून शाल्वानें पसरछेली 
माया आहे, असें लबकरच त्याला कळून आलें ॥ २८ हें ज्ञान होतांच, देवकीचा 
निरोप घेऊन म्हणून आलेला तो दूत, तसेंच बसुदेवाचें म्हणून दाखविलेळे तें मृत शरीर, 
हीं त्या रणभूमीवर अथातच दिसेनाशी झालीं आणि पूर्वी पाहिलेला प्रकार केवळ स्वझासारपा 
बाटला. इतक्यांत आकाशांतून सौम विमानांतून फिरणारा तो शाल्ब त्याच्या दृष्टीस पडला. 
त्यास पाहतांच श्रीकृष्ण त्याळा ठार माराबयास उद्युक्त झाला ॥ २९ ॥ झुकाचार्य 
म्हणतात, दे राजा, ही जी गोष्ट मीं आतां तुला सांगितली तशी ती कित्येक क्रच्यींनीं 
पूर्वापार संबंध लक्षांत न आणितां सांगितलेली आहे. आपण पूर्वी जें सांगितलें त्याच्या 
विरुद्ध ही गो आहे हैं त्यांच्या लक्षांत आलें नाहीं & || २० || कारण असें पाहा कीं, 
अज्ञ मनुष्याच्याच मनांत उत्पन्न होगारे जे शोक, मोह, प्रेम इत्यादि बिकार ते कोणीकडे 
आणि अखंड अशा ज्ञानबिज्ञानाचें ऐश्वर्य भोगणारा सनातनस्वरूपी श्रीकृष्ण कोणीकडे ? 
॥ ३१ ॥ अनादि अश्या आत्म्यासंबंधाच्या विपरीत समजुती, ज्या श्रीकृष्णाच्या पायांची 
सेबा केल्याने प्राप्त होणाऱ्या आत्मज्ञानामुळें नष्ट करतां येतात ब अनंत असें परमात्मपद ब 
परमेश्वरी ऐश्वर्य प्राप्त करून घेतां येतें, त्या सज्ञनांचा आश्रयभूत अशा परमात्म्या 
श्रीक्षृष्णाला मोह उत्पन्न झाला हें म्हणणें कसें जुळेल ? || ३२ ॥ असो. शाल्ब आपल्या 
अंगावर नाना शस्त्राने घेऊन चाळ करून येत आहे असें पाहतांच, ज्याचा पराक्रम कधींहि 
व्यथ जाणारा नाहीं अशा त्या श्रीकृष्णाने आपल्या बाणांनीं त्या शास्वाचें चिलखत, धनुष्य 
व॒ त्याच्या मस्तकावरीळ रत्न हीं विद्ध करून टाकिटीं आणि गदेनें त्या बिमानाचें चूणे 
केळे. | २३ ॥ अश्या रीतीने श्रीकृष्णाच्या टातानं मारलेल्या गदेनं अगदी चुरून गेलेलं 
तें सौम बिमान रोंकडों तुकडे होऊन पाण्यांत पडलें; तेव्हां शास्व तें सोडून भूमीबर उतरला 
आणि आपली गदा उचलून तो श्रीकृष्णाच्या अंगावर 'घांवून गेला ॥ ३४ || तो आपल्या- 
बर चाल करून येत आहे असें पाहतांच कृष्णानें आपल्या भाल्यानें त्याच्या गदा घरलेला 
हात'च तोडून टाकिला आणि आपलें अदूभुत सामधथ्योचें असें सुद्रीन चक्र शाख्वाचा बध 
करण्याकरितां वर उचलिलें. त्या वेळीं प्रटयकालीन सूयीप्रमाणें तेजस्वी असें ते चक्र धारण 
करणारा श्रीकृष्ण, सूर्यबिंबाने युक्त अशा उद्यगिरीप्रमाणें शोभला ॥ ३५ ॥ त्यानं 
सुददीन चक्राच्या योगानें, मोड्या मायावी अशा त्या शाल्बाचें किरीटकुंडलांनीं युक्त असें 
मस्तक, पूर्वी इंद्राने जसें वत्रासुराचें शिर तोडले होते, त्याप्रमाणें तोडिलें. त्याबरोबर 
: बाहबा ! बाहवा ! ? असा साऱ्या लोकांत मोठा शब्द निघाला | २६॥ याप्रमाणें शात्व 


________ ____---पपपपपॉससिकणणणणण000000000 


% हा विरोध म्हणजे कृष्णानें पूर्वी ८ व्या रछोकांत म्हटल्याप्रमाणे तो इंद्रप्रस्थाला 
बळरामासह्‌ गेलाच नव्हता. 


स्कंध १ ०-अध्याय ७७ २९७ 








मरून पडला व त्याचें सोम बिमान गदेनें चूर्ण झालें असें पाहतांच आकाशांत देवगणांच्या 
दुंदूमि मोठ्याने बाजू लागल्या. हे परीक्षिर्‌ राजा, शाल्याच्या मृत्यूचे हे बर्तमान जेव्हां 
देतवक्राला कळलें, तेव्हां तो दंतवक्र आपल्या मित्राच्या उपकाराची फेड करण्याकरिता 
रागारागाने तेथें घांबवच आला ॥ ३७ ॥ 


सत्त्याहत्तरावा अन्याय समाप्त 


अध्याय ७८ वा 





शुकाचार्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, रिशुपाळ, शाल्व आणि पोडूक हे मृत्युबरा 
झाले असतां त्यांचा मित्र जो दुष्टबुद्धि दंतवक्त त्यानें त्यांचें परलोकसंबंधाचें कृत्य मित्र- 
भाबानें केलें ॥ १ ॥ नंतर तो एकटाच हातांत गदा घेऊन रागाने पायींच चालत रण- 
भूमीवर आला. हे राजा, त्याच्या चालण्यामुळे भूमि हाळूं लागळी, इतका तो महाबलाढ्य 
होता ॥ २ ॥ अशा प्रकारचा तो दंतबक्क गदा घेऊन त्वरेने आपल्याबर चाळ करून 
येतो आहे असें जेव्हां कृष्णाने पाहिलें, तेव्हां तो तसाच रथांतून उतरला आणि 
समुद्राच्या लाटेळा बांध जसा अटकाव करतो, तसा त्यानें त्या दंतबक्राळा पुढें येण्याला 
प्रतिबंध केला || ३ ॥ तेव्हां तो करप देलयाचा राजा दंतवक, आपली गदा उभारून 
मोठ्या गर्वाने श्रीकृष्णाला म्हणाळा, “ अरे कृष्णा, आज तूं मोठ्या सुदैबानें माझ्या 
दृष्टीसमोर आला आहेस || ४ ॥ कृष्णा, तू आमचा मामेभाऊ असतांहि आमच्या 
मित्राचा बघ केलास आणि आतां मळाहि मारूं पाहतो आहेस ! यास्तब, हे मूर्खा, 
या बज्रासारख्या गदेनें मी तुला ठार करितों ॥ ५ ॥ दे मूर्खा कृष्णा, असें करीन तरच 
माझ्या मित्रांच्या क्दणांतून मी मुक्त होईन ! तूं बंधु असलास तरी देहांतीळ रोगासारखा 
दात्रु असल्यामुळें तुझा बघ होणेंच योग्य आहे ! ' !।६॥ हत्तीला अंकुशांनीं टोंचावें त्याप्रमाणे 
कठोर राब्दांनीं कृष्णाची निंदा करून त्यानें श्रीकृष्णाच्या मस्तकावर गदेःचा प्रहार केला 
आणि सिंहाप्रमाजें प्रचेड गजेना केळी || ७ || यादवकुलभूपण श्रीक्रण्णाडा तो तडाखा 
बसला; परंतु तो त्या रगभूमीबरून किंचित्‌ देखील हाळला नाहीं, तर उलट त्यानें दंतवक्राच्या 
छातीबर मधोमध आपल्या कौमोदकी गदेचा प्रहार केला ॥ ८ ॥ तो गदेचा तडाला 
मिळतांच दंतवक्राचें हृदय फुटून गेलें ब मुखांतून रक्त ओकत, केस, हात ब पाय 
अस्ताव्यस्त पसरून तो पृथ्वीवर गतप्राण होऊन पडला ॥ ९ ॥ या वेळीं एक अत्यंत 
सूक्ष्म असें अद्‌भुत तेज त्याच्या दारिरांतून निघाले, ब हे परीक्षित्‌ राजा, पूर्वी शिशु- 
पालाच्या बधप्रसगीं जसें झाळें, तसें आतांहि तें तेज सर्व लोकांसमक्ष श्रीकृष्णाच्या 
स्वरूपांत जाऊन मिळालें | १० || दुंतवक्तांचा बघ झाल्यावर त्याचा माऊ बिदूरथ 
त्याच्या दुःखांत बुडून गेळा आणि श्रीकृष्णाला मारण्यासाठी ढाळ-तरगर घेऊन 'घापा 
टाकीत रणभूमीवर आला ॥ ११ ॥ तो अता चाळ करून येत आहे, तोंच, हे राजा, 
बस्तऱ्परासारख्या तीक्ष्ण धारेच्या सुद्शेन चक्राने श्रीकृष्णाने त्याचें किरीटकुंडलांनीं युक्त 
असें मस्तक तोडून टाकिले ! । १२ ॥ याप्रमाणें सोम विमानाचा नाश करून शाल्व, 
दंतवक्र व त्याचा भाऊ, तसेच दुसरे जे लोकांना असह्य झालेले दुष्ट पुरुष त्यांचा 
श्रीकृष्णाने बघ केळा असतां देव, मनुष्ये ब इतरहि सवे त्याची स्तुति करूं लागले 
॥। १३ | तसेंच त्रच्षपे, सिद्ध, गंधवं, विद्याधर, नागश्रेष्ठ, अप्सरा, पितृगण, वक्ष, किनर. 


स्केंथ १०--अध्याय ७८ २९९ 
चारण हे श्रीकुष्णाचा पराकम गाऊन त्यावर फुलांचा बर्षांब करूं लागले. त्यांचा तो 
स्तुतिथ्ोप वाळला असर्ना थादववीरांनीं वेशिळा असा तो श्रीकृष्ण दुंगारिलेल्या द्वारका- 
नगरींत प्रविष्ट झाला || १४ || १५ || याप्रमाणें योगेश्वर भगवान. श्रीकृष्ण विश्वाचा 
नियंता व नित्य जपशाळी असतांहि अज्ञानी लोकांना तो पराजित झाला असें बाटतें 
॥ १६ ॥ असो. वानंतर काहीं काळानें कोरवांचा ब पांडवांचा युद्धप्रसंग उद्भवला 
तेव्टां आपण कोणत्याच पक्षाला मिळणे योग्य नाही असें ठरवून बळराम तीर्थयात्रा 
करण्याच्या निमिताने तेथून वूर निघून गेला || १७ ॥ प्रथम तो प्रमास तीथोस गेला 
आणि तेथें देव, क्दषि, पितर घ मानव यांचें त्यानें तर्पण केलें. नंतर बरोबर असलेल्या 
ब्रक्मवृंदांच्या परिबारासह्‌ त्यानें सरस्वतीच्या उगमाकडच्या मागाने पुढें प्रयाण केलें | १८॥ 
त्यानं प्रथूदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदरान, विशाळ ब्रह्म व चक्र इत्यादि तीर्थ केलीं ब 
सरस्वतीचे पूथंतीर, तसेंच वसुना ब गंगा यांच्या कांठांबर जीं तीर्थे होतीं त्यांचेंहि दरान 
घेतलें, हे परीक्षित्‌ राजा, हीं तीर्थे केल्यावर ज्या ठिकाणीं नेमिषारण्यांत शौनकादि करणींनीं 
सत्र चालविले होतं तेथें तो जाऊन पोंचळा ॥ १९ ॥ २० || तेथें दीर्घावधीच्या सत्रांत 
गुंतलेल्या त्या त्रव्यींना जेव्हां बळणम आल्याचे ससजलें, तेव्हां त्यांनीं विधिपुरस्सर उभें 
राहून त्याछा नमस्कार केळा आणि अभिनंदनपूवक त्याची पूजाहि केटी ॥ २१ ॥ त्याचो 
ब त्याच्या समागर्मे असलेल्या ब्राह्मणांची पूजा झाल्यावर, बळयाम हा त्रदपींनी दिलेल्या 
आसनावर बसळा असतां व्यासमह्षींचा ज्िप्य रोमहषेण हा तेथें बसलेला त्याच्या दृष्टीस 
पडळा ॥ २२ ॥ बळयाम तेथें गेळा त्या वेळीं रोमहषंण उठून उभा, राहिला नाहीं ब 
त्यानें नग्न होऊन बळशमाला नमस्कारहि केला नाहीं, इतकेंच नव्हे तर स्वत; सूत% 
जातीचा असतां तो ब्राह्मणांच्याहून उच्च आसनावर बतला आहे असें पाहून बळरामाठा 
त्याचा राग आला ॥ २३ ॥ तो म्हणाला, * हा प्रतिलोम बिबाहापासून झालेला सूत, 
या ब्राह्मणांपेक्षां, त्याप्रमाणे धमसंरक्षक जे आम्ही त्या आमच्यापेक्षा उच्च अश्या आसना- 
वर काय म्हणून बसळा आहे ? हा गर्विष्ठ बुद्धीचा असल्यामुळें याचा व करणेच योग्य 
होय ! ॥ २४ | हा भगवान्‌ व्यासमुसींचा शिष्य ग्हणविता बे त्यांच्यापासून नाना प्रकास्चे 
इतिहास, पुराणें व बर्गशास्थे यांचें वाने सव पकारे अध्ययन्ठि कलं आहे. ॥ २५ ॥ 
याळा अद्यापि इंद्रियांचे नियमच करता आाळिळे नाटां, नप्नताहि यांच्या अंगीं आलेली 
नाहीं. अथात्‌ हा आपल्याला पंडित म्हणवीत असला तरी तें सारें व्यथ आहे. यानें 

व्य्यन केलेल्या शास्त्रांचा स्वेरबतनी नटाग्रमागे यालाहि कांहीं उपयोग नाहीं ॥२६॥ 
अशा ढोंगी लोकांच्या नाशासाठींच तर मीं हा अवतार घेतला आहे. मळा मुख्यत्वेकरून 
धर्माचें ढोंग करणाऱ्यांचा नाश करावयाचा आहे. कारण ते धर्महीनांपेक्षांहटि फारच मोठे 
पातकी होत ! ? ॥ २७ ।। भगबान्‌ बळरामानें या वेळीं यात्रेकरूचा मार्ग स्वीकारून 
दुष्टांनाहि भारण्याचें काम वस्तुत; बंद ठेविलेलें होतें; पण होणार गोप ती चुकत नाहीं, 
या न्यायाने या प्रसंगीं असें भाषण केल्याबर त्या प्रमूनें आपल्या हातांतील दर्मानें रोम. 

* ब्राह्मण स्त्रीला क्षत्रिय पतीपासून झालेल्या संततीला सूत म्हणतात. 





३०० सुलभ श्रीमद्भागवत 





हर्पणा'चा प्राण घेतला ! | २८ ॥ तो प्रकार पाहतांच सगळे त्रद्प्रि ' हाय हाय, ! काय हा 
अनिष्ट प्रसंग ! ? असें म्हणून दुस्तर करू लागे आणि खिन्न अंतःकरणाने बळरामाला 
म्हणाले, “ हे प्रमो, तुझ्या हातून हें अधमाचें कृत्य घडलें आहे ॥ २९ ॥ हे यदुनंदना 
बळशमा, या रोमह्षणाला आम्हीच हें ज्र्मासन दिलें होतें ब आमचें हे सत्र समाप्त 
होईपर्यत त्याच्या शरीरास केश होऊं नयेत ब त्याला मृत्युहि येऊं नये अशी व्यबस्थाहि 
केली होती | १३० ॥ असें असतां ज्या अथी तूं या गोष्टी समजून न घेतांच या 
ब्राह्मणाचा बघ केलास, त्या अर्था योगेश्वर अशा तुझ्यावर वेदाचेंहि नियंत्रण नाहीं असें 
तुला बाटतें काय ! || २१ ॥ हे लोकांना पवित्र करणाऱ्या बळरामा, आतां या ब्रह्म- 
हत्येचे जर तूं कोणी न सांगतां आपणच प्रायश्चित करशील, तर त्यामुळें लोकांना सन्मार्ग 
लागणारा आहे. ॥ ३२ ॥ 


ब्राह्मणांचे भाषण ऐकून बळरामानें उत्तर केळे, “ त्रव्त्रि हो, लोकांना सन्मार्ग 
-दाविण्याच्या इच्छेने मीं या अह्महत्येचें प्रायश्चित्त करीन. तरी या प्रायश्चित्तासाठीं पहिल्या 
प्रतींचा जो कांहीं उपाय असेल तोच केला पाहिजे || २३ ॥ या रोमहर्षणाला दीर्ध आयुष्य, 
बल, इंद्रियांची स्थिरता इत्यादि जें कांहीं तुमच्या इच्छेप्रमाणे पाहिजे असेल तें सांगा, तें 
मीं आपल्या योगशाक्तीनें देण्यास सिद्ध आहे. ? ॥ २३४ । 


हें ऐकून त्रद्रषरि म्हणाले, ' हे बळरामा, तुझ्या या दर्मासत्राचा पराक्रम, याचा 
मृत्यु ब आम्हीं याला दिलेलें बःचन, हीं सर्ब जेणेकरून ख्त्य होतील असें कांहीं तरी तूं 
आतां कर !? ॥ ३५ | 

बळराम म्हणाला, * क्रदरपि हो, पुरुष आपण स्वत:च पुत्ररूपानें जन्मास येतो 
असें श्रृतिबचन * आहे. यास्तव याचा पुत्र दीर्थासुपी, स्थिर इंद्रियशाक्तीचा व बलबान्‌ 
होऊन तोच तुम्हांला पुराणकथा सांगणारा होईल* ॥ ३६ ॥) हे श्रेष्ठ मुनि हो, या- 
-दिबाय मी आतां तुमचं दुसरें इष्ट कार्य काय करूं तें सांगा. तुम्ही सुज्ञ आहांत. तरी 
माझ्या हातून न जाणतां घडलेल्या पापाची निष्कृति कशी होईल हें बिचार करून 
सांगा !  ॥ ३१७॥ 


क्रव्यींनीं उचर दिलें, 'बळरामा, इल्बळ दानबा'चा बल्वल नांवाचा दानवपुत्र असून 
तो महाभयंकर आहे. प्रत्येक पर्वणीच्या दिवशीं येथे येऊन तो आमच्या सत्राला विध्न उत्पन्न 
करितो || ३८ | हे यादवश्रेष्ठा, तूं त्याचा जर बघ करशील, तर ती आमची मोठीच सेवा 
होईल, कारण तो आमच्या य्रभूमीबर पू , रक्त, बिष्ठा, मूत्र, मद्य, मांस इत्यादि टाकून घाण 





% ' आत्मा वै पुत्र नामासि स जीब शरद: शतम्‌ हें श्रृतिवचन, 

*्बळरामाच्या म्हणण्याचा आराय असा कीं, रोमहर्षय आतां मृत झाला आहे; 
तो तसाच असू द्या. श्रृतिवचनाप्रमाणें त्याच्या पुत्रालाच आपण त्याच्या ठिकाणीं समजू ब 
रोमहषणाला जें द्राबया'चें तें त्याच्या मुलाला देऊं म्हणजे झालें, 


स्कंध १०---अध्याय ७८ ३०१ 











करीत असतो ॥ ३९ ॥ त्याचा प्रथम तूं बघ कर आणि स्वस्थ अंत;करणानें सर्व मरत- 
खंडाला प्रदक्षिणा करून बारा महिने कृच्छूचांद्रायणब्रत करीत तीर्थात खान कर, म्हणजे 
तुझी या पातकापासून शुद्धि होईल ! ' | ४० ॥ 





अठूब्याहत्तरावा भध्याय समाप्त 


अध्याय ७९ वा 





झुकाचार्थ म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, याप्रमाणें त्या क्रद्पींनी बळरामाळा 
सांगितल्यावर जेव्हां पर्वणीचा दिवस आला, तेव्हां मोठा प्रचंड वारा सुटला ब धुळीचा 
वर्षाब होऊं लागून जिकडे तिकडे घाण सुटली ॥ १ | इतक्यांत बस्बलानें सोडिलेल्या 
अपवित्र वस्तूंचा वर्षांव यज्तभूमीवर होळं लागला आणि थोड्या वेळानें स्वत: बल्वळ देखील 
हातांत घूळ घेऊन तेथें उपस्थित झाला || २ || त्याचें गारीर प्रचंड असून बण काजळाच्या 
अस्ताव्यस्त राशीप्रमाणें काळा होता. त्याच्या मस्तवावरीळ केश ब दाढीमिज्या तापलेल्या 
तांब्याप्रमाणें लाळ असून, त्यांच्या दाढा, भुंबया व तोंड हीं भयंकर दिसत होतीं. ॥ ३ ॥ 
त्याला पाहतांच शत्रुसेन्याचा नारा करण्याच्या कामीं कुशळ अशा मुसळाचें ब देत्यांचा बघ 
करणार्‍या नांगरा'चें बळरामानें स्मरण केलें व तीं दोन्ही तत्काळ त्याच्या पुढें येऊन उभां 
राहिली || ४ || मग आकाशांत संचार करणाऱ्या त्या बल्बळाळा समर्थ बळगणमानें 
नांगराच्या टोंकानें खालीं ओढिलें ब त्या बह्मयातकी असुराच्या मस्तकावर सुखळाचा प्रहार 
केला || ५ ॥ त्या प्रहारामुळें बल्बलाचें मस्तक फुटून गेलें व तो रक ओकत भूमीवर 
पडला ! त्याचें सर्व अंग रक्तानें माखून ठाळ झाळें ब मोठ्याने आक्रोश करीत, बन्जानें 
ताडिळे्या पवताप्रमाणें तो खालीं पडडा ॥६॥ हे पाहून कव्णींना आनंद झाला. त्यांनीं 
बळरामाऱची स्तुति करून त्याळा परिणामक्रारक असे सुभ आशीर्बांद दिळे आजि देवांनी 
पूर्वी जला इंद्रावर अभिषेक केटा होता, तसा त्या भागपश्याळी अरणींनी बळगमावर केला 
॥ ७ ॥ त्यांनीं त्याळा वैजयंती नांवाची माळ अपण कटा, त्या माळेतीळ कमळ अत्यंत 
शोभिवंत असून कधींहि कोमेजत नसत. त्याचन्रमाणे त्यांनां “याला तेजस्वी बद्ध व 
अलंकारदि दिले || ८ || मग त्यांचा निरोप धेऊन तमागमं असलेल्या ब्राह्मणांसह बळराम 
विश्वामित्री नदीवर आला. तेथें सर्वानी खाने केडीं व पुढें ते सर्वजण सरयू नदी जेथून 
उगम पावते त्या सरोबरापाशीं गेळे || ९ ॥| तेथून सरयू नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेनें 
बळराम प्रयागक्षेत्राला गेला आणि तेवें खान करून ब देवादिकांचे तर्पण करून तो पुल्ह 
कदयांच्या आश्रमात गेळा ॥ १० || मग गोमती, गंडकी ब बिपाळ्या या नद्यांत आणि 
त्याचप्रमाणें शोण नदींत खान करून तो गयेस गेला. तेथें गंगा ब ससुद्र यांच्या संगमाबर 
त्यानें पितरांचे पूजन केलें | ११ ॥ तेथून तो महेंद्र पर्वतावर गेला. त्या ठिकाणीं त्याने 
परशुरामाचे दर्शन घेऊन त्याला बंदन केलें, त्यानंतर सप्त गोदावरी, वेगा ब पंपा हीं तीर्थ 
करून तो भीमरथीस गेला || १२ ॥ तेथें कार्तिकस्वामीचे ददन घेऊन बळराम 
श्रीशकराचें स्थान जें श्रीशोळ पर्वत तेथें गेळा. नंतर द्रविड देशी जाऊन त्या समर्थ 
1'ढशमाने महापवित्र अश्या वेंकटगिरीचें दर्रान घेतलें ॥ १३ ॥ तेथून तो पुढें कामकोष्णी 
तीथ, कगंची नगरी व कावेशे नांबा'ची श्रेष्ठ नदी यांचे दीन घेऊन श्रीरंगपूर येथें गेंडा, तें 


स्कंध १०-- .अध्याय ७९ ३०३ 





क्षेत्र अत्यंत पवित्र असून तेथें श्रीहरीचें नित्य बास्तव्य असतें || १४ ॥ नंतर श्रीहरीचे 
पवित्र स्थान असा जो क्रद्षमाद्रि नामक पर्वत तेथें गळा ब दक्षिण मथुरेचें दशन घेऊन 
समुद्राजबळील सेतुरामेश्वरास गेला. हे क्षेत्र महापातकांचाहि नागा करणारे आहे || १५ ॥ 
तेथें बळरामानें दहा सहस्थ गाई ब्राह्मणांस दिल्या, तेथून तो कृतमाळा ब ताम्नपर्णी या 
नद्यांबरील क्षेत्रे ब प्रलयनामक कुल पर्वत यांच्या दरशानास गेला ॥ १६ ।। तेथें बसुन तप 
करणाऱ्या अगस्त्य सुनींचे दरोन घेऊन बळरामानें त्यांना बदन केलें. अगस्त्य सुनींनीं त्याळा 
आशीर्वाद दिले त्यांचा स्वीकार करून व त्यांचा निरोप घेऊन तो पुढें दक्षिण समुद्राशी 
गेला. तेथें कन्या नांबाची दुगादेवी आहे तिचें त्यानें दशन घेतलें ॥ १७ |! तो तेथून 
फाल्गुन किंवा अनंतनामक क्षेत्रास गळा ब नंतर पज्ञाप्सरस नांवाचें तीथ आहे तेथें 
जाऊन त्यानें स्थान करून दहा सहस गाई दान केल्या. या क्षेत्रांत श्रीहरीचे नित्य 
बास्तव्य असतें || १८ | त्यानंतर भगवान्‌ बळराम केरल देशास गेला व तेथून त्रिगतं 
देशांस जाऊन पुढें जेथें शंकराचा बास नित्य असतो अज्ञा गोकणनामक क्षेत्राचे दर्शन 
घेण्यासाठीं तेथें गला ॥ १९ ॥| यानंतर बळराम दवेपायनी आर्यादेवीचे दराने करून 
शूर्पारक येथें गेला. तेथें तापी, पयोष्णी ब निवि्या या नद्यांचे खान करून तो दंडकारण्यांत 
गेला || २० || तेथून नर्मदेच्या प्रांतांत शिरून तो माहिष्मती नगरीस गळा ब मनुतीर्थात 
स्थान करून पुन: प्रभास येथें आला || २१ ॥ तेथें आल्यावर पांडब व कौरब यांच्या 
युद्धाची कहाणी त्याठा ब्राह्मणांनी सांगितली. तेव्हां त्या युद्धांत सर्वे राजांचा नाश झाला हें 
ऐकून भूमीचा भार ह्रण झाला असेंच त्याला बाटले | २२॥ हा वृत्तान्त ऐकून तो 
कुरुक्षेत्रावर भीम व दुर्याधन यांचें गदायुद्ध चाललें होतें तेथें गळा. बळरामाच्या मनांतून 
तें युद्ध टाळतां आल्यास पाहावें असें होतें | २२ ॥ पण त्याला आलेला पाहतांच 
युधिष्ठिर, नकुल, तहदेब, कृष्ण ब अजुन दे सर्व नमस्कार करून स्वस्थ बसले, बळशम 
काय सांगण्यासाठी तेयें आला असावा याविषयीं त्यांना संशय उत्पन्न झाळा ॥ २४ || 
वळराम तेथें गेला तों भीम व दुर्योधन हे दोघे हातांत गदा घेऊन मोठ्या रागाने 
एकमेकांवर विजय मिळविण्याच्या इंपेनें रणमूमीवर निरनिराळ्या चमत्कारिक रीतींनीं फेर 
वेत होते. त्यांना याहून बळराम म्हणाला ॥ २५ ॥ * हे भीमा, हे दुर्योधना, ठुम्ही 
दोवेहि पराक्रमी असून सारख्याच सामर्थ्याचे आहां; पण त्यांत, भीमा, तूं राक्‍तीनें वरचढ 
आहेस आणि दुर्यावना, तुर्शी रिक्षण अधि चांगलें झालें आहे असें मला वाटतें | २६॥ 
अद्या रीतीनें तुम्हां दोवांचेंहि सामश्ये समसमान असल्यामळे असक एकाचा जय होईल ब 
दुसऱ्याचा पराजय होईल असें कांहीं दिसत नाहीं. वासव हें निर्थक होणारें दंदरसुद्ध 
थांबवाल तर बरें होईल ! ? | २७ ॥ धुकाचा्य म्हणतात, दे राजा, वळरामाचें बोलणें 
काहीं वावगे नव्हतें; परंतु भीम व दुर्योधन यांनीं तें सामिल राही. त्यांचें वेर फा दिवसांचे 
होतें. ते एकमेक्रांना मागे दुरुत्तरें बोळलेले होतें ब एकमेकांची आगळीकी त्यांनी केळेटी 
होती, त्या मागीळ सर्व गोटी ते या वेळीं आठवू लागले | २८ | तेव्हां प्रारूधा तुसार काय 
व्हावयाचे तें होणारच असें म्हणून वळराम तेथून दारकेस निघून गेळा, त्याला पाहतांच 


३ग्ड सुलभ श्रीमद्धागवत 








“८५८५८५५ 


उग्रसेंनादि ज्ञातिबांधबांना फार आनंद झाला व सर्बजण त्याच्या जबळ आले ॥ २९ ॥ 
तेथून बळराम पुनः नेमिषारण्यांत गेला. तेथें सर्व त्रद्षींनीं आनंदानें त्याची पूजा केली. तो 
या वेळीं तीर्थदशनाने शांत्चितत झाला असून सर्वे प्रकारच्या कलहांपासून निवृत्त झाला 
होता. यास्तब त्याला प्रत्यक्ष यज्ञाची मूर्ते समजून क्रर्पींनीं त्याची अनेक प्रकारें पूजा 
केली | ३० || तेव्हां मगवान्‌ बळरामानें त्या क्षींना अत्यंत पविचे अशा ज्ञानाचा 
उपदेश केला, त्यामुळें त्यांना हें विश्व आत्मस्वरूपांत दिसून, आत्मा सर्वबिश्वव्यापी आहे. 
असें समजून आलें ॥ ३१ || मग आपल्या पत्नीसह त्यानें अबभथ खान केलें आणि 
सुंदर बस्तर परिधान करून उत्म अलंकारहि धारण केले. नंतर ज्ञातिबांधव व इष्टमित्र यांनीं 
वेष्टिलेला तो, 'चंद्र जसा आपल्या प्रभेच्या योगानें शोभतो तसा शोभू लागळा ॥ ३१२ ॥ 
हे राजा, याप्रमाणें त्या बळाढ्य बळरामाचे असे किती तरी पराक्रम आहेत. तो शेषाचा 
अबतार असून त्याचें सर्वतोयारि ज्ञान होणं कोणालाहि शक्‍य नाहीं. त्यानें केवळ मायेने है 
मनुष्यस्वरूप धारण केलें होतें | ३२ ॥ अद्भुत पराक्रम करणाऱ्या ब अपार सामर्थ्याच्या 
बळरामाचे हे पराक्रम जो कोणी प्रत्यही सकाळ-संच्याकाळ पठण करील तो श्रीबिष्णूला 
प्रिय होईल ॥ ३४ || 


एकुणणेशींवा अध्याय समात्त 


अध्याय ८० वा 





परीक्षित्‌ राजा म्हणतो, ' हे सुने, अपार शक्तीच्या महात्म्या श्रीकृष्णाचे 
आणखीहि जे कांहीं पराकम आहेत तेहि ऐकण्याची माझी इच्छा आहे ॥ १ ॥ हे सुने, 
श्रीकृष्णाच्या सुंदर कथा एकदां ऐकल्या म्हणजे त्यांचें तत्व जाणणारा कोणता पुरुष विषय- 


भोग;च्या आशेनें दु:खित होऊन त्या कथांपासून परावृत्त होईल बरें? ॥ २ ॥ वाणीने 


त्याच्या गुणांचें बणन केलें तरच ती खरी बाणी; हात त्याची सेवा करतील तरच ते हात; 
स्थावर जंगम अशा सवे वस्तूंत अंतर्यामी स्वरूपाने अतणाऱ्या त्या भगबंता'चें मन जर नित्य 
स्मरण करील तरच तं मन ब त्याच्या पुण्यकारक कथा जर कान ऐकतील तरच ते कान 
होत ॥ ३ ।| सर्व चराचर वस्तु हें त्या भगवंता'चें स्रूप होय, असें समजून जें मस्तक 
त्याच्या पुढें बांकेल तेंच खरें मस्तक ब असें स्वरूप जो पाहीळ तीच खरी दृष्टि होय. 
तसेंच श्रीविष्णूच्या ब त्याच्या भक्तांच्या पायांचें तीथे जें नित्य आपल्यावर धारण करील 
तेंच करीर या नांवाला खरें पात्र समजावें! ? | ४ ॥ 

सूत शोनकादि क्र्पींना सांगतात हे त्रद्षि हो, याप्रमाणें परीक्षित्‌ राजानें व्यासपुत्र 
झुकाचायाना प्रश्न केळा असतां, घुकाचायाचें हृदय भगबान्‌ श्रीकृष्णाच्या ठिकाणीं गढून 
जाऊन ते त्याला उत्तर देऊं लागले ॥ ५॥ 

शुकात्तार्य म्हणाले, हे राजा, कोणी एक अह्मवेत्ता बाह्मण & श्रीकृष्णाचा मित्र 
होता. तो इंद्रियें ब त्यांचे विषय यांच्याविषयी अगदीं विरक्त असून त्याचें अंतःकरण 
नित्य प्रसन्न होतें ब इंद्रिये त्याच्या अगदीं कह्यांत असत ॥ ६ ॥ त्याला सहजगत्या जे 
कांहीं प्राप्त होड, त्यावर तो आपल्या ग्रहस्थाश्रमाला अनुसरून निर्वाह करी. त्या'चीं बस 
अगदीं मलिन असून तो नित्य भकेनं पीडिळेला असे. त्याम्ची स्त्री सद्धा त्याच्याप्रमाणेंच 
मलन वस्त्रे नेसळेली असून नित्य क्षुवेने व्याकुळ असे. अशा प्रकारें दारिद्र्थानें पीडिळेली 
ती पतित्रता साध्वी, जिचें मुख म्टान झालें आहे व जिचे शरीर थरथर कांपत आहे अशी, 
एके दिवशीं पतीजबळ येऊन त्याच्याशीं बोलूं लागली || ७]॥॥८॥ ती म्हणाली, “ महाराज, 
आपला मित्र ब प्रत्यक्ष लक्ष्मीपति असा जो भगवान्‌ यादवग्रेष्ठ श्रीकृष्ण, तो ब्राह्मणांविषरयी 
अत्यंत दयाळ ब शरणागताचें रक्षण करणारा आहे ॥ ९ ॥ तसेंच महाराज, तो श्रीकृष्ण 
साघूंचाही मोठा आश्रय आहे, तरी आपण त्याच्याकडे जा 1 आपण कुटुंबवत्सल असून 
कशंत आहां असें समजल्यावर तो आपल्याला बरेंच द्रव्य देईल || १० ॥ भोज, वृष्णि व 
अंधक या लोकांचा अधिपति असा तो श्रीकृष्ण सांप्रत द्वारकेंत राहात न ता वत रहात आह. याच त्याच्या 


या बह्मणाचें नांब श्रीदामा किंबा सुदामा असें होतें. 


यद्कमलांचें स्मरण करणारास तो आत्मस्वरूपहि देतो. मग तो जगद्गुरु आपलें भजन 
सु. भा. भाग ४--२० 


अ: 


३०६ सुलभ श्रीमद्भागवत 


९.२-०८-८०८८-८८-८-८४-४-८४-८-८८-८टपपटशशशशशशशशशशशशर शशश शे ९000000000 -/४८/५/५/४५- 


करणारास अर्थ आणि काम देईल यांत नवल काय ? ते तर मोठेसे इ असतात असें नाहीं 
( कारण अंतीं ते कष्परद होतात ) '॥ ११ ॥ याप्रमाणें पत्नीनें अनेक प्रकारें गोड 
शब्दांनी त्याची विनवणी केली असतां, ' श्रीकृष्णाकडे गेल्यानें दुसरा कांहीं लाभ न झाला 
तरी त्या उत्तमछोकाचें दर्शन होईल हा कांहीं सामान्य लाभ नव्हे, असा विचार मनांत 
आणून त्यानें जाबया'चें ठरविलें आणि तो स्त्रीला म्हणाला, ' हे पाहा, त्या श्रीकृष्णाला 
भेट म्हणून नेण्यासारखे घरांत कांहीं असेळ तर दे!/॥ १२॥ १३॥ हे ऐकून त्या 
साध्वीनें दुसर्‍या ब्राह्मणांच्या घरीं जाऊन चार मुठी पोहे मागून आणिळे आणि ते एका 
कडक्याच्या धांदोटींत बांधून श्रीकृष्णाला मेट म्हणून देण्यास पतीच्या स्वाधीन केले 
॥ १४ ॥ मग ते पोहे घेऊन तो अत्यंत सच्छील ब्राह्मण द्वारकेत गेळा. वाटेंत जातांना 
श्रीकृष्णांचे द्दीन आपल्याला कसें कायर घडेळ याचा तो सारखा विचार करीत होता 
॥ १५ ॥ द्वारकेस पोंचल्यावर नगररक्षक सैन्याची तीन ठाणीं ब त्यानंतर तीन ऱ्चौक 
ओलांडून गेल्यानंतर तो ब्राह्मण श्रीकृष्णाचे परमभक्त अते जे अंधक ब दृष्णि यांचे 
बाडे जेथें होते तेथें गेळा, त्या वाड्यांत बाटेळ त्याला जाणें राक्‍्य नव्हतें ॥ १६ | 
तेथें श्रीकृष्णाच्या सोळा हजार स्त्रियांच्या घरांपेक्ी एका सुंद्रशा घरांत तो ब्राह्मण 
शिरला ब तेथें गेल्यावर त्याला जणू ब्रह्मानंद झाल्यासारखा.वाटला || १७ ॥ ब्राह्मण 
येत आहे असें दुरून दृष्टीत पडतांच, श्रीकृष्ण आपल्या प्रियपत्नीच्या पळंगाबर बसलानहोता 
तेथून तत्काल उठला आणि त्याच्याजबळ जाऊन त्यानें त्याला दोन्ही हातांनी घट्ट मिठी 
मारिळी ! 1 १८ ॥ आपला प्रिय मित्र असा तो ब्राह्मण भेटल्यामुळें त्याच्या प्रेमालिंगनानें 
श्रीकृष्णाला अतिदाय सुख बाटले आणि त्याच्या नेत्रांतून घळधळ आनंदाचे अश्रु बाहू 
लागळे | १९ ॥ मग कृष्णाने आपल्या त्या प्रिय मित्राला पळेंगाबर बसविळें आणि त्याची 
स्वतः पूजा करून त्यांचे पाय धुते व तें पाणी, दे परीक्षित्‌ राजा, सर्व लोकांना पवित्र 
करणाऱ्या त्या भगवंताने आपल्या मस्तकावर प्रेक्षिळें. एवढें झाल्यावर त्यानं त्या ब्राह्मणाच्या 
अंगाला उत्तम वासाची अदी चंदन, अगुरु ब केशर यांची उटी लाविळडी ॥ २०॥२१॥ 
सुगंधी घूप ब दिवे यांनीं त्या मित्राची पूजा करून त्याला विडा ब गाय दिली आणि 'मित्रा, 
आलास, फार चांगलें झालें ' असे म्हटलें २२ ॥ त्या ब्राह्मणाच्या अंगावर फाटकीं वस्त्र 
होतीं, त्याचें अंग मठिन होतें ब तो अगदीं करा झाला असून त्याच्या शरिराबर सववत्र सुर- 
कुत्या पडल्या होत्या; तथापि श्रीकृष्णाच्या त्या पट्टराणीनें त्याला चबरीनें वारा घाळून त्याची 
झुश्र्षा केली || २२ || निर्मळ कीर्तीच्या श्रीकृष्णाने अशा प्रकारें त्या निष्कांचन ब्राह्मणाचा 
सत्कार मोठ्या संतोषानें केळेळा पाहून त्या अंत:पुरांतील स्त्रियांना मोठें आश्चर्य बाटले 
॥ २४ ॥ त्या म्हणू लागल्या, * ह्या निष्कांचन मिक्षुक ब्राह्मणाने असें काय पुण्य केलें 
होतें कळत नाहीं. हा निस्तेज, लोकांमध्यें निंदास्पद झालेला ब हीन वृत्तीचा असतांहि 
त्रेळोक्याचा गुरु अशा लक्ष्मीपतीनें याचा सन्मान केला आणि पलंगावर बसलेल्या प्रत्यक्ष 
ल््ष्मीला सोडून, बडीळ भावाला जशी मिठी मारावी तशी त्यानें या आह्षणाला मिठी 
मारिली !? ॥ २५ ॥ २६ ॥ असो. अशा प्रकारें योग्य सत्कार केल्यानंतर श्रीकृष्णाने 








स्कंध १०--अध्याय ८० २१०७ 
त्या बाह्मणाचे दोन्ही हात आपल्या हातांत घरळे आणि पूर्वी गुरुगृही असतांना त्या 
वेळच्या परस्परांमधील प्रेमाच्या गोष्टी आठवून तो त्याच्याशीं बोळूं लागला ॥ २७॥ 

श्रीकृष्ण म्हणाला, “ काय रे मित्रा, गुरूला दक्षिणा दिल्याबर ब तेथून ब्रह्मचर्या- 
श्रमाची समाति करून घरीं गेल्यावर त्वां अनुरूप अशा स्त्रीशीं विवाह केलास कीं नाहीं ! तूं 
धर्म जाणणारा असल्यामुळें योग्य तें सर्ब केलें अतश्ीलच ।॥ २८ ॥ तूं ज्ञानी असल्यामुळें 
बहुधा धरादारामध्ये तुजं मन निरिच्छ बुद्दीनेंच असतें; द्रव्यावर तुजे फारसें प्रेम नाहीं असें 
-मला कळलें आहे ॥॥ २९ || 

तुझ्यासारखे ज्ञानी पुरुष कर्मे करीत असले तरी बासनांनीं त्याचें मन व्यापिलेळें 
नसतें. मायेनें निर्माण केलेल्या सर्ब वासना सोडून ते केवळ लोककल्याणासाठींच तीं कर्मे 
करीत असतात. याविप्रयीं माझेच उदाहरण आहे ॥ ३० || असो. मित्रा, आपण गुरु- 
ग्रहीं राहात होतों, तेव्हांची तुला आठवण आहे काय ? त्या गुरूपासून ज्ञान प्राप्त करून 
खेळन ज्ञाते पुरुय संताररूप अंघःकाराच्या पलीकडे गेळे आहेत ॥ ३१ ॥ मित्रा, या 
"कांत तीन प्रकारचे गुरु असतात. ज्याच्यापासून जन्म प्राप्त होतो तो पिता हा पहिला 
गुरू होय. त्यानंतर उपनयनद्वारा कर्माचा अधिकार प्राप्त करून देणारा वेदा व्यापक आचार्य 
हा दुसरा युरु होय आणि चारी आश्रमांतील पुरुषांना अध्यात्मज्ञान देणारा माझ्या- 
'सारवा जो गुरु तो तिसरा होव || ३२ ॥ मित्रा, मला गुरु करून माझ्या उपदेशाने जे हा 
संसारसमुद्र तत्काल तरून जातात, तेच पुरुष चारी वर्ण ब चारी आश्रम यांत खरा पुरु- 
घा्थ जाणणारे समज्ञावे || ३३ || म्हणून सर्द प्राण्यांचा अंतर्यामी असा मी, गुरूची झुश्रूषा 
केल्यानें जसा संतुष्ट होतों, तसा ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ब संन्यास या आश्रमांतील 
कमानी संतुष्ट होत नाहीं ॥ ३४ || मित्रा, आपण त्या गुरुग्हीं असल्या बेळची एक गोष्ट 
तुला आठवते काय ? एकदां आपल्याला गुरुपत्नीनें जळण आणण्यासाठी पाठविलें 
॥ ३५ ॥ तेव्हां आपण एका मोठ्या रानांत शिरळों असतां, भलत्याच वेळीं मोठा वारा 
सुटून सपास्यानें पाऊस पडू लागला ॥। ३६ ॥ इतक्यांत सूर्य मावळडा, काळोखानें 
सार्‍या दिशा व्याप्त झाल्या, सारा प्रदेश पाण्यानें भख्न गटा च उंच सखळ कांहींच कळे- 
नासें झाळें || ३७ || आणि गोठा वावटळ व पाऊस यांचा सारखा मारा आपल्याला सहन 
करवा लागला, पाण्याच्या पुण. वाट घुकटी च मग आपण एकमेकांचे हात धरून 
कष्टानें त्या रानांत डोकींवर सपणाच्या भोळ्या कन हिंडत राहिलों || ३८ ॥ हा प्रकार 
घडून आल्यानंतर दुसरे दिवशीं सूर्य उगवऱ्यावर आपले आचार्य गुरु सांदीपनी आपल्या 
शोधार्थ निधाळे आणि आपण दोवे शिष्य तसल्या कमव स्थितींत असलेले त्यांच्या 
इष्टीस पडलो || ३९ ॥ तेव्हां ते आपल्याला म्हणाळे, ' बाळांनो, तुम्हांला आमच्यासाठी 
फारच कष्ट पडले. प्राण्यांना आपला जीव अत्यंत प्रिय असतो; पग त्याचाहि अनादर 
करून तुम्हीं माझ्यावर निष्टा ठेबिळी ॥ ४० || उत्तम शिष्यानें बरोबर गुरूच्या उर्‍काराची 
फेड कराबया'ची म्हणजे शुद्ध अंत:करणाने सगळ्या पुरुपार्थाचें मूळ असें जे आपलें शरीर; 
तें त्या गुरूला अर्पण करावयाचें ॥ ४१॥ हे बाळांनो, तुम्हीं आतां उत्तम द्विज झालां 











४५-४०. 7 


३्न्ट सुलभ श्रीमद्वागवत 
17/01ा ्य्यानेण्य  ्््नेने 
मी तुमच्यावर संतुष्ट झालों आहें. तुमचे सर्ब मनोरथ पूर्ण होतील, तुमचें वेदाचें अध्ययन । 
नित्य उज्बलित राहील आणि इहपरलोकीं तुमच्या तें उपयोगीं पडेल !' | ४२ ॥ याप्रमार्णे 
आपण गुरुग्रहीं राहात असतां आणखीहि कित्येक गोष्टी घडून आल्या. गुरूच्या कृपेनेच 
मनुष्याचे मनोरथ पूर्ण होऊन तो शांति मिळविण्यास पात्र होतो. ॥ ४६ ॥ 

श्रीकृष्णाच्या भाषणानंतर सुदाम म्हणाला, ' हे देवाधिदेवा जगन्नायका, संत्यकाम 
अशा तुझ्यासह आम्ही गुरुग्रहीं राहिल्यामुळे आमच्या हातून करावयाचे राहिळें असें काय 
बरें आहे ! ॥ ४४ ॥ ( आमच्या हातून सर्ब पूर्ण झाल्यासारखे झालें ही गोष्ट खरी; पण)- 
हे श्रीकृष्णा, ज्या तुझे शरीर म्हणजे वेदस्बरूपी अह्म असून कल्याणाचे माहेधर आहे, त्या 
तुळा गुरुगरहीं राहावें लागणें ही मोठी बिटंबनाच नव्हे काय £ _ ॥ ४५ ॥ 


छशीवा अभ्याय समाप्त 


-::->२>>---- 


अध्याय ८१ वबा 





झुकाचार्य म्हणतात, दे राजा, त्या सच्छील आक्मणानें श्रीकृष्णाशीं अशा गोष्टी 
केल्यानंतर सर्ब प्राणिमात्राच्या मनांतीळ अभिप्राय जाणणारा, सजञनांचा आश्रयदाता ब 
आह्मणांचा केवारी अश्रा त्या भगवान्‌ श्रीकृष्णाने, प्रिय मित्र अशा त्या आह्मणाकडे 
केबळ प्रेमपूर्ण नेत्रांनी बारकाईनें पाहिलें ब त्याची थट्टा करीत हंसत हंसत त्याला प्रश्न 
'बिचाराबयास आरंभ केटा | १॥२॥ 

भगवान्‌ म्हणाला, ' मित्रा, अरे आपल्या घराहून तूं मळा भेट तरी काय आगिली 
आहेस ? अरे, माझ्या भक्तांनी प्रेमानें मला कण जरी दिला, तरी तो मळा पुष्कळच बाटतो; 
पण भक्तिहीनानें जरी पुष्कळ दिलें तरी त्यानें माझा संतोष होत नाहीं ॥ ३॥ मित्रा, 
पान असो, फूळ असो, फळ असो किंवा नुसतें पाणी असो, तें जो कोणी मळा 
भक्तिपूर्वक अर्पण करतो त्या आत्मसंयमनी भक्ताने भकतिपुरःसर अर्पण केलेला 
तो पदार्थ मीं सेवन करितो. ' ॥४॥ हे राजा, याप्रमाणें कृष्णानें बिचारिळें असतां 
सुदामा आह्मणानें लाजून मान खालीं धातळी. भेटीकरितां बरोबर आणिलेले पसाभर 
पोहे त्याच्याच्यानें त्या श्रीपतीपुढें करवतना || ५ | पण भगबान्‌ श्रीकृष्ण प्राणिमात्राच्या 
अंतःकरणांतीळ भाव प्रत्यक्ष जाणत असल्यामुळें, सुदाम्याचे आपल्याकडे येण्याचे कारण 
त्याला कळलेंच होतें. तो मनांत म्हणाला, ' या सुदाम्यानें आजवर जी माझी भक्ति केली, 
'ती कांहीं वैमबाच्या इच्छेने केळी नाहीं ॥ ६ ॥ आणि आजहि तो माझा मित्र जो येथे 
आला आहे, तोहि आपल्या केवळ पत्नीच्या मनासारखे करावें एवढ्यासाठींच आला आहे. 
यास्तव कोणत्याहि मनुष्याला मिळण्यास कठीण असें वैमब सी याला देणार !? ॥७ 1) 
अत्ता मनांत विचार करून त्याने त्या ब्राह्मणाच्या वस्त्रांतून चिंथोत बांधलेले पोहे, ' हे रे 
काय? * असें म्हणत स्वतःच बाहेर काढिळे, आणि त्याला म्हणाला || ८॥ ' मित्रा, अरे 
ही का तूं मळा भेट आणिली आहेस ? अरे, ही तर मला फारच आवडणारी आहे. मित्रा, 
साऱ्या विश्वाची या पोह्यांनीं खरोखर तृस्ति होणार आहे! ' | ९ ॥ असें म्हणून 
श्रीकृष्णाने त्यांतील एक मूठभर पोहे खाळले आणि दुसरी मूठ घेऊन तो खाऊं लागणार, 
इतक्यांत त्याची एकनिष्ठ पत्नी जी रुक्मिणी तिनें त्या परमात्म्याचा हात धरिला ॥ १० ॥ 
ती म्हणाली, * हे बिश्वात्मन्‌ भगबंता, एवढी पोह्यांची एक मूठ सर्व वैभव भरपूर देण्याला 
पुरेशी आहे. तुळा संतोष होईल एवढें या लोकींचेंच काय पण परलोकींचेंहि वैभब तुझ्या 
भक्ताला एबढ्यानें मिळेल !” || १ १॥ असो. याप्रमाणें त्याच्या भेटीचा श्रीकृष्णानें मोठ्या 
ग्रेमानें स्वीकार केल्यावर तो ह्मण रात्रभर श्रीकृष्णाच्या मंदिरांत राहिला आणि यथेच्छ 
भोजन, पान इत्यादि केल्यानें त्याला आपण जणु स्वर्गसुखच भोगीत आहों असें बाटले 
4) १२ | हे परीक्षित राजा, दुसऱ्या दिवशीं उजाडल्यावर, सर्व बिश्वाचें कल्याण करणाऱ्या 


११० सुलभ श्रीमद्भागवत 





ब आत्मसुखाचा नित्य अनुभब घेणाऱ्या श्रीकृष्णाने त्याला नमस्कार केला आणि तो. 
आपल्या घरीं जाबयास निघाला असतां बाटेपर्यंत त्यास पोंचबाबयास जाऊन आनंदानें 
त्याला निरोप दिला || १२ ॥ ल्या ब्राह्मणाला कृष्णापासून कांहीं द्रव्यप्रासि झाली नाहीं व 
त्याने आपण होऊन कांहीं मगितटेंहि नाहीं. त्यामुळें आतां स्किहस्तानें घरीं जावें लागणार 
म्ह _न त्याला लाज बाटूं लागली खरी; पण महात्म्या श्रीकृष्णानचं दडीन झाल्यामुळें तो अंतर्यामी 
सुख" झाला होता ॥ १४॥ तो मनांत म्हणाला, 'अहो, आह्मणांचा केवारी अद्या त्या श्रीकू- 
ष्णासे ब्राह्मणांविषयीं*ें वात्सल्य आज माझ्या प्रलयक्ष दृष्टीस पडलें, पाहा, मी अत्यंत दरिद्री 
असतांहि लक्ष्मीला उराशीं धरणाऱ्या त्या कृष्णाने मला प्रेमानें आलिंगन दिलें || १५॥ 
कोठें मी दरिद्री ब पापी असा क्षुद्र ब्राह्मण ब कोठें तो प्रत्यक्ष लक्ष्मीचें निवासस्थान असा 
श्रीकृष्ण ! पण मी त्याचा गुरुबंधु एबढ्यावरून त्यानें मला दोन्ही हातांनी मिठी मारली 
॥ १६ ॥ फार काय ? पण आपल्या बडील भावाप्रमाणे मळा समजून त्यानें आपल्या 
पत्नीच्या पळंगाबर मला बसविलें आणि मीं बाटेचा दमून आलेला पाहून त्याच्या त्या 
पट्ट्राणीनें मळा 'चबरीनें बाराहि घातला ! || १७ ॥ मी जणू देव आहें असें समजून त्या 
देवाधिपति श्रीकृष्णाने माझे पाय चेपून ब इतर रीतींनींहि उत्तम प्रकारें शुश्रूपा केली 
आणि माझा सत्कार केला, तो ब्राह्मणाला देवासारखा मानितो ॥ १८ ॥ त्याच्या 
'चरणा'चें पूजन हे पुरुषांना स्वर्ग, मोक्ष किंबहुना पांताळापासून प्रथ्बीपर्येत जें कांहीं वेमब 
ब ज्या कांहीं सिद्धि आहेत त्यांची प्राप्ति होण्याचें मूळ साधन आहे ॥ १९ ॥ आतां 
मला त्यानें थोडेंहि द्रन्य दिळें नाहीं ही गोष्ट खरी; पण त्याचें कारण असें कौ, “ हा 
ब्राह्मण दरिद्री असल्यामुळें, याळा जर द्रव्य मिळालें तर हा मत्त होईल व माझें स्मरण 
करणार नाहीं ?? असें त्या दयाळु अंतःकरणाच्या देवाला वाटलें असलें पाहिजे ॥ २० ॥ 
याप्रमाणें तो ब्राह्मण मनांत विचार करीत असतां आपल्या घराजबळ येऊन पोंचळा. 
त्या वेळीं त्या घराजबळचा प्रदेश सूर्य, अभि ब चंद्र यांप्रमाणे तेजस्वी अशा उत्तम 
विमानांनी भरून गेलेला होता ॥ २१ ॥ त्याच्या सभोंबार चित्रविचित्र कीडावनें ब 
उद्याने असून त्यांत अनेक प्रकारच्या पक्ष्यांचे थवे गायन करीत होते ब त्यांतील सरोबरां- 
तील पाण्यांत सर्वत्र कुमुद, अम्मोजे, कल्हारें, उत्मलें इत्यादि कमळें फुळून गेलीं होतीं. 
॥ २२ ॥ त्या स्थानीं सुंदर अलंकार घातलेले सेवक ब हरिणांप्रमाणें चंचल नेत्रांच्या 
दासी सर्वत्र बाबरत होत्या. तो चमत्कार पाहून ब्राह्मण मनांत म्हणाला, ' हे स्थान 
कोणाचें असावें ! हे माज्ञेंच असेल तर त्याला हें असें स्वरूप कसें आलें? ? ॥ २२ ॥ 
याप्रमाणें मनांत तदीवितर्क करीत तो पाऊळ टाकीत असतां. देवांसारखे तेजस्वी असे 
सेवक ब दासी, गीत ब बां यांचा मोठा घोष करीत सामोरे आले आणि त्या भाग्यशाली 
ब्राह्मणाचें स्वागत करून त्यास त्यांनीं घरीं नेलें ॥ २४ ॥ आपला पति घरीं आला असें 
पाहतांच त्याच्या पत्नीचा आनंद उचंबळून तिची मोठी घांदळ उडाली. मूर्तिमंत लक्ष्मी 
आपल्या कमळाच्या स्थानांतून बाहेर पडांबी तशी ती तत्काळ घरांतून बाहेर आली 
॥ २५ ॥ पतीला पाहतांच तिच्या प्रेमाळा पूर आला, तिचा कंठ गहिंबर्न आला ब. 


स्कंध १०--अध्याय ८१ ३११ 








डोळे आनंदाश्रूनीं भरून गेले. अश्या प्रकारें प्रेमाश्रूनीं जिचे डोळे मिटले आहेत अशा त्या 
साध्बीनें त्याला मनानें नमस्कार करून मनानेंच आलिंगन दिलें | २६ ॥ स्वगीय 
अप्सरांप्रमाणें चमकणाऱ्या व सुबर्णालंकारांनीं मंडित अद्या दासींच्या परिबारांत लकाक- 
णाऱ्या आपल्या स्त्रीला पाहून त्या ब्राह्मणाला विस्मय बाटला ॥ २७ ॥ अशा प्रकारें 
प्रसन अंतःकरण झालेला तो ब्राह्मण पत्नीसह आपल्या मंदिरांत गेला. त्याच्या गंदिराळा 
इंद्राच्या मंदिराप्रमाणें दामर खांब होतें, त्या मंदिरांत दुधाच्या फेसाप्रमाणे स्वच्छ अश्या 
शय्या पसरल्या असून सोन्याची टोपणें घातलेले हस्तिदंती पलंग मांडिळे होते ब त्यांतील 
'ववऱ्या ब पंखे यांना सोन्याच्या मुठी होत्या | २८ ॥| २९ ॥ त्यांतील बैठका सोन्याच्या 
असून त्यांवर मळ आच्छादने घातलेली होतीं ब बरतीं चकचकीत छतें लावून त्यांना 
मोत्यांच्या झालरी लटकाविल्या होत्या || ३० ॥ त्या मंदिराच्या भिंती स्वच्छ स्फटि- 
कांच्या असून त्यांवर मूल्यबान्‌ पा'चूंच्या खड्यांचें जडवाचें काम केलें होतें ब त्याच्या 
मिंतींत अत्यंत रमणीय अशा स्त्रियांच्या मूर्ति बसवून त्यांच्या ह तांत चकाकणारे रत्नांचे 
दिवे दिलेळे होते | ३१ ॥ त्या मंदिरांत अश्या प्रकारें परिपूण वैमब भरलें आहे असें 
पाहून, हैं वेमव आपल्याला एकाएकीं कसें प्राप्त झालें असावें याबिषयीं तो ब्राह्मण तर्क 
करूं लागला | ३२ ॥ तो म्हणाला, “ खरोखर, मी दुदेंधी ब नित्यदरिद्री अतां मला जें 
हें बिपुल वैभव प्राप्त झालें, त्याचें कारण महावैभवशाली यदुनायक असा जो श्रीकृष्ण 
त्याच्या दर्शनाबांचून दुसरें कांहीं असेळ असें वाटत नाहीं ॥॥ ३३ ॥ तो माझा मित्र 
यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण सवतः महावेभवशाली आहे; पण आपण देतों तें थोडेंच आहे असें त्याला 
बाटत असल्यामुळें तो याचकाला पुष्कळ द्याबयाचें झालें तरी ते समक्ष देत नाहीं. 
पाऊसहि असेंच करितो ( तो शेतकऱ्याच्या शेताबर त्याच्या परोक्ष रात्रीं केव्हां तरी 
पडतो ) || ३४ || त्याचा स्वमावच असा आहे कीं, स्वतः त्यानें पुष्कळ दिलें तरी 
तें त्याला थोडें वाटतें, ब मित्रांनीं त्याला जरी अगदीं थोडें दिळें तरी तें त्याला पुष्कळ 
बाटतें. मीं त्याच्यासाठी नेळेळे पोहे मूठभस्च होते, पण त्या महात्म्याने त्यांचा मोठ्या 
प्रेमानें स्वीकार केला || ३५ ॥ त्यान्याशींच मार्झे सख्य, प्रेम व मेत्री हीं नित्य असावीं ब 
जन्मोजन्मी त्याचेंच दास्य मटा धडार्वे. सत्य, महाप्रतापी व गुणांचे माहेरघर अशा 
श्रीकृष्णावर माझी आसक्ति जडून नित्य त्याच्या भक्तांची संगती मला प्राप्त होबो | ३६ ॥ , 
तो परमात्मा खऱ्या भक्ताठा अद्भुत वैभव किंबा राज्य हीं कधींच देत नाहीं. तो सुज्ञ ) 
असल्यामुळें, संपत्तीच्या मदानें श्रीमंत लोकांचा कसा अधःपात होतो हें तो स्वतः पाहतो । 
ब त्यामुळें अदूरदर्शी पुरुषालाच तो ऐंश्वय देतो, भक्ताला देत नाहीं % ॥ ३७ ॥ या- 
प्रमाणें मनाशीं बिचार करून त्यानें श्रीकृष्णाची अति प्रेमानें भक्ति करण्याचा संकल्प केला 


% सुदाम्याचा भाबाथं असा कीं, मला ज्या अर्थी संपत्ति मिळाली, त्या अर्था मीं 
श्रीकृष्णाचा खरा भक्त नसावा, तेव्हां या संपरीचा त्याग करून मीं भक्तीचा'च स्वीकार 
करीन, 





३१२ सुलभ श्रीमद्भागवत 
 विषयोपभोग हा ताज्य आहे अशा बुद्धीनें त्यावर फारसा आसक्त न होतां तो प्राप्त 
झालेल्या ऐश्वयीचा आपल्या स्त्रीपह उपभोग घेऊं लागला | ३८ ॥ देवाधिदेव अशा 
त्या यशभोक्तर्‍या श्रीकृष्णाला ब्राह्मण हे देवासारवे वाटतात. त्यांहून त्याचें दुसरें मोठें 
दवेबतच नाहीं ॥ ३९ ॥ याप्रमाणें भगवंताशी सख्य केलेल्या त्या ब्राक्षणाने जेव्हां पाहिलें 
कीं एरबीं अजिंक्य असा श्रीकृष्ण परमात्मा भक्तांनी मात्र जिंकिला आहे, तेव्हां त्याच्या 
नित्य चिंतनाने त्या ब्राह्गाचीं जीवविषयक्र अहंकारख्यी बंधने तुटून गेळीं ब सज्जनांचा 
आश्रय असें जे श्रीकृष्णाचे रथान त्याची त्याला लबकरच प्राति झाली ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणांचा कल्याणकता अशा श्रीकृष्णाचे हे आख्यान ब त्यांतील विरोपतः त्याचें ब्राहकण- 
आात्सल्य, हे जो मनुष्य श्रवण करील, याची निष्ठा भगबंताबर जडून तो कर्माच्या बेंबनांतून 
मुक्त होईल ॥ ४१ | 


/-२०-८-८--८-८-०---८-८-८०८--------.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>आ“आशाशशशशशशशशशीशशशररशीशर0९ीर0र0ए000000शी 








एक्यायशींवा अध्याय समात्त 


अध्याय ८२ बा 





शुकाचार्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, बळराम ब कृष्ण हे दोवे द्वारकेय राहात 

असतां एकदां सूर्यग्रहणाऱची पर्बंयी आली. है ग्रहण कल्यांतींच्या ग्रहणाप्रमाणें अगदीं पूरण 

खग्रास होतें || १॥ हे राजा, असें हें ग्रहण येणार म्हणून सर्वे लोकांना आधींच ज्योतिष्यां- 

कडून समजलें होतें ब तदनुसार त्या प्रसंगी आपल्या कल्याणाचे कांहीं कृत्य करावें 

म्हणून स्यमंतपंचक नामक क्षेत्राला मंडळी गेली होती । २ ॥ या स्यमंतपंचक क्षेत्रांत 

धनुधोर्‍्यांमध्यें श्रेठ अशा नि$क्षत्रिय प्रथ्वी करणाऱ्या परुणमानें राजांच्या रक्‍ताच्या 

प्रबाहानें सात मोठे डोह भरिले होते || ३ ॥ त्या ठिकाणीं भगवान्‌ परशुरामाने यज्ञहि 
केळे होते. तो समथ परशुराम जरी बस्तुतः; कर्मीपासुन अलिप्त होता, तरी लोकांना हिताचा 

मार्ग लागाबा या उद्देशानें त्यानें पापक्षालनाथ सामान्य माणताप्रमाणें हे यज्ञ केले होते |।४|| 

॥ ४ ॥ असो. त्या ग्रहणाच्या प्रसंगाने सव भरतखंडांतील लोक तेथें जमले होते. हे 

परीक्षित्‌ राजा, त्यांत आपलें पाप क्षालन करण्यासाठीं अक्र, बसुदेव, आहुक आदिकरून 

यादवहि होते. तसेच गद, प्रद्युम्न, सांब इत्यादि श्रीकृष्णाचे पुत्रहि त्यांजबरोबर होते 

आणि द्वारकेचें रक्षण करण्यासाठीं अनिरुद्ध ब सेनापति कृतबर्मा दे सुचंद्र, छुक ब सारण, 

यांसह मार्गे राहिळे होते || ५ ॥ ६ । अत्यंत तेजस्वी सुवर्णाचे अलंकार ब देदीप्यमान 

वस्त्रे आणि पुष्पमाला ज्यांनीं धारण केल्या आहेत असे ते यादव, विमानासारखी गति 
असलेल्या रथांत, लाटांप्रमाणें उड्या मारणाऱ्या घोड्यांवर आणि मेघांप्रमाणें रंगाच्या 

गजञञना करणाऱ्या हत्तींबर बसून विद्याधरांप्रमाणें तेजस्वी अशा सैनिकांसह स्त्रियांना बरोबर 

घेऊन निवाले. तेव्हां देव जसे आपल्या यरिबारासह शोभावे तसे शोभत होते. तेगें गेल्यावर 

त्यांनीं आपल्या स्त्रियांसह त्या क्षेत्री तीथोत स्थान केळे आणि मन स्वस्थ करून उपवास 

केळा, नंतर त्यांनीं गाईवर वस्त्रे, माळा व सुवर्णाचे अठेकार थाढून या ब्राह्मणांना दिल्या 

॥ ७ ॥ ८ ॥९॥ त्यानंतर पून: पाशुशमडोटांवर येऊन त्यांनीं आणखी एकदां बिधिपुर:- 

सर खान केळे आणि कृष्णावर आपली नित्य भक्ति असावी असें त्यांनीं म्हणून सच्छील 

ब्राह्मणांना उत्तम अनाचें मोजन घातलं ॥| १० ॥ याप्रमाणें कृष्णाळा आपलें देवत 
मानणाऱ्या त्या यादवांनी ब्रादाणांची अनुज्ञा घेऊन नंतर स्वत:चे भोजन उरकळें आणि दाट 

छायेच्या वृक्षांखालीं विश्रांति घेत स्वस्थ बसळे || ११ |] इतक्यांत त्यांचे मित्र ब संबंधी 
असे जे दुसरे राजे तेथें आले होते, ते त्यांच्या दृष्टीस पडले. त्यांत मत्स्य, उश्लीनर, 
कोसळ, विदर्भ, कुरु, सुजय, कांबोज, केकव, मद्र, कुति, आनर्त, केरळ इत्यादि देशांचे 
राजे होते. तसेंच, हे राजा, आणखीहि त्यांच्या पक्षाला अनुकूल असे ब त्याचप्रमाणें 

शत्रुपक्षीय असेहि राजे होते. . त्याशिवाय नंद आदिकरून प्रेमाची मंडळी, तसेंच गोप ब 
त्यांच्या स्त्रिया हीं देखीळ तेथें आलीं होतीं. त्या सर्वाना पाहून त्यांना फारच आनंद झाला 


शड सुलभ श्रीमद्भागवत 
आणि त्यांग्वीं मुखकमलें प्रफलित होऊन त्यांजवर विशेष प्रकारची टबटबी दिसूं लागली . 
त्यांनीं एकमेकांना हृढ आलिंगन दिलें. त्यांच्या नेत्रांतून आनंदाश्रूंचे लोट वाहूं लागले; 
अंगावर रोमांच उभे राहून ब गळे दाटून येऊन त्यांच्या तोंडांतून शब्दहि निघेना, इतका 
त्यांना आनंद बाटला ॥ १२॥ १३ ॥ १४ ॥ स्त्रियाहि एकमेकींना भेटल्या व॒ अत्यंत 
प्रेमळ आणि निष्कपट दृष्टीनें परस्परांकडे पाहूं लागल्या, त्यांनीं एकमेकींना दोन्ही हातांनी 
आलिंगन दिलें, तेव्हां त्यांच्या केशरांच्या उटीनें माखलेल्या स्तनांवर सहजच दुसरीच्या 
स्तनांचे आघात झाले ब त्यांचे नेत्र आनंदा श्रूनीं भरून गेळे ॥१५॥ ल्हानांनीं बंदिलेल्या 
अशा थोरांनीं नंतर व्रुद्ध मंडळींना नमस्कार केला आणि याप्रमाणें परस्परांनीं परस्परांचे 
स्वागत केल्यानंतर एकमेकांना त्यांनीं कुरालप्रश्न विचारिळे आणि मग श्रीकृष्णाविषयींच्या 
कथा ते एकमेकांना सांगू लागळे || १६ ॥ इकडे कुंतीला आपल्या भावांची, बांहेणींची, 
भाच्यांचची, मातापित्यांची, मावजयांची ब विशेषतः श्रीकृष्णाची भेट झाल्यामुळें त्यांच्याशीं 
गोष्टी बोडून तिनें आपलें दु:ख दूर केलें || १७॥ 

कुंती बसुदेवाला उद्देद्यूऩ म्हणाळी, “ हे माऊ, मी स्वतःला हतभागी समजतें. ' ! 
आमचे मनोरथ सफल कसचे होणार ! कारण तुम्हीं एवढे थोर असतां आमच्या संकटकाळी 
आमची विचारपूस करण्या'चीहि तुम्हांला आठबण राहिली नाहीं! ॥ १८ ॥ खरोखर ! 
ज्याला दैव प्रतिकूल झालें त्याची आपला म्हणून कोणी आठवण करीत नाहींत. मग ते 
मित्र असोत, बांधव असोत, मुलगे असोत, भाऊ असोत कीं प्रत्यक्ष आईबाप ' 
असोत! ॥ १९] 

कुंतीचें हें मापण ऐकून बसुदेबानें उत्तर केलें, ' ताई, तूं आमच्यावर अशी 
रागावू नको. आम्ही झाळों तरी देवाच्या हातांतील खेळण्यासारखीं माणसे आहोंत. 
खरोखर मनुप्यमात्र त्या परमेश्वराच्याच नियंत्रणांन आहेत. मनुष्य जें कांहीं करतो किंबा 
त्याच्या हातून जें कांहीं घडतें तें सारें केवळ त्या परमेश्वराच्या प्रेरणेनेंच होतें ॥ २० ॥ 
ताई, कंसानें आपल्याला पीडा दिल्यामुळे आपण सारीं देशोधडीला लागलों होतो. आणि. 
आतां या स्थानी जीं आपण पुनः जमळों तीं तरी देवयोगानेंच जमलों ॥ २१ ॥ 

झुकाचार्य म्हणतात, बसुदेव, उग्रसेन इत्यादि यादवांनीं तेथे आलेल्या सर्व 
राजांचा सत्कार केला आणि त्या राजांनाहि श्रीकृष्णाच्या दानाचा लाभ घडल्यामुळे मोठा 
आनंद होऊन ते अल्यंत संतुष्ट झाळे || २२ ॥ भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी ब तिचे 
पुत्र, पांडव ब त्यांच्या स्त्रिया, कुंती, संजय, विदुर, कृप, कुंतिभोज, विराट, भीष्मक,. 
महापराक्रमी नमनजित्‌, पुरुजित्‌, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, कारिराज, दमधोप, बिशालाक्ष, 
जनक, मद्र ब केकय राजे, तसेंच युधामन्यु, सुरार्मा ब पुत्रांसह बाल्हिकादिक युधिठ्ठिराला 
अनुकूल असलेले राजे या सर्वीना, लक्ष्मीचे वसतिस्थान अशी ती श्रीकृष्णाःची मूर्ते आपल्या 
स्त्रियांसह तेथें आलेली पाहून मोठें आश्चर्य बाटले ॥ २३ ॥ २४॥ २५ ॥ २६॥ असो. 
बळराम ब कृष्ण यांनीं त्या सर्ब मंडळींचा उत्तम सत्कार केला. त्या वेळीं ते राजे आनंदित 
होत्साते श्रीकृष्णाचे अंकित अश्या यादवांची प्रशांसा करूं लागले ॥ २७ | ते म्हणाले. 





स्कंध १०---अध्याय ८२ ३१५. 


“टार 





: अहो उग्रसेन महाराज, या मनुष्यलोकीं जन्मास आल्यासारखे तुम्हींच सार्थक केलेंत.. 
कारण योग्यांनाहि ज्याचें दररीन होणें कठीण अशा ह्या श्रीकृष्णाचे तुम्हांला नित्य दरीन 
घडतें ॥२८।| ज्या भगवंताच्या कीतींचें श्रुति स्तवन करिते, तसेंच ज्याच्या पादप्रक्षालनाच्या 
उदकापासुन झालेली गंगा आणि ज्याच्या मुखांतून शब्दरूपानें निघाळेळे वेद या सर्व 
जगाला अत्यंत पवित्र करितात, प्रथ्वीचें वेमब कालानें नष्ट झालें तरी ज्या भगवंताच्या 
पादस्पर्शानें तिच्या शक्तीचें पुनरुज्ीबन होऊन ती आपले सर्ब मनोरथ पूर्ण करण्यास समथ 
होते ॥ २९ ॥ अशा ह्या भगवंताशी ददन, संघटन, 'चालणें, बोलणें, निजणें, बसणें, 
खाणें, पिणे, विवाहसंबंध, नात्याचा संबंध इत्यादिकांनीं तुम्ही नित्य संबद्ध आहां. घरदार- 
रूपी संसार हा नरका'चा मार्ग खरा; पण त्यांत वागणाऱ्या पुरुषांना, स्वर्ग व मोक्ष 
यांविषयी सुद्धां निरिच्छ करून सोडणारा तो भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्णरू्पानें तुमच्या घरांत 
स्वतः राहात आहे. अर्थात्‌ तुम्हांला संसाराची भीति कतली १? || ३० | 

शुकार्‍चार्य म्हणतात, हे राजा, कृष्णप्रभृति यादव तेथें आले आहेत असें जेव्हां 
नंदाळा समजलें, तेव्हां त्यांना भेटण्यासाठी गाड्यांवर साहित्य लादून गोपगणांसह तो तेथें 
आला ॥ ३१ ॥ त्याला पाहून यादवांना मोठा हर्षे झाला, कुडींत प्राण आला असतां ती 
जशी उठून बसते, तसे ते उठून उभे राहिले ब पुष्कळ काळ भेंट न झाल्यामुळें उत्सुक 
झालेल्या त्यांनीं एकमेकांस मोठ्या उत्कंठेने आठिंगन दिलें || २२ ॥ बसुदेवाने हूत्यंत 
आनंदित होऊन प्रेमभराने नंदाला आलिंगन दिलें आणि कंसापासून आपल्याला कशी 
पीडा झाली होती व त्यामुळें आपला मुलगा गोकुळांत कसा नेऊन ठेवाबा लागला या'ची 
त्याला आठवण झाली । ३२ ॥| नंतर कृष्ण ब बळराम यांनीं ह॒ नंद व यशोदा यांना 
आलिंगन देऊन नमस्कार केला; पण हे परीक्षित राजा, प्रेमानें त्यांचा कंठ दाटून आल्या मुळें 
त्यांना कांहीं बोलवले नाहीं || २४ ॥ नंद ब भाग्यशाली यशोदा यांनीं त्या राम-क्ृष्णांना 
आपल्या मांडीबर बसवून आणि दोन्ही हातांनी त्या आपल्या पुत्रांना आलिंगन देऊन 
आपलें बिरहदुःब दूर केलें || ३५ ॥ रोहिणी ब देवकी यांनीं यशोदेला आलिंगन दिलें व 
तिनें आपल्याशी कशी मैत्री केली याची आठवण करीत गळे दाटून आले आहेत अशा 
स्थितींत त्या तिच्याशी बोळूं लागल्या || ३६ ॥ त्या म्हणाल्या , ' हे यशोदे, तुम्हीं 
उभयतांनी आम्हांबर जें अपार प्रेम केलें त्याचें विस्मरण कोणाला बरें होईल ? इंद्राचे 
ऐश्वर्य जरी प्रात्त झालें तरी तुमच्या त्या प्रेमाची फेड करतां येणें शक्‍य नाहीं ॥ २७॥ या 
दोन मुळांना पितरांचे दर्रीनहि घडलें नाहीं अशा स्थितींत तुम्हांला त्यांचे आईबाप होऊन 
त्यांचें बर्धन, पाळन व पोषण करावें लागलें. यशोदे, डोळ्यांना जश्या पापण्या जपतात तशा 
त्या दोघांना तुम्हीं जपलां ब तुमच्याजवळ असल्यामुळेंच त्यांना कसलेंहि भय बाटत 
नव्हते, ए्वरोखर तुमच्यासारख्या सज्जनांना हा आपला ब हा दुसर्‍याचा असा भेदच 
बाटत नाहीं. ॥३८॥ 

शुकाचार्य म्हणतात, राजा, गोपींनाहि कृष्ण आपल्याला कधीं तरी भेटेल काय अशी 
पुष्कळ दिवस उत्कंठा लागून राहिली होती. त्यामुळें ( 'याचें दर्शन होतांच त्याच्यावरून. 


गाम कणाणीी 
८८ आळ 


१ कळया 


२११६ सुलभ श्रीमद्भागवत 

ह मया मा टा य त कय य 
टष्टिच काढूं नये असें त्यांना बाटलें आणि ) डोळ्यांवर पापण्या उत्पन्न करणाऱ्या ब्रह्मदेवाला 
त्या नांबें ठेवूं लागल्या. त्या सर्वानी श्रीकृष्णाला आपल्या नेत्रद्वारा हृदयांत सांठबिळें आणि 
मनानेच त्याला आलिंगन देऊन, ज्याचें सारूप्य मोठ्या योग्यांनाहि दुर्मिळ असतें अशा 
त्याच्याशीं त्या एकरूप होऊन गेल्या | ३९ ॥ त्या गोपींची अश्शी स्थिति पाहून श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ एकान्तस्थळीं त्यांना भेटला ब आलिंगनवूर्वक त्यांची खु्याली विचारून हंसत 
हंतत तो त्यांना म्हणाला || ४० ॥ * मैत्रिणींनो, आमची तुम्हांला आठवण आहे काय १ 
आम्ही आपल्याच माणसांचे कार्य साधून शत्रुपक्षीयांचा निःपात कराबा अश्या हेतूनें येथून 
गेलां होतों ब त्या कायोत आम्हांला तिकडे बराच काळ लागला हे खरें ॥ ४१ ॥ पण 
त्यामुळें आम्ही कृतव्न आहों असें बाटून तुम्ही आमची अबहेळना तर करीत नाहीं ना! 
खरें म्हटलें तर प्राणिमात्र एकत्र जमतात किंबा त्यांचा वियोग होतो हे सर्द त्या 
परमेश्वरा'चेंच कृत्य होय ॥ ४२ || ज्याप्रमाणें मेघांचा समूह किंबा गवत, कापूस, घूळ 
इत्यादि पदार्थ वायु एकदां एका ठिकाणीं आणितो आणि थोड्या वेळाने पुनः त्यांना 


, एकमेकांपासून दूर करितो त्याचप्रमाणें प्राणिमात्राला निर्माण करणारा परमेश्वर प्राण्यांना 
संयोग किंबा वियोग करीत असतो || ४३ ॥ खरोखर माझ्यावर भक्ति करणें हे प्राण्यांना 
, मोक्षप्रद होतें आणि सुदैवाने तुमचें तर माझ्यावर अलोट प्रेम आहे, तेव्हां तुम्ही माझी 
प्रात्तिकरून घ्याल यांत संशायच नाहीं || ४४ ॥ गोपींनों, प्रथिव्यादि महाभूतांचे जे पदार्थ 


बनले असतात, त्यांच्या अगदीं अंतीं ब आंत-बाहेर जगीं तीं महामू्तेंच सर्वच असतात, 
त्याप्रमाणें मीहि सर्व प्राण्याच्या आदीं-अंतीं ब आंत-बाहेर असतों ॥ ४५ ॥ खरोखर हीं 
प्रथिब्यादि महाभूते सर्व पदार्थामध्ये व्यापक रूपानें आहेत व त्या महाभूतांमध्ये आत्मा 
भोक्ता या रूपानें व्यापून राहिला आहे; पण तीं भूतें ब भोक]रूप आत्मा हीं दोन्ही 
त्यांच्याही पदीकडच्या अशा मजमध्ये समाविष होऊन प्राशित होतात हें तुम्ही 


-समजून घ्या! | ४६ ॥ 


शुकाचार्य म्हणतात राजा, याप्रमाणे श्रीकप्णाने गोपींना अध्यात्माचा उपदेश केला 
असतां, त्या त्याचें नित्य स्मरण करीत राहिल्या व त्यासुळे त्यांचा लिंगदेह नष्ट होऊन 
त्या श्रीकृष्णस्वरूपीं मिळाल्या ॥४७॥ श्रीकृष्णाचा उपदेश ऐकिल्याबर त्या त्याला म्हणाल्या ल 
* हे कमलनयना, अत्यंत खोल ज्ञानाने युक्‍त अशा मोठ्या योग्यांनाहि हृदयांत ज्याचें 
चिंतन करणें अवश्य आहे, असे तें संसारूपी कूपांत पडलेल्या प्राण्यांना बाहेर पडण्याचे 
साधन असलेलें तुझें चरणकमल, आम्ही जरी ग्रहव्यवसायांत गुंतलो असलो तरी आमच्या 


"मनांत नित्य प्रगट होवो, एवढेंच आमचें मागणें आहे ॥ ४८ ॥ 


ब्यायशींवा अध्याय समाप्त 


अध्याय ८३ वा 





शुका'ार्य म्हणतात, राजा, गोपींचा आघार ब त्यांना मोक्षोपदेदा देणारा गुद असा 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्यानें त्या गोपींवर याप्रमाणें अनुग्रह केला आणि नंतर युधिष्ठिर आणि 
दुसरे सर्व जिव्हाळयाचे मित्र यांना कुराल प्रश्न बिचारिळे ॥१॥ श्रीकृप्णानें त्यांचा सत्कार 
करून त्यांना खुशाली बिचारिली,तेव्हां श्रीकृष्णाच्या पायांच्या दरानानें ज्यांचें पातक नष्ट झालें 
आहे आणि जे अत्यंत आनेदित झाळे आहेत असे ते त्याला उत्तर देऊ लागले ॥२॥ ते 
म्हणाले, * हे प्रभो श्रीकृष्णा, तुझ्या 'चरणकमलाचा मकरंद थोरामोठ्यांच्या मनांत उत्पन्न 
होऊन त्यांचें जे आपल्या कर्णपुटांनीं यथेच्छ पान करतात त्यांना अल्याण स्पर्श तरी कोठून 
करील ? कारण तो मकरंद देहधारी प्राण्यांना देह प्राप्त होण्याचें कारण जें अज्ञान त्याचा, 
सर्वथेब उच्छेद करणारा आहे 1 २॥ हे श्रीकृष्णा, जीबाळा ज्या सुषुपप्यादि तीन अबस्था * 
मायेमुळे जडलेल्या असतात, त्यांचा तुझ्या आत्मतेजामुळें पूर्ण नाश झालेला आहे. तूं. 
आमेदाचा सागर असून, तुझें स्वरूप त्रिकालाबाधित व तुझें ज्ञानस्वरूप कोठेंहि कुंठित न. 
होणारें आहे. कालान्तरानें वेद नष्ट होऊं लागले, तर त्यांचें रक्षण करण्यासाठीं तू आपल्या 
योगमायेनें अवतार घेतोस.बेराग्यशीळ अश्शा सर्वसंगपरित्याग केलेल्या साधूंना तुझाच आश्रय 
आहे. श्रीकृष्णा, अशा तुला आम्ही नम्न होऊन नमस्कार करितों ' | ४॥ 

शुकाचार्य परीक्षिताला म्हणतात, राजा, याप्रमाणें उत्तमरछोक पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ 
अशा त्या श्रीकृष्णाची ते लोक स्तुति करीत असतां यादव ब कौरव थांच्या स्त्रियाहि 
एकत्र झाल्या ब तिन्ही लोक गात असलेल्या श्रीकृष्णाच्या गोड कथा आपआपसांत सांगू 
लागल्या, त्या मीं तुला तांगतों. ऐक || ५ ॥ 

द्रौपदी म्हणाली, ' हे रुक्मिणि, हे भद्रे, हे जांबबति, हे कोतलकन्ये, हे सत्यभामे, 
हे कालिन्दि, हे रौब्ये, हे रोहिणी, हे लक्ष्मणे ब हे इतर कृष्णस्त्रियांनो, त्या भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाने आपल्या मायेनें लोकव्यबहाराचें अनुकरण करण्यासाठीं तुम्हांला बरिलें तो 
प्रकार आम्हांला सांगा ) | ६-७ ॥ 

द्रौपदीचा प्रश्न ऐकून प्रथम रुक्मिणीनें आपल्या विवाहाचा इृत्तान्त सांगितला, ती 
म्हणाली, “ राजेळोक मला रदिझ्युपालाला द्यावयाची असें ठरवून ब त्यासाठीं आपलीं 
धनुष्यें उचळून सिद्ध असतां, श्रीकृष्णाने त्या अजिंक्य म्हणून समजलेल्या योद्धयांच्या 
मस्तकावर पाय देऊन, सिह जसा मेंढ्यांच्या कळपांतून आपला भाग घेऊन जातो, 
त्याप्रमाणें मळा हरण करून नेलें. लक्ष्मीचे निवासस्थान अशा त्या मगबताच्या पाया'चें 
माझ्या हातून नित्य पूजन घडो! ॥ ८॥ 

सत्यभामा म्हणाली, “ माझा पिता जो सत्राजित्‌, त्याला आपल्या भावाच्या 
बधामुळें अत्यंत दुःख झालें ब त्या भावाबरोबर स्यमंतक मणिहि नष्ट झाल्यामुळें त्याने 


श्श्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 





त्या बधाचा ब मण्याच्या 'चोरीचा आळ श्रीकृष्णावर घातला. तेव्हां तो आरोप सर्वथा 
खुऊन टाकावा म्हणून त्या भगबतानें त्दक्षणाज जांबबानाचा पराभब करून त्याच्यापासून 
तो मणि आणिला ब माझ्या पित्याला दिला. एवंच खोटा आरोप केल्यामुळें आतां 
श्रीकृष्ण काय करील कोण जाणे या भीतीनें पूर्वी मला अक्र्रला द्याबया'चें ठरलें असतांही 
तो विचार बदळून माझ्या पित्यानें त्या मण्यासह मला प्रभु श्रीकृष्णाला अर्पण 
केलें.  |९ ॥ 

जांबबती म्हणाली, “ माझा पिता जो जांबवान्‌ त्यानें श्रीकृष्ण म्हणजे आपदा 
स्वामी जो सीतापति रामचंद्र तोच होय असें न ओळखिल्यामुळें त्याच्याशीं सत्तावीस दिवस 
युद्ध केलें, शेवटीं युद्धांत जेव्हां त्याची परीक्षा झाली, तेव्हां त्यानें त्या भगवंताला 
ओळख्िळें आणि मग त्याचे पाय घरून त्या स्यमंतक मण्यासह त्यानें मला श्रीकृष्णाला 
अर्पण केलें. अश्या रीतीनें मीं त्या गवताची दासी झाले. | १० | 

कालिन्दी म्हणाली, “ श्रीकृष्णाच्या पादस्पर्शयाचा लाभ घडाबा या इच्छेने मीं 
तपश्चर्या करीत आहे. असें जेव्हां त्या भगवंताला कळलें, तेव्हां त्यानें आपला मित्र जो 
अजुन त्याच्यासह माझ्याकडे येऊन मार्झें पाणिग्रहण केलें व अद्या रीतीनें मी त्याची 
-ग्रह्दासी झाले | ११॥ 

भद्रा म्हणाली, “ माझे स्वयंवर चाललें असतां श्रीकृष्ण तेथें आला आणि 
माझ्या प्राप्तीसाठी जमठेळे राजे ब इच्छेविरुद्ध वागणारे माझे भाऊ यांना जिंकून सिंह 
जसा कुत्र्यांच्या टोळींत सांपडलेला आपला वांटा घेऊन जातो तसा तो भगवान्‌ मला 
घेऊन लश्र्मीचें माहेरवर अशा आपल्या नगरीला गेळा. आतां मळा त्या भगवंताचे पाय 
घुण्याचें भाग्य जन्मोजन्मी टाभो! || १२॥| 

सत्या म्हणाली, * माझ्या यित्यानं मला वरू इच्छिणाऱ्या राजांच्या पराक्रमाची 
परीक्षा करण्याकरितां अत्यंत बलबान्‌ , तापट आणि तीक्ष्ण दिंगांचे असे सात बैल सिद्ध 
केले होते. बीर्यशाळी पुरुषांचा गर्व हरण करणाऱ्या भगबान्‌ श्रीकृष्णाने त्या बेलांना, 
लहान मुळें खेळतांना लहान कोंकरांना जशीं चटकन्‌ धरतात त्याप्रमाणें घरून बांधून 
टाकिळें ! || १२ | याप्रमाणें पराक्रम हेंच माझ्या प्राप्तीचें मोळ ठेविलें असतां आपल्याला 
वाटेंत अडबिणाऱ्या राजांचा पराभव करून आंदण दिलेल्या दासी आणि चतुरंग सेना 
यांसह श्रीकृष्ण मला घऊन गेला. आतां त्याची सेवा मला नित्य घडो! ! | १४ ॥ 

मित्रबिन्दा म्हणाली, “ हे द्रोपदि, श्रीकृष्ण हा माझा मामेभाऊ असून माझे मन 
त्याच्यावर प्रथमपासूनःच आसक्त होतें. हें पाहून माझ्या पित्याने आपण होऊन त्या मग- 
वंताला बोलावून आणिलें, एक अक्षौहिणी सेन्य ब अनेक्र दासी यांच्यासह मला त्याच्या 
पदरांत घातलें | १५ ॥ आतां आपल्या कर्मानीं मी निरनिराळ्या जन्मांत जाऊन भ्रमण 
करीत असतां मला त्याचा पादस्पशी जन्मोजन्मी लाभो म्हणजे झालें. कारण तो 
लाभण्यानें आत्म्याचें कल्याण होणारें आहे! ॥ १६॥ 


स्कंध १ ०--अध्याय ८३ २११९ 

लक्ष्मणा म्हणा-ी, हे द्रोपदि, श्रीकृष्णाचा जन्मवृत्तान्त आणि त्याचे पराक्रम हे 
नारदाच्या मुखानं वारंबार गायिलेले ऐकून आणि हातांत कमळ धारण केलेल्या लक्ष्मीनेंहि 
याला वरिल आहे अता गंभीर विचार करून, इंद्रादे लोकपालांचाहि मीं त्याग केला 
आणि त्या भगवंताबर्च मार्च मन बसलें ॥ १७ ॥ हे पतित्रते द्रौपदि, माझा पिता जो 
ब्ृहत्सन त्याचें माझ्यावर मोठें प्रेम होतें. त्याला जेव्हां माझ्या मनांतील हेतु कळून आला, 
तेव्हां तो साधण्याचा त्यानें उपाय योजिला ॥ १८ ॥ हे द्रौयदि, ज्याप्रमाणें तुझ्या 
स्वयंवराच्या वेळीं तुळा अर्जुनच पति मिळाबा या बुद्धीनें मत्स्ययंत्र केलें होतें, तसेंच एक 
यंत्र माझ्या स्वयंबराच्या वेळीं त्यानें करविले. मात्र त्यांत भेद एबढाच होता कीं, तुझ्या 
वेळचा मत्स्य बाहेरूनच केबळ झांकलेला होता. ( लाच्याखाली उभे राहणाराला तो दिसत 
होता. ) पण माझ्या वेळचा मत्स्य प्रत्यक्ष असा कोटूनहि दिसणारा नसून त्याचें प्रतिबिंब 
मात्र पाण्यांत दिसत होतें || १९ || हा पण ऐकल्याबर सर्ब देशांहून नाना प्रकारची अस्त्र 
'ब दास्त्र यांत निष्णात असठेळे हजारों राजे आपआपले पुरोहित घऊन माझ्या पित्याकडे 
आले |॥ २० | त्यांचा पराक्रम ब त्यांचें वयोमान यांना अनुरूप असा त्या सर्वाचा सत्कार 
माझ्या पित्याने केडा आणि नंतर ते माझी प्राप्ति व्हावी म्हणून सभामंडय़ांत जाऊन 
मत्स्यवेध करण्यासाठीं घनुष्य ब बाण घेऊन उभे राहिले ॥ २१ ।॥ परंतु कित्येकांनी 
घनुष्य हातीं घेतल्यावर त्यावर दोशी चडवितां येईना म्हणून त्यांनीं तें तसेंच सोडून दिलें; 
कित्येकांनी दोरी कश्ीवरशी मनगटापर्यंत ओढिली; पण इतक्यांत तें निसटून त्याचा भार 
छातीवर पडल्यामुळें ते पटकन्‌ खालीं बसले ! || २२॥ दुसरे जरासंघ, अंबष्ठ, शिुपाल 
भीम, दुर्योधन, कर्ण इत्यादि जे मोठे पराक्रमी राजे होते त्यांनीं धनुष्याला कशीबशी दोरी 
वढविली; पण तो मत्स्य कोठें असावा याचा निश्चय त्यांना झाला नाहीं ॥ २२ ॥ 
अजञुंनानें मात्र मत्स्याचें प्रतिबिंब पाण्यांत पाहून तो मत्स्य कोठें असावा हे ठरविलें आणि 
साबधपणानें बाण सोडिला; पण तो मत्स्याचा बघ न करतां त्याला केबळ स्पदी करून गेला 
1 २४ || याप्रमाणें इतर मानी क्षत्रिय मानभंग होऊन परत गेले असतां भगवान कृष्ण 
युढें झाला आणि धनुष्य हातांत घेऊन त्यानें त्याला सहजगत्या दोरी चटवून दिली 
॥ २५ || मग त्या घनुष्यावर बाण चढवून त्यानें एकदांच मत्स्याच्या पाण्यांतीळ प्रति- 
बिंबाकडे पाटिळें आणि सूर्य अमिजित नक्षवामध्य स्थिर असतां वाणानें त्या मत्स्याचा वेध 
करून त्यांला खाडी पाडिळं | || २६ ॥ मत्स्य विद्ध होऊन खालीं पडतांच आकाांत ब 
पृथ्वीवरहि जिकडे तिकडे श्रीकप्णाचा जयजयेकार होऊन दुंदुमि वाजू लागल्या आणि देव 
आनंदानें अगदीं वेहोत्र होऊन त्याच्याबर पुष्पत्रष्टि करूं लागले || २७ || मग मी एक 
उत्तम रेशमी वस्त्र नेसलें ब दुसरें अंग्रावर घेतलें, वेणींत फुलांचा गजा घातला आणि 
-सोन्यांत जडबिलेल्या तेजस्वी रत्नांची माळ हातीं घेऊन, नूपुरांचा मंजुळ ध्वनि करणारीं 
पाबळें टाकीत मी त्या समासंडपांत आलें. त्या वेळीं माझ्या मुख्वावर सळजञ अशा हास्याची 
छटा उमटली होती || २८ || मंडपांत आल्यावर लांब केतांनीं युक्त ब कानांतील 
'कुंडलांचें तेज गालांवर चमकत असलेलें माझें मुख मीं बर केळे आणि शीतल हास्ययुक्त 











२२० सुलभ श्रीमद्भागवत 

असे कटाक्ष फेकून तेथें जमलेल्या राजांकडे पाहिल्याबर, ज्याच्यावर मन आसक्त झालें 
आहे अशा श्रीकृष्णापाशीं हळूहळू येऊन हातांतील रत्नमाळा त्याच्या गळ्यांत घातली 
॥ २९ || त्याबरोबर मृदंग, पडघम, रंस्र, मेरी, आनक इत्यादि बार्ये बाजू. लागलीं. नट 
ब नर्तकी नाचू लागल्या आणि गवयांनीं गाण्यास आरंभ केला ॥ ३० ॥ हे द्रौपदि, 
याप्रमाणें मीं त्या भगवान्‌ श्रीकृष्णाला बरिलें असतां, कामपीडेनें व्याकुळ झालेल्या व 
माझ्यासाठी चढाओढ करणाऱ्या त्या राजांना ती गोष्ट सहन झाली नाहीं ॥३१॥ 
इतक्यांत उत्तम प्रकारचे चार घोडे जोडलेल्या रथांत श्रीकषष्गानें मळा बसविलें आणि तो 
'वतुभुज मगवान्‌ आपलें शाक्क धनुष्य सज्ज करून त्यांच्याशीं युद्ध करण्यास सिद्ध होऊन 
उभा राहिला ॥ ३२ ॥ मग आमचा तो सोन्याने मढवबिळेला रथ दारूक सारथ्यानें हांकिला 
आणि हे ट्रीपदि, ते राजे पाहात असतां, हरिणांसमोरून जसा सिंह निघून जातो, तसा तो 
भगबान्‌ तेथून निघून गेला || ३३ ॥ तेब्हां त्यांतील कित्येक राजे त्याला बाटेंत 
अडविण्यासाठी सिद्ध होऊन आडवे आले. त्यांनीं आपलीं धनुष्यें वर उचललीं ब युद्धाची 
सिद्धता केळी; पण कुत्र्यांनी सिंहाला अडविण्या'चा प्रयत्न कराबा तसाच तो प्रकार होता 
॥ ३४ ॥ कारण श्रीकृष्णाच्या शाद्र॑ धनुष्यापासून सुटणाऱ्या बाणांच्या बर्षाबानें 
कित्येकांचे हात, पाय, माना इत्यादि अबयब तुटून पडले; कित्येक ठार झाले ब इतर 
राजे पळून गेले ! | ३५ ।॥ एबढें झाल्यावर तो यदुनायक श्रीकृष्ण द्वारकानगरीजबळ 
आला. त्याच्या सन्मानार्थ ती नगरी इुंगारिळी होती. तींत सर्बंत्र छते, ध्वज, पताका ब 
चित्र लावून ठिकठिकाणीं तोरणें उमारिलीं होतीं, त्या द्वारकेचें माहात्म्य प्रथ्वीबस्च काय पण 
स्वर्गातहि प्रसिद्ध होतें. तेथें आल्यावर भगवान्‌ सूर्यनारायण जसा आपल्या मंडळांत शिरतो 
तसाच श्रीकृष्णाने त्या द्रारका नगरींत प्रवेशा केळा ||२३६॥ माझ्या पिल्याने खेटी, संबंधी व 
बांधव यांचा सत्कार केला ब मूल्यबान्‌ वस्त्रे, अलंकार, दाय्या, आसनें इत्यादि साहित्य, 
तशा'च सर्व वैमवानें युक्‍त अश्या दासी, योद्धे, हतती, रथ ब घोडे आणि भारी मोलाची 
शस्त्रास्त्रे हीं श्रीकृष्णाला भक्तिपूर्वक अर्पण केलीं ॥३७॥ ३८] अशा रीतीनें अष्टनायिका 
आम्ही त्या परमात्म्याच्या दासी झालों. आम्ही इतर सर्व इच्छा सोडून त्याच्या प्राप्तीसाठी 
जे तप केलें, त्याचें ह फळ होय? | ३९ ॥ 





इतर स्त्रिया म्हणाल्या, “ भौमासुराला परिवारासह श्रीकृष्णाने ठार केल्याबर त्याला 
कळून आलें कीं, त्या भोमासुरानें पूर्वी दिग्विजय करून जिंकिलेल्या राजांच्या हजारों 
कन्यांना कोंडून ठेविलें आहे. तेव्हां तेथून त्यानें आमची सुटका केळी आणि 
संसारसागरांतून प्राणिमात्रास सोडविणाऱ्या अशा त्या परमात्म्याच्या चरणकमलांचें आम्ही 
नित्य ध्यान करीत असल्यामुळें त्या पूर्णकाम भगवंताने आमच्याशीं विवाह केला | ४०॥ 
हे पतित्रते द्रोपदि, आतां आम्हांला साम्राज्य, स्वराज्य, मोज्य, वैराज्य, पारमेष्ख्य, 
यांग्वीचशी काय पण प्रत्यक्ष मोक्षाची किंवा श्रीकृष्णाच्या पायांचीहि इच्छा राहिली नाहीं 
॥ ४१ ॥ आम्हीं आतां एवढेंच मागतों कीं, लक्ष्मीच्या स्तनांबरील केशराच्या सुबासाने 


स्कंध १०--अध्याय ८३ २२१ 





सुबासिक झालेली त्या गदाधारी भगबंताच्या कांतियुवत 'चरणांबरील घूळ आम्हांला 
मसतकों धारण करण्यास नित्य मिळावी || ४२ ।॥। कारण गोपी, मिल्ठिणा, गबत, वेडी 
आणि गोप हे देखील गाई 'चारणाऱ्या त्या महात्म्या श्रीकृष्णाच्या पादस्प्शांचीच केबळ 
इच्छा करीत असतात !! ॥४३॥ 


ञ्यायशींवा अभ्याय समाप्त 


सु. भा. भा, ४--२१ 


अध्याय ८४ वा 





शुकाचार्य म्हणतात, दे परीक्षित्‌ राजा, श्रीकृष्णाच्या स्त्रियांनी आपल्या बिवाहाचा 
हा जो वृत्तान्त सांगितला त्यावरून त्यांचें प्रेम, सर्बान्त्यीमीं बास करणारा ब सर्व दुःख 
निवारण करणारा असा जो श्रीकृष्ण त्यांच्या ठिकाणीं पूर्णपणें जडलेळें पाहून कुंती, 
गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, त्याचप्रमाणे इतर राजस्त्रिया ब कृष्णभक्त गोयी या सर्बीना मोठा 
विस्मय बाटला आगि त्यांचे नेत्र आनंदाश्रनीं मरून गेळे ॥ १ ॥ अश्या रीतीनें तेथें 
स्रियांचे स्त्रिमांशीं व पुरुषांचे पुरुषांशी संभाषण वाळले असतां त्या राम-कृष्णांच्या 
दरीनासाठीं कित्येक क्रवषि तेथें आळे || २॥ त्यांत व्यात, नारद, च्यवन, देवल, असित, 
विश्वामित्र, शतानन्द, मरद्दाज, गौतम, परछुराम ब त्याचे शिष्य, बसिष्ठ, गालब, अ्य्मु, 
पुलस्त्य, क्यप, अत्रि, मार्केडेय, बृहस्पति, दित, त्रित, एकत, बक्मदेवाचा पुत्र अंगिरा, 
अगस्त्य, याजबल्कय हे ब इतर घामदेब आदिकरून त्रथ्त़रि मुख्य होते ॥१॥ ४॥ 
॥ ५ ॥ त्या, त्रद्णीना पाहतांक्षणींचे आपआपल्या आसनांवर बसलेले 
युधिष्ठिपमु्त पांडव, तसेच श्रीकृष्ण ब बळराम हे तत्काळ उटून 
उभे राहिले आणि सर्ब जग ज्यांना बंदन करिते अशा त्या क्पींना त्यांनीं लवून नमस्कार 
केला ।॥। ६ ॥ सर्वानी त्यांचें यथाबिधि पूजन केलें; त्याचप्रवाणें श्रीकृष्ण ब बळराम यांनीं 
त्यांचें त्वागत करून त्यांना आसन दिलें ब त्यांचे पाय धुऊन ब त्यांना गंध, फुलें, चूप, 
उटी, इत्यादि अर्पण करून त्यांचें पूजन केलें ॥ ७ ॥ याप्रमाणें पूजन झाल्याबर ते सर्व 
त्रदम्रि आसनांवर स्वस्थ बरसले असतां, घमेरक्षणासाठींच ज्यानें अवतार घेतला आहे असा 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण, त्या मोठ्या सर्मेतील सर्व समासद शांतपणें ऐकत असतां त्या क्रषींना 
उद्देशून बोळूं लागला | ८ ॥ 

मगबान्‌ म्हणाले, ' दे सनि हो, तुमच्या द्दीनाने आमच्या जन्माचें पूण फळ आज 
आम्हांला मिळाळें. आज आमचा जन्म खरोखर सफळ झाला. कारण तुम्हां महायोग्यांचें 
द्दीन देवांनाहि घडणें कठीग आहे. मग ज्यांची तपश्चर्या पुरी नाहीं, जे मूर्तीळाच प्रत्यक्ष 
देव समजतात अशा माणसांना तुमचें दडीन घडून तुमच्या पायांचा स्पश होणें, तुमव्याशी 
कुरालप्रश्नपूर्वक नम्रपणे भाषण करणें ब पूजा आदिकरून तुमचा सत्कार करावयास मिळणें 
हे कसें शक्य असणार १ ॥ ९ ॥ १० ॥ गंगादि जलख्यी तीर्थ किंवा मातीच्या अथवा 
पाबाणांच्या मूर्ति यांचो उपासना केल्यानें त्याचें फळ तत्काळ केव्हांहि मिळत नाहीं, फारच 
दौर्घांबधीनें तें मिळण्यासारख अतततें; पण साधूचे नुसतें दशन होतांच ते मनुष्यांना पवित्र 
करतात ॥॥११॥ अग्ि, सूर्य, वेदर, तारका, पृथ्वी, आप, आकाश, बायु, बाणी अथवा 
मन इत्यादि देवता स्वतःच भेदबुद्धि उत्पन्न करणाऱ्या असल्यामुळें त्यांच्या उपासनेने पापांचा 
नाश होण्यास पुष्कळ काळाबधि लागतो; पण शानी अशा साधूंची क्षणमात्र जरी सेवा घडली 


स्कंध १०---अध्याय ८४ ३२३ 





नतरी सर्व पापाचा नाश होतो || १२॥| कफ, पित्त ब बात या तीन घातूंनीं बनळेला देह 
म्हणजेच आत्मा असें जो मानितो, स्त्री-पुत्र आदिकरून हीं आपलीं असें ज्याला बाटतें, 
"दगडमातीच्या मूर्ति म्हणजे पूज्य देव अशी ज्याची समजूत असते आणि केबळ पाणी 
म्हणजे तीर्थ अशी ज्याची कल्पना आहे. पण तो जर ज्ञानी पुरुषाच्या पवित्रतेची योग्यता 
जाणत नाहीं, तर तो पद्चूमधील भारबाहक असा गाढवच होय ! ! | ११ ॥ 

अुक्राचार्य म्हणतात, याप्रमाणें अकुंठित बुद्धीच्या भगवान्‌ श्रीकृष्णाचे भाषण ऐकून 
त्याचा संबंध नीट रीतीनें न कळल्यामुळे त्या आह्णांचीं मनें गोंधळून गेलीं आणि कांहीं 
उत्तर न देतां स्वस्थ बसले || १४ | श्रीकृष्ण सर्वाचा नियन्ता असतां सेबकासारखा 
अंकित झाला या गोष्टीचा पुष्कळ विचार केल्यावर त्यांना असें समजून आलें कीं, लोक- 
हितासाठी त्यानें हें स्वरूप घेतलें आहे. तेव्हां ते हंसत हंसत त्या जगद्गुरूशीं बोलूं 
लागले ॥१५॥| 

ते म्हणाले, “ आम्ही तत्त्ववेत्यांमध्ये श्रेष्ट व प्रजापतीचेहि नियेते असे असतांही 
तुझ्या मायेनें मोहेत झालों; कारण तूं भगवान्‌ मनुष्यासारखा कर्मे करीत असल्यामुळें तुझे 
बासतविक ख्य झांकून गेलें असून तू अंकिताप्रमाणें वागत आहेस. तेव्हां तुझी लीला किती 
अद्‌भुत म्हणून सांगावी | ॥१६॥ निरपेक्त असा तूं मगबान्‌ एकच असून अनेकरस्वरूपी 
होतोस ब आपल्या स्वत:च्याच सामथ्यानें हें विश्व उत्पन्न करून त्याचें रक्षण करितोत ब 
शेबटीं त्याचा लय॒ही करतोस. तथापि त्या कमानी तूं बद्ध होत नाहींस. परथ्वी एकच अततां 
घटपटादि पदाथोच्या यो जशी अनेकरूपी दिसते, तसाच हा भावंताच्या चरित्राचा प्रकार 
होय; तो बास्तबिक नसून केवळ अनुकरणासाठींच आहे ॥ १७ ॥ तथापि, हे भगवंता, 
अबब्य असेल त्या वेळीं आपल्या भक्तांच्या रक्षणासाठी ब दुष्टांच्या दमनासाठीं तू सत्त्वगुगाचा 
अवलंब करून अवतार घेतोस आणि त्रिकालाबाधित अशा वेदमा्गाचें रक्षण करितोत. 
हे मगबंता, चार बर्ण ब चार आश्रम हें ज्याचें स्वल्प आहे, असा जो श्रेष्ठ पुरुष तोच तूं 
आहेस ॥ १८॥ वेद हे तुजे पवित्र असें अंतरंग होय, तपश्चर्या, वेदाध्यपन व इंद्रियदमन 
यांच्या योगानें त्या वेदांमध्ये व्यक्त होगारें कार्यकारणरूपापठीकडीळ असें जे तुझे श्रेष्ट 
स्वरूप तें कळून येतें |॥१९॥ हे वम्मरूपी श्रीक्रष्णा, तुक ्ञान होण्याचें साधन केबळ बेद होत, । 
ब ते वेद ब्राह्मणांच्या आश्रयानें असऱ्यामुळें तूं ब्राह्मणवगीचा सत्कार कतततित आणि 
म्हणून आह्मणांच्या हितकर्त्यामध्यें तूंच श्रेष्ठ आहेत | २० || आज आमच्या जन्माचे 
सार्थक्य झालें. आमची विद्या, तपश्चर्या ब ज्ञान यांचेंहि आम्हांला पूर्ण फळ मिळालें, 
कारण सज्जनांचा आश्रय असा जो तूं त्या तुझ्या संगतीचा लाभ आम्हांला मिळाला. तुझ्या 
ठिकाणीं कल्याणाची पराकाष्ठा आहे || २१ ॥ अकुंठित बुद्धीचा ब आपल्या योगमायेने 
आपला महिमा झांकून टाकणारा असा जो तूं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, त्या तुला नमस्कार असो 
॥२२॥ तूं कालस्वर्पानें विश्वाचा नियन्ता असून, तुजे स्वरूप मायेच्या पडद्याने झांकून 
गेल्यामुळें द्वे राजे तर तुला जाणत नाहींतःच; पण तुझ्याशी एकत्र क्रीडा करणारें जे यादव 
स्यांनाहि तुझ्या खऱ्या स्वरूपाची कल्पना नाहीं || २२ ॥ झोपी गेलेला पुरुष ज्याप्रमाणें 


श्र्ड सुलभ श्रीमद्भागवत 


"२५४५९५५ ४६/४५-/६ ५४” 





मका डाली 
ह्वमांत दिसणाऱ्या पदाथोना खरे मानितो आणि नांबानेंच केवळ अस्तित्वांत असलेल्या ब: 
मनानेंच केवळ भासणाऱ्या अशा त्या आपल्या स्वरूपाहून निराळें असें दुसरें कांहीं आपलें, 
बास्तबिक स्वरूप असेळ असें जाणत नाहीं, त्याप्रमाणें नांबानेंच अस्तित्वांत असलेले जे 
विषय त्यांच्याविषयी मायेच्या योगानें इन्द्रियांची जी प्रत्रत्ति होते तीसुळें त्याचें मन घोटा- 
बळून जातें आणि त्या'ची ज्ञानशारि छपत होऊन तो परमेश्वराचे सत्यस्वरूप जाणत नाहींसा 
होतो ॥२४॥२५॥। अशा प्रकारचा जो तूं भगदान्‌ त्या तुझें, पापाच्या नदीचाहि नाश करणारें 
पवित्र तीथौचेंहि उगमस्थान असें चरणकमल उत्तम प्रकारें परिणत झालेल्या योगसमा'धीच्या 
योंगें आमच्या हृदयांत आज स्थिर झालेलें आम्हीं पाहिलें. तुझ्या ठिकाणीं उत्कट भक्‍त: 
केल्याने बासनामय असा ठिंगकोश नष्ट होऊन तुझे भक्त तुझ्या स्थानीं प्रात्त होतात. 
यास्तव हे भगवन. तुजे भक्त अशा आम्हांवर तूं कृपा कर ! ' | २६ ॥ 
शुकाऱचार्य म्हणतात, हे राजा, त्या मुनींनी याप्रमाणें भाषण करून श्रीकृष्णाचा, 
तसाच धृतराष्ट्र ब युधिष्ठिर यांचाही निरोप घेतला ब ते आपल्या आश्रमांस जाण्यासाठी 
सिद्ध झाले | २७ | त्या वेळीं महाकीतिंबान्‌ असा बसुदेव त्यांच्याजवळ आला ब त्यांना: 
नमस्कार करून आणि त्यांचे पाव घरून व्यवस्थित रीतीने त्यांना विचारू लागला |॥२८॥: 
बसुदेब म्हणाला, ' हे त्रव्षि हो, सब देवता तुमच्या ठिकाणीं बास करीत असतात; 
तुम्हांला मी नमस्कार करितों. तुम्हीं माझे माषण कृपा करून ऐकून घ्या आणि कर्माच्याः 
योगानें कर्माचे निराकरण कोणत्या रीतीनें होईल तें मळा सांगा ) । २९ ॥ 
हे बसुदेबाचें भाषण ऐकून, करद्णींना उद्देशून नारद म्हणाले, * हे त्रत्प हो, 
श्रीकृष्णासारखा ज्ञाननिचि जवळ असलां, त्याला मूल समजून बसुदेवानें कर्माचा निरास 
कसा टोटल हे जाणण्यासाठी आत्मकल्याणाच्या दृष्टीनं आपल्याला प्रश्न केला यांत कांहीं 
' आश्चर्य नाहीं ॥ ३० ॥| उघडच आहे कं, मनुष्यामध्ये निकट परिचिय हा अनाद्राला 
,कारण होत असतो. ज्याप्रमाणें गंगातीरीं राहणारा मनुष्य पवित्र होण्यासाठीं गंगेचें पाणी 
'सोडून दुसऱ्या पाण्याकडे जातो तसाच हा प्रकार होय । २१ ॥या श्रीकृष्णपरमात्म्याचें 
ज्ञान सृष्टीच्या उत्पततीपासून अंतापर्यंतच्या काळानेंहि, त्याच्या स्वतःकडून अथबा दुसऱ्या- 
| कडून किंबा इतर कोणत्याहि कारणानें नष्ट होणारें नाहीं ॥ ३२ ॥ अशा रीतीनें कोण- 
त्याह प्रकारें ज्याचा आत्मस्वरूपा'चा अनुभव नष्ट होत नाहीं, अश्या एकच एक परमेश्वररूप 
असलेल्या श्रीकृष्णाला, सामान्य माणूस रागद्वेषादि विकार, कर्मे, कमीचे परिणाम, सत्त्वादि 
गुणांची कार्ये, प्राणादिक शरीरबंधनें इत्यादि आपल्याच परिवाराने झांकलेला असा 
मानणारच. सूर्यांच्या योगच मेघ, धुकें विंबा ग्रहण हीं उत्पन्न होतात; पण या मेघादि 
गोष्टींनींच सूर्य झांकून जातो असें सामान्य माणसाला बाटतें कीं नाहीं ! ( पण वस्तुतः स्यः 
कांहीं मेघरादिकांनीं जसा झांकून जाणारा नव्हे तसा परमात्मा श्रीकृष्णहि रागादि 
विकार, इंद्रिये इत्यादिकांनीं बद्ध होणारा नव्हे)  ॥ २३ ॥ राजा, असें हें नारदाचें 
भाषण ऐकून कढी वसुदेबाला म्हणाले ॥ ३४॥ “बा बसुदेबा, कर्माच्या योग 
कमीचा निरस करण्याचा उपाय साधूंनी सांगितला आहे. तो असा कीं, सर्ब यज्ञांचा खामी 


स्कंध १०--अध्याय ८४ ३१२५ 








ज्जञो विष्णु त्याचीच यजञद्वारें श्रद्धापूर्वक पूजा करावी ' । २५ ॥ चित्ताला शांति देण्याचा, 
नमोक्षप्रास्रीचा ब झिहित धर्मांचा हा सुळम ब मनाला आनंद देणारा मार्ग, ज्ञानी पुरुषांनी 
शास्त्रदृष्टीने सांगितला आहे || ३६ ॥ शुद्ध मार्गानें द्रव्य मिळवून श्रद्धा पुरःसर परमेश्वराचे 
'पूजन करणें, हाच ग्रहस्थाश्रमी द्विजांना कल्याणप्रातीचा मार्ग म्हणून सांगितला आहे 
॥ ३७ ॥ हे बसुदेवा, यज्ञांत दान करून मनुष्यानें धनाची इच्छा सोडून द्यावी. घरांतील 
उपभोगाचे विषय भोगून स्त्रीपुत्रांबरीळ आसांक्त सोडाबी आणि स्वगादि लोक काळानं नष्ट 
होणारे आहेत असा बिचार करून त्या लोकांची बासना शानी पुरुप्ानें टाकून द्यावी. सर्ब 
ज्ञानी पुरुषांनी आपल्या सवे वासनांचा प्रथम गांबांत त्याग करून मगच तपासाठीं अरण्याचा 
मार्ग घरिळेडा आहे ॥ ३८ ॥ हे बसुदेवा, द्विजवर्णांचा पुरुष जो जन्मास येतो तो देव, 
तव्यि आणि पितर या तिधांचीं तीन करणें घेऊन येतो. तीं करर्णे फेडण्याचे मार्ग म्हणजे 
'थक्ष, वेदाध्ययन अ पुत्रोत्यादन हे होत. या मार्गानी हीं करणें फेडल्याबांचून जो धरदारादि 
संसाराचा त्याग करतो, त्याचा अधःपात होतो ॥ ३९ ॥ हे महाबुद्िवान्‌ बसुदेआा, तू 
'त्रद्षषरि ब पितर अशा दोन क्णांतून आतां मुक्त झालेळा आहेस; तेव्हां आतां यज्ञ करून 
देवांच्या कणांतून मुक्त हो, आणि अशा रीतीनें तवंत्रद्णमुर् झाल्यावर ग्रहाचा त्याग कर ! 
1 ४० ॥ बसुदेवा, खतेवरच तूं मोठ्या भक्तीनें विश्वनियंत्या श्रीहरीचें पूजन केलें होतेंस, 
“म्हणूनच तो तुझ्या पोटीं पुत्रर्याने जन्माला आला !? ॥ ४२९ | 
आुकाचाय म्हणतात, राजा, असे ते क्रव्पींचें भाषण ऐकून थोर मनाच्या बसुदेवानें 
"त्या त्यांना नमस्क्रार करून प्रस्न केळें आणि लगेच यज्ञ करण्याचें ठरवून पुरोहित 
म्हणून त्यांची त्यानें योजना केली ॥ ४२ ॥ हे परीक्षित्‌ राजा, याप्रमाणें विहित मार्गाने 
'पुतेहित म्हणून योजिळेल्या त्या क्पींनीं, त्या धर्मपरायण बसुदेबाकडून त्याच स्यमंतपंचक 
क्षेत्रामध्ये उत्तम प्रकारचें साहित्य जमवून यज्ञ करविले ॥ ४२ ॥ हे राजा, यज्ञाची दौक्षा 
र्‍चाळू झाली असतां यादबराजांनीं छानें करून गळ्यांत कमळांच्या माळा घातल्या व उत्तम 
'बस्त्रे परिथान करून अलंकारहि घातले || ४४ ।॥| त्यांच्या स्त्रियाहि सुंदर वस्त्रे नेसून, 
गळ्यांत सुवणीचे अकार घाळून, अंगाळा उद्या लावून आणि हातांत पूजेचें साहित्य 
-घेऊन आनंदित अंत:करणानं यज्ञमंडपांत आल्या || ४५ ॥ त्या वेळीं मृदंग, पडधम, 
दांख, भेरी, आनक इत्यादि वाद्यांचा धोप चाळू झाला नट ब नर्तक्या यांचा नाच होऊं 
*ळागळा, सूत ब मागध हे स्तुतिपाठ कर ठागळे आगि सुरेळ गळ्याच्या गंधर्बस्त्रियांनीं 
आपल्या पतीसह गावन करण्यास आरंभ केडा || ४६ || मग बसुदेबाच्या डोळ्यांत काजळ 
'बाळून ब त्याच्या अंगाळा ळोगी लावून त्रद्पींनीं त्याच्या अठरा स्त्रिप्रांसह त्याला, रोहिण्यादि 
'नक्षत्ररूय झ्त्रियांसह चंद्राला अभिषेक्र कराबा त्याप्रमागें बिधिपुर:तर अभ्यंग स्थान घातलें 
1 ४७ | त्या वेळीं यज्दीक्षा घेतलेळा ब मृगचर्म पांबरलेळा तो वसुदेव, सुंदर वश 
वपरिधान करून ज्यांच्या हातांत सुबणकंकणें, गळ्यांत मोत्यांचे हार, पाग्रांत पेंजणें व कानांत 
कुंडले घातलीं आहेत अशा स्त्रियांसह्‌ फारच ज्ोभू लागला || ४८ | दयुक्राचार्य म्हणतात, 
डे राजा, त्या वेळीं रेशमी वस्त्रे ब रत्नालंकार धारण केलेले बसुदेबाच्या यजञांतील ते 


१श््‌ सुलभ श्रीमःद्वागवत 





्रहत्बिज, सभासदांतह्‌ इंद्राच्या यज्ञांतील पुरोहितांप्रमाणें शोभू लागले || ४९ ॥ त्या वेळी 
प्राणिमात्राचे नियन्ते असे, बळराम ब कृष्ण हे सुद्धां आपले बांधव, पुत्र ब स्त्रिया ब 
आपापले वेभब यांनीं युक्त असे शोभत होते || ५० 1 त्या प्रसंगीं बसुदेवानें अमिहोत्र- 
प्रमुख प्राकृत व वैकृत यज्ञांचें अनुष्ठान केलें ब प्रत्येकांत बिधिपुरःसर यज्ञांतील पुरोडाशा, 
त्यांचे मंत्र ब त्यांचा विधि यांच्या नियंता असा जो परमेश्वर त्याचें पूजन केलें 1५ १ || मग 
त्या घनसंपन्न बसुदेबानें योग्य काळीं पुरोहितांची विधियुक्त पूजा करून अलंकृत केलेल्या 
गाई, भूमि ब कन्या याप्रमाणें योग्य अशा त्या अलंकारभूषित क्पींना दक्षिणा म्हणून 
अर्पण केल्या ॥ ५२ ॥ इतकें झाल्याबर त्या तदपींनीं त्याच्याकडून पत्नीसंयाज, अवभ्गथ- 
रान इत्यादि विधि करवून त्याच्यासह तर्बानीं परशुराम डोहांमध्ये खाने केलीं ॥५३॥. 
बसुदेवानें रान केल्यावर स्तुतिपाठक ब नाचणाऱ्या स्त्रिया वांना अलंकार ब वस्त्रे दिलीं 
आणि स्वत: अलंकार घाळून कुत्र्यामांजरांपासून तों तिन्ही बण्णांतील लोकांपर्यंत सर्वोना 
अन्नदानानें संतुष्ट केलें || ५४ |! एवढें झाल्यावर त्यानें आपल्या बांधवांना त्यांच्या 
स्त्रीपुत्रांसह भोठमोठे अहेर केले. या बंधूंत विदर्भ, कोसल, कुरु, कारि, केकय ब संजय 
या देशांचे राजे प्रमुख होते |) ५५ ॥) सभासद, पुरोहित, देवगण, मनुष्य, भूतें, पितर ब 
स्तृतिपाठक यांनाहि त्यानें अहेर करून संतुष्ट केलें, तेव्हां ते सर्बजण श्रीकृष्णाची आशा 
घेऊन बसुदेवाच्या यज्समारंभाःची बाखाणणी करीत तेथून निघून गेले ॥ ५६ ।। धृतराष्ट्र, 
बिदुर, धर्म, भीम, अजुन, भीष्म, द्रोण, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान्‌ व्यास, 
तसेःच इतर खेही, आस ब बांधब हे जेव्हां आपल्या यादबबंधूंना आठिंगन देऊन निरोप 
घेऊ लागले, तेव्हां प्रेमानें त्यांचें हृदय थबथबून गेलें. ते तेथून मोठ्या कष्टानें आपल्या 
देशीं जाबयास निघाले. इतर लोकांचीहि तीच स्थिति झाली || ५७ ॥ ५८॥ वसुदेवानें 
नंदाःचीहि सर्व गोपांसह मोठ्या मानानें पूजा केळी. नंतर श्रीकृष्ण, बळराम, उग्रसेन 
इत्यादिकांच्या प्रेमामुळे, नंद तेथें आणखी कांहीं दिवस राहिला ॥ ५९ ॥) याप्रमाणें 
बसुदेवाच्या मनांत आलेली महासागरासारखी कठीण अशी कल्पना सुलमपणें सिद्धीस 
गेल्यामुळें आनंद्मम़ झालेला तो बसुदेव, इष्टमित्रांवह बसला असतां नंदाचा हात आपल्या 
हातांत धरून त्याच्याशीं बोळूं लागला || ६० ॥ 

बसुदेव म्हणाला, “ नंदराजा, खेह नांबाचा जो पाश ईश्वराने निर्माण केला आहे 
तो मोठ्या योग्यांना ब शूर पुरुषांनाहि तोडाबयास फार कठीण आहे असें मला वाटतें 
॥६२॥ पाहा ना, अत्यंत चांगुलपणानें तुम्ही आमच्याबर, ज्या उपकारांचा मोबदला. 
आपणांला मिळेळ अशी किंचित्‌हि कल्पना नसतां जे उपकार केले, त्यांची फेड आम्हांला 
कधींहि करतां येणार नाहीं. असें असतांहि आम्ही ते तुमचे उपकार जाणत नाहीं; परंतु 
तुम्ही मात्र आमच्याबरील आपलें प्रेम केव्हांहि काढून घेतलें नाहीं || ६२ ॥ भाऊराया, 
पूर्वी एक आम्हांला सामर्थ्यं नसल्यामुळें आम्हीं तुमच्या हिताची कोणतीहि गोष्ट करूं 
शकलों नाहीं; पण आतां तर तशी स्थिति नाहीं ना ? पण आतां आम्हीं संपत्तीच्या मदाने 
अंघ झाल्यामुळें तुम्हीं पुढें उभे असतांहि आमच्या हातून तुमचें कांहीं कार्य होत नाहीं: 





स्कंध १०--अध्याय ८ डं ३२७ 
*२२५९९९९९९२५४५३०५८८८८४८०८४८८५८८८८५८८८८४८४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ हँ 
॥६१३॥ तेव्हां, डे नंदराया, तात्पर्य एवढेंच कीं, आत्यंतिक कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या' 
पुरुषाला राज्यवैभब मिळूंच नये ह खरें, त्या वैमबामुळें मनुष्याची दृष्टि आंधळी होऊन 
आपले आत्त व बांधव हेहि त्याला दिसत नाहींसे होतात. | ६४ ॥ 

शुकाचार्य म्हणतात, “ याप्रमाणें नंदाचे उपकार आढवल्यामुळें बसुदेवाचें मन 
सद्गदित झालें आणि डोळ्यांतून आसवें येऊन तो रडूं लागला ॥ ६५ ॥ नंतर आपला 
मित्र बसुदेव. तसेंच कृष्ण आणि बळराम यांच्या प्रेमळ हेतूनें, आज उद्यां असें करितां 
करितां तेथें तीन महिने राहिला ब यदूंनींहि त्याचा त्या अवधींत चांगळा मान ठेविला 
॥६६॥ नंतर ज्याचे सर्व मनोरथ पूण झाले आहेत असा तो नंद आपलीं सर्ब गुरें घेऊन 
ब आपल्याला मिळालेले मूल्यबान्‌ अलंकार, रेशमी वस्त्र आणि तसंच दुसरे मूल्यबान्‌ 
अद्देर घेऊन तेथून बंधुवर्गासह निघाला |। ६७॥ वसुदेव, उग्रसेन, कृष्ण, उद्धव ब बळराम 
इत्यादिकांनीं दिलेल्या भेटी घेऊन तो नंद निघाला असतां यादवांनी त्याच्या समागमे 
चाळत जाडान त्या'ची पाठवणी केली |॥६८॥ याप्रमाणें नंद, गोप ब गोपी तेथून निघाली 
खरी; पण श्रीकृष्णाच्या चरणकमलावर जडलेले त्यांचें चित्त मात्र त्यांना बरोबर घेतां आलें 
नाहीं; तर केवळ देहाने तीं मथुरेस गेलीं ॥६९॥ याप्रमाणें नंद आदिकरून सर्ब बांधब 
आपआपल्या धरीं परत गेले असतां पावसाळ्याचा समय आला, हे पाहून कृष्ण हाँच 
ज्यांचें देवत असे ते यादव पुनः द्वारकानगरींत राहावयासाठीं आले ॥॥७०॥ तेथें आल्यावर 
त्यांना जे जे भेटले त्यांना तीभयात्रेमथ्ये झालेल्या आस्तसंबंधी लोकांच्या भेटी घ बसु- 
देवाच्या यज्ञसमारंभा'ची हकीकत इत्यादि सर्व वृत्त त्यांनीं सांगितलें ७१ ॥ 


1) 
| 
) 





चौऱ्यायशींवा अध्याय समात्त 





अध्याय ८५ बा 





झुकताचार्थ म्हणतात, हे राजा, एकदां बळएम ब कृष्ण असे उभयतां बसुदेवा- 
पाशी येऊन नमस्कार करून उभे राहिळे अततां, त्या आपल्या पुत्रांचे अमिनंदन करून 
बसुदेब प्रेमानें त्यांच्याशीं बोळूं लागला || १ ।॥ आपल्या दोन्ही पुत्रांच्या अद्‌भुत पप- 
कमाचें दिग्द्रान करणारें त्रद्वींचें भाषण त्यानें ऐकिळें असल्यामुळें, त्याच्या मनांत 
बळराम ब कृष्ण यांच्या पराक्रमांनीं मोठी श्रद्धा उत्पन्न झाली होती. तो त्यांना उद्देशून 
म्हणाळा ॥ २ ॥ ' हे महायोगिन्‌ श्रीकृष्णा, हे त्रिकालाबाधित बळएमा, या सृष्टीचे 
उत्बादक असे जे श्रेष्ठ प्रचान पुरुष्र तेच प्रत्यक्ष तुम्हो आहां, हें मी ओळविळें ॥३॥ 
हे पुत्रांनो, या सृट्टीच्या उत्पतिक्रियेळा जीं कारणें लागतात तीं सर्ज तुम्हींच आहां. त्या 
क्रियेचें स्थळ, कर्ता ब साधन, ज्यांतून तिला लागणारें द्रव्य काढून ध्याबपाचें तें, ज्याच्या 
संबंधानें ती क्रिया होते तें, ज्याच्यासाठी ती होते तें, त्या क्रियेला लागणारे द्रव्य ब त्य 
क्रियेनें होणारा पदार्थ, त्या क्रियेची रीत ब तिचा काळ हीं सर्व तुम्हीच असून, प्रधान व 
पुरुष या दोहोंचेंहि नियंतृत्व तुमच्याकडे आहे ॥ ४ ॥ हे इंद्रियांच्या निपन्त्या श्रीकृष्णा, 
तूं स्वतः जन्मरहित आहेस पण अनेक प्रकारचें विश्व तूं स्वत; उत्पन्न केलें असून त्या 
आत्मध्वरूपी बिश्वांत तूं आपणच शिरून प्राणख्यानें ब जीवरूपाने त्याला सावरून धरितोख 
॥ ५ ॥ ज्या प्राणादिकांमुळें विश्वाची उत्पत्ति होते ब त्या प्राणादिकांमध्यें जी शक्ति 
दिसते, ती त्यांची नसून यांच्याहून अत्यंत श्रेठठ असा जो तू त्या तुज्ञीन होम. कारण हे 
प्राणादिक संवथा तुज परमात्म्याच्या तंत्राने वाठणारे अतून त्या परमात्म्याचे त्यांच्याशी 
कांहींच साम्य नाहीं. हाळचाळ करणाऱ्या त्यांची ती हाळचाळ ही केवळ चेशाच होय ॥६॥ 
वंद्र, अभि ब सूर्य यांची कांति, तेज व प्रकारा, तसेंच नक्षत्रे ब बीज यांच्या क्षगमात्र दिसर 
णाऱ्या चकाकीबरून प्रतीतीत येगारें त्यांचें अत्तित्ब,पर्वतांचा स्थिरपगा,भूमीचा घर्म गंध या 
सवे गोष्टी म्हणजे बस्तुतः तूंच आहेस ।॥७॥ हे परमेश्वरा, पाण्यांत जो तृप्तीचा ब जीवनाचा 
गुण आहे तो, तें पाणी व त्याचा धम जो रस म्हणजे चव हीं तजे तूंच आहेत. दे बिधनिथरन्त्या, 
इंद्रिवे,प्राण ब रारी यांची शक्ति ब हाळचाल,बायूची गति इत्यादि गोष्टी तुझ्याचपुळे आहेत 
॥८॥दिशांनदिशांमघीळ पोऊळी,त्या मूळ दिशा,आकाश,त्या आकाशाचा आश्रय जो स्फोट 
म्हणजे ध्वनीचें मूळ सूक्ष्म स्वख्प तें, तसेंच त्यांचीं स्थूळ होगारीं ख्य म्हणजे नाद, ओंक्रार 
व पदाथाना निरनिगळीं नांवें देगारें वग, हीं सर्व तूंच आहेस ॥९॥ इंद्रियांची प्रेष्कशक्ति 
तूंच असून, देव ब त्यांची कृुझा हीं सर्वे तूंच आहेत बुद्धीचा ज्ञानरूपी गुग आगि जीवाच्या 
निःनिगळ्य़ा अवस्थांत नीट संभाळ राखणारी स्मरणशकित हीं तुझींच ख्य होत ॥१० ॥ 
भूंगर्थ्ये तूच तमोगुणस्वरूपी अहंकार असून इंद्रियांतीळ राजपत अहंकार तूंच आहेत, 
देवांमध्ये असणारा सात्त्विक अहंकार तूंच असून जीवांना संसारांत घालळगारी प्रकृति 


0 आकड हह पतत २ त कक 0 क सर १. क्ट ल 








स्कंध १ ०---अध्याय ८५ २२९ 
डा क डड जाया तारयका कतली 
देखील तूंच आहेस || ११ ॥ या बिश्नांतील सर्व नश्वर पदाथोत जो शाश्वरतपणा आहे तें 
तुझेच स्वरूप होय. प्रथिव्यादि द्रव्यांपासून झालेल्या भिन्न भिन्न पदार्थात टिकाऊ रूप जसें 
एथ्वी हेंच असतें, तसेंच हे होय | १२॥ सत्त्व, रज व तम हे गुण आणि त्यांच्यापासून 
झालेले कार्यरूप पदार्थ, हे सर्व साक्षात्‌ तूं जो परमात्मा त्याच्याच स्वरूपांत योगमायेने 
कल्यिळेले होत ॥ १३ ॥ तात्पर्य, दे जे विश्वांतील मित्र मिन पदाथे, ते बस्नुत; अस्ति- 
'त्बांतच नाहींत. ज्या वेळीं ते कल्यिळे जातात, तेव्हां ते तुझ्या स्वरूपावर अधिष्ठित असून 
'वू.त्यांत अंतर्यामिर्पानें व्यापून असतोत; पण एरबीं तूं कसलेहि व्यबहार भ करणाराच 
आहेस || १४ || सत्त्वादि गुणांचा प्रवाह म्हणजे जो हा संसार त्यांत सर्वामध्ये अंतर्यामि- 
रूपानें बास करणाऱ्या परमात्म्याचे सूक्ष्म स्वरूप सामान्य लोक जाणत नाहींत ब अज्ञाना- 
मुळें ते आपल्या कमानी बद्ध होऊन संसारांत पडतात | १५ ॥ हें मनुष्यशरीर मिळण्यास 
फार कठीण आहे. पण तें उत्तम प्रकारचें शरीर आम्हांला सहजगत्या मिळालें असता 
आम्हीं आपल्या हिताच्या कामींच, तुझ्या मायेनें मोहित होऊन असावध राहिलो. आणि 
हे परमेश्वरा, तशा स्थितींत आजबर आमचें आयुष्य निघून गेलें || १६॥ हा देह म्हणजेच 
मी आणि त्या देहापासून उतचन्न होणारे बंशज म्हणजे माजे अंश असें वाटूं लाबणाऱ्या 
प्रेमपाशांनीं हे सारें जग तूं बांधून टाकिले आहेस ॥ १७ ॥ तुम्ही आमचे पुत्र नसून 
प्रकृति ब पुरुष यांचे नियन्तेच प्रत्यक्ष आहां. तुम्हीं येथे जे अबतरलां आहां ते प्रथ्वीला 
भारभूत झालेल्या क्षत्रियांचा नाश करण्यासाठीं असून तसें तुम्ही पूर्वी म्हणाळांहि होतां 
॥ १८ ॥ हे श्रीकृष्णा, तूं दुःखितांचा केवारी आहेस. तुझ्या चरणकमळाला मी आज 
शरण आलों आहें. कारण तें शरण आलेल्यांचें संतारभय नाहींसें करतें. आतां खरोखर 
झाली एबढी इंद्रियलालसा अगदीं पुरे झाळी. कारण त्या लालसेमुळें मरणशीळ अजा 
शरीराच्या ठिकाणीं हाच आत्मा अशी बुद्धि होऊन तूं जो परमात्मा त्याच्या ठिकाणीं हा 
आपला पुत्र होय अशी भावना होते ॥ १९ ॥ खे वर पूर्वा सूतिकाग्र्हांत तूं सांगितलें 
होतेंस कीं ““ मी वस्तुतः जन्मरहित असून आपल्या धर्माच्या रक्षणासाठी तुमच्या पोटीं 
प्रतियुगी जन्म घेतला, ” हे बिशालकीर्ते, तूं अनेक शरीरें धारण करून तीं पुनः आकाशा- 
प्रमाणें अल्सिपणें सोडून देतोत. तुज विश्वव्यापकाच्या ऐश्वर्ययुचा योगमायेचें सौभाग्य 
कोणाला कळणार आहे १? || २० || 
आुकाचार्य म्हणतात, दे राजा, बमुदेव मित्याचें हें भाषण ऐकून यादवश्रेठ्ठ भगवान्‌ 
"श्रीकृष्ण प्रेमानें नग्न झाला व त्यानें हंसत हंसत गोड दाग्दांनीं त्याला उत्तर दिलें ॥ २१॥ 
तो म्हणाला, ' अहो तात, तुमचें हें भापण अगदों अर्थवूगे असून आम्हांला 
मान्य आहे. कारण या भाषणांत तुम्हीं आम्हां मुळांना उद्देद्यून सर्व तत्त्वज्ञानाचा उपदेश 
'केला आहे | २२ | हे यादवभ्रेष्ठ अशा ताता, मां, तुम्हीं, हे बळरामदादा आगि हे 
: दारकाबासी लोक, त्याचप्रमाणें हे स्थावरजेगमात्मक सर्व विश्व हीं सारीं ब्रह्मख्पच होत 
असें मानिलें पाहिजे || २३ ॥ कारण आत्मा हा अगदीं एकच असून तो स्वयंप्रकाशित, 
“शाश्वत, देहादिकांहून वेगळा ब गुणांगासून अलिप्त अता आहे; तथापि त्याच्याचपासून 





११० सुलभ श्रीमद्भागवत 
1 य य टा क य ना ममयळ 
झालेल्या अनेक भू्तांमध्यें त्यानेंच उत्पन्न केलेल्या गुणांच्या योग तो अनेक प्रकारचा 
भासतो ॥ २४ ॥ आगार, वायु, अभि, जल व प्रथ्वी या मूतांमध्यें उपाधींच्या योगाने 
जसा अनेकपणा दिसून येतो, तसा हा एकच एक असलेला आत्मा देखील प्रगट होणें, 
गुप्त होणें, लहान असणें, मोठा होणें इत्यादि प्रकारांनीं अनेक बाटतो ? ॥ २५ ॥ 

झुकाचार्य म्हणतात, हे राजा, याप्रमाणें मगवंतानें बसुदेवाळा सांगितलें असतां ते. 
ऐकून बसुदेवा'ची भेदबुद्धि नष्ट झाली. आणि प्रसन्नचित्त होत्साता तो मोन धारण करून 
बसला ॥ २६ ॥ असो. हे परीक्षित्‌ राजा, नंतर सर्ब देबतास्वरू्पी जी देवकी तिच्या 
ऐकण्यांत असें आलें कीं, मृत गुरुपुत्राला आपल्या पुत्रांनी परत आणून दिलें. हो गोष्ट 
ऐकून तिळा मोठा अचंबा बाटला | २७ ॥ तिनें बळराम ब कृष्ण यांना जवळ बोलावें 
आणि कंसाने भारून टाकिळेल्या आपल्या दुसऱ्या सुलांव्वी आठवण झाल्यामुळें तिचे डोळे 
अश्रूंनी मरून गळे असतां ती दीनपणें त्यांच्याशीं भोळूं लागली ॥ २८ ॥ 

ती म्हणाठी, * हे अपरिमितसामर्थ्यंबान्‌ बळरामा, हे योगशास्त्रेत्यांमध्यें श्रेष्ठ 
असलेल्या श्रीकृष्णा, तुम्ही दोघे आदिपुरुप असून प्रजापतींचेहि नियामक आहां ह मला 
ठाऊक आहे ॥ २९ । तुम्हीं सांप्रत माझ्या येथें जे अवतीणे झालां, ते अशास्त्रीय अशा 
दुष्ट मागीला लागलेल्या ब त्यामुळें प्रथ्वीला जड झालेल्या राजांचा नादा करण्यासाठीं 
झालां, कारण त्या राजांचें बळ काळाने उभ्बस्त झालेले असें होतें २०) दे परमात्म्या, 
तुला आज मीं रारण आल्यें आहें. तुझ्या पुरुषरूप अंशाच्या मायारूप अंद्याचे अंश जे 
सत्त्वादि गुण, त्यांच्या एका भागाने तूं या विश्वाची उत्पत्ति, उत्कषे ब लय करीत असतोत 
॥ ३१ || तुम्हांला तुमच्या सांदीपनि गुरूंनी दक्षिणा मागण्याच्या वेळीं आपल्या पुष्कळ 
काळापूर्वी मरण पावलेल्या पुत्राला आणून ग्रावयास्ची जेव्हां आज्ञा केली, तेव्हां 
गुक्दक्षिणा म्हणून तुम्हीं त्या गुरुपुत्राळा पितृळोकाहून आणून गुरूच्या स्वाधीन केलें! 
॥ २२ ॥ तुम्हां दोघेहि योगशास्त्रांत अत्यंत निपुण आहां, यास्तव माझीहि तुम्ही तशीच 
एक मनकामना पूर्ण करा. कंसाने पूर्वीं ज्या माझ्या पुत्रांचा बघ केला त्यांना तुम्हीं परत. 
आणलेले पाहावें अशी मला इच्छा झाली आहे. _ ॥ २३ ॥ 

शुक्राचार्य म्हणतात, हे परीक्षित्‌ राजा, याप्रमाणें मातेनें आज्ञा केली असतां, 
बळराम व कृष्ण हे दोघे योगमायेचा आश्रय करून सुनळ नामक पाताळ प्रदेशांत गेळे 
॥ ३४ ।] तेथें ते गेळे असतां देत्यांचा राजा जो बळि त्याच्या तें दृष्टीस पडले. राम-कृष्ण 
हे साऱ्या जगाचें नियंत्रण करणारें देवत असून विशेषतः बळि राजाचें स्वतःचेंहि देबत 
होते. अर्थात्‌ त्यांस पाहतांच बळीला फार आनंद झाला. तो तत्काळ उठून उभा राहिला, . 
ब आपल्या कुटुंबांतील माणसांसह त्यानें त्या राम-कृष्णांना नमस्कार केला॥ २५ ॥ 

त्या वलिराजानें त्यांना बसावयासाठीं उत्तम प्रकारचें आसन पुढें केलें आणि 
आनंदानें त्यांना त्यावर बसविलें. मग त्या महात्म्यांचे पाय धुऊन तें पाणी त्यानें आपल्या 
स्वतःच्या व आपल्या कुटुंबातील मंडळींच्या मस्तकांबर प्रोक्षिलें. कारण तें पादोदक त्रह्म- 
देवापासून सर्व जगाला पवित्र करीत राहिलें आहे ॥ ३१६ ॥ याप्रमाणें बळीनें त्या उमय: 


स्कंध १०--अध्याय ८५ १३१ 
जा १ 
तांची मोठ्या समारंभाने पूजा करून त्यांना उंची बस्त्रे, अलंकार व उट्या अर्पण केल्या 
आणि विडा, दीप, सुग्रास अन्न तसेंच आपलें कुल ब धन यांसह आपलें शरीरहि त्यानें 
त्यांच्या सेवेला सादर केलें || ३७॥ हे राजा, त्या वेळीं बळिराजाचें मन प्रेमानें अगदी 
थबथबून गेलें. त्यानें आपल्या हृदयांत भगवंताच्या चरणकमलांचें वारंबार ध्यान केलें. 
त्याचे नेत्र आनंदाश्रूंनीं भरून गेले, त्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले आणि त्याचा 
कंठ दाटून आला ब तशा स्थितींत तो श्रीकृष्णाशीं बोळूं लागला ॥ ३८ ॥ 


बळी म्हणाला, हे बळरामा, सर्वव्यापक असा जो दोष तो तूंच आहेस. तुला ' 


नमस्कार असो. हे विश्वचालका श्रीकृष्णा, तुला नमस्कार असो. तुम्हीं ब्रह्मस्वरूप व सर्वाचे 
अंतयामी असून सांख्य ब योग या शास्त्रांचे प्रवर्तक आहां ॥ २९ ॥ खरोखर तुमचें 
दर्शन म्हणजे प्राण्यांना मोठें दुल आहे; पण वित्येक्रांना तें अगदीं सुलम होतें. आम्हीच 
पाहा ना ! आमचा स्वभाव रजोगुण ब तमोगुण यांनीं व्यापिला असतांहि तुम्हीं सहजगत्या 
येथें येऊन आम्हांला दरीन दिलें ॥ ४० ॥ देत्य, दानब, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, 
यक्ष, राक्षस, पिशाच्च, तसेच भूत व प्रमथ या लोकांचे प्रमुख आणि आम्हीं ब आमच्या- 
प्रमाणें दुसरे हे सर्व, अत्यंत शुद्धसत्त्वगुणाचें प्रत्यक्ष माहेरघर असा जो वेदस्वरूपी तूं-त्या 
तुझ्याविषयी नित्य वैर करीत असतात ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ कित्येक जण ( शिझुपार्लांदि ) 
तुझ्याशीं नित्य वेर करून तुझी भक्ति करितात, तर कित्येक जण ( गोपी ) मनांत काम- 
घासना धरून तुझी भक्ति करितात; परंतु त्या सब भक्तांना तूं जता आपल्या जबळ ओढि- 


तोस, तसा कांहीं सत्त्वगगुणबिश्रिष्ट अशा देवादि भक्तांनाहि ओढीत नाहींस !॥1४२॥हे 


योगेश्वरांच्या नियंत्या, मोठ्या योगनिष्णात पुरुषांनाहि तुझी ही योगमाया अमुक प्रकारची 
आहे असें बहुधा कळत नाहीं; मग आमच्यासारख्यांना ती कशी कळणार ? | ४४ | 
हे भगबंता, तूं मजबर कृपा कर आणि निष्काम पुरुष ज्याच्याकरितां नित्य प्रयत्न करितात, 


अशा तुझ्या 'चरणकमलाचे ठायीं आश्रय दे. म्हणजे संसाररूपी दुःखदायक अंधारमय जे 


कूप त्यांतून बाहेर पडेन ब जगाला आधार देणाऱ्या वृक्षांच्या तळीं जें मिळेळ त्यावर 
उपजीविका करीत शांतपणें एकटाच किंबा साधूंच्या संगतींत मी फिरत राहीन ॥ ४५॥ 
हे सर्व जीवांच्या नियामका, आम्हांला उपदेश कर आणि हे प्रभो, आमचें पाप नष्ट कर, 
ठुझ्या उपदेशानें जो निष्ठापूवक चालतो तो पुरुष विधिनिषेधात्मक धर्मबंधनांतून मुक्त 
होतो? ॥ ४६ ॥ 

बळीचें हें भाषण ऐकून श्रीकृष्ण मगवान्‌ म्हणाले, * पहिल्या स्वायंभूब मन्बंतरा- 


मध्ये मरीचि प्रजापतीचे ऊर्णानामक पत्नीच्या पोटीं झालेले सहा पुत्र देव होते. एकदां 
अह्मदेव आपल्या बाकूनामक कन्येशीं रममाण होण्यास उत्सुक झालेला पाहून त्यांना हंसू 


आलें ॥ ४७ | हें जें त्यांच्याकडून निंद्य कर्म घडलें, त्यामुळें ते असुरयोनींत जाऊन 
तत्काळ हिरण्यकशिपूच्या पोटीं जन्मास आले ब तेथून योगमायेनें त्यांना काढून देवकीच्या 
उदरांत नेलें. तेथें त्यांचा जन्म होतांच हे बळिराजा, कंसानें त्यांचा बध केला. त्या आपल्या 


पुञञांबिषयीं देवकीमाता शोक करीत असून, ते पुत्र सांप्रत तुझ्याजबळ राहात आहेत. 


३३२ सुलम श्रीमद्भागवत 
क क तक पवा च्या कत्या य र 
॥ ४८॥ ४९ | मातेचा शोक दूर करण्यासाठीं आम्ही त्यांना येथून तिजकडे नेण्यासाठी 
आलों आहों. तेथें गेल्याबर ते बह्षदेवाच्या शापापासुन मुक्त होतील ब दुःखरहित होऊन 
-दैेबलोकाला जातील ॥ ५० ॥ स्मर, उद्गोथ, परिष्वंग, पतंग, क्ुद्रभत्‌ आणि धुणी अशा 
या सहा मरीविपुत्रांना माझ्या कृपेनें पुनः उत्तमलोकर प्राप्त होईळ !' ॥५ १॥ असें बळीला 
सांगून ब त्या आपल्या बंधूना घेऊन, बळराम ब कृष्ण उभग्रतां बळीनें केलेल्या सन्मानाचा 
स्वीकार करून द्वारकेस परत आले आणि त्यांनीं त्या पुत्रांना मातेच्या स्वाधीन केलें 
॥५२॥| त्या पुत्रांना पाहून देवी देवकीच्या स्तनांना पुत्रप्रेमाने पान्हा फुटळा. तिनिं 
त्यांना आपल्या मांडीवर घेऊन मिठी मारिली आणि बारंबार त्यांचें मस्तक हुंगिलें ॥५२॥ 
पुत्रस्पर्शानें तिच्या मनाळा फार आनंद झाला आणि तिनें मोठ्या संतोषानें त्यांना स्तनपान 
"दिलें. ती विष्णूच्या मायेने मोहित झाली होती; कारण सारी सृष्टि त्या मायेनंच चाळली 
आहे ॥५४॥ श्रीकृष्णाने पूर्वी पिऊन उरळेळें देवकीच्या स्तनांतीळ दूध त्या सहा जणांनी 
प्राहान करितांच श्रीकृष्णाच्या अप्रत्यक्ष अंगस्पर्शाचा योग होऊन त्यांना आपल्या मूळ 
देवसख्याचा साक्षात्कार झाला ॥ ५५ ॥ माता देवकी, पिता वसुदेव व बंधु बळराम 
आणि कृष्ण यांना त्यांनीं नमस्कार केला आणि सर्वे लोक पाहात असतां ते आपल्या देव- 
लोकरींच्या स्थानीं निघून गेळे || ५६ ॥ मृत पुत्रांचें परत येणें ब पुनः स्वर्गी निघून जाणें, 
हो प्रकार पाहून देवकीला मोठें आश्चर्य बाटळें आणि दे राजा, तो सर्वे श्रीकृष्णाने रचि- 
छेला मायेचा खेळ आहे असें तिनें जाणिलें ॥ ५७ ॥ दहे परीक्षिय्‌ राजा, या प्रकास्वे त्या 
अपशिंमित सामर्श्येवान्‌ अशा परमात्म्या श्रीकृष्णाचे अनंत अद्‌भुत पराक्रम आहेत ॥५८॥ 
सूत म्टणतात, हे शौनक तदपि हो, श्रीक्ण्णाचें यशा अमर असून त्याचें हें चरित्र 
ञ्यासपुजे हतने अशा प्रवर बर्णिळे आहे. जगाच्या पाततवचा नाल वह ण्याचे त्याला 
सामर्थ्य अशून श्रीकृषाम ऱांना ते कानातील मूल्यवान, अळेकारासार्थ आहे. जो कोणी 
स्वतः तें नित्य श्रवण करीळ किंबा दुसऱ्याला ऐकबीळ त्याचे मन श्रीकृष्णमगवंतावर 
. पूर्णपणें जडेळ व कल्याणाचे माहेरघर असें जं श्रीकृप्णाचें स्थान तें त्याला प्रात होईल |॥५९॥ 


पंचाणऐेशींवा अभ्याय समाप्त 


अध्याय ८६ वा 





परीक्षित्‌ राजा झुकाचायोस म्हणतो, हे मुने, बळराम ब कृष्ण यांची बहीण जी 
सुभद्रा तिच्याशीं अजुनानें विवाह कशा प्रकारें केला, तो वृत्तांत ऐकण्याःची मला इच्छा 
आहे; कारण ती सुभद्रा माझी आजी होती ॥ १ ॥ 

शुकाचार्य म्हणतात, महापराक्रमी अजुन तीर्थयात्रा करीत प्रथ्वीवर हिंडत असतां 
प्रभातततीर्थाला जेव्हां आला तेव्हां तेयें त्याला आपल्या या मामेबहिणी'चा वृत्तांत कळला 
॥ २ ॥ बळराम तिला दुर्याधनास देणार आहे; पण इतरांचा तसा उद्देश नाहीं असें त्याल! 
कळलें. तेव्हां ति'ची प्राप्ति करून घेण्याच्या इच्छेने तो त्रिदंडी संन्यासी होऊन द्वारकेस 
आला | ३ ॥ तेथें आपला हेतु सिद्धीस कसा नेतां येईल याचा बिचार करीत तो 
पावसाळ्याचे 'चार महिने राहिला असतां नागरिकांनी त्याचा र्‍चांगळा सत्कार केला ब 
बलरामानेंहि त्बाला न ओळणतां त्याचा बारंवार बहुमान केला | ४ ॥ एकदां तर त्याचा 
पाहुणचार करावा म्हणून बळरामाने त्याला आमंत्रण देऊन आपल्या घरीं आणिलें, तेथें 
मोठ्या भक्‍तीनें बळरामानें बाढविलेले पदार्थ अञुनानें भक्षण केले || ५ || त्या भोजनप्रसंगी 
पराक्रमी पुरुषांच्या मनांत मरणारी अशी ती उपबर कन्या सुभद्रा त्याच्या दृष्टीस पडली. 
तिला पाहाताच त्याचे नेत्र आनंदाने प्रफलित झाळे आणि प्रेमानें वेडाबलेलें त्याचें मन 
तिच्याबर बसलें || ६ || स्त्रियांच्या मनास आनंद देणाऱ्या अशा त्या अजुनाचें दशन 
होतांच सुभद्रेचेंहि मन त्याच्यावर बसलें, तिचें हृदय ब नेत्र त्याच्याकडे ओढ घेऊं लागले. 
ब ती हंसत लाजत त्याच्याकडे चोरून पाहूं लागली | ७ ॥ नंतर तिचेंच सतत ध्यान 
करणारा अजुन तिच्या प्रास्तीची संधि पाहूं लागला. बलबत्तर कामानलानें तो अगदीं पीडित 
झाला, आणि त्याचें मन अस्थिर होऊन त्याला कश्यानेंहि सुख वाटेनासे झालें ॥८॥ 
अशा स्थितींत एकदां मोठ्या देवयात्रेचा प्रसंग उद्भवला. त्या वेळीं ती सुभद्रा द्वांरकेंतील 
आपल्या सुसंरक्षित राजदाड्यांतून बाहेर पडून रथांत बसून देवदशनास चाळली असतां, 
त्या महापराक्रमी अजुनानें तिच्या मातापित्यांच्या व॒ कृष्णाच्या संमतीने तिला त्या 
समारंभांतून पळवून नेलें ! || ९ || त्याला अडविण्यासाठी जे शूर योद्धे आडवे आले. 
त्यांना त्यानें आपलें धनुष्य सरसावून पळवून लाविळें आणि सिंह आपला बांटा घेऊन 
नसा निघून जातो, तसा तो यादबमंडळी आक्रोश करीत अततां रथांत बसून निघून गेला ! 
॥ १० ॥ हा घडलेला प्रकार जेव्हां बळरामाला कळला तेव्हां पौर्णिेच्या समुद्राप्रमाणें तो 
अगदीं खबळून गेला; पण कृष्णाने व खेही मंडळीने त्याच्या पायां पडून त्याला थोड्या 
वेळानें शांत केलें | १६ ॥ नंतर शांत झालेल्या त्या बळरामानेंहि आनंदानें बघूवरांकडे 
हत्ती, घोडे, रथ इत्यादि मूल्यवान साहित्य बघ दासदासी आंदण म्हणून पाठवून 
दिलीं॥ १२॥ 


शर्थ सुलभ श्रीमद्भागवत 





शुकाचार्य म्हणतात, हे राजा, श्रुतदेव नांवाचा एक उत्तम ब्राह्मण कृष्णाचा भक्त 
होता. एकऱ्या श्रीकृष्णारिबाय तो कांहीं जाणत नव्हता ब अश्या एकनिष्ठ भक्तीमुळे 
आपले सर्ब मनोरथ पूर्ण झाले असें बाटून तो अगदीं समाधानानें राहात असे. तो 
ज्ञानी ब वैराग्यशल होता || १३ ॥ तो ब्राह्मण विदेह देद्यांतील मिथिळा नगरीत 
ग्रहस्थाश्रमघम सांभाळून राहात असे ब प्रयत्न न करतां जे मिळेळ तेवढ्याच प्रात्तीत 
आपलीं सर्ब कामे उउकीत असे ॥ १४ ॥ त्याला देबयोगानें प्रत्येक दिवशीं निर्बाहाला 
जेबढें लागे तेबढेंच मिळत असे; अधिक कधींहि मिळालें नाहीं; पण तेवढ्यावरच संतुष्ट 
राहून तो सर्ब गोष्टी योग्य रीतीनें करीत असे || १५ ॥। हे राजा, त्या बह्मणाप्रमाणेंच त्या 
देशाचा राजाहि होता. त्याचें नांब बहुलाश्व असें होतें. तो मिथिलराज जनकाचा वंराज 
असून अगदीं निरमिमान होता. तो ब्राह्मण व तो राजा असे दोघेहि श्रीकृष्णाचे भक्त होते 
॥ १६ ।। त्यांच्यावर श्रीकृष्णमगवान्‌ प्रसन्न असे. एकदां तो प्रभु श्रीकृष्ण दारुकाकडून 
रथ सिद्ध करवून त्यांत बवला आणि क्रण़ींना समागमे घऊन विदेह देशाला गेळा ॥ १७॥ 
त्या क्रव्योंमध्यें नारद, बामदेब, अत्रि, व्यास, परशुराम, असित, अरुणि, मी स्वत 
बृहस्पाति, कण्ब, मेत्रेय, च्यवन इत्यादि होते ॥ १८ ॥ दे राजा, ग्रहांसह "सूर्याचा उद्य 
व्हावा तसा त्रद्णींसह श्रीकृष्ण बाट चालत असतां मार्गातील, देशांतील ब नगरांतील लोक 
अनेक भेटी घेऊन ठिकठिकाणीं त्यांच्या सत्कारासाठीं उमे राहिळे ॥ १९॥ हे राजा 
आनत, धन्ब, कुरु, जांगळ, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंति, मधु, केकय, कोसल, अर्ण 
या देशांतीड, त्याचप्रमाणें इतरहि ठिकाणच्या स्त्री-पुरुषांनी श्रीकृष्णाच्या मनोहर स्मित ब 
प्रेमळ दृष्टि यांनीं युक्त अशा सुखकमलाचें आपल्या नेत्रांनी यथेष्ट पान केलें | २० ॥ 
त्याच्या दरोनानें त्या लोकांच्या अज्ञानाचा नाश होऊन त्यांची दृष्टि ज्ञानयुक्त झाली ब 
अशा रीतीनें तो त्रेळोक्याचा गुरु श्रीकृष्ण, त्यांना कल्याणकारक अशी तत्त्ववोधक दृष्टि 
देत, ब देव व मनुष्य यांच्या तोंडून निधाळेलें आपलें पापनाशक असें दिगंतीं पसरलेले 
निर्मळ यश ऐकत, हळूहळू विदेह देशाला जाऊन पोंहचला ॥ २१ ॥ हे परीक्षित्‌ राजा 
श्रीकृष्ण तेथें आला हें वर्तमान ऐकून तेथील नागरिक ब राज्यांतील इतर लोक आनंदित 
झाले ब त्याची पूजा करण्यासाठीं हातीं साहित्य घेऊन ते त्याला सामोरे गेळे ॥ २२ | 
श्रीकृष्ण त्यांच्या दृष्टीस पडतांन प्रेमानें त्यांचीं मुख प्रफुळित झालीं ब हृदये उचंबळून 
आलीं त्यांनीं मस्तकांबर हात जोडून श्रीकृष्णाला ब त्याच्या समागमे असलेल्या पूर्वोक्त 
क्रजोंना नमस्कार केला | २२ | मिथिठेचा राजा बहुलाश्व ब तो श्रुतदेब ब्राह्मण, यांना 
तो जगद्गुरु श्रीकृष्ण आपल्याबर कृपा करण्यासाठींच आपल्याकडे आठा आहे 
असें वाटलें ब ते दोघे त्याच्या पायां पडले | २४ |॥ मग बहुलाश्व ब श्रुतदेव या 
दोघांनींहि एकाच वेळीं हात जोडून पाहुणचाराचा स्वीकार करण्यासाठीं आपल्या घरीं यावें 
म्हणून श्रीकृष्णाला त्रद्षींसह निमंत्रण दिलें ॥ २५ ॥| त्यांचा अभिप्राय जाणून श्रीकृष्णाने 
त्यांच्या मनासारखे करण्याचें ठरविलें आणि दोन वेगळीं रूपे धारण करून तोत्या 
दोघांच्या घरीं एकाच वेळीं गेला; पण त्यांना हा प्रकार समजला नाहीं ॥ २६ ॥ श्रीकृष्ण 


स्कंध १०---अध्याय ८६ ३३१५ 





*पा>“>>>>_->>>>>>>>>__<>>>>>>>>>:::---८--८-८-८-:-८-८..८.८८ळ 





“क्ष ते मुनि, दुजनांना ऐकण्यासहि जे अप्राप्य असे ते प्रत्यक्ष आपल्या घरीं आले, हें पाहून 
थोर मनाच्या त्या जनकाने त्यांच्यासाठी आसनें आणविलीं ब॒ त्यांना त्यांवर सुखानें 
बसविळें | २७ ॥ त्याच्या मक्‍तीला पूर येऊन त्याचा आनंद हृदयांत मावेनासा झाला 
आणि त्याचे डोळे आनंदा श्रूनीं मरून गेले, त्यानें श्रीकृष्णाला नमस्कार करून त्याचे पाय 
घुतळे ब जगाला पवित्र करणारें त्याच्या पायांचें तीथे स्वत:च्या ब आपल्या कुटुंबीयांच्या 
मस्तकांबर प्रोक्षिळें 1२८ ॥ नंतर त्यानें गंध, फुळें, बज, वेष, धूप, दीप इत्यादि 
साहित्याने त्या समथ श्रीकृष्णाची ब त्रद्वींची पूजा केळी व त्यांना गाई व बेल 
अर्पण केळे ॥ २९ ॥ त्यानें त्यांना उत्तम भोजन घातलें ब ते तृत्त झाळे असतां श्रीकृष्णाचे 
थाय मांडीवर घेऊन आनंदानें ते हळूहळू चेपीत गोड शब्दांनी त्याचें मन रिझ्षबीत तो 
बहुळाश्व राजा त्याच्याशीं बोळ लागला || ३० ॥ तो म्हणाला, ' दे समर्थ श्रीकृष्णा, तूं 
खरोखर प्राणिमात्रांचा अंतर्यामी ब प्रेरक असून स्वयेप्रकाश आहेस. म्हणूनच आम्हीं 
तुझ्या चरणकमलाचें नित्य स्मरण करतों ब त्यासुळेंच तुझे दर्शन आम्हांला 
झालें ॥ ३१ ॥ तू म्हणत असतोस कीं, ' जसा एकनिष्ठ भक्त मळा प्रिय बाटतो, तसा 
बंधु शेष, पत्नी लक्ष्मी किंवा पुत्र ब्रह्मदेव देहि प्रिय वाटत नाहींत? आणि तें तुझ 
बोलणें सत्य करण्यासाठी तू आज आमच्या घरीं येऊन आम्हांला दरीन दिलेस | ३२ ॥ 
-सर्वसंगपरित्याग करून शांत वृत्तीने राहणाऱ्या सुनींना तूं आत्मस्वरू्पाचा लाभ करून 
देतोस, हें ज्ञान ज्याला झालें आहे असा कोणता पुरुष तुझ्या चरणकमलाचा त्याग 
करील बरें ? ॥ ३३ ॥ या संसारचक्रांत सांपडलेल्या मनुष्यांचा संतारपाश तुटावा 
यासाठींच यदुवशांत तू. अवतीणे होऊन त्रेळोक्याच्या पापाचा क्षय करणारी अशी कौतिं 
सर्वत्र पसरबळी आहेस ॥ ३४॥ हे भगवन्‌ श्रीकृष्णा, तुझी बुद्धि कोठेंहि कुंठित होत नाहीं. 
हे देवा, नारायण त्रत्रप्िरूपानें अत्यंत शांतपणे तपश्चर्या करणारा असा जो तू त्या तुला 
नमस्कार असो ॥ ३५ ॥ हे बिश्नव्यापका, आतां या आहणांतह आमच्या घरीं कांहीं 
दिवस राहा आणि हें निमि राजाचें कुळ आपल्या पायधुळीनें पवित्र कः ! २ || ३ ६ 
याप्रमाणें राजानें प्राथना करून राहण्याचा आग्रह केटा असतां लोककल्याण करणारा तो 
'भगबान्‌ श्रीकृष्ण, मिथिला नगरीतील स्त्रीपुरुपांचें कल्याण करण्यासाठीं तेथें 
राहिला || २७ ॥ जनकबंशाज बहुलाश्राप्रमारणेंच श्रीकृष्ण मुनींसह श्रुतदेब बह्मणाचे घरीं 
आला. त्या वेळीं त्यास इतका आनेद झाल्य कीं, तो बस्त्र उडवीत ना'चूं छागला. त्यानें 
देवाला ब क्रपींना नमस्कार केला आणि त्यांच्यासाठी गवतांची आसने आणून 
त्यांच्यावर त्यांना बतवून कुशल प्रश्नांनी त्यांचें स्वागत केळे आणि आपल्या स्त्रीसह त्यानें 
त्या सबोचे आनंदानें पाय धुतले | ३८॥ ३९ ॥ नंतर त्या पादोदकानें त्या महाभाग्यवान्‌ 
आह्णानें स्वत: स्थान करून आपल्या कुटुंबांतील माणसांनाहि घातलें. त्याला आपले सर्ब 
मनोरथ फळास आले असें वाटून तो आनंदाने अगदीं उच्चेंबळून गेळा || ४० || फळें, 
गंघ, फुलें इत्यादि पूजासाहित्य, बाळ्यानें गार ब सुगंधित केलेलें गोड पाणी, कस्तुरी, 
तुळशी, दर्भ, कमलें इत्यादि सहजगत्या मिळालेल्या साहित्याने त्यानें त्यांची पूजा केली 





१३६ सुलभ श्रीमऱद्गागवत 
घ सत्त्वगुणबर्धक असें अन्न त्यांना अर्पण केलें | ४१ ॥ हें सर्ब करीत असतां तो श्रुतदेक 
मनांत विन्वार करूं लागला कीं, ' या घरदाररूपी काळोख्या विहिरींत पडलेल्या मला, 
भगवताम्वी ब या तद्षींची ही भेट लाभली तरी कशी ? द्दे ब्राह्मण म्हणजे श्रीकृष्णाचे 
स्वतःचे स्थान असून त्यांची पायचूळ म्हणजे सगळ्या पवित्र स्थानांचा उगम होय. * 
अशा प्रकारच्या विचारांत मम झालेला तो श्रुतदेव त्या सर्वांचा योग्य पाहुणचार करून, 
ते स्वस्थ बसले असतां त्यांच्याजबळ बसळा आणि पत्नी, बांधब ब सुलें यांसह त्यांचे 
पाय चेपीत त्यांच्याशीं बोळू लागला | ४२ || ४३२ ॥ 

तो म्हणाला, ' हे परमात्म्या, तू आज'च प्रथम आम्हांला दरीन दिलेस असें नाहीं 
तर आपल्या शकक्‍तीनं हें बिश्न उत्पन्न करून जेव्हां तूं त्यांत आपल्या सत्तेने प्रविष्ट झालास, 
तेव्हांच तुझी ब आमची भेट झालेली आहे | ४४ | ज्याप्रमाणें निजलेला पुरुष आपल्या 
मायेने मनांतच स्वप्नांतील निराळी सृष्टि उत्पन्न करून तींत्त प्रवेशा करतो ब तशा रीतीनें 
प्रतीतीस येतो, तसा'च हा तुझा प्रकार आहे || ४५ ।॥ हे भगवंता, जे तुझ्या गुणांचे 

बण करितात, तुझ्या कथा सांगतात, नित्य तुझी पूज्ञा करून तुला वंदन करितात व 

आपसांत तुझ्याचविषयीं संभाघण करतात, त्या निर्मळ अंतःकरणाच्या पुरुषांच्या 
हृदयांमध्यें तूं प्रकट होतोस || ४६॥। तूं सबीच्या हृदयांत बास करीत असूनहि कर्माने 
ज्यांच्या चित्ताची चलबिचल झालेली असते त्यांना तूं फारच लांब असल्यासारखा बाटतोत 
आणि अहंकारादि शक्‍्तींमुळें तुझे ज्ञान होणें जरी कठीण असलें, तरी तुझ्या गुणसंकीतनादि 
संस्कारांचा लाभ ज्यांना झाला आहे, अशांना तूं अगदीं जबळ असतोस ।॥॥४७॥ डे देवा 
श्रीकृष्णा, अध्यात्मवेत्या पुरुषांना तूं परमात्मस्वरूपानें प्रतीत होतोस, पण आत्म्याहून 
मिन अश्या देहादिकांचा अभिमान बाळगणाऱ्या जीवांना तूं आपल्यापासून बिभक्त केळेला 
जन्ममृत्युरूप संसारच दिलेला आहेस, प्रक्ृतिरूप कारणांची महदादि कार्ये आणि जिला 
कोणतेंहि कारण नाहीं अश्शी मूळ प्रकृति या दोन्ही प्रकारच्या उपाधींचें आपल्या मायेने 
तूं अवलंबन करितोस. तुला या उपाधि आच्छादीत नाहींत; पण जीबाऱ्वी दृष्टि मात्र त्यांनीं 
आच्छादून जाते, अशा तुला नमस्कार असो ॥४८॥ हे भगवंता, आम्ही तुजे सेवक 
आहों, तुझी कोणती सेवा करूं तें सांग, मनुष्यांना क्रेश होण्याचा जो संभव असतो तो तुझे 
दशन होईपर्यंतच अततो, तुझ्या दरानानें सर्व क्रेशांचा नाश होतो ! ॥४९॥ 

शुका'ार्य म्हणतात, हे राजा, श्रतदेबाचें हे भाषण ऐकून शरणागताच्या दु:खांचें 
निवारण करणारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्याचा हात आपल्या हातांत घेऊन हसत हंसत 
त्याच्याशीं बोलूं लागला || ५० ॥ 

भगबान्‌ म्हणाले, ' हे ब्राह्मणा, तुझ्यावर कृपा करण्यासाठींच दे तरदषि येथें आले 
आहेत असें समज. आपल्या पायधुळीनें लोकांना पवित्र करीत द्दे कवष्रि माझ्यासह असेच 
फिरत असतात || ५१ ॥ देव, क्षेत्रे ब तीर्थे यांच्या दरानानें, सहवासाने व पूजनानें मनुष्ये 
अनुक्रमे हळूहळू पवित्र होतात; पण या श्रेष्ठतम क्रव्षींच्या अबलोकनानेंच तीं तत्काळ ही 
पथिभ्र होतात || ५२॥ या लोकीं ब्राह्मण हा जन्मत:च सर्व प्राण्यांचा हितकता असतों । 


र 


र 


स्कंध १०---अध्याय ८६ ३३७ 





मग तपश्चर्या, विद्याथ्ययन आणि संतोषवृत्ति या माझ्या अंशांनीं तो युक्त असल्यास त्या'ची 
गोष्ट काय सांगाबी? || ५३२ ॥ हे जें माझे चतुर्भुज स्वरूप आहे तें देखील मला 
ब्नाह्षणापेक्षां प्रिय नाहीं. ब्राह्मण सर्व बेदांचें मूते रूप आहे ब मी देवांचे र्य आहें ॥५४॥ 
पण ब्राह्मण हा गुरुस्वरूपी, मत्स्बरूपी ब आत्मस्वरूपी होय हें न समजल्यामुळे मूर्तीच्या 
ठिवाणींच दृढभाव ठेवणारे मंद बुद्धीचे लोक त्यांचा मत्सर करून अपमान करितात 
॥ ५५ ।) मीच तब आहें आणि हें स्थाबरजंगमात्मक विश्व ब त्याच्या उत्पत्तीला 
कारणभूत असे जे पदार्थ तीं सव माझींच रूप होत, हें तत्त्व तो मनांत ठसवून घेतो 
॥ ५६ ॥| हे ब्राह्मणा, यास्तब हे ब्रह्मार्षरे म्हणजे मीच होय अशा श्रद्धेने त्यांची पूजा कर, 
असें तूं केलेंस, तर तूं माझीच प्रत्यक्ष पूजा केलीस असें होईल, नाहीं तर मोठें द्रव्य वेंचूनहि 
माझी पूजा केलीस असें होणार नाहीं ॥ ५७ | 

झुकाचार्य म्हणतात, दे परीक्षित्‌ राजा, याप्रमाणे श्रीकृष्णाने आज्ञा केली असतां, 
श्रृतदेबानें त्या प्रभूसह त्या श्रेष्ठ जह्मणाची पूजा केळी ब मिथिलाधिप बहुलाश्रानेंहि ब्राह्मण 
ब श्रीकृष्ण हे एकच आत्मस्वरूपी होत अशा भावनेने त्यांची आराधना केळी आणि 
तेणेंकरून त्यांना उत्तम गति प्रात झाली ।। ५८ ॥ हे राजा, याप्रमाणे भक्तांवर भक्ति 
करणारा तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपल्या त्या दोन भक्तांकडे राहिला आणि त्यांना वेदबिहित 
उत्तम मार्गाचा उपदेश करून पुन; द्वारकेस निघून गेला ॥ ५९ ॥ 


शाहायशींवा अध्याय समाप्त 


सु. भा, ४--२२ 


अध्याय ८७ वा 





परीक्षित्‌ राजा म्हणतो, हे शुकमुने, ब्रह्म हें अमुक प्रकारचें आहे असें दाखवितां 
येण्यासारखे नाहीं. तर्संच तें सर्ब गुगांपासून अलिस्त असून, कारण ब कार्य यासंबंधाने 
बांधलेल्या सर्व बस्तूंच्या पलीकडचे आहे आणि वेद हे तर गुणयुक्त वस्तूचाच बोध करून 
देणारे आहेत. असें असल्या मुळें बेदांच्या योगानें त्या ब्रक्षाचा प्रत्यक्ष बोध कता होऊ 
शकेल बरें ॥ १॥ 

शुकाचार्य म्हणतात, राजा, प्राणिमात्रामध्ये बुद्धि, इंद्रिये, मन आणि प्राण हीं जीं 
परमेश्वराने निर्माण केलीं आहेत त्यांचे विशिष्ट उपयोग आहेत. ते असे कीं, जीवांना त्यांच्या 
साहाय्यानें वियरयांचा उपभोग घेतां यावा, जन्मापासून कराबीं लागणारी कर्मे करतां यावा, 
आत्म्याचे परलोकींचें हित साधतां यावें व शेबटीं कल्पनांचा निरास करून अद्मस्वरूप मुक्ति 
मिळबितां याबी ॥ २ ॥ उपनिषत्स्वरूपी श्रतींचें हें ब्रह्मनिरूपण प्राचीन तरद्षींच्याहि 
पूर्वजांनी मनांत ठसविलें होतें. सर्वसंगाचा त्याग करून जो कोणी या ब्रह्मप्रतिपादक 
श्रृतिसिद्धांताचें श्रद्धापूर्वक हृदयांत मनन करील, त्याला शाश्वत कल्याण प्राप्त होईल ॥ ३ | 
याविषयीं मीं तुला थोडा प्राचीन इतिहास सांगतों. या इतिहासांत नारायणत्रद्षींचा संज 
असून, तो नास्द ब नारायणक्रदरषि यांतील संबादरूपच आहे ॥ ४ || भगबद्धक्त नारद 
मुनि जेळोकयांत फिरत असतां एका प्रसंगीं नारायण क्रद्षीचें दरीन घ्यावें म्हणून त्या 
प्राचोन क्रद्पीच्या आश्रमास गेला || ५ ॥ हा नारायण त्रवपि या भरतखंडांत लोकांच्या 
कल्याणासाठी चाळू कल्पाच्या आरंभापासून 'बम, ज्ञान शांति यांनीं युक्‍त अर्से तप करीत 
बसलेला आहे ॥ ६ ॥ एकदां तो नारायण त्र्त्रि आपल्या आश्रमांत बसलेला असतां, 
कलापगांबांतील त्रद्षींचा घोळका त्याच्याभोंबतीं जमला होता. अशा त्या प्रसंगीं नारदाने 
तेथें जाऊन त्यांना नमस्कार केला; आणि हे राजा, तूं मला आतां जो प्रश्न केलात; तोच 
त्यानेंहि त्या नारायण त्रद्पींना केला || ७ । त्यावेळीं सर्ब त्रद्षि ऐकत असतां त्या भगवान 
नारायण त्रद्पीनें हा बह्मवाद म्हणजे श्रुति या ब्रह्माचेंच प्रतिपादन करितात, हा सिद्धांत 
त्याला समजावून दिला. या ब्रह्मसिद्धांताचें निरूपण पूर्बी जनलोकांमध्ये राहणाऱ्या क्ररपी- 
मध्यें झालेलें होतें | ८।) 

भगबान्‌ नारायणत्रद्रष्रि नारदाला म्हणाले, ' हे नारदा, पूर्वी जनलोकामध्यें एकदां 
त्नह्मसत्र चाललें होतें ब त्यांत बह्मदेवाचे मानसपुत्र असे जे तनत्कुमारादि नेष्ठिक बह्मचारी 
मुनि, त्यांनीं या बिषया'ची 'वर्चा केली ॥।९॥ नारदा, तूं श्ेतद्वीयाच्या महाराजांना भेटण्यासाठी 
तिकडे गेलेला असतां हा बह्मबाद तेथें उत्तम रीतीनें झाळा ब त्यांत श्रृतिबचनांचा खलहि 
पूणपणें झाळा. नारदा, तूं जो प्रश्न आतां मला बिचारिलास, तोच त्या चर्चेच्या प्रसंगीं 
उत्पन्न झाला होता ॥ १० ॥ ते सनत्कुमारादि मुनि वेदाध्ययन, तपश्चर्या, सदा'चार यां 


टीकरण डर 


स्कंध १०--अध्याय ८७ ३९९ 








११0४४१४४४५ ्टााध्टध 


बाबतींत परस्परसमान होते आणि त्यांना स्वकीय, मित्र, शत्रु, तटस्थ हे सर्व समान वाटत 
होते. असे ते सर्व समान योग्यतेचे अततांहि त्यांनीं या चर्चेसाठी एकाला वक्ता केलें ब 
इतर त्याचे श्रोते होऊन ऐकूं लागले || ११] त्या वेळीं सनंदन हा वक्ता होऊन बोळूं 
लागला. सनन्दन म्हणाला, “ एकदां परमेश्वर आपण उत्पन्न केलेल्या या विधार्‍चा सर्व 
शक्तींसह स्वतःच्या ठिकाणीं लय करून निद्रा घेत पडला असतां त्याची ती निद्रा संपल्यावर 
श्रुतींनीं परमेश्वराचे बर्णन करणाऱ्या रशाब्दांनीं त्याला जागं केलें ॥ १२ ज्याप्रमाणे ण्वादा 
सार्बमौम राजा निद्रित असतां त्याच्यावर उपजीविका करणारे भाट, पहाटेच्या वेळीं त्याच्या 
सत्कीर्तिमय पराक्रमाचें बर्णन करून त्याला जागं करितात, तसा'च हा प्रकार होता? ॥१३॥ 

श्रुति म्हणाल्या, “ हे अर्जिक्य परमेश्वरा, तू आपला नित्य बिजय प्रगट कर. तूं 
आपल्या सामथ्यानें सर्वे वैभर्वे स्वाधीन करून ठेविलीं आहेस, यास्तव स्थाबर व जंगम 
अशा सर्व शरीरघारी भूतांची माया तूं नष्ट कर. त्या मायेनें आपल्या दोषांवर पांधरूग 
घालण्यासाठी गुणांचा स्वीकार केलेला आहे. प्राणिमात्रांचें तरव सामथ्ये जाग्रत करणारा 
तूंच आहेस. तूं स्वतः निरुपाधिक असलास तरी कधी कधीं मायेसह संचार करितोस 
आणि म्हणूनच वेदांना तुले बणेन करितां येतें | १४ ॥ हें जे दृष्टिगोचर होणारें विश्च 
आहे, तें प्रटयकाळींहि कोणत्या तरी रूपानें अवशिष्ट राहात असल्यामुळें ज्ञानी पुरुष तत्त्वतः 
त्याला अह्मस्वरूप समजतात. कारण या विश्वाची उत्पत्ति ब ल्य हीं त्या बह्मापासून होतात. 
तथापि त्यामुळें त्या अह्मस्वरूपांत कांहीं विकार होत नाहीं. मातीपासून घट-बराबादि पदाथ 
होतात; पण त्यासुळें जसा मातींत कांहीं बिकार होत नाहीं, तसाच हा प्रकार होय. म्हणून 
वेदमंत्रांचे द्रष्टे त्दष्रि ब त्यांनीं पाहिलेले वेदमंत्र हे आपल्या मनांत समजलेले ब बाचेनें 
उच्वारिलेलें जे कांहीं असेल तें सर्ब तुझ्यासंबंधानेंच आहे असें ठरवितात. मनुष्ये प्रथ्वीवर 
राहत असल्यामुळें त्यांनी कशावर पाय ठेविला तरी तो प्रथ्वीवर ठेविला असेंच होतें, 
दुसऱ्या कशावर ठेविला असें होत नाहीं. कारण प्रत्यक्ष लांकडावर किंबा वस्त्रावर पाय 
दिला तरी तें लांकूड किंबा वस्त्र एथ्वीमय ब प्रथ्वीवर असल्यामुळें तें पाऊळ शेबटीं 
पृथ्बीबर पडलें असेंच होतें || १५ ॥ म्हणूनच हे त्रिगुणात्मक प्रक्रतीच्या नियन्त्या 
परमेश्वरा, सर्व जगाचें पातक नष्ट करणाऱ्या अशा तुझ्या मधुर कथारूपी समुद्रांत बुड्या 
मारून ज्ञानी पुरुष आपलीं दुःख नाहींशीं करितात. असं असल्यामुळें, हे परमेशा, जे 
आत्मस्वरूप संपादन करून त्यायोगं अंतःकरणाच्या वृत्तींचा ठय॒ करितात ब काळाचे भेदहि 
नाहींसे करून अखंड सुखाचा अनुभब देणाऱ्या तुझ्या पायांची सेबा करितात, त्यांचीं सर्व 
दुःखे नाहींशी होतात हें सांगाबयासचच नको || १६ ॥ प्राणी जर तुझी भक्ति करितील 
तरच त्यांना जीबिताचें साफल्य करून येतां येईल. नाहीं तर त्यांचा श्वासोच्छ्बास म्हणजे 
भात्याप्रमाणें आंत बाहेर वारा ओढण्यासारवाच होय. असल्या नुसत्या श्वासोच्छ्बासानें 
त्यांना परम सुखाचा लाभ कसा होणार ? कारण महतू, अहंकार इत्यादि आदिभूतें जां 
अह्यांडाची उत्पत्ति करितात, तीं काय त्यांच्या स्वत:च्या सामर्थ्याने ? तुझी कृपा होऊन तूं 
त्यांत स्फुरण घालितोस तेव्हांच त्यांना अ्षांडा'ची उत्पत्ति करतां येते. म्हणजे स्वतंत्र सुख 


२४० सुलभ श्रीमद्भागवत 


प्राप्त करून घेण्याचें सामर्थ्य तुझ्या साहाय्यारिवाय कोणालाच नाहीं. या शरिरामध्ये जे 


. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय असे पांच कोश असतात, त्यांत तूं 


* व्य 


सर्वत्र सूत्ररूपाने ओंबिल्यासारखा असून त्या त्या कोशाच्या आकारासारखा भासतोस; पण 
त्या कोशांमध्यें तू गुरफटून न जातां किंघा त्यांच्या नाशाबरोबर नष्ट न होतां सर्बाच्या 
शेवटींहि अवशिष्ट राहतोस. कारण तूं कार्य ब कारण या उभयतांच्याहि पलीकडचा आहेस 
॥*७॥ हे अंतरहित परमेश्वरा, मंत्रद्रष्स्या ज्ञानी क्षींच्या मार्गामध्ये ज्यांची दृष्टि आंत 
खडे गेल्याप्रमाणें अंधुक झाली आहे असे पुरुष, उदरांती ठ ब्रह्माची उपासना करितात; तसेच 
अरुणाचे अनुयायी, ज्यापासून अनेक नाड्या पसरल्या आहेत अशा ह्ृदयांतील सूक्ष्म 
आकाशांत असलेल्या ब्रह्मस्वर्पाचें ध्यान करतात; पण तुजे स्थान जें त्या दोहोंच्याहि बर 
मस्तकामध्यें उंच ठिकाणीं गेलेलें आहे, तें जर प्रास झालें तरच मात्र पुरुष संतारख्प 
काळाच्या तडाख्यांत पुनः सांपडत नाहीं || १८ ॥ हे परमेश्वरा, तूं ज्या नाना प्रकारच्या 
योनि उत्पन्न केल्या आहेस, त्यांमध्यें तूं उपादान-कारणरूपानें शिरल्यासारखा असुन, अभि 
ज्याप्रमाणें लहानमोठ्या काष्ठांमध्यें लहानमोठा दिसतो, पण वस्तुतः अविकृत राहतो, 
त्याप्रमाणें तूंहि त्या लहानमोठ्या थोनींमध्यें त्या त्या रूपाचे अनुकरण करून त्यांत- 
राहिल्यासारखा असतोस; पण या सर्व योनि मिथ्या असून त्यांत समभावानें अनुस्यूत 


: असलेलें तुझं तेज मात्र सत्य होय. हे जें तुझे एकरशी स्वरूप तेंच सत्य होय सर्व असें 


व्यवहार सोडलेले निर्मळ बुद्धीचे पुरुष जाणतात | १९) आपल्या कमाने संपादन केलेल्या 
शर्रांत भोक्ता म्हणून राहणारा जीव कार्यकारणांच्या आबरणापासून वस्तुतः अलिप्त आहे. 
म्हणून हे परमेश्वरा, सर्बशक्तिमान्‌ असा जो तूं त्या तुझ्या जणू काय अंशापासून तो 
केलेला आहे असें म्हणतात, जीवाची ही जी बास्तबिक स्थिति, तिचें ज्ञान करून घेऊन 
ज्ञानी पुरुष श्रद्धावान्‌ होतात आणि या लोकीं वैदिक कर्मे अपंण करण्याचे क्षेत्र असे जे 
तुझे चरण, त्यांची उपासना करतात ॥ २० ॥ हे ईश्वरा, ज्ञान होण्यास अत्यंत कठीण 
असे जें आत्मस्वरूप त्याचें लोकांना ज्ञान करून द्यावें म्हणून तूं अबतार घेत असतोस. तें 
तुझें अवतारवरित्र मोठ्या सागरासारख्षे असून त्यांत अबगाहन करणाऱ्या पुरुषांचे 
संसाराचे श्रम दूर होतात आणि असे पुरुष तुझ्या चरणकमलावर हंसाप्रमाणें आसक्त 
होऊन राहणाऱ्या भक्तसमुदायांच्या संगतीने ग्रहादि सोख्यांचा त्याग करितात आणि मम 
त्यांना प्रत्यक्ष मोक्षाचीहि इच्छा नाहींशी होते | २१ ॥ तुझ्या सेवेला लावण्यास योग्या 
असें हें शरीर, आत्मा, मित्र किंवा एखादा प्रेमाचा माणूस याप्रमाणें आपल्या स्वाधीन 
असतांहि, आत्मघातकी लोक त्याचा उपयोग तुइ्य्रा सेवेकडे करीत नाहींत आणि 
हितकर्ता, प्रिय ब अंतर्यामी असा तू अनुकूल असतांहि मिथ्याभूत अशा देहाच्या मार्ग 
लागून, तुझ्याबर ते प्रेम करीत नाहींत ब यां देहाच्या सेवेवरच सर्व लक्ष लावतात ! असेः 
मिथ्यामूत शरीर धारण करणारे जीव भयाने छर्वतोपरि ग्रस्त असलेल्या संसारवक्रांतच 
फिरत राहतात ॥ २२ ॥ मोठमोठे योगी, प्राण-मन-इंद्रियें यांचा निरोध करून 
आपल्या हृदयामध्ये ज्या परमेश्वराच्या पदाची उपासना करितात, ते पद तुझा द्वेष 


स्कंध १ ०--अध्याय ८७ र्ड्श 


0१00४00४00 ?0शिशीिर )]४”0ि?”0े१?”ीरशी”४”?े?४”0?२0ी?;?शी?र00?0?0टी”0?”0ी?00ेश0?00ी?000ी”ीएीणीटीप्टीप्टप्टध्टध्ट--<- 





थारा -7 


करणाऱ्यांनींहि तुझ्या स्मरणाच्या योगे मिळविले आहे. कारण तुझी दृष्टि सवाना 
सारख्याच भावनेनें पाहत असते. तुझ्या सर्पाकार बाहूंवर बिषयबुद्धीनें ज्यांचे मन 
आसक्त झालें आहे, अशा त्या गोपी आणि आम्ही श्रुति, तुझ्या चरणकमलाच्या 
मकरंदाचा आस्वाद व्यापक बुद्धीनें घेणाऱ्या आहोंत. तरी पण दोघींबरहि तझी 
कृपा सारखीच असलेली दिसते | २२ ॥ हे परमेश्वरा, तू॑ सर्वांचा आदि आहेस. 
यास्तव ज्यांचा जन्म अगदीं अलीकडे होऊन ल्यहि झाला आहे, अश्या कोणा पुरुपाळा 
बरें तुझ्या स्वख्पा'्चे ज्ञान होणें शकय आहे ? ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति तुझ्यापासून झाली ब 
आध्यात्मिक ब आर्धिदेबिक असे दोन्ही प्रकारचे देव त्या बक्षदेवापासून झाले; पण जेव्हां 
चूं सर्व सृष्टीचा आवर करून निद्रा घेतोस, त्या वेळीं स्थूळ असें आकाशादि तत्त्व, सूश्र्म 
असें महदादि तत्त्व किंबा त्या स्थूलसूक्ष्मांच्या योगानें झालेलें शरीर, तसेंच काळा'चा वेग, 
यांपैकी कांहींच राहत नाहीं. जीवांच्या व्यवहारासाठी केलेलें बिधिनिषेधात्मक शास्त्र सुद्धां 
या वेळीं अर्थात्‌ नसतेंच ॥ २४ ॥ हे परमेश्वरा, जग मिथ्यामूत असतां त्याची उत्पत्ति 
झाली आहे असें म्हणणारे वेशेष्रिक, एकवीस प्रकास्वीं दुःखे सत्य असून त्यांचा शेवटीं 
नाश होतो असें म्हणणारे नेयायिक, तसेंच सर्ब आत्मे एकमेकांपासून एथक्‌ आहेत असें 
म्हणणारे सांख्य आणि कर्माच्या योगानें मिळणारे-विकत ध्याबयाच्या बस्तूंसारखे-स्वगादि 
भोग सत्य होत असें म्हणणारे मीमांसक या सवीचे सिद्धांत बास्तविक आधारावर उभारले 
नसून त्यांची उभारणी केबळ भ्रमावर झालेली आहे. पुरुष हा त्रिगुणात्मक आहे असें 
म्हणून तुझ्या ठिकाणीं सर्व भेदांची उपपत्ति लावण्याचा यत्न करणें हेंहि अज्ञानजन्यच आहे. 
तूं भेदाभेदांच्या पलीकडे असून ज्ञानाचा केवळ गाभा असल्यामुळें तुझ्या ठिकाणीं अज्ञानाचा 
बासहि संभबत नाहीं ॥ २५ 1 तुझ्या पुरुषरूप राकतीसह हा सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच 
म्हणजे केवळ मनोराज्याचा डोलारा, अथात्‌ मिथ्याभूत आहे. सत्य अशा तुक्ष त्याला 
अधिष्ठान असल्यामुळेंच तो सत्य आहेसा भासतो. आत्मज्ञानी पुरुष हें सर्व बिश्व सत्य 
आहे असें जे म्हणतात, तें त्याच्या विश्वर्पामुळें नसून तत्त्वतः आत्मस्वरूपामुळेंच होय. 
उदाहरण असें कीं, ज्यांना केवळ सोनेंच घ्यावया*चे आहे ते सोन्याचे दागिने कांहीं टाकीत 
नाहींत, कारण सोन्याचे दागिने म्हणजे सोनेच होय असें श्ञान त्यांना असतें. तात्पर्य 
परमेश्वराने स्वतःपासून विश्व उत्पन्न केलें ब नंतर तो त्यांत शिरल्यासारखा झाला, यास्तब 
तत्त्वत; तें परमेश्वरस्वरूपीच होय असें ठरतें || २६ ॥ तर्व प्रागिमात्रांचें अस्तित्व तुझ्या- 
चघस्च आहे असे समजूत जे कोणी तुझी उपासना करितात, ते प्रत्यक्ष मृत्यूच्याहि मस्तकावर 
तिरस्काराने पाय देऊन संतारांतून मुक्‍त होतात; पण जे केवळ शाब्दज्ञानी असून तुझ्या 
भक्‍्तीयासून पराड्मुख असतात, त्यांना तूं परंना बांधावे त्याप्रमाणें मोहक अशा वेद- 
'बचनांनीं बांधून टाकितोस. तुझ्या शीं ज्यांनी प्रेमानें मेत्री केळी, ते स्वतः पवित्र होऊन 
जगालाहि पवित्र करितात. इतरांना ती गोष्ट शक्‍य नाहीं ॥ २७ ॥ हे पर्मात्म्या, तूं 
इंद्रियरहित अठेलास तरी स्वयंप्रकाश असून इतर सर्बांच्या इद्रियशक्तींचीं सूत्रे तुझ्याच हातांत 
आहेत. यास्तब देब ब त्यांचे अधिपति असे सृष्टिकर्ते प्रजापति, मायेसह तुलाच पूजा 


३४२ सुलम श्रीमद्भागवत 





अर्पण करितात ब तुझ्याच सामर्थ्याने इतरांनी अर्पण केलेल्या पूजेचा उपभोग घेतात. 
मांडडिंव, राजे सारवमौमाळा करभार देऊन त्याच्याच आधारावर इतर लोकांपासून 
घेतलेल्या करमाराचा जसा उपभोग घेतात, तसेंच हें आहे. देव आपापल्या नेमलेल्या 
स्थानीं राहून आपलीं जीं कर्तव्यें करितात, तीं तुझ्या भीतीमुळेंच होय ॥ २८ ॥ हे 
परमेश्वरा, तू सर्वथैव मुक्त असून मायेच्या अगदीं पलीकडचा आहेस. तथापि लांबून 
पाहण्याच्या मिषरानेंच कां होईना, जेव्हां तुझा त्या मायेशीं खेळ होतो, तेव्हां स्थाबर, 
जगम अशा प्रकारचे देहधारी जीब निर्माण होतात व त्या तुझ्या अवलोकनानें उत्पन्न 
होणारीं जीं निमित्तरूप कर्मे त्यांशीं त्यांचा व्यवहार होऊ.लागतो. बस्तुतः तू सर्वाच्या 
पलीकडचा असून तुला आपलें व इतरांचे असा भेदाभेद नाहीं. तू आकाशाप्रमाणें 
सर्बीपासून अल्सि असून शन्याशीं तुझे साहश्य आहे व त्यामुळें बाणी ब मन यांच्या 
आटोक्यांत तूं येत नाहींस | २९ ॥ हे सत्यस्वरूपी परमेश्वरा, जीव जर असंख्य, न्त्यिब 
सरवेव्यापी असतील, तर त्यांचें नियमन होणें शाक्य नाहीं ब म्हणून तूं तें करणारही नाहींस; 
पण जर ते तसे नसतील, तर मात्र तूं त्यांचा नियन्ता होशील. हा जीबनामक पदार्थ ज्या 
उपादानरूप सबंव्यापी वस्तूपासून उत्पन्न झाला ती बस्तु त्या जीवाचे नियमन करील; 
यण त्याचें कारण म्हणून राहूनच करील, एरबीं नाहीं. ही जी सर्वव्यापी बस्तु, ती आपल्याला 
समजली असें जे म्हणतात त्यांना ती मुळींच समजलेली नसते. कारण जे समजलें असें 
बाटतें, तें दोषयुक्त म्हणजे संकुचित स्वरूपाचे असतें असा नियम सर्वत्र दृष्टीस पडतो 
॥ २० ॥ प्रकृति ब पुरुष हीं दोन्ही जन्मरहित आहेत, म्हणून जीवाची उत्पत्ति त्या 
दोहोंतून कोणाहि एकापासून झाली असें म्हणणें जुळत नाहीं. 'मग जीवाची उत्पत्ति होते 
तरी कशी ? तर पाणी ब बायु यांच्यापासून जसा बुडबुडा होतो, तशी प्रकृति हे उपादान- 
कारण ब पुरुष हे निमित्त कारण यांच्या संयोगाने ती होते. यास्तव नद्या जश्या समुद्रांत 
किंबा सर्ब प्रकारचे रस जसे मधांत लीन होतात, तसे अनेक प्रकारचीं नांयें ब गुण धारण 
करणारे हे जीब आपल्या नामयुणांसह निर्गुण अश्या तुझ्या स्वरूपांत लीन होतात 
॥ २१ ॥ हे परमात्म्या, या जीबांच्या मागे पुनःपुनः जन्मास येण्याचा ससेमिरा जो 
लागला आहे तो तुझ्या मायेमुळे आहे. असें ज्ञान झाल्यामुळें ज्ञानी पुरुष त्या 
मायेला सोडून तुझ्याच ठिकाणीं हृढ श्रद्धा ठेवितात. कारण तूं त्यांना जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत 
घालणारा नसून त्यांतून सुक्त करणारा आहेस, तुझी उपासना करणारांना जन्ममरणस्वरूप 
संतारांचं भय कसळें वाटणार ? हिंबाळा, उन्हाळा, पाबसाळा या तीन भागांनी युक्‍त 
अशा काळाच्या ख्पानें प्रतीतीस येणारी तुझी सुंबई, जर कोणाला भय उत्पन्न करीत 
/ असेल, तर तें ज्यांनीं तुझा आश्रय केळेला नाहीं अशा जीबांनाच होय ॥ ३२ ॥ 
', अतिशय 'चेचळ अशा मनरूपी घोड्याचे दमन करणें अत्येत कठीण आहे. अश्या स्थितींत 
सद्गुरूच्या पायांचा आश्रय सोडून देऊन जे कोणी त्या मनरूप घोड्याला आवरण्यासाठी 
: म्हणून इंद्रियें ब प्राण यांचेंच नियमन करितात, त्यांना तसल्या उपायांनी इष्ट प्रासि न 
३ होतां दुःप्वच होतें व शेंकडों संकटांनी ते ग्रस्त होतात, हे जन्मरहित अशा परमेश्वरा, 


स्कंध १ ०---अध्याय ८७ ३४३ 





अशा प्रकारचे जीव म्हणजे नाबाड्याचे साहाय्य न घेतां समुद्रांत नाव घेऊन जाणाऱ्या 
व्यापाऱ्यांप्रमाणं अडाणी होत ॥ ३३ ॥ हे परमात्म्या, सर्व सुवांचा गाभा अता जो 
आत्मस्वरूपी तूं-त्या तुझी प्रात्ति उपातना करून होण्यासारखी असतां-आत्त, इष्ट, पुत्र, 
देह, स्त्री, घन, घर, भूमि, प्राण, रथ इत्यादि क्षुद्र वस्तूंवर मनुष्यांची आसक्ति कां बरें 
असावी ? पण त्वत्प्राप्तीला या क्षुद्र बस्तूंचा कांहीं उपयोग नाहीं, या सत्य सिद्धान्ताचं ज्ञान 
नसल्यामुळें मनुष्ये पतिपत्ींच्या जोड्या करून भ्रामक सुखासाठी प्रयत्न करीतच असतात; 
पण हा संसार आपण होऊनच नष्ट होणारा ब तत्त्वतः अगदीं निःतार असा असल्यामुळें 
त्यांतील कोणत्या गोष्टींपासून त्या मनुष्यांना खरें सुख मिळणें राकय आहे बरें 1 ॥ २४॥ 
हे परमेश्वरा, तुझं 'चरणकमल आपल्या ह्ृदयांत नित्य धारण केल्यामुळेंच ज्यांच्या पायांचे 
तीर्थ पापनाशक झालें आहे असे ते निरहंकार तवबिसुद्वां, एथ्वीबरील अत्यंत पवित्र अशा 
तीथस्थानांचेंच सेबन करितात, घरदारादि विषयांचे सेवन करीत नाहींत. तुझ्या ठिकाणीं 
शाश्वत सुख असल्यामुळें, ज्यांचें मम तुझ्याकडे एकदां लागलें, ते पुनः घरदारांच्यामा्ग 
केव्हांहि लागत नाहींत. कारण घरदारांसारखे भोग हे पुरुषार्थाचें सार हरण करणारेच 
आहेत ॥ ३१३५ ॥ हें जग जरी सत्य अशा ब्रह्मापासून उत्पन्न झालें आहे तरी तें सत्यच 
आहे, असें म्हणणें युक्त नाहीं. तें म्हणणें तर्कानेंच खोडून काढितां येतें. कारण ज्यापासून 
जें उत्पन्न होतें त्यासारखेंच तें असतें, हा सिद्धांत सर्बथा खरा नाहीं. त्याला कित्येक 
अपबांद आहेत ब कित्येक ठिकाणीं तर उत्पन्न झालेली बस्तु अज्ञानजन्य असल्यामुळें 
खोटी असते. तसेंच हें जगहि सत्य नव्हे. कारण तेंहि सत्य बह्माचें अधिष्ठान ब त्यावर 
झालेला भ्रम या दोहोंमुळें भासते आहे, सत्य ब्रह्मावर हा जो जगाचा आभास झालेला 
आहे, तो व्यबहारासाठीं इष्ट असला, तथापि त्याला अंघ परंपरेशिबाय मूळ आधार कांहीं 
नाहीं. द्दे परमेश्वरा, तुझी वेदरूपी बाणी कर्माच्या योगें ज्यांची बुद्धि जड होऊन गेली 
आहे अशा मीमांसकांना शब्दांच्या नाना वृर्तींच्या योगे मोह पाडिते ॥ ३६ ॥ हें जग 
सृष्टीपूर्वी नव्हतें, तसेंच प्रल्यानंतरहि तें नसतें. अर्थात्‌ या दोन स्थितींमधील काळांत तें जें 
भासतें, तें तुझ्या निर्गुण स्वरूपावर आभासरूपानेंच भासत असलें पाहिजे ह॑उघड आहे. 
म्हणूनच केबळ मृत्तिकादि द्रव्यांपासून होणाऱ्या घटादिक भिन पदार्थाची त्याला उपमा देतात. 
वस्तुत; तें सर्बयैब असत्य अश्या मनोराज्यातारखे आहे. त्याला सत्य म्हणणारे अज्ञानी होत 
11२७॥ ज्या वेळीं जीब मायेनं मोहित होऊन तिळा कबटाळतो, तेव्हां तो तिच्या गुणांचा 
बांटेकरी होऊन मायारूपच होतो व तेणेंकरून त्याचें मूळ ऐश्वर्य नष्ट होऊन तो 
ज्ञन्ममृत्युरूप संसार'चक्तांत सांपडतो; पण हे परमात्म्या, तूं मात्र, सर्प आपली कांत 
टाकितो त्याप्रमाणें त्या मायेला टाकून देतोस ब त्यासुळें तुझे ऐश्वर्य नित्य तुजजवळ 
राहतें. अणिमाद्यष्टविमूतिरूप तुर्झे ऐश्वये अमर्याद असल्यामुळें तूं सर्बाना पूज्य झाला 
आहेस ॥ ३८ ॥ इंद्रियदमन करणारे जे योगी स्वद्ददयस्थ बासनांच्या मूळाचे उच्चाटन 
करीत नाहींत, त्यांच्या हृदयांत असूनहि तूं त्यांना दुष्पराप्यच राहतोत. मणि गळ्यांत 
घातलेला असून त्याची आठवण नसलेल्या मनुष्या'ची जी स्थिति तीच त्यांवीहि होते. अशा 


श्ड्ड सुलभ श्रीमद्वागवत 
इंद्रिये तृत करण्यासाठीं योगसाधन करणाऱ्या पुरुषांना, हे भगवंता, इहपर अश्या दोन्ही 
ठिकाणीं दु:खःच होतें. पक तर त्यांचा जन्ममृत्युख्प संसार सुटत नाहीं म्हणून दु:ख आणि 
दुसरें, तुझें पद त्यांना न मिळाल्यासुळें तुझ्याकडून होणाऱ्या दंडाःचीहि भीति त्यांना असते 
॥ ३९ ॥ हे षड्गुणेश्वर्यसंपक्न भगवंता, तुझ्या स्वरूपाचें यथायोग्य ज्ञान ज्याला झालें, तो 
पुरुष तुझ्यामुळे उत्पन होणारीं जीं पुण्यपापांम्वीं सुखदुःखरूप फळें त्यांच्या संबंधापासून 
मुक्त होतो आणि मग देहामिमानी जीबांसाठीं केलेळे जे शास्त्रांतील बिघिनिषेध तेहि तो 
जाणत नाहीं. त्यांपासून तो स्वतंत्र होतो. कारण प्रत्येक युगामध्ये तू. जो उपदेश 
जीवांना उद्देशून दिलेला आहे, त्याच्या श्रबणानें तुला मनुष्यांनीं प्रतिदिबशीं हृदयांत 
सांठबिलें म्हणजे त्यांना तूं मोक्षर्पी आपलें स्थान देतोस || ४० ॥ हे भगवंता, स्वर्गादि 
लोकांचे स्वामी जे इन्द्र-बह्यदेव आदिकरून देव, तेच काय ते तुझा अंत जाणत नाहींत 
असें नाहीं, तर तुझ्या स्वरूपाला अंतच नसल्यामुळें तुझा अंत स्वत; तूंहि जाणत नाहींस ! 
कारण तुझ्या स्वख्पामध्यें उत्तरोत्तर दहापट मोठे होत जाणारे असे ब्रह्मांडांचे थवेच्या थत्रे 
भ्रमण करीत असून हला प्रत्येक ब्ह्मांडाच्या भोंबतीं सात सात वेषटनें आहेत. आकाशांत 
जसे धुळीचे कण फिरतात, तसे हे बह्मांडांचे थवे कालचकाबरोबर एकमेकांसह फिरत 
असतात. असें असल्यामुळें तुझ्यांतच ळय पावणार्‍या श्रुति तुझ्याबांचून इतर कांहीं नाहीं 
असें ठरवून अप्रत्यक्षपणे तुझाच बोध करून देतात ? ॥ ४१ | 


भगवान्‌ नारायणत्रदषषि नारदाला म्हणतात, * याप्रमाणें हें आत्मस्वरूपाचें शास्त्रोक्त 
बिवरण ऐकिल्याबर, सनन्दनानें आत्म्याचें स्वरूप नीट समजावून दिलें; म्हणून पूर्णज्ञानी 
अशा त्या बह्मदेवाच्या पुत्रांनी त्याचा बहुमान केला || ४२ || नारदा, आकाशांतून 
गमन करणाऱ्या त्या प्राचीन थोर पुरुषांनी सब वेद, पुराणें इत्यादिकांतील तत्त्वविवेचनाचें 
जे रहस्य काढिले, तें हें असें आहे ।॥४२॥ नारदा, तूंहि त्या ब्रह्मदेवाचाच पुत्र असल्या- 
मुळें तुझा त्या ज्ञानांत बांटा आहे. यास्तव तूंहि हें आत्मज्ञानाचे रहस्य श्रद्धेने मनांत 
बागबीत प्रथ्वीबर यथेष्ट भ्रमण करीत राहा. ठे ज्ञान जीवांच्या वासना दग्ध करून टाकणारे 
आहे! ॥ ४४ || | 

आुकाचार्य म्हणतात, हे राजा, याप्रमाणें नारायण क्रद्पीनें सांगितलेले आत्मरहस्थ, 
आत्मज्ञानी नारदाने श्रद्धेने स्वीकारिलें आणि कृतकृत्य होऊन ब ऐकिलेलें तें ज्ञान मनांत 
ठसवून तो नेष्ठिक ब्रह्मचर्य पाळणारा देवार्षि, मगबान्‌ नारायण कीला उद्देशून पुढीलप्रमाणें 
बोलला ॥ ४५ || 

नारद म्हणाला, ' सर्ब जीबांना संसारांतून मुक्त करण्यासाठीं जो मनोहर असे 
अबतार धारण करितो, त्या निर्मळकीति भगबान्‌ श्रीकृष्णाला माझा नमस्कार असो ! ! 
॥ ४६ ॥ असें म्हणून नारदाने आदिक्रदष्रि अशा त्या नारायणाला आणि त्याच्या थोर 
मनाच्या शिष्यांना नमस्कार केला आणि नंतर तेथून तो माझा प्रत्यक्ष पिता जो द्वैपायन 
व्यास त्यांच्या आश्रमास गेला | ४७ ॥ नारद त्रद्रषि तेयें जातांच भगवान्‌ व्यासानें त्याचें 











स्कंध १० --अध्याय ८७ २३५ 





स्वागत करून त्याला बसावयास आसन दिलें. त्या आसनावर बसून नारदानें नारायण 
ञ्रहषीच्या तोंडून जे कांहीं ऐकिलें होतें तें सारें व्यातमुनीला निवेदन केलें ॥४८॥ हे 
'परीक्षित्‌ राजा, बह्म हें निर्गुण असल्यामुळें, तें अमुक प्रकारचें आहे असें दाखबितां येणारे 
नाहीं, अशा स्थितींत वेदांना त्याचें शब्दांनी ब्णन कसें करतां येईळ, असा जो प्रश्न तूं 
मळा केडा होतास, त्याचें उत्तर मीं तुला दिलें आहे | ४९ ॥ या विश्वाच्या आरंभी, 
मध्यें ब लयकाळीं जो त्याच्याबर नित्य दृष्टि ठेवणारा आहे, जो अव्यक्त अशा जीबांचा 
नियंता असून हें जग निर्माण केल्यावर त्यांत जीवांसह प्रवेश करितो ब त्यांच्यासाठी 
शरीरें निर्माण करून त्यांचें रक्षण करितो, निजलेला पुरुष जसा आपल्या शरिराला पाहात 
नाहीं, त्याप्रमाणें निर्गुण परबह्मस्वरूपी जो ईश्वर त्याला शरण जाऊन त्याच्या चरणांबर 
दंडबत्‌ पडलें अततां जीव मायेला दूर करूं शाकतो, अशा त्या अभयदात्या ब आपल्या 
अबिक्ृत स्वरूपाने मायेचा निरास करणाऱ्या श्रीहरीचे नित्य ध्यान करावें ॥ ५० ॥ 


सत्त्याऐशाबा अध्याय समाप्त 


विशेष स्पष्टीकरणांची पुरवणी 





इलोक १---या इलोकांत परीक्षित राजानें जो प्रश्न बिचारिला आहे तो शास्त्रीय 
दृष्टीनें महत्त्वाचा आहे. वेद रब्दमय असून शब्दाला सगुण पदार्थाचे मात्र वर्णन करतां 
येतें. निगुर्गाचें वर्णन करणें हा शब्दप्रयोगच मुळीं खोटा आहे. वर्णन करणें म्हणजे या 
चस्तूसंबंधाने कांहीं तरी सांगणें. पण ब्रह्म ही वस्तु अशी आहे कीं; तिचा कोणाशी, कशाशीं 
कसलाहि ब केव्हांहि संगंध घडत नाहीं. त्याचा गुणाशीं संबंध नाहीं, दुसऱ्या एखाद्या 
चस्तूशींहि नाहीं. कारण त्याच्यापासून कोणताहि पदार्थ उत्पन झालेला नाहीं ब तेंहि 
कशापासून उत्पन्न झालेलें नाहीं, असें ज( खरें तर त्या ब्रह्माचे वणन शब्द कसा करू 
शकेल ? असा परीक्षिताचा प्रभ आहे. या इलोकांतील हा पूर्वपक्ष समजून देण्यासाठीं 
टीकाकारांनी शब्दाच्या अथबोधक शक्‍तीचें शास्त्रीय विवरण केलें आहे. शब्दाची अर्थबोधक 
'शक्ति म्हणजे त्याची वृत्ति. ही तीन प्रकारची दिसून येते. १ मुख्य, २ लाक्षणिक ब ३ 
थ्वन्यात्मक किंबा व्यंजनात्मक, या इृत्तींना अमिधा, लक्षणा व व्यंजना अतीं नांवें आहेत. 

अमिधा म्हणजे मुख्य बृत्ति. ही अनेक प्रकारची असते. असुक राब्दानें अमुक 
धदा्थांचा सामान्यतः बोध होतो असें व्यबहारांत ठरलेले असतें. या व्याबहारिक. 
डराबामुळें उत्पन झालेली शाक्ति म्हणजे अमिधा होय. हा व्याबहारिक ठराब केवळ 


२४६ सुलम श्रीमद्भागवत 


व्युत्पत्तिशास्त्रानुसार ब अंशत: दोन्ही प्रकारांनी अशा तीन रीतींनीं होत असतो. यांतील 
पहिल्या प्रकाराला रूढि, दुसऱ्याला योग व तिसऱ्या मिश्र प्रकाराला योगरूढि अशीं नावें 
आहेत. कांहीं शब्दांचे अथ केवळ रूटीनें ठरलेले असतात. उदाहरणार्थ, माणसांची नांवे. 
गोविंद, गंगा हीं माणतांशचीं नांवें केवळ तांकेतिक म्हणजे रूढ होत. नरपति हा शब्द 
मनुष्यांचा पति म्हणजे राजा याचा दर्शक असल्यामुळें तो अर्थ यौगिक होय. आणि पंकज 
शब्द पंकांत किंबा चिखलांत जन्मणारें ते, अशा यौगिक अर्थाने एकट्या कमळावरच ख्ढ 
झालेला असल्यामुळें व बेडूक, जळवा हीं चिखलांत जन्मत असलीं तरी त्यांना पंकज 
म्हणत नसल्यामुळें तो अर्थ मिश्र म्हणजे योगरूढ होय. या तीन्ही प्रकारांचा समावेश 
अमिधा इृत्तींत होतो. म्हणजे या प्रकारांनी एकदां अमुक शब्दाने अमुक पदार्थ 
समजावयाचा असें ठरलें म्हणजे त्याच पदार्थांची कल्पना त्या शब्दामुळे उभी राहते. 
गंगेत रान कर'म्हटलें म्हणजे गंगा या विशिष्ट नदींत स्नान कर असा अर्थ मनांत उभा 
राहतो. ' पंकज देवावर बाहा * म्हटल्याने कमळ बाहा असाच अर्थ आपण कारितों ब 
* नृपतीळा मान द्यावा * म्हटल्याने राजाला मान द्यावा हीच कल्पना आपल्या मनांत येते.. 

शब्दाची दुसरी वृत्ति म्हणजे अर्थबोधकशक्ति लक्षणा ही होय. लक्षणा म्हणने 
एका वस्तूच्या नांबावरून तिच्याशी संबद्ध असलेल्या दुसऱ्या बस्तूचा बोध होणें. 
उदाहरणार्थ, माझ्या दारावरून हत्ती गेला असें म्हटलें म्हणजे दाराबरून गेला असा अभे 
न घेतां, आपण तो दाराजबळून गेला असा अर्थ घेतों. पाठशाळा रस्त्याबर आहे असें 
जेव्हां म्हणतात, तेव्हां ती रस्त्याच्या मधोमध वाट अडवून बांधलेली आहे असें न समजतां 
आपण ती रस्त्याच्या जवळच्या भूमीवर बांघळेळी आहे असें समजता. या उदाहरणांत 
दार व रस्ता या शन्दांवरून दाराच्या बाजूची भूमि ब रस्त्याच्या जबळ्ची भूमि असा नो. 
अथे आपण समजतो तो या लक्षणा वृत्तीला अनुसरून होय. ही लक्षणा तीन प्रकारची 
असते. ( १) जहलक्षणा, ( २ ) अजहलक्षणा आणि ( ३ ) जहदजहलक्षणा. 
ळक्षणेची मुख्य खूण म्हणजे शब्दाचा जो प्रसिद्ध अथ त्यावरून बोघित होणारा पदार्थे न 
समजतां त्या पदा्थाशीं संबद्द असलेला दुसरा पदार्थ समजणें ही होय, असें करतांना त्या 
शब्दाबरून बोधित होणारा ( १ ) मूळ पदार्थ सर्बथैब सोडणे, ( २ ) तो पदार्थ घेऊन 
आणि वरती त्याशीं संबंध असलेला पदार्थ घेणें आणि ( ३ ) तो मूळ पदार्थ अंशतः घेणें 
ब॒ अंशतः गाळून घेतलेल्या अंशाशीं संबद्ध असा दुसरा पदार्थ घेणें, असे 
तीन प्रकार संभवतात. या तीन प्रकारांना ( १ ) जहलक्षणा म्हणजे जींत मूळ पदार्थ सोडला 
आहे, (२ ) अजहहछक्षणा म्हणजे जींत मूळ पदाथ सोडलेला नाहीं ब ( २ ) जहदजहलछक्षणा 
म्हणजे जींत तो मूळ पदार्थ अंदतः सोडला असून अंशतः घेतलेला आहे, अशीं 
नांवें आहेत. 

वर दिलेडी उदाहरणें जहलछक्षणेप्वीं होत. त्यांत दार व रस्ता हे दोन्ही सकहरीनीं 
त्या शब्दांवरून समजुन येणारे पदार्थ सर्बथेब सोडले असून त्यांशीं संबद्ध असलेले जव- 
ळची जागा, बाजूची भूमि, हे पदाथ घेतले आहेत. संस्कृतांत याचें ठरीब उदाहरण 


वेदस्तुति-विरोष स्पष्टीकरणांम्ची पुरबणी ३४७ 
गंगायाम्‌ घोष: ' म्हणजे गंगेवर गोळवाडा आहे हे देत असतात. य़ा वाक्यांत 
गंगा म्हणजे गंगेचा प्रवाह असा सरळ अर्थ न घेतां गंगेच्या कांठची भूमि अता 
अथर घ्यावयाचा असतो. आपल्या घरीं एखादा मनुष्य याबयाचा असतां आपण तो गाडींतून 
येतांना दुरून पाहून जेव्हां म्हणतों कीं ' गाडी आली, बेठक घाला तेव्हां गाडीवरोबर 
तींत बसळेळा पाहुणा आळा असा आपला अथ असतो. ही अजहलछक्षणा होय; कारण 
हींत गाडी आली म्हणण्याने प्रत्यक्ष गाडी तर आपण घेतों, पण शिवाय आंत बसलेला 
पाहुणा हाहि आपण घेतों. यांत मूळ पदार्थ न टाकतां तत्संबंधी पदार्थही घेत असतों. या 
लक्षणेचें नित्याचे उदाहरण “ भाळे आले ? ( संस्कृतांत कुंताः प्रविशान्ति ) हें होय. 
माले घेतलेले पुरुष आल्यावर भाले आलें असें म्हणणें ही अजहलछक्षणा होय. कारण भाले 
या बस्तुबाचक शब्दावरून समजणारा जो पदार्थ तो यांत घेतलेला असून त्यांशीं संबद्ध 
असलेला पुरुष असाहि अर्थ घेतला आहे. जहदजहलक्षणेचे ठरीब उदाहरण “ तोच हा 
देवदत्त ) ( सोड्यं देवदततः ) हें होय. याविषयीं अधिक बिचार पुढें येईल. 
शब्दाची तिसरी अर्थबोधक शक्ति व्यंजना होय. .' गोळवाडा गंगेवर 
आहे * या पूर्वोक्त बाक्यावरून त्या गोळबाडःथांत बसल्याने गंगेवरून येणारा 
शीतल बायु उपमोगाबयास मिळेळ असा जो अथं मनांत येतो तो या व्यंजना दृचतीमुळे होय 
या शब्दांच्या दृत्तींचें म्हणजे अर्थबोधक शाक्तींचें अधिक स्थूल मानानें वर्गीकरण 
केल्यास मुख्या आणि गोणी असे दोनच वर्ग होतात. सामान्य संकेतानें ठरलेला अर्थ तो 
मुख्य, आणि त्याहून निराळा पण त्या संबंधावरून येणारा किंबा सुचणारा अथं तो गोण. 
बेळ म्हणजे वार पायांचा, दोन शिंगांचा, गाडी ओढण्यासाठी लाविळेला पशु हा अर्थ 
मुख्य आणि मूख, अडाणी हा गोण होय. या अर्थप्रकारांशिवाय आणखी कोणत्याही 
प्रकाराने अथ होत नाहीं. 
आतां. परीक्षिताचा जो प्रश्न आहे त्यांत उपरोक्त विवेचनाच्या दृष्टीनें पूर्वपक्ष 
केलेला आहे. पण त्यापैकीं जहदजहहलक्षणा ही जी वृत्ति आहे तिचा बिचार केलेला 
नाहीं. ही वृत्ति नाहीं असें समजे तर कोणत्याहि वस्तूचा बोध व्हाबयाचा तर ती वस्तु 
अशी खुणांनी किंबा गुणांनी दाखवितां आढी पाहिजे, पण अक्म ही बस्तु अशी खुणांनी 
किंबा गुणांनीं दाखवितां येण्यासारखी नसल्यामुळं राब्दस्बरूप वेदांनी त्याचें बर्णन करणें 
अराक्य होय, असा परीक्षिताच्या म्हणण्याचा भावार्थ आहे. श्रुतींत जे बर्णन आहे 
तें परीक्षिताच्या पूबंपक्षाप्रमाणें सगुण बस्तूचें असलें पाहिजे, निरुण ब्रह्माचे नव्हे ॥ १ ॥ 
यावर शुकाचार्याचें उत्तर असें:-ईश्वरानें ही सृष्टि उत्पन केली व तींतील 
प्राण्यांना चतुर्विध *पुरुषार्थाचें ज्ञान होऊन शोबटीं परबह्मस्वरूपा'ची प्रासति व्हावी अत्ी 





१ या छोकांत मात्रा म्हणजे बिपय, भव म्हणजे आयुष्यांतील कम, आत्मा 
म्हणजे स्वर्गादि भोग ब अकल्पन म्हणजे मुक्ति या शब्दांनी अनुक्रमें अर्थ, काम आणि 
मोक्ष या 'वार पुरुषार्थाचा निर्देश केला आहे. 


श्श्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 


"पणी 





वेदांच्या द्वारा योजना केली. श्रुतींनीं या परमेश्वरा'चें बर्णन करतांना जी शब्दयोजना केली 
आहे ती जरी मुख्यार्थानें सोपाधिक अश्या सगुण स्वरूपालाच जुळणारी असली तरी 
लक्षणेनें ती निरुपाधिक परबरह्मस्वरूपाचाडि बोध करूं शकते. श्रृतिवचनांचें वर्गीकरण त्यांत 
( १ ) लक्षणबोधक, ( २ ) ऐक्यबोधक, ( २ ) निषेघवाचक, (४ ) उपासनाप्रतिपादक 
आणि (५ ) कमबिधायक असे प्रकार दिसतात, “ य: सर्वज्ञ: स सर्वबित्‌ । यस्य 
ज्ञानमय तप;  ( मुंडक. १, १, ९ ), “ य; प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या आन्तरो यं परथिबी 
न वेद * ( बृहदारण्यक ३, ७, २, ७, २ ). * सोड्कामयत बहुस्यां प्रजायेय? 
९ तैत्तिरीय २, ६ ) इत्यादि वचनें स्वरूपबोधक होत, यांवरून मुख्यार्थानें सगुणाचा बोध 
होत असला तरी लक्षणेने निर्गुणाचाच बोध होतो. ' तत्त्वमसि' ( छांदोग्य ६, ७, ८), 
* अहं ब्रह्मास्मि, ( बृहदारण्यक १, ४, १०, ) इत्यादि वचनें ऐक्यपर असून त्यांच्या- 
बरूनहि लक्षणाद्वारा निर्गुण बह्माचा बोध होतो. “ अस्थूलमनणु ब्रह्म हें स्थूळ नाहीं, 
सूक्ष्म नाहीं ( बृहदारण्यक २, ८, ८ ) इत्यादि वचनें ब्रह्माच्या ठिकाणीं गुणाचा निषेध 
करणारीं असून त्यांबरून सर्बंगुणव्यतिरिक्त अशा ब्रह्माचा बोध होतो. “ मनो बक्षेत्युपासीत ! 
९ छांदोग्य ३,१८, १ ) इत्यादि उपासनाप्रतिपादक ब स्वर्मकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत ! 
इत्यादि कमेविधायक बचनें आहेत त्यांचा उद्देश उपासना व कर्मे यांच्या द्वारा मनुष्याची 
चित्तथुद्धि होऊन त्याला न्ह्मप्राति व्हाबी अवाच आहे ॥ २ ॥ 


श्रुति याप्रमाणे तत्त्वत: ब्रह्मप्रतिपादक आहेत असा हा निर्णय ( ब्राझी उपनिषत्‌ ) 
फार प्राःचीन काळच्या करद्षोनींच करून ठेवला आहे. तो निर्णय मनांत बागविण्यानें मनुष्य 
सबसंगांपासून मुक्त होऊन त्याला ( अकिंचन ) आत्यंतिक कल्याणमय असें ब्रह्मपद 
गांठतां येतें || ३ ॥ 


श्रृतिविषयक हा सिद्धांत नारायण क्रद्षषि ब नारद यांच्या संबादांत पूर्वी निर्णित 
झालेला असल्यामुळें त्या संबादाचाच अनुवाद शुकाचार्यानी येर्थे परौक्षितासाठी केला 
आहे॥४॥५॥६॥७॥८॥९॥१०॥११॥५१२॥ १३ ॥ यापुढे 
१४ ते ४१ या नछोकांत भ्रुतींनीं म्हणजे बेदांनीं केलेली भगवंताची स्तुति आली आहे, 
म्हणून या प्रकरणाला ' वेदस्तुति ) म्हणतात. यांत जी स्तुति आली आहे ती मंत्ररूप किंवा 
आह्णरूप नाहीं. म्हणजे संहिता व ब्राह्मण म्हणून जे आज प्रसिद्ध वेदग्रंथ आहेत 
९ मंत्रजाह्मणयोः वेदनामघेयम्‌ ) त्यांतील नसून स्वतंत्र आहे. तथापि उपनिषदांमध्ये जे 
अरह्मविषयक सिद्धांत आले आहेत त्यांतील वचनांचा यांत तत्वत; अनुबाद केलेला आहे. 
कोणत्या बचनांचा कोठें भनुबाद केलेला आहे हे यथाकरम सांगण्यांत येईल. 


१४ व्या कोकांत परीक्षिताच्या प्रश्नाला प्रत्यक्ष उत्तर श्र्तिमुखानें दिलेळें आहे. 
परमेश्वर बस्तुतः निर्गुण ब निरुपाधिक आहे. मायेचा पगडा त्याच्यावर नाहीं; पण केव्हां 
केव्हां तो मायेचें आवरण स्वीकारितो ब सगुण झालासा बाटतो आणि त्यामुळें शब्दमय 
अतींना त्याचें वर्णन करणें शक्‍य होतें. तें वर्णन शब्दाच्या ठरीव अथानुसार_ सगुणाचें 





वेदस्तुृति-विशेष स्पष्टीकरणांच्ची पुरवणी ३४९. 














असलें, तरी त्यामुळें निगुंगाचा बोध लक्षणेनें होतो. जे गुण श्रुति बर्णितात त्या सर्बोहून 
पढीकडचा असा जो तो निर्गुण परमेश्वर असा त्या वर्णनावरून लक्षणाद्वारा बोध 


होतो* || १४ ॥ 


१५ व्या रोकांत हाच विषय अधिक स्पष्ट केला आहे ब त्यासाठीं पृथ्वी व 
माणसें यांचा अत्यंत समर्पक असा दृष्टांत घेतला आहे. वेदांचे प्रतिपादन बह्मपर आहे. 
कारण प्रतिपादन म्हटलें म्हणजे तें कोणत्या तरी बस्तूचें असणार. आतां बह्माचें ज्याला 
अधिष्ठान नाहीं असें तर कांहींच नाहीं. वेदांचें प्रतिपादन हें बाह्यतः कशाचेंहि प्रतिपादन 
असलें, तरी शेवटीं त्याचें पर्यवसान अह्मांतच झालें पाहिज. माणसें जर म्हणू लागलीं कीं, 
आम्ही एथ्बीबर चालणार नाहीं, घराच्या माडीवर चाळू, डोंगरावर फिरू, गाडीतून जाऊं, 
तर त्यांच्या या म्हणण्यांत अर्थ काय १? कारण घर, डोंगर, गाडी हीं तरी प्रथ्वीबरच 
असणार, इतकेंच काय पण तीं स्वतःच प्रथ्बी नव्हेत काय ! मग पथ्वबीबर आम्ही पाऊल 
टाकणार नाहीं असें मनुष्यांनीं म्हटलें तरी त्याचा उपयोग काय ? त्याप्रमाणें श्रुतींनींहि 
जरी मनांत आणिलें कीं ब्रह्माचे वर्णन करावयार्चेच नाहीं, तरी त्या दुसरे करणार तरी 
काय ! बरह्माव्यतिरिक्‍त वस्तु दाखवावी आणि मग म्हणावे पाहिजे तर, कीं आम्हीं 
अह्मप्रतिपादन करणार नाहीं; पण अशी बस्तुच दाखवितां येत नाहीं असें परीक्षिताच्या 





१. १४ व्या रहोकांत ज्या बचनांना उद्देशून श्रुति बर्णण करीत आहेत तीं. 
वचनें अशीं:--यतो वा इमानि भ्रतानि जायन्ते । येन जाताने जीवाति । 
यत्प्रयंत्याभेसंविशान्ति । ताद्वारजक्षासस्व । ( तैत्तिर्रयोपानिषद्‌ ३, १) 
या बचनांत सर्वे भूतें बह्मापापुन होतात, अ्नाच्याच योगें जगतात ब अंतीं त्यांतच ल्य' 
पाबतात, त्या अश्माचें ज्ञान करून घे असें म्हटलें आहे. यांत त्याला उत्पत्ति, रक्षण ब 
ल्य॒ करण्याचे गुण लाबिळे आहेत. यो त्रह्माणे विद्घाति पूर्व यो वै बेदांश्च 
प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाश मुमु्षुवे शरणमहं प्रप्ये 
( श्वेताश्वतर ६, १८ ) परमात्मा प्रथम अह्लदेवाला उत्पन्न करून मग वेद त्याच्या 
स्वाधीन करतो. तो आत्मस्वरूपी बुद्धीमध्यें प्रकाशित होतो. त्याला मी मोक्षाच्या इच्छेने. 
शरण जातों. या श्रुतींतहि परमेश्वराकडे कर्तुत्व देऊन त्याला मायाबलंबी मानिळें आहे. 
सत्ये ज्ञानमनन्तं व्रह्म यः सवेज्ञः' स सवेवित्‌ ( तैतिरीय २, १) यांत आत्मस्वर्पी 
परमात्म्याचाच उल्छेल आहे. य आत्माने तिष्ठन्‌ आत्मानं नियमयाते यांत ब्रह्माचे 
नियामकत्ब द्राविळे आहे. 


३५० सुलभ श्रीमद्भागवत 


१८२८०० ५ पपप ८५/५/५८४५/५८/५८/५८/५/५/५/५/५-५८४५॥५५॥५४/५८५/४५५४५४५४५४५४थशालाापटपा- 


प्रश्नांत आठेंच आहे. तेव्हां अथात्‌ श्रुतींनीं केलेलें प्रतिपादन बह्माचेंच होय. दुसरें कस, 
असणें शक्‍यच नाही. ॥ १५॥ 


स्होक १६. परमात्मा हाच वेदांचा प्रतिपाद्य बिषय होय, ही गोष्ट आणखी 
साचूंच्या कृतीवरूनहि सिद्ध होते, असें या छोकांत दाखविर्ठे आहे. बिचारी पुरुष तुझ्या 
सगुण स्वरूपाच्या कथा गाऊन दुःखमुक्त होतात, याचें कारण तूं स्वतः सुषदुःखातीत 
निर्गुण निरबिंकार आहेस हेंच होय. तुझें भजन करणारे तुझ्यासारखे होतात, ब त्यांना 
पापपुण्य, सुखदुःख इत्यादि दंदांची बाचा होत नाहीं ॥ १६ ॥ 


कोक १७. सर्वोमध्ये नियामक स्वरूपानें परमात्माच वास करितो, म्हणून त्याचें 
भजन करणारा'चेंच जीवन सार्थ होय. इतरांचे जगणें म्हणजे भात्यांतून बारा फुंकीत 
राहण्यासारखें आहे. परमात्मा हाच सर्वांच्या आधीं होता ब सर्वांच्या नंतरहि तोच 
सत्यस्वरूपानें राहणारा आहे. अन्नमयादि कोशांमध्यें उत्तरोत्तर कोश सूश्र्मतर होत जातात 
ब रदोबटचा जो विज्ञानमय कोश तोच परमात्मस्वरूपी होय. तैत्तिरीय अह्मबल्लीमध्यें हे कोश 





१ पंधराव्या छोकांतील सिद्धांत सांगणार्‍या श्रुति--वाचारंभणं विकारो 
नामघेयं मत्तिकेत्यब सत्यम्‌ इ० ( छांदोग्य ६, १, ४ ) शब्दांनी उच्चारलेळें नांब 
हाच मातीचा विकार, वस्तुतः घट म्हटला तरी मातीच. मातीवर दुसरा कांहीं विकार होतो 
असें नाहीं. सर्वे खल्विदं ब्रह्म ( छांदोग्य ३, १४. ) हें स्व विश्व म्हणजे ब्रह्मच होय. 
या श्रतींत सर्व ब्रह्मापासून झालें असून ब्रह्मांत तेणेंकरून कांहीं विकार होत नाहीं असें 
मृत्तिकादिकांच्या दृष्ांताने सिद्ध केळें आहे. अरा रीतीनें बरह्मापासून विश्व होतें असें 
म्हणणें हा बिवतेवाद होय. याला व्यबहारांतीळ उदाहरण --अंघाऱ्या बाटेंत पडलेल्या 
दोरीला सर्प समजणे हे देतात. दोरी आहे, सर्प नव्हे असें समजेपर्यंत सर्पांमुळे उत्पन्न 
होणारी भीति असते; पण त्या आमच्या भ्रमामुळें दोरीमध्ये कांहीं बिकार होत नाहीं. ती 
तशीच असते. भ्रमनिरास झाला कीं त्यांची कल्पनाहि नष्ट होते. तसें बरह्मावर भ्रमामुळें 
बिश्व भासते; पण म्हणून बह्मामध्यें कांहीं बिकार होऊन त्याचें विश्व बनळें असें होत नाहीं. 


र या रोकांतील अर्थ--यथा पुष्करपलाश आपो न मल्श्‍्िष्यन्ते 
एवमेवविदि पापे कम न स्छिष्यते-[ कमळाच्या पानावर जसें पाणी चिकटत नाहीं, 
तसें बह्मवेतत्या पुरुषाला पापकर्म चिकटत नाहीं ], न कमेणा लिप्यते पापकेन- 
[ पापकर्मांचा ज्ञानी पुरुषाला लेप होत नाहीं ], तत्खुकृतदुष्ळते विुनुते-अ्मज्ञानी 
पापपुण्यांतून मोकळा होतो कोषीतकी उपनिषद्‌ १. ४], तं ह॒ बाब न तरपाति 
किमहं साघु नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌ इति-| या अह्ज्ञान्याठा मी चांगलें कमे 
कां केलें नाहीं, वाईट कां केलें अशा प्रकारें दुःखच होत नाहीं ], इत्यादि श्रुतींत 
आला आहे. 


वेदस्तुृति-विशेष स्पष्टीकरणांची पुरवणी ३५१ 








सांगून शेबटी जें राहतें तें नित्य स्थायी असें अह्म होय, असा निर्णय केला आहे.१ | १७॥ 

क्होक १८, परमात्मा सर्वाचा अंतर्यामी होय असा सर्व श्रुतींचा निर्णय झाल्या- 
मुळें त्याहून दुसर्‍या कोणाची उपासना करणें अयुक्त असे आपोआपच ओवास आलें. 
अथोत्‌ परमपुरुषाथो'ची प्राप्ति पाहिजे तर तशी उपासना पाहिजे; पण अदूरद्ष्टि असे 
कित्येक, भ्रमाने इतरांची उपासना करतात, अर्थात्‌ त्यांना इष्पात्ति होत नाहीं २ ॥ १८॥ 

'छोक १९. पूर्वीच्या र्होकांत परमात्म्याळाहि उदरादि स्थाने आहेत असें 
म्हटल्यासारखें बाटतें. पण तसें असल्यास तोहि जीवासारखाःच उपाधिग्रस्त होऊन उपासना 
करण्यास अपात्र ठरेल; पण तसें नाहीं, हें या ळोकांत सांगितलें आहे. परमात्म्याला 
उपाधि मुळींच लिस करीत नाहींत असें भ्रृति छांगतात. * एको देवः सवभूतेषु गढः 
सवेव्यापी 'सवेभूतान्तरात्मा । कर्माभ्यक्षः सवेभूताधिवासः साक्षी चेता 
केवलो निगुणश्रव ?” अशी श्रेताश्रतर (६, ११ ) श्रुति आहे.-* परमेश्वर एक असून 
सर्ब मूतांमध्यें तो गुम्तरूपानें राहतो. तो सर्वाना व्यापून उरला असून प्राणिमात्रांचा 
अंतर्यामी आहे. तो सर्ब कर्मे पाहणारा असून सर्व प्राण्यांत बास करितो. तो सर्वसाक्षी, 
ज्ञानस्वरूप, अविकृत ब निर्गुण अता आहे-? आपण उत्पन्न केलेल्या योनीमध्ये परमात्मा 
प्रवेश करितो ब तदाकार होतो. तेव्हां त्याला अर्थात्‌ प्रधान गौणपणा आला पाहिजे. पण 
तसें नाहीं, ही गोष्ट अम्नीच्या दृष्टांताने दाखबिलळी आहे. ज्या काष्ठांत अभि प्रविष्ट तत नाही, ह! गोष्ट अमीच्या दृष्णंताने दाखबिली आहे. ज्या काष्ठांत अनि प्रविष्ट होतो, 

६ स वा एष पुरुषो5न्नरसमयः । तस्य इदमेव रिरः इ० ... त्रह्मपुच्छं 
भ्तिष्ठा ( तैत्तिरीय २, १-५ ). या रछोकांतील तात्यर्याथे ' असुयी नाम ते लोका 
अन्थेन तमसावृताः । तांस्ते अत्योभिगच्छंति ये के चात्महनो जनाः । ( इशा- 
बास्य ३ )-[ जे लोक आत्म्याची उपासना न करितां इतरांकडे दृष्टि लाबतात ते लोक 
मरणानंतर काळोखाच्या लोकीं जाऊन पडतात; त्यांचें जीवित निष्फल होतें ], न चेद्वे- 
दीन्महती विनष्टिः-[ ब्रह्म जाणलें नाहीं तर मोठा नाश होतो. ] ये तदविदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवोपयन्ति-[ जे बह्म जाणतात ते अमर होतात, इतर दु:खांत 
झडतात ] इत्यादि श्रतींत आला आहे. 

२ उदरं ब्रह्मेति शाकेराक्षा उपासते-[ उदरस्थित वैश्रानरांला ब्रह्म समजून 
शर्कराक्षाचे अनुयायी त्याची उपासना करितात], हृदय ब्रह्मेति आरुणयः-[ हृद्यस्थित 
दहराकाशाला अह्यम समजुन आरुणाचे अनुयायी त्याची उपासना करितात ], इत ऊर्श्व 
त्वेबोदसपंत्तच्छिरो५श्रयत-[ तेंच अक्ष वर जाऊन मस्तकांत राहिलें ] इत्यादि श्रतींत 
उपरोक्त रहोकांतील अथे आला असून त्यांतील शेबटचा सिद्धांत कठोपनिषदांत आला 
आहे. शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः । तासां मूघोनममिनी:स्तैका । तयोध्ये- 
मायन्नसृतत्त्वमेति । विष्वडूडनन्या उत्क्रमणे भवन्ति-( कठ. ६, १६ ) हृदयापासून 
निघालेल्या एकशे एक नाड्या आहेत व त्यांतील एक मस्तकांत गेली आहे. तिच्या मार्गाने 
बर जाणारा सुक्त होतो. इतर इकडे तिकडे पसरलेल्या पुनः पुनः जन्ममरणांत घालणाऱ्या 
होत ], असें या श्रतींत सांगितलें आहे. 


१५८२ सुलम श्रीमद्भागवत 





तसा त्याला आकार आलेला दिसतो, म्हणून कांहीं अभ्नि त्या आकारानें बांधला गेला 
असे होत नाहीं. तसा परमात्माही निरनिराळ्या योनींत शिरळासा बाटला तरी त्यांनीं तो. 
ल्सि होत नाहीं. कारण या योनि आभासमात्र असून त्यांत अतलेला एकजिनसी तूं मात्र 
अक्षय्य आहेस ॥ १९ ॥ 


श्लोक २०. दारिरांत राहाणारा जीब हा त्या परमेश्वराचाच अंश होय असें सांग- 
णाऱ्या श्रुतींचा या रहोकांत अनुबाद आहे. * स यश्चायं पुरुषे यश्वासावादित्ये स 
एक: '--या जीबांत जो आहे तोन्च हा; सूर्यामध्यें जो आहे तोच हा. तो एकच होय-अशी 
हा अथ प्रतिपादणारी श्रुति आहे. ' तत्त्वमसि श्वेतकेतो '-दे श्रेतकेतो, तो जो सर्वव्यापी 
निरुपाधिक निर्मुण आत्मा तोच तूं आहेस-( छांदोग्य ६, ८, ७ ) या श्रुतींतहि तोच अर्थ 
आहे. ' तत्‌ ? या राब्दानें बोधित होणारा आत्मा ब ' त्वे * पदानें बोधित होणारा 
श्वेतकेतु यांचा असि पदाने संबंध आणून त्यांना एक म्हटलें आहे. पण तो संबंध लागतो 
कसा ? तत्पदानें बाच्य म्हणजे समजून येणारें त्रक्म, त्वंयदवाच्य श्वेतकेतु कसें काय होणार 
एक सर्वव्यापी निरुपाधिक व दुसरा अत्यंत मर्यादित ब उपाधींत गुरफटलेला, पण जहदज- 
हलक्षणेनें हा संबंध जुळतो ब तेणेंकरून जीव-ब्रह्मांचें ऐक्य सिद्ध होतें. कसें तें पहा -अह् 
किंबा आत्मा यांतील सर्वशत्व सोडाबयाचें ( जहत-सोडणारं ) आणि ज्ञान तेवढें घ्याब- 
याचें ( अजहत्‌-न सोडणारें ); तसेंच श्रेतकेतु या व्यक्तीमधील अल्पशत्व सोडाबयाचें ब 
ज्ञान तेवढें :घ्याबयाचें. असें केल्याशिवाय त्या दोबांचा असि पदानें दाखविलेला संबंध 
जुळतच नाहीं. ही जहदजहलछक्षणा होय | २० ॥ | 


श्लोक २१. या छोकांत भक्तीचें माहात्म्य श्रुति सांगत आहेत. भक्ति ही मुक्ती- 
पेक्षांहि श्रेछ आहे, असें ' यं सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षबो बह्मवादिनश्र । * त्या परमात्म्याला 
देव, मुमुक्ष ब बहमवेत्तेंह नमस्कार करितात, असें या श्रुतींत दर्शविळें आहे ब तिचा अनु- 
बाद या छोकांत आहे| २१ ॥ 


ठोक २२. जीवांना ईश्वराची सेवा करण्यास योग्य असें शरीर प्राप्त झालेलें 
असून ब तें त्याच्या मनाप्रमाणें वागण्यास सिद्ध असून, त्याचा उपयोग मात्र मनुष्य 
परमेश्वरसेवेकडे न करितां भलतीकडे करितो; यासाठीं श्रुति खेद प्रदशित करतात. असल्या 
आचरणाने जीव स्वत:चेंच अकल्याण करून घेतात याला काय म्हणावें, असा त्यांचा प्रश्न 
आहे. हा अर्थ ' आराममस्य पद्दयंति नतं पद्दयाति कश्चन ' ( लोक दैश्वराकडून 
मिळणाऱ्या सुखाची मात्र इच्छा करितात, पण त्याचें स्वरूप जाणण्या'ची त्यांची प्रतत्ति 
नसते ) इत्यादि श्रतींत सांगितला आहे. * न तं विदाथ य इमा जजानान्ययुष्माक- 
मन्तरं बभूव नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतूप उक्थशा लश्चरान्त ! (झ्याने हे 
सर्व उत्पन्न केलें त्याला तुम्हीं जाणत नाहीं. म्हणून त्याच्या-तुमच्यामध्ये फार मोठें अंतर 
पडलें आहे. अज्ञानाने झांकलेले जे त्कबादी ब इंद्रियांचीच तृत्ति करणारे जे कर्मापदेशक 
मीमांसक ते संसारांत भ्रमण पाबतात ) ही श्रुति सुद्धा याच तात्पवांची आहे ॥ २२ ॥ 


वेदस्तुति-विरोष स्पष्टीकरणांची पुरवणी ३५३ 
“फोक २२. ईश्वराला शत्रु-मित्र सारखेच असें सांगून त्याचें समत्ब दाखवित्याबर 
था “होकांत त्याचें शान करून घेणें अबव्य असें सुचविलें आहे. त्यांत योग्यांना दृढ योग- 
साधनाने जें प्रात होतें तेंच ईश्वरविरोधकांना केवळ स्मरणाने प्रात होतें असें वांगून भक्तीचे 
योगादि मागाहून श्रेष्ठत्वहि सूचित केलें आहे. देवाला भोगप्रिय गोपी ब कौर्तनभक्तींत 
नित्य रमणाऱ्या श्रुति या दोन्ही सारख्याच. तेव्हां तात्पर्य एवढेंच कीं, कोणत्या तरी रीतीनें 
* आस्मा बा 5 रे द्रव्य: श्रोतव्यो मंतव्यो निदिव्यासितव्यः ( परमात्म्याचे दर्शन करावे, 
भवण करावें, मनन करावें ब नित्य ध्यान करावें-बुहदारण्यक २, ४, ५ ( असें भ्रुतींचे 
खांगर्ण आहे | २३२ ॥ * 
कोक २४. भगबंता'ची गति जाणणें अत्यंत कठीण असल्यामुळें भक्ीनेंच त्याला 
बदा करावे असा श्रुतींचा आशय या “होकांत सांगितला आहे. भगवान्‌ सबःच्या आधी 
आणि अझदेवादि सर्ब त्याच्यानंतर, असा मागील आढावा निघतो. पुढें पाहावे तों सर्ब 
कार्यकारणमावबद्ध पदाथीचा लय झाला, तरी परमात्मा आहेच. तेव्हां परमात्म्याचे शान 
त्या कल्िष्ठांना कसें होणार ! हा अर्थ “ को अद्वा वेद, क इह प्रबोचत्‌, कुत 
आजाता, कुत इयं विखृष्टिः । अवोग्देवा अस्य विसजेनेनाथा को वेद यत 
आवभूव ”' (ही सृष्टि कोठून जन्मली ब कोठून आली हें कोणाला ठाऊक आहे आणि 
तें सांगणार कोण ? या विश्वाच्या उत्पत्तीनंतरचा मुळीं देवांचा जन्म. तेव्हां ही कोठून 
आली हें कोणाला ठाऊक असणार १--त्रग्बेद, मंडळ १० सूक्त १२९,मंत्रद)या 
थुर्तीत अांगितला आहे. “ यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह? ( वाणी आणि 
मन हीं त्या परमेश्वरापर्यंत न पोंचतांच माघारी फिरतात.---तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, ९) 
इत्यादि श्रुतींचाहि तोच भावार्थ आहे || २४ || 
'होक २५. सांख्य, नेय्यायिक, वैशेषिक, मीमांसक इत्यादिकांचीं मतें हीं भ्रमानें 
आरोगपित केलेल्या गुगांबर उभारलेली असल्या मुळें अज्ञानजन्य ब भ्रामक होत, असें या' 
"छोकांत सांगितलें आहे. पर्मात्मस्वरूप बास्तविकरीत्या सांगून सांख्यादि मतांचें भ्रामकत्व 
* सदेव सोम्येदमश्र आसीत्‌ ? ( अरे बाळा, सृष्टीच्या पूर्वी हे सत्यस्वरूपी अहम 
केबळ होतें.--छांदोग्य ६, २, १), 'ब्रह्मैव सन्‌ त्रह्माप्येति'( तो ब्रह्मरूप असल्यामुळें 
बरह्यांत्च ल्य पाबतो.-बरृहदारप्यक ४, ४, ६ ) “ अनीदाया शोचति मुद्यमान: * 
( तो मायेनें मोहित होऊन दु:ख पाबतो.)--(मुंडक ३, १, २ ), ' आवद्यायामन्तरे 
वतेमाना: स्वयं धीराः पंडित मन्यमाना: जघन्यमाना: पर्तथयिन्ति मूढाः 
अंधेनेव नीयमाना यथान्घा: ? ( मुंडकोपनिपद्‌ १, २, ८.)-- ( अविद्रेंत खितपत 
पडलेले आगि स्वतःला ज्ञानी व विद्रान्‌ समजणारे असे मूर्ख लोक अतिशय दु;खपीडित 
होत्साते आंधळ्यानें बाट दाखविलेल्या आंधळ्यांप्रमाणें संसारचक्रांत गिरक्या खातात. ) 
इत्यादि श्रतींत सांगितलें आहे. जग हे ठत्य असून असतू अशा कांहीं तरीपासून तें झाळें 
आहे असें जें कित्येकांचें म्हणणें तें खोटें म्हणून सांगितल्यावर म्हणजे ब्रह्मरूप कारण 
सेबढें सत्य पण जग मात्र असत्य असें ठरविल्यावर प्रन असा उत्पन्न होतो कीं, मग है 
सु. मा. भा. ४--२३ 











१५ ,..... सुल्म श्रीमद्वागवतः 











सारें जे. प्रतीती येतें तें कसें ! या प्रश्‍नाला खर्परज्जूंचें उदाहरण प्रेऊन पूर्वी बिबर्तवादानें 
उत्तर दिळेळें आहेच. तेंच पुनः पुढीळ *होकांत थोड्या निराळ्या . रीदीनें सांगितलें 
आहे. ॥ २५ ॥ स य आ कक 
. ._ “्होक २६. जग हा मनानें उमारलेला डोलारा असला, तरी तो तत्वतः. आत्म- 
स्वरूपी असल्यामुळें तो दिसतो या ख्याने खरा नाहीं. रबढेंच; पण ब्रह्मख्पानें तो सत्यच 
" आहे. आणि म्हणूनच. प्रतीतीस येतो. सोन्याची सरी केली म्हणजे सोनें घेणास मनुष्य ती 
ऱटाकितो कीं काय ? कारण सरी म्हणजे सोनेच होय. सरी हा राब्द तेवढा विकार आहे, 
'दुसरा खरा बिकार त्या सोन्यांत काय झाला आहे ! ज्ञानी पुरुप याचप्रमाणें जस्मकडे. जो 
,पाहूतो तो बरहमदृष्टीनें पाहतो. बरबर. दिसणाऱ्या -नामरूपांच्या दृष्टीनें पाहात नाहीं. तात्पर्य 
जासे अनित्य अतरब मिथ्या असून त्यांचें अह्मर्प अधिष्ठान मात्र सत्य. आहे, अख 
श्रुतींचा सिद्धांत आहे ॥ २६॥. क व 1.00 हाक देर, बही, 
_"_ नोक २७. मागील इळोकांतीळ वित्रेचनावरून जगाकडे बहरूपानें पाहिल्यास 
जीबाला_ दुःखमुक्त होतां येईल, मग. त्यासाठीं भक्‍तीचें कारण कायं ! ' सत्ये ज्ञाने 
अनन्त ब्रह्म! ( ब्रह्म हें अनंत असून सल्यस्वरूपी ब शञानमय़ आहे.---तैत्तिरीय उप्ननिग्रदू 
२-१), ' नेह नानास्ति किंचन ? ( या अद्मांत अनेकपणा मुळींच नाहीं-कठोपनिषदू 
४-११ ),  सृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पद्ट्यति ? (जो भेदबुद्धीने 
अनेकपणा पाहतो तो जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडतो. बृहदारण्यकक ४.,'४,१९) इत्यादि 
श्रुतींबरून भेदवुद्धि नाहींशी केली म्हणजे मोक्ष मिळाला असें. होतें. पण भेदबुद्धि नष्ट होणें हे. 
चुंदकीसरसें नुसत्या शब्दाने होणारें.कार्य नव्हे. मायेचा तडाखा मोडा जबर आहे. कोरड्या 
शाब्दज्ञानानें खरी एकात्ममाबना होत नाहीं. म्हणून ज्ञानी पुरुष खऱ्या एकात्मज्ञानासाठीं 
तुझी उपासना करतात ब तसेंच केठें पाहिजे असें या छोकांत सांगितलें आहे. या भत्ति- 
सिद्धांताला, ' यमेवैप बृणुते तेन. लभ्यः ? ( ज्यावर हा परमात्मा कृपा करितो 'त्याठाच 
त्या'ची प्राति होण्यासारखी आहे.-कठोपनिपदू २, २३) , ' यस्य देवे परा भाक्तयेथा 
देवे तथा युरो । तस्येते कथिता ह्यथा: प्रकाशन्ते महात्मन:? ( ज्याची देवावर 
तशीच. ज्ञानदात्यां गुरूवर मोठी भक्ति असते त्या महात्म्यालाच या बह्मविषयक गोष्टी 
सांगितल्या अंसतां.पटतात-श्रेताश्वतर ६, २३२ ) या श्रुतींचा पाठिंबा आहे | २७॥ 
। इलोक २८. परमेश्वर देह, इंद्रियें इत्यादिकांनीं विरहित असतांही सवोचचा सूत्रधार 
असतो व त्याच्याच योजनेनें प्रजापतीसारखे मोठमोठे समथेहि विश्वांतील आपलीं कामे 
: विनबोमाट करीत असतात. अशा रीतीनें परमेश्वर स्वतःकडे कर्तुत्व न घेतां किंबा 
, जीबासारखा इंद्रियादिकांनीं मर्यादित न होतां सर्वीचा स्वामी झाठेला आहे, हे या इलोकांत 
-सांगितळें आहे. हा अर्थ श्रेताश्वतरोगनिपदांतील- “ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पध्यत्यचश्चुः स.दाणोत्यकर्ण: | स वेत्ति वेद्य॑ नच तस्य वेत्ता तमाहुरग्ऱ्यं पुरुष 
पुराणम्‌ ? (२०, १९ ) या बचनांत आला आहे. ( ईश्वराला हात पाय नाहींत तरी तो 
चेगबान्‌ आहें ब घेणाराहि आहे. डोकें नसतांहि तो पाहतो ब कान नसतांहितो ऐक तो 





वेदस्तुति-बिरोप्र:उपष्टीकरणांन्ची-पुरवणी ३५५ 


व्ह्ञाणण्यासारख्या सर्ब गोष्टी तो जाणतो, पण त्याला मात्र जाणणारा कोणी नाहीं. त्याला 
सबीच्या आधीपासून असलेला .पुराणपुरुष म्हणतात. असा या. श्रुतीचा भावाथे आहे 
चंद्र, सूर्य, बायु इत्यादि सर्व त्या. परमेश्वराच्या भीतीनें आपलीं कामे करीत असतात असें 
जैंया इळोकांत सुचविले आहे तें 'भीषास्माद्वात:पवते भीषो देति. खूर्य; | भीषास्माद- 
झिश्चेद्रश्च या. तेतिरीयोपनिप्रदांतीळ ( २, ८, १ ) वचनाला घरूनच आहे ॥ २८॥ 
दलोक २९, ईश्वर स्वतः इंद्रियविरहित असला. तरी इतर सवोच्या इंद्रियांचा 
प्रेरक असल्यामुळें, इंद्रियांच्या आधीन असलेले जीब त्याच्या मजनीं लागतात यांत नवल 
कसलें ? असें कोणी म्हणेळ; पण असेंच केबळ नाहीं. जीब परमात्म्यापासून उत्पन्न झालेले 
असल्यामुळें. इंग्वराच्या. आधीनच ते असणार; पण तसे ते असळे म्हणून 
इश्वर मात्र कोणाच्याहि योगानें बांधळेला नाहीं.. तो.सर्वांना सारखाच. त्याला आपप्रर 
जवळचा, दूस्चा, असें कांहीं नाहीं ब या दृष्टीनें त्याचें थून्याशींहि बर्बर साम्य दिसतें, असें 
सांगणाऱ्या श्रुतींचा या इलोकांत अनुबाद आहे. ज्याप्रमाणें अम्नीपासून बारीक ठिणग्या 
उडतात, त्याप्रमाणेंच या. परमात्म्यापासून सर्वे प्राण, लोक मूर्त ब सब जीब निघतात- 
यथाश्ने: .श्वुद्वा बिस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येवमेवा स्मादात्मनः. सवे प्राणा सवे 
ळोका :-सवे.देवा; सवाणि. भूताने सवे एत आत्मानो व्युच्चरन्त- अशी या 
अथाची श्रति आहे. “ यथा सुदीप्तात्पावकातू विस्फुलिंगा: सहस्र: प्रभवन्ते 
सरूपाः । तथा$क्षरात्‌ विविधा; साम्य भावा; प्रजायन्ते -( मुंडकर,१) १) या 
श्रुतीचाहि तोच भावाथे आहे. ईश्वराचे चून्याशीं बरवर साह्य . आहे .असें म्हणण्याला - 
असत्‌ वा इदम्‌ अग्र आसीत्‌ | ततः वे सत्‌ अजायतव '-( सीच्या पूर्वा घून 
होतें म्हणजे कांट्री नव्हतें, त्यापासून ही व्यक्त सृष्टि उत्पन झाली ) ( तेत्तिरीय २, ७) 
इत्यादि श्रतींचा आधार आहे; पण यावरून ईश्वर घून्य होय असें होत नाहीं. कारण असत्‌ 
म्हणजे छून्य नव्हे, तर अव्यक्त, होय 
| इळलोक ३०. पूर्वीच्या इलोकांत जीव हे इंश्रराचे अंश होत असें सांगितलें. हे 
:अंशासारखे वाटणारे जीव अविद्येच्या उपा धीमुळें होतात. आतां अविद्या जग एकच आहे, 
सर जीवहि एकस्वरूपीच असऱ्यामुळें एक जीव मुक्‍त झाला म्हणजे सर्व जीब मुक्‍त 
झाल्यासारखेच होईल, तसेंच अजिद्या अनेक म्हणाव्या, तर एक अविद्या नाहींशी झाली 
तरी दुसर्‍या असल्यामुळें जीवाळा कधींच मुक्ति मिळणार नाहीं असे जे कित्येकांचे कुतक 
आहेत त्यांना या लोकांत उत्तर दिलें आहे. सांख्यमता प्रमाणें जीव असंख्य असून प्रत्येक 
'सर्बंगामी आहे. आतां जीव इंश्रराप्रमाणें सवव्यापी असल्यावर तो जीबांचा नियता होणें शक्‍य 
हीं. नियतृत्वाला कार्यकारणभाब लागतो ब सर्ब कार्यामध्ये कारणाचें समत्व असावें लागतें. 
तेव्हां जीब सर्वव्यायी ब अनंत मानून चालणार नाहीं. खरा प्रकार श्रुतिप्रतिपादित . असा 
आहे कीं, परमात्मा एकच एक असून अविंधेच्या कार्यरूप असंख्य उपाधांमुळें अनेक 
ज्ञीब भासतात. म्हणन जेवढी उपाधि नष्ट होईल तेबढा जीव मुक्त झाल्यासारखे 
होतें. बस्तुतः त्याचा कारणरूप परमात्मा अबिकृतच असतो. हे जे अबिकृत असें 


१५६ सुम श्रीमद्भागवत 
यच हहत कत तदला क ता 
कारणरूप अहम, त्याचें स्वरूप मात्र कोणालाच सांगतां येत नाहीं, कारण जो ते कळलें असें 
म्हणतो, त्याल तें मुळींच कळलेलें नसतें. कारण शञानाचा विषय हा मर्यादित असतो आणि 
बझ तर अमर्याद आहे असें भ्रुति सांगतात.-' यस्यामतं तस्य मतं मते यस्य न 

सः ! ( जो कळलें नाहीं म्हणतो त्यालाच जझ कळलें असतें ब जो कळलें म्हणतो! 
त्याला तें कळलेले नसतें.-केनोपनिषद्‌ २, ३, ), अवचननेनैव प्रोबाच !-( न 
बोलतांच तो बोलला ),-' सह तू्णी बभूव !- ( तो जझ जाणल्याबर रोलर 
सन्ध राहिला ) इत्यादि श्रतींयरून बझ कळलें, तरी तें सांगणें कठीण आहे असें दिसून 
येतें॥ ३० | 

इलोक ३ १. जीव हा परमात्म्यापासून उत्पन्न होतो' असें म्हटत्याने-“ जातस्य 

हि रुबो मृत्युः '-या न्यायानें तो नष्ट होतो असेंहि मानावे लामेल;- पण असें नाहीं. 
जीव हा केवळ उपाघिकृत असल्यामुळें उपाधि नष्ट झाल्याबर तोः मुक्तच. आहे, असें 
शांगण्याताठीं जीबा'ची उत्पत्ति म्हणजे वस्तुतः काय प्रकार आहे हें या इलोकांत सांगितले 
आहे. प्रकृति ब पुरुष यांपैकीं एकापासूनहि स्वतंत्रपणें जीबोत्पत्ति' झालेली नाहीं, तर 
उभयतांच्या संयोगाने ती झालेली आहे, याविषयी- “ अजामेकां लोहित्ुक्कष्णां 
वद्दी प्रजा जनयंती सरूपाम्‌ । अजो हेक्रो जुषमाणो 5 नुशेते जहात्येनां 
भुक्तमोगामजान्यः '-( उत्त्वादि तीन गुणांनी युक्‍त अशी एक जन्मरहित माया असून 
ती आपल्याला अनुरूप अशा त्रिगुणात्मक प्रजा उत्पन्न करिते. त्या मायेचा उपभोग 
जन्मरहित एक म्हणजे जीबात्मा घेत रहातो ब दुसरा म्हणजे: परमात्मा. तटस्थ रहातो )-- 
श्रेताश्वतर ४, ५. (जीव हे बस्तुत; जन्मलेले नव्हेतच; कारण प्रलयकाळीं ते परमात्म्यांतक 
लीन होतात असें या इलोकांत तांगितलें असून,-' यथा सोंम्य मघुकरा मधुरुतों 
निस्तिष्ठेति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्समबहारमेकतां संगमरयंति। ते यथा' 
तज न विवेक लभन्ते अमुष्याहं व्रक्षस्य रसोस्म्यमुध्याहे बुक्षस्य रसो- 
स्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सवी: प्रजाः साति संपद्य न विदुः सति संपद्या- 
मह झाते “-या श्रृतींत तेंच प्रतिपादिले आहे; ( मधमाशा अनेक वृक्षांच्या फुलांतील. 
थेंब थेंब रस आणून मध एकत्र सांठवितात, पण पुढें त्या मधाच्या थेंबांना मीं अमुक. 
वृक्षांतील रस, मी तमक्या श्रक्षांतील रस, असें कांहीं पृथक्करण करून सांगतां येत नाहीं, 
त्याचप्रमाणें हवे सर्ब जीव बह्मस्बरूपांत मिळाले म्हणजे आपण अह्मरूपांत मिळालों असें 
त्यांना मानहि राहात नाहीं ) मधासारखा दुसरा दृष्टान्त मुंडक श्रुतीने समुद्रांत मिळणाऱ्या 
नद्यांचा दिला आहे, ही श्रुति म्हणते,-“* यथा नद्य: स्यंदमाना: समुद्रे$स्तं 
गच्छॉते नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं 
'पुरुषमुपैति दिभ्यम्‌ ??- ( मुंडक ३, २, ८) (नद्या समुद्रांत मिळाल्या म्हणजे 
त्यांचें नामरूप नष्ट होतें, समुद्रांत एक होऊन गेल्याबर कोठडी गंगा ब कोठली यसुना ! 
त्याचप्रमाणें जीवाला ज्ञान झालें म्हणजे तो नामख्पांच्या उपाधि टाकून दिव्य अशा 
सरमात्मस्वरूपांत जाऊन मिळतो ) ॥३१ ॥ 


चैदस्तुति-बिरोष स्पष्टीकरणांची पुरबणी १५७ 
कोक २ २. जीवान्ची उत्पत्ति परमात्म्यापासून होते ब त्यांतच त्याचा लय होतो 
झसें सांगून जीवाच्या मार्गे लागलेल्या संसारवक्राचें निरूपण केले. आतां ज्ञानाच्या योगानें 
स्या चक्राची नितरत्ति होते असें या इलोकांत सांगितलें आहे. 
: परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवोः प्रादिशो दिश: च । 
उपस्थाय प्रथसजासृतस्यात्मना ५ ५ त्मानमभिसंविवेश ।! 

(जीव सब योनि, सर्व लोक, सर्व दिशा, उपदिशा फिरून आल्यावर म्हणजे या 
सर्व गोष्टी मिथ्या होत असें जाणल्याबर अनादि वेदवाणीची सेवा करून मनानें आत्म- 
स्वरूपांत प्रत्रेश करतो ) असा या श्रुतीचा तोच भाबा्थ आहे ॥३२२॥ 

इलोक ३३. जीव ज्ञानयुक्त झाला म्हणजे परमात्मस्वरूपांत प्रविष्ट होतो, असे 
सांगितल्यावर तें ज्ञान गुरुसेवेनें होतें असें या इल्येकांत सांगितलें आहे. इतर मागानी 
परमेश्वराचे ज्ञान करून घेणें दुष्कर आहे व योगादिमार्ग संकटय्रसू आहेत असें सांगून 
सुरूच्या आश्रयाची आवश्‍यकता यांत दाखविली आहे.-' तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवा- 
बभेगच्छेत्समित्पाणे: श्राचिय त्रह्माचेछ्ठम्‌ '- (त्या परमेश्वराचे ज्ञान पाहिजे असेल 
तर हातांत समिध घेऊन वेदवेच्या नह्मनिष्ठ गुरूवाःच आश्रय केला पाहिजे-मुंडक १, २ 
१२ ),-'आचायेवान पुरुषो चेद ?”( गुरूला शरण गेलेल्या पुरुषालाच अहज्ञान 
होतें )-'सैषा तरकॅण मतिरापनेमना प्रोक्तान्येनेव सुक्ञानाय भ्रेष्ठ * ( हें बह्माचें ज्ञान 
तर्काने प्राप्त होगारें नाहीं. गुरूनेंच तें सांगितठें असतां मनांत पटूं लागते-कठ. २, ९) 
इत्यादि श्रृति हाच अर्थ प्रतिपादितात || ३१३ ॥ 

कोक २४. गुरूच्या उपदेशाने ब्रह्मनान होतें; पण गुरूकडे जाण्या'ची बुद्धि वैराग्य 
उत्पन्न होईल तेव्हांच होते. म्हणून वैराग्य घरिलें पाहिजे असें या “होकांत प्रतिपादिले 
आहे. वैराग्य होण्याला संताराचें निःसारत्व समजावें लागतें इत्यादि अर्थ-' परीक्ष्य 
ढोकान्‌ कमेचितान्‌ त्राह्मणी निवेदमायात्‌ । नास्त्यकृतः ळुतेन' ( स्वगोदि लोक 
कमाने प्राप्त होतात, पण ते अनित्य होत. कर्मापासून अलिप्त अता परमात्मा कर्माने प्राप्त 
होणारा नाहीं, अशी वैराग्य बुद्धि उत्पन्न कराबी ) असा अर्थ या श्रतींत आला आहे. 
ब मुंडक १, २, १२) ॥ २४ ।| 

ढोक ३५. वैराग्य उत्पन्न झालें म्हणजे गुरूचा शोध करण्यासाठीं मुमुक्षु तीर्थाटन 
करितो असें या 'होकांत सांगितलें आहे. गुरुसेबा घडली, तत्संगति झाली, म्हणजे 
वरदारांबरील आसक्ति नष्ट होऊन नित्य सुखस्बरूपी आत्मानंदांत जीबाचें मन रमू लागतें 
असे-' आत्मा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मंतञ्यो निदिभ्यासितञ्य: '-(बृहदारण्यक) 
मरा श्रुतीला अनुसरून येथें प्रतिपादिले आहे ॥ ३५ ॥ 

कछोक २३६. इश्वर सत्यस्बरूय असून त्याच्यापासून उत्पन्न झालेलें बिश्वहि सत्य 
आडे असें म्हणून मीमांसक सर्ब वेद कमेप्रतिपादक होत, असें जें म्हणतात त्याला या 
नछोकांत उत्तर दिें आहे. जग हें व्यवहारदृष्टीने सत्य असलें तरी बस्तुतः तें सत्यब्रह्मावर 
कि वर्तेरूपानें असल्यामुळें वेदांच्या शब्दांचा उत्तानार्थ घेऊन ते कमपर आहेत असें म्हणणें 





श्प्ट " ।_-__ सुल्म श्रीमद्वागवत 





- हा भ्रेम होय. श्रुतींनीं कर्मांची स्तुति केली आहे खरी.-'अक्षय्यं हि 'चातुरमोस्ययाजिन:: 
सुकृतं भवति ?-( चातुर्मास याग करणाराला अक्षय पुण्य प्राप्त होतें ),-' अपामः 
सोमामसृता अभूम ?-( आम्ही सोमयाग करून सोम प्यालों ब तेणेंकरून मृत्यु 
तरून गेलों ) अशीं बेदवचर्ने आहेत, पण तीं चित्तझुद्धीसाठी कर्गे करण्यास मंनुष्यांनीं 
प्रवृत्त व्हावे एबढ्यासाठींच होत. कारण श्रतींनीं ही कमव्यबस्था सांगितल्यावर आपला 
खरा अभिप्राय-' तद्यथेह कमेचितो लोक: क्षीयते एवमवासुच पुण्यचिताो लाक 
क्लीयते * ( ज्याप्रमाणें कर्माने मिळालेला हा लोक , नष्ट होतो, त्याप्रमाणें पुण्याने मिळा- 
लेला स्वर्गादि लोकहि नष्ट होतो-छांदोग्य ८, १, ६, ) असा सांगितला आहे. ॥३६॥' 
न्छोक २७. प्रपंचं वास्तविक आहे असें कोणत्याहि रीतीनें सिद्ध होत नाहीं. 
अर्थात्‌ वेद हे कमपर नव्हत असें पूर्वी सांगितलेंच. आतां तीच गोष्ट निराळ्या शब्दांनी 
सांगून प्रपंचाचे मिथ्यात्ब या शछोकांत प्रदिपादिलें आहे. जग हें पूर्वी नव्हतें, पुढें प्रलय- 
काळींहि नसतें. अर्थात्‌ मधल्या वेळीं जें तें प्रतीत होतें, तें मिथ्या होय. त्याच्या प्रतीतीचे 
कारण केबळ परमात्मरूप सत्य अधिष्ठान. * सदेव सोम्येद्मत्र आसीत्‌ '-( सष्टी- 
पूर्वी हें सत्य बह्म मात्र होतें ) इत्यादि श्रुतींबरून जगा'चा सृष्टीपूर्वीचा अभाव दिसून येतो.-“ 
नासदासीत नो सदासीत्‌ तदानीम्‌ '-( प्रलयकाळीं हा प्रपंच नाहींसारखा होतो ) 
ही श्रृति त्याचा प्रलयकालीन अभाब दरोविते. आतां मधल्या काळांत तें भासंतें ते सत्य 
ब्रह्मावर केवळ नामखूपानें होय. * यथा एकेन मृत्पिडेन सवे मृन्मयं विज्ञात भवति 
वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं * ( जशी एका मातीच्या गोळ्या- 
बरून सव मातीची कल्पना येते; घट, शराब इत्यादि वाणीनें उच्चारिलेले नांवाचे शब्द हाच' 
काय तो विकार; पण खरें स्वरूप माती हेंच ) इत्यादि श्रतींवरून प्रपंच हा केवळे. 
नामरूपात्मक आहे असें दिसून येतें || ३७ | 
इळोक ३८. प्रपेच मिथ्या म्हणून सांगितलें ब त्याच्या वेतन्यरूप ब्रह्माचा संबंधहि 
बास्तविक नाहीं म्हणून ठरविलें. मग प्रश्न असा उत्पन्न होतो कीं, जीवाला त्या संसारांत 
कां पडावे लागावें ! त्याचा त्यांत काय अपराध ? आणि ईश्वराने तरी असें काय केलें 
आहे कीं तो मात्र त्या मिथ्या प्रपंचापासून नित्य मुक्‍त राहाबा £ प्रपंच जर मिथ्या, तर 
कर्मकांडाचे प्रतिपादन करणाऱ्या वेदशास्त्राची तरी काय स्थिति? या प्रश्नांना या 
इलोकांत उत्तर आहे. % जीव ब ईश्वर हे वस्तुतः एकाच प्रकारचे, एकाच संसारव्रृक्षावर 
बसलेल्या स्नेही पअ्यांप्रमाणें होत; पण त्यांतील जीब हा त्या प्रपंचवृक्षाचें फळ गोड म्हणून 
खातो आणि दुसरा तें न खातां त्याकडे नुसता बघत असतो, हा दोघांत॑ भेद आहे, जीव' 
जर संसारवक्षाचें.फळ खाणार नाहीं तर तोहि मुक्‍तच आहे; पण काय असेल ते असो,. 
जीब तें फळ खातो ब त्यामुळें त्याला झालेली बाधा दूर करण्यासाठीं वेदशास्त्रांची प्रवृत्ति 


% “ दवासुपर्णा सयुजा सखाया. समानं वृक्ष परिषसजाते | तयोरन्यः पिप्पलेः 
स्वादच्यनरनननन्यां अमिचाकशीति। ” (मुंडक २, १, १.) . 


वेदस्तुति-विरोष स्पष्टीकरणां'ची पुरवणी ३५९ 





आहे. जीवबार्ने संसाराची कल्पना सोडिली म्हणजे वेदरास्त्रांचेंहि कांही. काम नाहीं 
असें-“ न तस्य कार्य करणे 'च बिद्यते _-( त्याला कांहीं करावयाचे राहात नाहीं ) असें 
श्वेताश्वतर श्रृति ६, ८ ) सांगत आहे ॥ २८ || 

दलोक २९, आतां या इलोकांत भोंदू साधका'ची स्थिति वर्णिली आहे. एकीकडे 
इंद्रियनिम्रहाचा आब आणून दुसरीकडे सर्व प्रकारच्या इंद्रियलालसा पुरविण्याची 'वडपड 
करणाऱ्यांना परमेश्वरप्रासति होत नाहीं. अशा लोकांना इहपर अशा दोन्ही ठिकाणीं दुःख 
होतें. 'कामान्यः कामयते मन्यमानः संकमोभिजोयते तच तच'( जो विषयाचे चिंतन 
करीत त्यांचीच इच्छा करितो तो त्या त्या कर्मानीं अनुरूप अश्या योनींत जन्मास येतो ). 
असें याविष्रयीं मुंडकोपनिषदू २, २, २ यांत म्हटळे आहे | २९ ॥ 

इलोक ४०. अह्मज्ञानी पुरुष सुखःदुखांपासून सुक्त होतो ब त्याला शास्त्रांच्या 
विघिनिषेधाऱ्वी बंधनेंहि लागत नाहींत. तशीच मगबद्धक्ति करणाऱ्यांनाहि तीं लागू नाहींत 
असा या इलोकाचा आराय आहे.-* एष नित्या महिमा त्राह्मणस्य न कमणा वधेते 
नो कर्लीयान्‌ ?-( ब्रह्मज्ञानी पुरुषाची योग्यता नित्य आहे. ती कर्माने बाढत नाहीं किंबा 
न्यूनहि होत नाहीं. ब्रृहदारण्यकफ-४,४,२२ ) असें श्रुति सांगते || ४० || 

इलोक ४ १. परमात्म्याचे ज्ञान झालेल्या पुरुषाला सुख:दुखादि बाधत नाहींत असें 
म्हटलें; पण त्याचें ज्ञान होणें हे अत्यंत कठीण आहे. तेव्हां, हें ज्ञान होणार कसें या 
प्रश्नाचे उत्तर या अंतिम इलोकांत श्रतींनीं दिलें आहे. परमेश्वराला जर अंतच नाहीं, तर 
त्या नसलेल्या अंताचें ज्ञान देवांनाच काय पण परमेश्वराला तरी कसें होणार ? गोष्ट खरी. 
तरी पण श्रुतींच्या द्वारा त्याचें अप्रत्यक्ष ज्ञान होतें. कारण श्रुति परमेश्वराहून इतर वस्तूंचे 
बर्णन करून हा पदार्थ म्हणजे परमेश्वर नव्हे, तो म्हणजे परमेश्वर नव्हे, असे सांगतात ब 
अश्या रीतीनें या सर्बाहून जो वेगळा तो परमात्मा; अस अप्रत्यक्ष ज्ञान होऊं शकतें. हेच 
वेदांचे कार्य. यासंबधी श्रति सांगतात, -“ अन्यच घमोदन्यजाधमादन्यचास्मात्कता 
छतात्‌!-( धर्म, अधम, कार्य, कारण इत्यादिकांहून मित्न असें आत्मस्वरूप आहे-कठ 
२, १४ ). अणोरणीयान महतो महीयान्‌ _--( अणूहूनहि सूद््य व मोठ्यांहूहि 
मोठें असें आत्मस्वरूप होग्र-कठ. २, २८ ) या धरतीचेंहि तात्पयं असेंच आहे॥५१॥ 

अशा रौतीनें या वेदस्तुतींत सर्वे उपनिषद्रूप वेदांताचें सार आलें असून ज्ञान व 
भक्ति यांची ल्यांत उत्कृष्ट सांगड घातलेली आहे. याच हेतूनें शुकाचायीनीं या वेदस्तुतीला 
पुढील ४३ व्या इलोकांत-' अशोषसमाम्नायपुराणापीनषद्रसः * म्हणजे सर्ब वेद ब 
पुराणें यांतील तत्त्वांचे तार अस म्हटलें आहे 





श्‍््ढ धुलभ धरीमद्वागवत 


श्रीधरसथामाकूत वेदस्तुतीचें रूपःन्तर 


७४८१४४४४४४” 





श्रोधरस्वामींनीं श्रीमद्वागवताजरोबर आपल्या टीकेंत कित्येक ठिकाणी मुळातील 
नहोकांचा अर्थबोध सुलभ होईल असे ख्पान्तराचे क्होक घातले आहेत. वेदस्तुतीच्या 
"छोकांचेंहि असें सुलभ ख्पान्तर त्यांनीं केलेलें असून तें त्यांच्या टीकेंवून पुढें उवरून 
घेतलें आहे. 
जय जयाजित जह्यगजंगमावृतिमजामुपनीतसरषायुणाम्‌ । 
नहि भवन्तम्ते प्रभवन्त्यमी निगमगीत गुणाणवता तव ॥ १४ 
*द्राहणवाहरवीन्द्रमुखामरा जगादिदे न भवेत्पृथगुत्थितम्‌। 
चडुमुस्तरापे मंतरगणैरजस्यत्वसुरुमूतिरतो विनिगद्यसे ॥ २॥ 
सकलवेदयुणॉरत सद्गुणस्त्वमिति सर्वमनीषिजना रताः । 
त्वाये खुमदरगुणश्रवणादिभिस्तव पदस्मरणेन गतऊुमाः ॥ ३॥ 
नरवपुः प्रातिपद्य यादि त्वायि श्रवणवरणेनसंस्मरणादिभिः । 
'नरहरे न भ्जंति नृणाभिद्‌ं इतिवदुच्छळ्वलित विफळं ततः ॥४॥ 
उद्रादिषु यः पुंसां चिन्तितो मुनिवत्मामिः । 
हन्ति खृत्युभयं देवो हृद्वतं तमुपास्महे ॥ ५॥ 
स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्याविवार्जितम्‌ । 
सर्वानुस्यूतसन्माजे भगवन्तं भजामहे ॥६॥ 
त्वदंशस्य ममेशान त्वन्मयाकृतबंधनम्‌ । 
त्बद्‌ंवरिसेवायामादिष्दय परानन्द निवतेय ॥ ७॥ 
' त्वत्कथासृतपा  थोधी विहरन्तो महामुदः । 
कुवीरन्ते कातिनः केचिच्चतुवर्ग? तृणोपमम्‌ ॥ ८॥ 
त्वय्यात्माने जगन्नाथे मन्मनो रमतामिह । 
कदा ममेडरां जन्म मानुष्यं संभाविष्याति ॥ ९॥ 
चरणस्मरणं प्रेम्णा तव देव सुदुलेभम्‌ । 
यथाकथंचिन्नृहरे मम भूयादहनिराम्‌ ॥ १०॥ 
. कोहं बुद्धयादिसंरुद्धः कव भूमन्महस्तव। 
दीनबंधो दयासिन्धो भार्क मे नृहरे दिशा ॥ ११॥ 
मिथ्यातकेसुकर्केशेरितमहावादान्धकारान्तर- 
वतम मा वाच मच मू । 
श्रीमन्माधव वामन विनयन श्रीशंकर श्री 
१ बह्मदेव. २ सागरे. ३ पुरुषार्थान, 





श्रीधरस्थामीकृत वेदस्तुतीचें र्यान्तर ३६१ 


“४४४४000 रश णे शे) 0 शर! शेशशशशशशशाशशाशशटशशाशशशीशशशशशएशशटीश५-५५५८५/-८--८८८८०८-८०८०५-- 








गोविन्देति मुदा बदन्‌ मघुपते मुक्तः कदा स्यामहदम्‌ ॥ १२॥ 
यत्सत्वतः सदाभाति जगदेतदसत्वतः । 

सदा भासमसर्त्यस्मिन्‌ मगवन्त भजाम तम्‌ ॥ १३॥ 

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वतादरन्तु तीथौनि पठन्तु चागमात्‌ । 
यजन्तु यागेविंवदन्तु वादेहेरिं विना नेव सति तरान्त ॥१४॥ 
अनिंद्रियो5पि यो देवः सबेकारकशाक्रेधूक । 

सवेज्ञः सवेकतो च संवेसेन्ये नमामि तम्‌ ॥ १५॥ 
त्वर्दीक्षणवश ज्ञोममायाबोधितकमेभिः । 

जातान्‌ संसरतः स्िन्नान्यृहरे पाहि नः पितः ॥ १६॥ 
अंतर्येता सवैलोकस्य गीतः श्रुत्या युकत्या चैवमेवावसेयः । 

यः सवेज्ञः सर्वशक्तिनसिहः श्रीमन्तं त चेतसैवावलंबे ॥ १७॥ 
यास्मन्नुद्यीदूळयमपि यद्भाति विश्वं लयादो 

जीवोपेतं गुरुकरुषया केवलात्मावबोधे । 

अत्यन्तान्तं घ्रजति सहसा सिन्घुवात्सन्घुमभ्ये 

मभ्ये चित्तं बिमुवनगुरुं भावये तं चार्सिहम्‌ ॥ १८॥ 
संसारचक्रत्रकचैविंदीणमुदीणंनानाभक्तापतप्तम्‌ । 
कर्थचिदापन्नामेह प्रपक्ने त्वमुद्धर श्रीचृहरे चुलोकम्‌ ॥ १९॥ 
यदा परानेदगुरो भवत्पदे पदं मनो मे भगवॅलमेत ॥ 

तदा निरस्ताखिलसाघनश्रमः श्रयेय सौख्य भवतः छृपातः ॥ २० ॥ 
भजतो हि भवान्‌ साक्षात्परमानन्द्चिद्धनः ॥ 

आत्मैव किमतः कृत्यं तुच्छदारसुतादिमिः ॥ २१ ॥ 
- मुश्वन्नंगतदंगसंगमनिशं त्वामेव संचिंतयन्‌ 

सन्तः सन्ति यतो यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन्‌ । 

नित्यं तन्सुखपंक जाद्विगलितत्वत्पुण्यगाथामृत- 

'स्रांतः संुवसंप्लुतो नरहरे न स्यामहं देहभूत्‌ ॥ २२॥ 
उद्‌मूत भवतः सतो पि भुवनं संन्नेव सपेस्धजः 
कुवेत्कायेमपीह कूरकनकं वेदो५पि नैव परः । 
अद्वेतं तव सत्परं तु परमानन्द्‌ पदे तन्मुदा 
वन्दे खुन्दरमिन्दिरानुत हरे मा मु्च मामानतम्‌॒ ॥ २३॥ 
मुकुर्कुंडलकंकणकिकिणीपारेणतं कनक परमार्थेतः । 
*महदहेकातिख प्रमुख तथा नरहरेने परं परमाथेत; ॥ २४॥ 
नुत्यन्ती तव वीज्णांगणगता कालस्वभावादोभिः | 
भावान्सत्त्वरजस्तमोगुणमयानुन्मीलयंती बहून्‌ । 


१ महत, अहंकार, आकाश इत्यादि, 


श््र सुलभ श्रीमद्भागवत 


“५८५८५ 





भ्ामाक्रम्य पदा शिरस्यंतिभरं संमदेयन्त्यातुरम्‌ 

माया ते शरणं गतो 5स्मि नृहरे त्वामेंव तां वारय ॥ २५॥ 
दंभन्यासमिषेण वेचितजनं भोगेकसिंतातुरं 

संमुह्यन्तमहनिशं विरचिताद्योगकुमेराकुलम्‌_ । 
आक्ञालेधिनमज्ञमज्ञञनतासंमाननात्सन्मदं क्त 
दीनानाथ दयानिघान परमानन्द प्रभा पाहि माम्‌ ॥ २६ ॥ 
अवगम _ तव म॑ देश माधव स्फुराते यत्न सुखासुखसंगमः | 
श्रवणवणेनभावमथापे वा नाहे भवामि यथा विधिकिकरः ॥ २७॥: 
द्युपतयो विदुरन्तमनन्त ते नच भवान्न गिरः श्रातिमोलयः 

त्वांये फळाति यतो न म इत्यता जय जयेति भजे तव तत्पदम्‌ ॥ २८ ॥ 


१ श्ञानम्‌ 





श्रीधरस्वामीकृत वेदस्तुतीच्या रूपांतराचं मराठी'तात्पर्य 


हे अजिंक्य परमेश्वरा, स्थावर-जंगम अश्या सर्ब भूतांना आच्छादून टाकणाऱ्या 
मायेचा नाश करून तूं नित्य बिजयी हो ! माया ही गुणबती दिसते, पण ते गुण तिनें स्वरोषर 
खोटेपणानेंच धारण केळे आहेत. तुझ्यादिबाय जीबांनो कसलेंच सामर्थ्य नाहीं; म्हणूनःच 
वेदांनीं तुझ्या गुणसमद्राचें बर्णन करण्याचा यत्न केला आहे ॥ १ ॥ ब्रह्मदेव, अमि, सूर्य 
इंद्र इत्यादि देव, तसेंच हें जग हें तुझ्याहून अगदीं वेगळें असें कांहीं उन्पन्न झालेलें आहे असें 
नाहीं. हीं सब तुझींच ख्पें होत. म्हणून वेदमंत्रांनीं जी अनेक प्रकारांनी स्तुति केलेली आहे 
ती सर्वे जन्ममृत्युरहित ब विश्वरूपघारी अद्या तुझीच होय ।॥) २ ॥ सर्व वेदांनी तुझ्या उत्तम 
गुणांचें बर्णन केलें असल्यामुळें ज्ञानी पुरुष कल्याणकारी अशा तुझ्या गुणांचें कीर्तन ब 
श्रवण करून तुझ्या ठायीं प्रेमानें आसक्त होतात आणि तुझ्या स्मरणाने त्यांचे सारे संसाराचे 
केश दूर होतात || २ ॥ सोन्यासारखे मनुष्यशरीर प्राप्त झालें असतांहि -जर कोणी जीब 
श्रवण, कोर्तन, स्मरण इत्यादिकांनीं तुझी भक्ति करणार नाहींत तर हे नरहरे, त्यांचें जीवित 
म्हणजे भात्यानें बारा फुंकिण्यासारखच व्यथ होय || ४ ॥ त्रद्षींच्या मार्गानें जाणारे 
कित्येक साधक उदर, हृदय इत्यादि स्थानीं ईश्वराचें ध्यान करतात ब तो परमेश्वर त्यांना 
शेबटीं मृत्युच्तकापासून मुक्‍त करितो. त्या हृदयस्थ परमात्म्याची आम्हीं उपासना करतो 
॥ ५ ॥ आपणच उत्पन्न केलेल्या जीबादिकांमध्यें रिरलेला असूनहि जो त्या जीबादिकांच्या 
न्यूनाधिक्यानें लिस न होतां सर्बात अंतर्यामिस्वरूपानें सारखाच बास करितो, त्या 
सत्यस्वरूप भगवंताचें आम्ही मजन करितों || ६ ॥ हे इंशग्ररा, मी तुझा अंशच आहे; 
तरी तूं मला आपल्या पायांची सेवा कराबयास लाव व तुझ्या मायेने जें ब्रंघन उत्पन्न : 


श्रीघरस्वामीकृत वेदस्तुतीचें भराठी तात्पर्य श्द्शे 
केलें आहे तें दूर कर. तूं आनंदाचे परम निधान आहेस || ७ ॥ हे षरमात्म्या, तुझ्या 
कथारूपी अमृताच्या सागरांत मोठ्या आनंदानें विहार करणारे जे कित्येक कृतकृत्य पुरुष 
आहेत, त्यांना घम, अथ, काम आणि मोक्ष हे पुरुषार्थहि कस्पटासमान बाटतात || ८ ॥ 
हे जगन्नाथा, तूं जो परमात्मा त्या तुझ्या ठिकाणीं माझें मन या मनुष्यलोकीं रममाण होवो. 
कारण ही संघि मीं घालविल्यास मग असला मनुष्यजन्म मळा पुन; कधीं मिळणार आहे 
बरें ? || ९ || हे परमेश्वरा, प्रेमानें तुझ्या चरणांचे स्मरण होणें ही गोष्ट मोठी कठीण 
आहे, यास्तव हे नरहरे, कसेंहि करून तें स्मरण मला रात्रंदिवस होईल असें कर. १०॥ 
हे सर्बव्यापका परमेश्वरा, बुद्धि आदिकरून उपाधींनीं वेष्टिलेलटा असा मी कोणीकडे 
आणि वुध तेज कोणीकडे ? मला तुझं ज्ञान कोठून होणार ? यास्तब, हे दयासागरा, हे 
दीनांच्या कैवारी नरहरे, मला तुझ्या मक्‍तीचा उपदेशा कर || ११ ॥ हे परमेश्वरा, तुझा 
महिमा अगाध आहे आणि मी तर अगदीं जड बुद्धीचा आहें. तुझ्या ज्ञानाचा भार्ग मळा 
व्यक्त कसा होणार ? कारण निर्थक कोटिकमामुळें कठोर झालेल्या जंगी बादरूपीं 
अंधकाराच्या गाभाऱ्यांत मीं भ्रमण करीत आहें !॥ १२॥ हे मधुपते, माधवा, हें 
बामना, हे त्रिनयना, हे दोकरा, हे श्रीपते, हे गोविंदा, असा आनंदानें जप करीत मीं 
केव्हां मुक्‍त होईन बरें ? हे जग वस्तुत्तः मिथ्या असतांहि सत्यस्वरूप परमेश्वराच्या 
अधिष्ठानामुळें सत्यासारखं भासते; पण जग नसले तरी परमेश्वर मात्र सत्यस्वख्पानें नित्या 
असतोच; अशा त्या भगवंताची आम्हांकडून सेबा घडो ॥ १३ ॥ कोणी ताप सहन 
करून तप करोत, कोणी पर्बंतांवरून कडेलोट करून घेबोत, कोणी तीर्थाटन करोत वा 
कोणी वेदपठन करोत, कोणी थज्ञांचा पसारा मांडोत किंबा कोणी कोटिकम करून वाद 
करोत. यांपेक्ीं एकहि हरिमक्तीशिबाय जन्मरमणांतून मुक्‍त होत नाहीं || १४ ॥ परमेश्वर 
स्वतः इंद्रियांनी विरहित असला तरी सर्व देवतांच्या शक्‍ती त्याच्याच स्वाधीन आहेत. 
अर्थात सर्वज्ञ अता तोच सर्वाचा बास्तबिक कर्ता असून सर्वांनी त्याची सेवा करणें योग्य 
आहे. मी त्याला नमस्कार करितों | १५ || हे नरहरे, तूंच आमचा जनक व संग्क्षक 
आहेस. तुझ्या केवळ पाहण्यानें त्रिगुणात्मक मायेच्या साम्याबस्थेंत क्षोम उत्पन्न होऊन 
त्यामुळें आमचीं सुप्त कर्गे जाग्रत होतात ब आम्ही जन्मास येऊन संसारांत पडतों. आमचें 
रक्षण कर || १६ ॥ परमेश्वर प्राणिमात्राच्या अंतयामी राहून त्यांचें नियमन करितों, 
श्रुति त्याचें गुणबणन करितात. त्याचें स्वरूप अमुक एक प्रकारचें म्हणून सांगतां येत 
' नसल्यामुळें युक्‍्तायुक्‍त कोटिक्रमानेंच तें ठरवावे लागतें. असा जो सर्वज्ञ ब सर्वशक्तिमान 
लक्ष्मीपति नरसिंह त्याचा मी मनानें स्वीकार करितों ।। १७ | जीबासहित हें तर्व विश्व 
प्रलयकार्ली परमेश्वरस्वरूपांत लीन झालें असतांहि सूक्ष्म संस्काररूपानें राहतें ब सृष्टिकाली 
पुनः उत्पन्न होतें; पण गुरूपदेशानें आत्मसाक्षात्कार झाला म्हणजे मात्र नदीचा समुद्रांत 
छ्य होतो, त्याप्रमाणें त्याचा आत्यंतिक ल्य होऊन पुनरावृत्ति होत नाहीं. त्या त्रिभुबनाच्या 
गुरुरूपी तृसिंहाचें मी मनांत ध्यान करितों || १८॥ हे नरह्रे, या संसारचकाच्या 
करवंतीसारख्या तीक्ष्ण धारेनें हे लोक बिदीणे झाले असून भयंकर अशा अनेक 


*- 








३६४ सुलम श्रीमद्भागबत 





प्रकारच्या संतारदुःखांनीं होरवळून गेळे आहेत, अशा आपत्तींत सांपडल्यामुळें जे क्सेहि 
करून तुला शरण येती त्या पुरुषांचा तूं उद्धार कर ॥ १९ ॥ हे परमानंद देणाऱ्या 
सदूगुरो भगबंता, माझ मन जेव्हां तुझ्या चरणांचा आश्रय करीळ ब तेथें त्याला स्थान 
मिळेड, तेव्हां सुवसाघनाचे माझे सारे श्रम दूर होऊन तुझ्या क्रपेनें मठा सोख्य लामेळ 
4॥ २० ॥ हे परमेश्रर, तुझी भक्ति करणारे जे आहेत, त्यांना आत्मस्वरूपी तूंच परम 
आनंदाचा ब ज्ञानाचा गामा आहेस. असें असल्या मुळें क्षुद्र अशीं जीं स्त्रीपुत्रादिक त्यांशीं 
"त्या तुझ्या मक्‍तांना काय काम असणार ! || २१ । दे नरहरे, शरीर ब॒ तत्संबंधी 
स्त्रीपुत्रादिक यांचा संबंध सोडून साधु लोक तुझंच रात्रंदिबत ध्यान करीत ज्या आश्रमांत 
अनिरहंकार होऊन जातात, त्या आश्रमाचा आश्रय करून मी त्या साधूच्या मुख्कमलांतून 
पनिधणाऱ्या तुझ्या पवित्र कथारूपी जलप्रवाहांत बुड्या मारून खान. करीन ब 
देहबंधनापासून मुक्त होईन ॥ २२ ॥ हे परमेश्वरा, सत्यरूपी अश्रा तुझ्यापासून जरी हें 
बविश्न झालें असलें तरी तें कांहीं तत्य नाहीं. सत्य अशा फुलांच्या माळेपासून सर्पाचा 
भाव झाला तरी तेथें रा सर्प नसतो किंबा बनावट सोनें व्यवहार 'चाळू करीत असलें 
'तरी तें खरें सोनें होत नाहीं. वेदहि बिश्वाला सत्य म्हणत नाहींत; पण तुझें अत्यंत आनंद- 
-दायक असें जें द्वैतरहित श्रेष्ठपद तें मात्र सत्य होय. मी त्ण पदाला आनंदानें बंदन करितो. 
हे श्रीहरे, लक्ष्मीहि ज्या तुझे स्तवन करिते, तो तूं नग्न होऊन शरण आलेल्या मला 
सोडून जाऊं नको ॥ २२ ॥ हे नरहरे, सोन्याचें मुकुट, कुंडले, कंकणे, घागऱ्या इत्यादि 
रूपान्तर केलें तरी त्या त्याचा सोनेपणा मुळींच नष्ट होत नाहीं; त्याप्रमाणें ब्रक्मापासून 
झालेलें महत्त्व, अहंकार, आकाश इत्यादि सर्ब तत्त्वतः सत्य नसून ब्रझ्नच बास्तविक 
सत्य आहे ॥ २४ || हे परमेश्रत, प्रकृतिरूप माया तुझ्या ह्टिक्षेत्रांत आली म्हणजे नाँचूं 
लागते आणि काल, स्वभाव इत्यादिकांच्या साहाय्यानें सत्त्व, रज ब तम या गुणांनी युक्त 
असे खेळ दाखबीत माझ्या मस्तकावर आपला जड पाय देऊन मला चुरडून दुःखी करिते. 
अशा स्थितींत मी तुला हरण आलों आहें. तरी हे नरह्रे, तूंच आतां तिचें निवारण कर 
॥ २५ ॥ हे प्रमो, मो दांमिक्रपणें योग्याचा आब आणून लोकांना फसबिटें. वस्तुतः 
बबिषयभोगासाठीं माझे मन उत्कंठित आहे. रात्रंदिबस नाना प्रकारचे उद्योग करून त्या 
अमारने विव्हळ झालों ब मोह पाबलों. मी अज्ञानी असून तुझी आज्ञा पाळिली नाहीं ब 
अडाणी लोकांनीं मान दिल्यामुळें गर्वि्ठ झालो. हे दीनांच्या केबार्‍्या प्रभो, तूं दयासागर 
“ब अत्यंत आनंददायक आहेत. माझे रक्षण कर ॥ २६ ॥ हे ल्श्व्मीपते, तूं आपल्या 
ज्ञानाचा मळा उपदेश कर. कारण त्या ज्ञानाच्या योगानें सुखदुः'वांचा संबंध नष्ट होतो. 
ज्ञान न दिलें.तर श्रबणभक्ति किंवा कीर्तनभक्ति तरी दे. म्हणजे तेणेंकरूनहि बिधिनिषेधांच्या 
दास्यांतून मी मुक्त होईन ॥ २७ ॥ हे अन्तरहित परमेश्वरा, स्वर्गाधिपति इंद्रादिकांना 
तुझा अन्त कळत नाहीं, तसाच तो तुला स्बत:लाहि कळत नाहीं. तरी पण वेदप्रमु्व 
शाब्दांचें पर्यवसान तुझ्याच ठिकाणीं होतें. यास्तब तुझा. जयजयकार करून तुझ्या त्या 
मोक्षदायी पदाचीच मी सेवा करितों | २८ ॥ 





भध्याय ८८ वा 





षरीक्षित्‌ राजा म्हणतो, हे सुने, देव, असुर आणि मनुष्ये यांमधील जे कोणी 
अपवित्र आचरण करणाऱ्या शंकरा'्ची भक्ति करितात ते बहुतकरून बैमवशाली होऊन 
मोग भोगितात; पण लक्ष्मीपति श्रीहरीचची भक्रिते करणाराला असें बेभब प्राप्त होत 
नाहीं ॥ १ ॥ हॅ असे कां होतें. हें समजून घेण्याची माझी इच्छा आहे. कारण याविषयी 
मला मोठी शका उत्पन झाली आहे. भगवान्‌ राकर ब बिष्णु या परस्परविरुद्ध स्वभावांच्या; 
प्रमूची भक्ति करणाऱ्यांना अपेक्षेविरुद्ध अशी ही स्थिति बां प्राप्त व्हावी! ॥ २ | 


झुकानार्य म्हणतात, राजा, शंकर हा नित्य प्रकृतिरूप शक्‍तीनें युक्‍त असून सत्त्व: 
ब रज गुणांच्या तमोगुणाशीं झालेल्या न्यूनाधिक्र मिश्रणाने आच्छादिल्यामुळें तीन प्रकारचा: 
झालेला आहे. तो अहकारस्वरूपी असून त्याचे तीन प्रकार म्हणजे तात्त्विक, राजस व 
तामस हे होत ॥ २ ॥ या अहेकारापासून मन, दहा इद्रियें ब पांच भूतें असे सोळाः 
पदार्थ कार्यरूपानें उत्पन्न झाले. या सोळा बिकारांमधीलळ एखाद्या विकाराने युक्‍त 
असलेल्या देबतेची उपासना करणाराला त्या बिकाराटा अनुरूप अशा सवे ऐश्वर्याची 
प्रति होते ॥ ४ ॥ पण विष्णु हा अगदीं निरुण असून प्रकृतीच्या पलीकडील जो पुरुष 
तोच तो होय. तो सवाचा साक्षी व अंतर्यामी असल्यामुळें त्याची जो उपासना करील तो; 
गरुणांपासून अलिस्त अता सहजच होईल ॥ ५ ॥ राजा, तुझा आजोबा जो युविष्ठिर राजा: 
त्यानें अश्वमेध यज्ञाची समाति झाल्यावर श्रीकृष्णाच्या तोंडून धमार्चे बिबरण ऐकावे याः 
इच्छेने एकदां श्रीकृष्णाला याच विषयावर प्रश्न केळा होता ।। ६. ॥ तेव्हां मनुष्यमात्राला- 
शाश्वत कल्याणाचा मागे दाखविण्यासाठी यदुकुलांत अबतार घेतलेला जो समर्थ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तो संतुष्ट झाला आगि धर्मराजाची ऐकण्याची इच्छा असल्याबरून तो त्या प्रश्नाचे 
उत्तर त्याला देऊं लागला ॥ ७ || 

भगबान्‌ म्हणाला, ' युधिष्ठिरा, ज्याच्यावर मला कृपा करावी असें वाटतें. त्याचें. 
धन मी हळूहळू हरण करतों. असें केलें म्हणजे तो निधन होतो ब त्याला व्यवहारांत अड 
चणी येऊं लागतात, त्याचे बांधव त्याला सोडून जातात आणि तो दु:खी होतो ।|!८॥| मग 
धनाच्या आशोनें तो अनेक उद्योग करतो; पण त्या प्रत्येकांत अपयश आल्यामुळें शेबटीं तो' 
खि होतो व त्यामुळें त्याच्या अंगीं विरक्‍तपणा येऊं लागतो. तसें होऊन माझ्याच मद्दाशीः 
तो मेत्री करूं लागल म्हणजे मग मी त्याच्यावर कृपा करितो ।॥९॥ ब्रह्म जे आहे तें अत्यंत 
सूक्ष्म असून त्रिकञजावित, ज्ञारस्बरूपी ब अंतरहित आहे. तें ब्रह्म म्हणजे मीच असल्या- 
मुळें माझी आराधना करणें कटीण बाटून लोक दुसऱ्या देवतांच्या मजरीं लागतात | २ ०॥५ 
या दुसऱ्या देवता थोडक्यानें संतुष्ट होगाऱ्या असल्यामुळें त्यांच्यापासून ते लोक राज्य- 


र 


र 
जि 


| 


२६६ सुलम श्रीमद्भागवत 


-संपत्ति मिळवितात ब उन्मच होतात. आणि असे उन्मत्त..झाले म्हणजे आपल्याला बर 
देणाऱ्या देवतांची त्यांना आठवणहि. नाहींशी होते. उलट ते त्यांची हेटाळणी करूं 
हागतात  ॥ ११ ॥ 





- __ _ झुकाचार्य म्हणतात, राजा, ब्रह्मदेव, बिष्णु, शिव इत्यादि ज्या ह्यां देवता आद्देत 

त्या शाप देण्याला जशा समर्थ आहेत तशा कृपा करण्यासहि. समर्थ आहेत; पण्‌ त्यांत 
शिब व ब्रह्मदेव हे रागावले असतां तंत्काल शाप देण्यास प्रवृत्त होतात, तसेच संतुष्ट झाले 
अतंतां तत्काळ कुयाहि करितात; पण श्रीबिष्णूचें मात्र तसें नाहीं || १२ ॥| यावित्रयीं .एक 
प्राचीन ऐतिहासिक कथा सांगत अततात कीं, भगवान्‌ दंकर.. अशा रीतीनें व्रकासुराळा वर 
देऊन त्यामुळें स्वतः संकटांत सांपडला होता || १३ ॥ वृक नांबाचा असुर हा शकुनीचा 
पुत्र होतां. त्याची बुद्धि दुष्ट होंती. एकदां वाटेंत नारदमुनि त्याला भेटला अततां वृका- 
सुराने त्याला विचारलें, 'हे नारदा, अक्षया विष्णु, व दोकर यांतील देवांमध्ये तत्काल संतुष्ट 
होणारा देव कोण !? ॥ १४ तेव्हां नारदाने उत्तर केलें, ' तूं महादेवाची उपासंना कर; 
तो लवकर प्रसन्न होईल. हा देव थोडक्या गुणांवर संतुष्ट होणारा ब तसाच ' थोंड्याशा 
दोषानें तत्काळ क्रुद्द होणारा अता आहे ॥ १५ ॥ रावण ब बाणासुर यांनीं त्याची भाटा- 
प्रमाणें स्तुति केली असतां तीमुळें संतुष्ट होऊन त्यांनें त्या दोघांना अतुल ऐश्वर्य दिलें 
“ब त्या योगानें स्वतःवर मोठें संकट ओढवून घेतलें ! ? | १६ ॥ याम्रमार्णे नारदाने 
सांगितळें असतां त्या बकासुरानें आपल्या शरीरानेंच शेकराला संतुष्ट करण्याकरितां त्या'ची 
आराधना चालविली. अभि हा शकराचें मुप्त होय. यास्तब वकासुरानें ' एकां क्षेत्रामध्ये 
आपल्या अंगा'चें मांस तोडून अभीमध्यें त्याच्या आहुति टाकण्यास आरंभकेला ॥ १७॥ 
'पंण अशा रीतीनें सहा दिवस हवन झालें तरी कांहीं शकर प्रस्न झाला नाहीं. तेव्हां 
-सातव्या दिवशीं निराश झालेल्या दृकातुराने दोकरच्या तीर्थानें मस्तकावरीलळ केस मिज- 
बिले आणि तें मस्तक तो आपल्या कुऱहाडोनें तोडू लागळा | १८|| तेव्हां अत्यंत दयाळु 
असलेला तो अम्नीसारखा तेजस्वी रांकर तेथील यस्ताय्रींतून वर आला आणि त्यानें आपल्या 
दोन्ही हातांनीं आमच्याप्रमाणें वृक्रासुरचे हात धरून त्याला मस्तक छेदूं दिलें नाहीं. 
'शोकराच्या स्पर्शामुळे त्याचें अंग लगेच पूर्वीप्रमाणे चांगलें झालें || १९ || मग दोकर वृकासुराला 
म्हणाला, ' अरे, असलें धारिष्ट पुरे कर, अगदीं पुरे कर, ! मी तुजबर संतुष्ट झालों आहे. 
-बर माग, तुझी इच्छा असेळ तो बर मी तुला देतों. मनुष्यांनीं शरण येऊन मला .जरी 
नुसतें पाणी दिलें तरी तेबठ्यानेंहि मी संतुष्ट होतों. अरे, तू आपल्या शस्राळा विनाकारण 
मोटी पीडा दिलीस ! ? ॥२०॥ इंकराचें माषण ऐकून दु वृकासुगनें सर्व प्राण्यांना भय 
उत्पन्न करणारा बर त्याच्यापाशी मागितला, तो म्हणाला, ' ज्याच्या ज्याच्या डोक्यावर 
मी हात ठेबीन तो प्राणी मरवा, असा बर मला दे! ॥२१॥ ही मागणी ऐकून भगवान्‌ 
शंकराच्या मनाला खेद बाटला; पण हे राजा, त्यानें हंसत हंसत ' ठीक आहे ! ' असें 
म्हणून त्याला तो बर दिला; पण हें बरदान म्हणजे सर्पाला दूध पाजण्यासारखंच झालें 


स्वन: १ ०---अध्याय टट ३६७ 





''॥२२॥ कारण शंकराच्या तोंडून “ वर दिला ' असे शब्द निवतांच -त्या असुराच्या मनांत 
देबी गिरिजेढाच पळवून न्यावे असें आलें आणि तत्याततद्रथे आपल्याला मिळालेल्या 
थराची परीक्षा कराबी म्हणून आपल्य हात इंकराच्याच मस्तकाबर तो ठेवूं ल्यगला ! हा प्रकार 
पाहतांच आपल्याच कृतीचे .. हे. फळ होय .असें बाटून दोंकर अगदीं घाबरून 
गला || २३२ ॥ असुर मार्ग. लागल्या मुळें तो भयग्रस्त झाळा ब.कांपत कांफ्त पळूं लागला. 
तो,उत्तरेकडे जो घांबत सुटला तो.आकाश, भूमि ब दिशा यांच्या मर्यादा. एकमेकांक्षीं 
भिडतात तेथपर्यंत गेला | २४ ॥ शंकरावर आलेल्या या-संकटाचा परिहार कखा करावा 
हँ. मोठमोठ्या देवांनाहि कळेना ब्र ते. अगदीं स्वस्थ बसून राहिले. तेव्हां शोकर तमो- 
गुणाच्या परढीकडे असलेल्या देदीप्यमान अशा वैकुंठलोकाला गेला ॥२५॥ तेथें मगघान्‌ 
नारायण त्याच्या दृष्टीस पडला, नारायण म्हणजे सर्वसंगपरित्याग केलेल्या ब शांत अशा 
ज्ञानी पुरुषांचा उत्तम आधार होय. त्याच्या स्थानाची प्राप्ति झाळी कीं तेथून कोणी.माधारा 
येत नाहीं || २६.॥| अशा प्रकारें संकटांत सांपडलेला होकर आलाः आहे असें पाहातांच 
'सर्बोच्या पापाचें क्षालन करणाऱ्या त्या भगवान्‌ नारायणाने योगसायेनें लहान मुलाचे रूप 
घेवळें_ब दुरूनच प्रकट होऊन दुंकराच्या मागून घाबत येणाऱ्या. बृकासुराच्या.मार्गीत-तो 
उभा रादिला ॥ .२७-॥ त्या बदुरूप भगवंताच्या कमरेंत मेखला, . अंगाबर हरिणाचें चर्म, 
हातांत देडे ब गळ्यांत रुद्राक्ष असून तेजानें तो अग्नीप्रमाणे तळपत होता. व्रकासुर दिसताच 
हातांत दर्भ घेतलेल्या मगवानानें त्याला नम्नपणें नमस्कार केला ब्र त्याच्याशीं. बोलण्यास 
आरंभ केला ॥ २८ ॥ 9 उ पै न 

भगवान्‌ म्हणाला, “ हे शकुनिपुत्रा वकासुरा, तूं खरोखर थकलेला दिसत आहेल. 
तूं फार दुरून चालत आला अक्याबास असें बाटतें. तरी येथें क्षणमर बसून विश्रांति घे. 
'मनुष्याचें हे शारीर म्हणजे सर्व इच्छा पुरविणारी कामघेनु आहे. ( अर्थात्‌ त्याला जपून 
ठेविलें पाहिजे ) ॥ ९९ | हे समर्थ असुरा, मळा असें वाटतें कीं, तूं मनांत कांहीं तरी 
कार्य योजून निघालेला आहेस. जर तें कार्य सांगण्यासारखे असेल तर सांग. माझ्याने 
होण्यासारखे असल्यास मीं तें अबश्य करीन. सामान्यत: जो कोणी हाताशी मिळेळ त्याचें 
साहाय्य घेऊन आपठें कार्य सिद्धीत न्यावें अशी जगाची रीतच आहे? | १० | 

झुकाचार्य म्हणतात, हे राजा, याप्रमाणें अमृताचा वर्षांव करणाऱ्या गोड शब्दांनी 
त्या बडुरूपघारी भगवंताने वृकासुराला प्रश्न केला असतां तो असुर शांत झाला. त्याचे 
सर्व श्रम दूर झाळे आणि पूर्वी आपण काय केलें, तें सर्व वर्तमान त्यानें भगवंतास सांगून 
टाकिठें॥1३१॥ | 

त्याचें तें वृत्त ऐकून भगवान्‌ नारायण म्हणाला, ' हे ब्रकासुरा, तूं म्हणतोस तसें 
जर. असेळ, तर मला मुळीं प्रथम त्या दुंकराचें बचनच लोरें बाटत नाहीं. अरे, त्या 
दाकराल्य दक्षाचा शाप होऊन त्याला पिशाचयोनि प्राप्त झाळी ब आता तर तोप्रेत व 
बपिशाच यांचा राजा होऊन बसला आहे ॥ ३२ ॥ हे दानबश्रे्ठ व्रकासुरा, आतां त्याला 
जगदगुरु म्हणत असल्यामुळें तुझा जर त्याच्या बोलण्याबर बिश्वास असला, तर प्रथम वे 


श्द्ट सुलम भ्रीमद्वागबत 





त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी आपल्याच मस्तकाबर हात ठेवून पाहा कता ! | ३३१३॥६छे 
दानबराजा, जर कदाचित्‌ शंकराचें बचन असत्य झालें तर तो खोटें बोलणारा समजून तूं 
त्याला मारूनच टाक म्हणजे तो पुन्हा कधीं खोटे बोलणार नाहीं ! ! | ३४ | याप्रमाणें 
भगबान्‌ नारायणाच्या अत्यंत मोहक अश्या विचित्र शब्दांनी त्या असुराची बुद्धि 
यळली. त्याला आपलें स्वतःचेच भान राहिलें नाही. आणि त्यानें आपला हात 
आपल्याच मस्तकाबर ठेविला ! ॥ ३५ । मग काय विचारावे ! जणूं बज्राचा 
आघात व्हावा त्याप्रमाणें आघात होऊन त्याचें मस्तक छिन्न झालें ब तो दानव तत्क्षणी 
मूमीबर पडला | त्याबरोबर आकाशांत मोठा जयजयकार झाला. सर्वांनी भगवंताला नमस्कार 
केला आणि ' फार उत्तम झालें ! ' असें म्हणून देवांनीं मोठी गर्जना केली || ३६ ॥ देव, 
अददषि, पितर ब गंधर्व यांनीं भगवंतावर पुष्पांचा बर्षांब केला. अशा रीतीनें विष्णूर्न 
शकरा'ची संकटांतून मुक्तता केली | ,३७ ।॥| मग संकटमुक्‍त झालेल्या शंकराला मगबान्‌. 
भ्रीविष्णु म्हणाला, ' हे देवाधिदेव शंकरा, हा पापी असुर आपल्या पापानेंच मरण पावला. 
हे ईश्वरा, थोरांचा अपराध केल्याबर कोणत्या प्राण्याला सुख होणार आहे बरें? मग तूं तर 
जगदगुरु ब विश्वाचा अधिपति आहेस. तुझा अपराध करणाराची गोष्टच कशाला? * 
॥ ३८ ॥ ३९ । परमात्मा श्रीहरि म्हणजे अविकृत अशा सर्व शक्तींचा समुद्रच होय, 
त्या सर्वभ्रेष्ठ श्रीह्रीने प्रत्यक्ष केलेल्या शंकराच्या मुक्‍ततेची ही कथा जो कोणी दुसऱ्याला: 
सांगेल अथबा स्वतः श्रवण करील, तो संसारबंधनापासून तसाच शात्रुभयापासून मुक्‍त 


होईल ॥ ४० |] 


अड्डयाषेशीवा अभ्याय समाप्त 


